१५२ समाजमनाचा ध्येयतारा 


वेगवेगळ्या घर्ममतांतील आचाराचे नियम प्रादेशिक परिसत्थिती- 
प्रमाणं वेगवेगळे असे तरी साऱ्या धमाचं ध्येय समाजधारणा हेंच आहे. 
आपल्या आसपास अस्ताव्यस्त पसरलेल्या समाजाला शिकवण देऊन, 
विस्कळित व्यक्तींचा एकत्र समाज बनवून, त्या समाजाची संघटना* करून, 
त्याला सुखी करावं हाच साऱ्या धर्मपंथांचा मूळ उद्देश. ह्या वेगवेगळ्या 
घर्ममतांवन पुढं कडवेपणा निमोण होईल आणि धार्मिक भावनांवून 
संकुचित मनोवृत्तींचे समाज उदयाला येऊन जगाच्या पाठीवर धर्माच्या 
नांवाखाली निष्पाप रक्ताचे सडे शिंपले जातील ह्याची ह्या घ्म- 
प्रणेत्यांना अंधुक जरी कल्पना असती तरी ह्या वेगवेगळ्या धर्म- 
प्रणाली कदाचित्‌ प्रथ्वीच्या पाठीवर निर्माण झाल्या नसत्या. ज्या 
वेळीं ह्या धर्मप्रणेत्यांचे एथ्वीच्या पाटीवर अवतार झाले त्यावेळीं इलींचीं 
यांत्रिक साधनं अस्तित्वांत नसल्यानं साऱ्या पृथ्वीवरील मानवजात 
आजच्यासारखी एक झालेली नव्हती. म्हणून प्रत्येक धर्म त्या त्या 
प्रदेशांतील समाजापुरताच मर्यादित झाला. साऱ्या धर्मम्रगालींचे ध्येय 
समाजधारणा नी समाजहित हेंच असल्यानं आजच्या जगावरील धर्ममतां- . 
तून वितुष्ट वाढीला लावत बसण्यापेक्षा धार्मिक आवारापुरतं व्यक्तीच 
स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून एथ्वीवरील अखिल मानबजातीच्या सुखस्वास्थ्या- 
करितां समाजाची अगदीं अभिनव पद्धतीने उभारणी करण्याचा 
महात्माजींनी प्रयत्न केला. हलींच्या जगांतील युद्धं धर्ममतांच्या भ्रष्ठ- 
कनिष्ठतेवर आधारलीं नसून राष्ट्रीय वादावर नी आर्थिक विषमतेवर 
आधारलीं आहेत, समाजधारणेचं ध्येय यांत्रिक सुधारणेच्या अधिष्ठाना- 
चरून साध्य होत नसल्याने रशियांतील समाजवाद सुद्धां आज राष्टीय. 
वादांतच विलीन होत आहे. 

आज समाजधारणेचे धार्मिक अधिष्ठान माग पडलें, यांत्रिक अधिष्ठान 
भनेकामी ठरलं, राष्ट्वादाचं दिवाळं निघालं. ह्या साऱ्या कड अनुभवांच्या 
अभ्यासानं महात्माजींनी स्वयंपूर्ण राष्ट्यादाच्या अधिष्ठानावरून मानवी- 
समाजाच्या संघटनेला गवसणी घालण्याचा विश्वप्रयत्न आरंमिला, प्रय- 
त्नाला सुरवात केल्यापासून मार्गातील अडीअडचणींना बाजूला 
सारून त्यांनीं समाजमनाच्या सामथ्यांवर सत्य-अहिंसेच्या मार्गानी 


स्वयंपूर्णता (एष 


आपला अनत्याचारी प्रेमाचा मार्ग जगाला पटवून दिला ही? 
त्यांच्या यद्याची पहिली पायरी आहे. आपापसांतील धार्मिक भेद, 
उच्चनीच भाव जातिभेद, धनबिषमता ही नाहींशी करण्यांत यक्ष मिळ- 
विण्याष्वा त्यांचा प्रयत्न ही दुसरी पायरी गांठल्यानंतर'च त्यांची यशा'ची: 
पुढली पायरी म्हणजे स्वयंपूर्ण आर्यावतांची उभारणी ही आहे. त्यानंतरपची 
चौथी यक्शाची पायरी म्हणजे अखिल जागतिक मानवजातींतील समा-. 
जाची सुसंवादी घटना ही आहे. ह्या आपल्या यद्याच्या पायऱ्या गांठण्याचा 
महात्माजींचा धीमा प्रयत्न आमरण चालू होता. 

$ तुझ्या मनाचं प्रेम मला दे? ही त्यांची अखिल. मानवजातींतीळ 
प्रत्येक व्यक्तीला आग्रहाची पण नम्र विनेति आहे. हिंदु, मुसलमान, . 
बौद्ध, पारशी, खिश्चन वगेरे सर्व घर्माचे अनुयायी हे अखिल मानव- 
जातीचे समाजाच्या एकीकरितां नी सुव्यवस्थेकरितां पाडलेले वेगवेगळे 
गट आहेत. ह्या साऱ्या धर्मप्रणालींच्या गटनायकांनीं एकीचा पुकारा केल्यास 
मानवजात एक होईल असा त्यांचा विश्वास आहे. हा विश्वबंधुत्वाचा ध्येय- 
तारा गाठण्याकरितां त्यांनीं प्रथम आपल्या लगतच्या, 'चोबीस तास 
आपल्या खांद्याला खांदा लावून वावरत असलेल्या इस्लामी समाजाला 
आपल्या विचारांची सत्यता पटवून देण्याचा प्रयत्न चालविला, देजाऱ्याचं 
मन वळवितां येत नसेल तर दूरच्या समाजावर छाप पाडतां येणे अदाक्य 
आहि ह्या कल्पनेनं त्यांनीं आधीं आपल्या शेजाऱ्यापासूनच सुरबात केली.. 
हिंदवी समाजांत ज्या अठरापगड जाती आहेत त्या जातीजातींतील. 
भेदभाव नाहींसा करणं हाहि त्यांचा प्रयत्न ददोता. विशेषतः हिंदी समा- 
समाजांत अस्पृरयांवर आज हजारों वर्षे भयंकर अन्याय होत आले अस- 
ल्याने अस्पुश्यवानिवारणासाठीं त्यांचे भगीरथ प्रयत्न 'चाळू होते. आपण: 
अस्पर्यांबर उपकार करतों आहोंत ही भावना त्यांच्या ठिकाणीं नसून अखिल. 
मानवजातीच्या ह्या मागसलेल्या विभागाचं समाजांत आपल्या बरोबरीचे 
स्थान आहे हें त्यांनीं स्वतःच्या आचरणानं सिद्ध केलं, हिंदूंचे वेगळे मतदार- 
संघ, शिया, सुनी, बोहरी, न्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्ध ह्या पोटजातींचे बेगळे. 
मतदारसंध. त्यांत पुन्हा मराठे, ठिंगायत, साळी, कोष्टी, सुतार, लोहार 
ह्या वेगवेगळ्या पोटविभागांचे वेगळे मतदारसंघ; मौढांचे वेगळे, तरुणांचे 


शक समाजमनाचा ध्येयतारा 


वेगळे, टोपी घालणाऱ्यांचे वेगळे, टोपी न वापरणाऱ्यांचे वेगळे संघ असें 
नर असंख्य संघ तयार होऊं लागळे तर अखेर एका व्यक्तीला एक संघ 
देण्यापर्यंत पाळी येईल. अखिल मानवजातीच्या उत्कषीकरितां राष्ट्रीय 
वादांना सुद्धां मूठमाती देण्याची जिथं आज गरज भासूं लागली आहे 
तिथं हे भेद, पोटभेद, उपपोटभेद नाहींसे करणे हें आपलं आद्य कतंव्य 
अहि अश्ली गांधीवादाची निर्मळ मांडणी आहे. 


हे सारे पोटभेद नाहींसे करून खेडे स्वयंपूर्ण बनविळे पाहिजे. भेद 
नाहीं, तंटा नाहीं, जात नाहीं अशा प्रदृत्तीचे लोक खेड्यांत वावरू लागले 
म्हणजे खेड्यांतील समाजाला लागणाऱ्या साऱ्या आवश्यक वस्तूंची पैदास 
समाजाच्या संघटित शक्तीच्या साहाय्यानं खेड्यांतच करितां येईल. प्रथम 
प्रथम कांहीं बाबतींत परिपूगे असळेळं खेडं पंचवार्षिक योजनेंत स्वयंपूर्ण 
होईल आणि मग पंचवीस खड्यांचे, पन्नास खेड्यांचे अगर इांभर 
खेड्यांचे अस स्वयंपूर्ण गट एकत्र होतांच एका स्वयंपूर्ण राष्टाची आपो- 
आपच उभारणी होईल आणि जगाच्या पाठीवर अशीं स्वयंपूर्ण राष्ट 
स्थापन झालीं म्हणजे अखिल मानवजात स्वयंपूर्ण होऊन सुखासमाधानानं 
-नांदू लागेल हें गांधीजींच्या आयुष्यांतीलळ एक गोड सुखस्व्न आहे. 


खेडं स्वयंपूर्ण करण्याकरितां मुख्यतः ग्रामोद्योगावर भर दिला पाहिजे, 
-ख्ेड्यांत लागणाऱ्या सव रोजच्या वस्तू खेड्यांतच झाल्या पाहिजेत, 
आपल्याला लागणाऱ्या कोणत्याहि नित्योपयोगी वस्तूकरितां आपल्याला 
दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पहावे लागूं नये, त्याचप्रमाणं आपल्या ख्ेड्यांतं 
-आपल्या जरुरीपेक्षा उत्पादनहि जास्त दोऊं नये. उत्पादन जास्त होत असेल 
-तर यांत्रिक सुधारणा कमी करावी आणि. उत्पादन कमी होत असेल तर यंत्रांत 
अधिक सधारणा करावी. थोडक्यांत सांगायचं म्हणजे मनुष्याचं यंत्रावर 
नियंत्रण असाव, यंत्रामागं मनुष्याने धावू नये ह्या तत्त्वावर गांधीवादाची 
रछुंमारणी आहे. यंत्र नको असं गांधीबाद सांगत नसून बाजबीपेक्षां जास्त भर 
थंन्रावर नको अशी गांधीवादाची मांडणी आहे. कलावान सुतारानं आपली 
कळा पूर्णतेला नेण्याच्या प्रयत्नांत असाव, लोहाराने घणाचे घाव आत्मीयतेनं 
आरावे, म्हशीच्या आचळांना यंत्र लावून घास काढतांना, म्हेस यंत्र बनते; 


स्वयंपूर्णता १५ 


ऱयेत्राचा उपयोग करणारा गवळी यंत्रासारखा तटस्थ असतो आणि यंत्र 
तर बोलन 'चालून यंत्रच असतं. त्यापेक्षां धारू काढतांना ग्हशीच्या अगर 
गाईच्या पाटौवर प्रेमानं थाप मारणं, म्ह्लीनं मध्येंच पाय उचलणं, 
तिला तिच्या नांवानं दाक मारून गवळ्यानं चुचकारणं ह्या सर्व घटनांतून 
मानव्या'चा आविष्कार होत असतो, मनाला कलेचं समाधान वाटत असतं, 
क्षणोक्षणी जिवंतपणाचचा अनुभव येत असतो. शाळांतून शिक्षण देतांना 
सुद्धां रोजचे यांत्रिक पाठ कायमचे तयार करून ठेवणं ह्या विसाव्या 
शतकांत अशक्य नाहीं. पण अक्षा यांत्रिक शिक्षणांतून व्यक्तिमत्वाचे 
महत्त्व नाहींस होते आणि जीवनांतील जिव्हाळ्याचा लोप होऊन सारं 
शिक्षण शुष्क नी नीरस बनण्याची भीति वाटते. 
हातसडीचे तांदूळ, जात्यावर दळलेलं पीठ, बेटांच्या सहाय्यानं नांगरलं 
जाणारं शेत अगर ओढली जाणारी मोट, 'चरख्यावर काढलेले सूत 
आणि हृातविणीचं वस्त्र, किती रम्य नी जिवंत कल्पना आहेत ह्या! 
चरखा नी हातमाग ह्यांचे नांव काढलं की ह्या विसाव्या दातकांतीळ 
समाजाचं पित्तच खवळतं. पण ह्या चरख्यांतन'च साऱ्या मानवजातीला 
एकत्र आणणारा प्रेमाचा धागा तयार होणार आहे. अखिल झानव- 
जातीला शांततेचा निवारा ह्या हातमागावरील वस्त्रांतच आहे. मानवबी- 
जीवनांतून अनवश्यक यंत्रांचे उच्चाटण होतांच अखिल जगांतील मानव- 
जात सुखाचं माहेरघर गांटठणार आहे ह्या गांधीवादा'चा सिद्धान्त 
आहि, सारं जग ह्या गांधीबादाकडं आत्मीयतेने पाहण्याच्या मन- 
स्थितींत आज आलेलं आहे. यांत्रिक सुघारणेनं एकाद मागासलेलं 
राष्ट कांहीं काळ सस्थितींत राहिलेले दिसत असलं तरी जगाच्या पाटी- 
वरील साऱ्या राष्टांची सस्थिति टिवविण्या'्चं सामथ्ये यांत्रिक सधारणेत 
नाहीं द्याचा प्रत्यय जगांतील साऱ्या यंत्रवादी राष्टांना आतां पुरेपूर 
आला आहे. अक्षा वेळीं गांधीबादाचा जागतिक प्रयोग करून पाॉइ- 
ण्याची सुसंघि आपल्याकडं वाटत आलेली आहे. ह्या संधीचा फाथंदा 
घेऊन हिंदुस्थानापुरता गांधीवाद यशस्वी झाला कीं सारं जग स्वेच्छेनं 
गांधीवादाला पाठिंबा देईल, महात्माजींनी स्वतःची मानसिक संदग्रति 
'दूंणेतयो साचलेली होती. हिंदवीसमाजांची उत्कान्ति साधण्याकरिता शेत्ये- 


१५६ समाजमनांचा ध्येयतारा 


अहिसेचं निशाण हातीं घेऊन ते खेड्यापाड्यांतील दिंद्बीजनतेची उठा- 
थणी करीत फिरत होते. त्त्यांच्या ह्या बहमोल प्रयत्नांत त्यांना यश मिळाव 
अश्लीी आपणा सवाची इच्छा होती, पण मानवी मनाच्या सामथ्यांची' 
ओळख विसरून आपल्याला हजारो वष लोटल्याने महात्माजींना ह्या 
प्रयत्नांत यश मिळणार नाहीं अशी आपल्याला सतत भीति वाटत होती. 
ज्या समाजाला महात्माजी उपदेश करीत, तो प्रौढ समाज होय, गुलाम- 
गिरीचीं, असत्याचीं, स्वार्थाचीं पुटंच्या पुट चढलेल्या समाजमनांत 
पालट घडवून आणण्या'चा 'धमंप्रवतकी प्रयत्न महात्माजी करीत होते. 
त्यांच्या पश्चात्‌ त्यांनी आरंभिळेलं कार्य पूर्ण करण्याकरितां आपण सुद्धां 
बालठमनांची उभारणी करण्याच्या प्रयत्नाला लाग था, महात्माजींचा 
त्याग, मदात्माजींची तपश्चयो, महात्माजींचं ध्येय ह्या साऱ्याच गोष्टी जरी 
लोकोत्तर असल्या तरी सोवधंन पर्बत उचलण्याच्या महात्माजींच्या विश्व- 
प्रयत्नांत होईल ती मदत करण्याचा आपण चंग बांधूं या. ह्या दृष्टीनं 
समाजांतील बालमनांना रिकवण देण्याचे अगदीं साधे प्रयत्न आपण 
करीत राहिलो तर महात्माजींनीं तयार केलेल्या प्रौद मनांशीं आपण तयार 
केलेल्या बालमनांचा आणखी दहापांच वर्षांनीं मिलाफ झाल्यास सारं 
हिंदवी राष्ट खात्रीनं स्वयंपूर्ण होईल; आणि ह्या स्वयंपूर्ण हिंदवी राष्टांतून 
उद्यांच्या अखिल जागतिक स्वयंपूर्ण मानवतेचे उत्थापन होईल 

हिंदुस्थान देश दरिद्री आहे. हिंदुस्थानांतील जनतेचं सरासरी उत्पन्न 
इतर देशांतील सरासरी उत्पन्नाच्या मानानं फारच कमी आहे. अखिल: 
आर्यावर्ताचं वार्षिक बजेट हे न्यूयॉके दाहराच्या कार्पोरेशनच्या वार्षिक 
बजेट्पेक्षां सुद्धां कमी आहे. अज्ञा तऱ्हेनं हिंदुस्थानची कंगाल परिस्थिति 
जगाच्या निदर्शनाला आणली जाते. हिंदुस्थानांतील एकमेव नेत्याच्या 
अंग्रावर पुरेसं वस्त्र देखील नव्हतं इं सुद्धा निर्भेळ सत्य आहे. पण ह्या विभ- 
तीच्या मनांत जे शांततेचं समाधान होतं, तें समाधान जगांतील अत्यंत 
सधन व्यक्तींच्या ठिकाणीं सुद्धां नाही हे त्याहिपेक्षां कटु सत्य आहे. 
आपण आहोंत त्यापेक्षां जगाला अधिक दरिद्री दिसलों तरी चालेल 
आपल्या राष्टाचं बजेट तीनर्शे कोटींवरून दोनही कोटींवर, दोनक्ते 
कोटींवरून शंभर कोटींवर आलं तरी हरकत नाहीं, खेड्यांतील आवक- 


स्वयंपूर्णता १५७ 


जजावक शून्यावर आली तरी हरकत नाही, पण त्यानं जर समा- 
खाला सख नी शांतता मिळत असेल तर सारीं बजेट, सारी आवक-- 
जावक, सारे संपत्ति शून्यावर आली तरी. आम्हांला उलट आनंदच 
होईळ. खेडीं आणि खेड्यांच गट स्वयंपणे झाले म्हणजे आवक-जावक 
आणि बजेटं छून्यावरच आलीं पाहिजेत. माझा देश दरिद्री आहे, मी 
दरिद्रीनारायणाचा सेवक आहे असं म्हणतांना महात्माजींना अभिमान 
वाटत असे, ज्या देशांतील श्रीमंत समाजाचे हात आकाशाला पोचले 
आहित पण ज्या देशांतील आगपेट्यांची विक्री करून पोट भरणाऱ्या 
गरीब मुलीला थंडीचे निवारण करण्याकरितां आपल्याजवळील काडधाच्या 
'पेस्यांतील काडया ओढतां ओढतां मरण पत्करावं लागतं असा पाआात्य 
देश घ्या अगर ज्या देद्यांतले भांडवलवाले लढाईच्या काळांत खोऱ्यानं 
पेसा ओढीत असतांना त्यांचेच देशबांधव अन्नाविना तडफडून प्राण सोडीत 
असा आपला देश घ्या, ह्या दोन्ही देशांपेक्षा ज्या देशाला दुसऱ्याचं कजे 
नाहीं, ज्या देशांतील प्रत्येक व्यक्ति अन्नवस्त्राच्या बाबतींत परिपूर्ण आहे' 

ज्या देशांतील गरीज नी श्रीमंत ह्यांच्यांतीलळ फरक जवळ जवळ शून्यावर 
आला आहे असा देरा'च गांधीवादाच्या दृष्टीनं आदश देश आहे. अशा 
आदश देश्याची उठावणी करण्याकरितां ज्या बालमनांची आणि प्रौद- 
मनांची आपल्याला तयारी करावयाची आहे तीं हिंदुस्थानांतील बाळ- 
मनं नी प्रौढमनं आज कोणत्या अवस्थेंत आहेत, त्यांना गांधीबादा'ची 
शिकवण रुचण्याकरितां आणि पचण्याकरितां कोणते प्रयत्न करणं आव- 
अयक आहे झाचा विचार करणं ह्यापुढं ओघानेच येतं. 


११: आजचा समाज 


गांधीवादांतून अखिलजगांतील मानबजातीची उभारणी करून साऱ्या 
जगांत समतेचं नी शांतते'चं वातावरण प्रस्थापित करण्याचं ध्येय साधघ- 
ण्याचा आजच्या भारतीय नेत्यांचा उद्देश आहे ईं आपण मागल्या 
प्रकरणांत पाहिलंच आहे. महात्साजींचं हे ध्येय खरोखर अतुलनीय नी 
आदरणीय आहे. महात्माजी स्वतः पराकोटीला पोचलेले होते आणि 
आर्यावतोतील समाजावर त्यांनीं आपल्या विचारसरणीची पुरेपूर छाप 
पण पाडली आहे. गांधीबादाची विचारसरणी आज हिंदुस्थानांतल्या 
खालच्या थरापर्यंत पोहोचली आहे. ' महात्मा गांधीकी जय? हा जयघोष 
हिंदवी राष्ट्राच्या कोपऱ्याकोपऱ्यांतून दुमदुमतो आहे. हिंदुस्थानांतील 
बरेच बुद्धिवादी ग्रांधीजींच्या शब्दावर मानवतेच्या सेवंत आपली 
ननद्धि वेचायला तयार झाले. हिंदुस्थानांतील भांडवळवाछळे महात्मा- 
जींच्या शब्दावर आपल्या मालकीच्या साऱ्या संपत्तीची दर्शनी हुंडी 
महात्माजींच्या नांवाने द्यायला एका पायावर तयार झाले होते. शेत- 
करी, मजर, हिंदुस्थानांतील वरपासून खालपर्यंत सारा समाज गांधी 
थादाच्या भजनीं लागल्यासारखा दिसतो आहे. नौखालींतील महात्माजींच्या 
पायीं प्रवासानं इस्लामीयांच्या मनावर सद्धा महात्माजींच्या निर्मळ 
वारित्र्याचा ठसा उमटूं लागला; असं असून सुद्धां एक आवाज, एक 
कर्तव्य, एक ध्येय अशी एकीची जागति मात्र नजरेच्या टापूंत अद्याप 
आलेली नाहीं. आधिभौतिक उनतीवर खिळलेली समाजाची नजर 
अद्याप तिथून पूर्णपर्णे परतली नाहीं. महात्माजींच्या नवचचैतन्ययुक्त 
विचारसरणीनं तसे प्रयत्न होत असले तरी त्यांचा व्हाबा तितका परिणाम 
अद्याप समाजमनावर झालेला नाहीं. शारीरिक जागति झालेली आहे, 
पण अद्याप मानसिक जारति दूर आहे. 

राष्टीय सभेने निवडणुका लढवायच्या ठरवितांच सारा समाज 
राष्टीय समेला पाठिंबा द्यायळा उभा राहिळा, पण तो शरीरानं, मनाने 


१७६ 


नव्हे. अद्याप आम्ही आपलीं मने राष्टीय सभेला बाहिळेळीं नाहींत.. 
निवडणुकांच्या वेळीं व्याख्याने झालीं, मोठमोठ्या नेत्यांनी विमानांवून 
दारे काढळे,, जिकडे तिकडे कौंग्रेसच्या "नांवाचा पुकारा केला 
कांहीं , कंदी नेत्यांनी तर रात्रींचा दिवस करून अविश्रांत मेहनत 
घेतली, रोज दहा, वीस, तीस जितक्या घेतां येतील तितक्या सभा 
घेतल्या, राष्ट्सभेच्या उमेदवारांना निवडून देण्यानं हिंदवीराष्ट्रचं 
पुनरुत्थापन होणार आहे ही गोष्ट समाजाला पटवून दिली आणि 
अखेर जिकडं तिकडे राष्टीय सभेचे उमेदवार प्रचंड बहुमताने निवडून 
पण आले, हिटलर सुद्धां जमनींत अश्याच जोरदार निवडणुका लढवीत 
असे, संगिनींच्या जोरावर दोंकडा जवळ जवळ शंभर मतांनीं हिटलर 
निवडणुकींत यशस्वी होत असे, अमेरिकेचे अध्यक्ष अमेरिकेतील कोंग्रे- 
सच्या नियमाविरुद्ध तीन वेळां प्रचंड बहुमतानं अध्यक्ष म्हणून निवडून 
आले. स्टालिन हा निवडणुकीच्याच जोरावर आमरण रशियाचा ज्ञार 
झाला आहे हें आपण आज प्रत्यक्ष पाहतो आहोंत. मुसोठिनीने इटलीं- 
तील सारी सत्ता आपल्या हातीं घेतली तीसुद्धा लोकमताच्या आज्ञेला 
अनुसरूनच असं त्याचं देखील म्हणणं असे. 

पण जगाच्या पाठीवरील ह्या साऱ्या पाश्चवात्यछाप निवडणुका मान- 
सिक सामर्थ्यावर आधारलेल्या नसतात. कॉग्रेसनं आणि मुस्लीम लीगस 
निवणुका लढवून समाजावरील आपलं वचेस्व सिद्ध केळं. दोघांच्याहि 
यशामागे सरकारी संगिंनी नव्हत्या. हुलड मात्र होती. कॉंग्रेसकडं 
अगर लीगकडे॑ पाहण्याची समाजाची दृष्टि ऐहिक उत्कर्षाची ज्ञेती. 
व्यक्तींच्या मोठेपणावर, व्यक्तींच्या सांपत्तिक स्थितीवर, व्यक्तींच्या हुल्ड'- 
बाजीवर ह्या निवडणुका आधारलेल्या होत्या दे सत्य आपल्याला दृष्टीआड' 
करितां येणार नाहीं. महात्माजींच्या कल्पनेप्रमाणे ह्या निवडणुका 
व्हायच्या असत्या तर कोणीहि कोणत्याहि प्रकारची खटपट न करितां कांग्रे- 
सच्या उमेदवाराचं नांव ऐकतांच बिनविरोध निवडणूक व्हायला पाहिजे 
होती. कांहीं कांही ठिकाणीं विरोध नव्हता. तरी पण त्याचं कारण 
कॉंग्रेसच्या विचारसरणीचं सामथ्ये नसन त्या व्यक्तीच्या सभोंवतीं असलेळं. 
व्यक्तिनिष्ठ मोठेपणा'चे वलय हेंच होय. . ज्या ज्या ठिकाणीं विरोध झाला 





६७ समाजमनाचा घ्येयतारा 


त्या त्या ठिकाणीं ' शठं प्रति श्ञाव्यं ) ' ठोझास ठोसा ' अशा पाश्चात्य 
'किचारसरणीच्या धोरणानं निवडणुका लढविल्या गेल्या. उमेदवाराला 
थरबाना देण्यापासून तों तइत उमेदवार निवड'न येईपर्यंत संस्थाचालकांना 
निरनिराळ्या तऱ्हेच्या पाश्चात्य छापाच्या कारवाया कराव्या लागल्या, पर- 
बाना देतांना उमेदवार किती कतेव्यनिष्ठुर आहे, किती तळमळीचचा आहे, 
किती समाजहितवादी आहि ह्याची छाननी करण्याकरितां कांहीं प्रांतमुख्यांच्या- 
कडे ही कामगिरी सोपविली होती. पण त्यांनीं ज्या धोरणाने ही छाननी 
केळी किंबा नाइलाजाने कॉंग्रेसचं संख्याबळ सिद्ध करण्याकरितां त्यांना 
जें घोरण राखाव लागलं, ते धोरण मात्र तितकंसं उज्ज्वल, ध्येयनिष्ठ आणि 
शिःपक्षपाती नव्हतं असं म्हणावं लागते. खादीची अट पाळली गेली, हें अंगा- 
वरच्या खादीच्या कपड्यांवरून न ठरवितां खादीचं गांधीवादांतील मूळ 
तत्त्व त्या व्यक्तीला कितपत पटलं आहे ह्यावरून ठरवायला पाहिज होतं, सूव 
कातणाऱ्या लोकांकडून सतगुंडथा विकत घेऊन निवडणुकीपुरत आपलळं 
श्ादीवरील प्रेम सिद्ध करणारे उपरे खादीधारी कोण ह्याची छाननी होणं 
जरूर होतं. राष्टाकरितां स्वार्थत्याग करणाऱ्या लोकांची निवड त्यांच्या 
तुरुंगांत जाण्याच्या अभिनिवशावरून न करितां त्यांच्या मानसिक 
निष्ठेवरून करायला पाहिज होती. निवडणुकीच्या वेळीं कोणती व्यक्ति 
अधिक पैसा ख्चे करूं केळ हा विचार डोळ्यापुढं ठेवून त्या व्यक्तीला 
कॉंग्रेसचा परवाना देणं म्हणजे भांडवलशाहीचे भूत आपल्या मानेवर 
जाणून बुजून बसवून घेणं होय, हें परवान्यांचे धोरण गांधीवादांतील 
मूळ तत्त्वांशी किती विसंगत आहे ह्याचा जाणत्यांनींच विचार करावा. 
भरमसाट व्याख्याने द्यावी, वाटतील तीं खोटींनाटीं वचने द्यावी, व्यास- 
थीठावर उभं राहून प्रतिपक्षावर अयोग्य असं तोंडसुख घ्यावं नी “ येन 
केन प्रकारेण ! स्वतःचे श्रेष्ठत्व निवडणुकीत सिद्ध करावं हे पाश्चात्य भोरण 
टाकाऊ ठरबविण्याइतकी समाजमनाची तयारी नव्हती, ही गोष्ट सूर्य- 
प्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. निवडणूक-प्रचाराकरितां राष्ट्सभेनं पैसा 
ओतला, अयोग्य, पण बलवान व्यक्तीवर कॉँग्रेस्चा शिक्का मारला नी 
अखेर कॉंग्रेसचं संख्याबल सिद्ध केलं 


__ निवडून आठिल्या आमदारांनी प्रांतांचा कारभार आपल्या हती 
खेतडा, किसानमजुरांचं राज्य आपल्याला स्थापन करायचं आहे. भल 
म्हणणाऱ्या कांग्रेसढाद्यांनी हे॑आपल म्हणणं प्रत्यक्ष. परिस्थितीशी पडताळून 
पहाव. खांद्यावर कांबळ टाकून तमाखूची चिलीम भरीत मरीत समा. 
आहांत प्रवेश करणारे किवी किसान आज आमदार आहेत ? गिरण्यां- 
मधून काम करतां करतां हाताला धंद पडलेळे किती मजूर आज समा- 
ग॒हांत बसताहेत! स्वतःला किसानमजुरांचे वाळी म्हणविणारे केक आम- 
दार सभाग्रह दगाणून सोडीतदहित, किसान मजुरांच्या नांबाखालीं सारी 
सत्ता आपल्या हातीं घेण्याचा हा बुद्धिवाद्यांचा नेहमींचाच डाव आहे. 


नव्या हंगामी सरकारांत हिंदुस्थानचा अनभिषिक्त राजा इोण्याचां 
मान महात्माजींचा होता. पण महात्मा स्वतः राजे न होतां बाजूला 
राहिले, कारण त्यांच्या नजरेपुढे खरंखुरं किसान-मजुरांचं राज्य होतं. ते 
'एक भ्रष्ठ बुद्धिवादी असल्यानं त्यांनीं जुन्या वेदिक परंपेरेप्रमाणं निःस्वार्थी 
सललागाराचं स्थान घेतलं. हीच परिस्थिति प्रांताप्रांतांतून निमाण व्हायला 
'पाहिजे होती. हिंदुस्थानांतील सारे बुद्धिवान नेते अधिकाराच्या स्थानीं 
विराजमान झाले; त्यांनीं सुद्धां महात्माजींप्रमाणं सलागाराचं स्थान घेऊन 
किसानमजुरांच खरंखुरं संघराज्य अस्तित्वांत आणायला पाहिजे होतं. 
पण पाश्चात्य संस्कृतीने पछाडलेल्या ह्या बुद्धिवाद्यांना महात्माजींच वैदिक 
'थोरण पटलं नाहीं. त्यामुळं जगांत हिंदुस्थानची नालायकी सिद्ध होईल 
अशी त्यांना भीति वाटली, म्हणून हिंदबी राष्ट्रांतील सारे बुद्धिवान हिरे 
राष्ट्रांचे सछागार होण्याऐवजीं राष्टाचे शास्ते झाले. 


ह्याचे परिणाम मात्र अनिष्ट होताहेत असं आपल्याला रोजच्या अनु. 
भवाने अधिकाधिक स्पष्टपणानं दिसतं आहे. युडकाळांत हिंदुत्थानांतीळ 
समाजाची पाश्चात्य अमलाखालीं विस्कटलेली घडी आज अधिकच विस्क- 
च्त चाळली आहे. प्रत्येक खेडं, प्रत्येक तालुका, प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक 
आंत, निदान अन्नवस््राच्या बाबतींत तरी स्वयंपूर्ण व्हावा हे घोरण नाहींस 
होऊन अन्नवस्त्राच्या बाबतींत आज हिंदुस्थानची परिस्थिति अधिकाधिक 
असमाधानकारक होत चालली आहे. जितकीं जितकीं नवी नवी निय. 
. ११ | | 


१६९ समाजमनाचा घ्येयतारा 


श्रर्ण जारी होताहेत त्या प्रमाणांत अन्याय अधिकाधिक भेसर यैमान घाळं. 
लागला आहे. ज्या पाश्चात्य देशांत ह्या लढाईचा उगम नी शेवट शाला 
त्या राष्टांतील अन्नवस्त्रापेक्षां हिंदुस्थानांतील अन्थस्त्रा्ची परिस्थिति 
अधिक शोचनीय आहे, लांचलचपतीच्या प्रकारांना आळा धालण्याचा 
जों जॉ अधिकाधिक प्रयत्न होतो आहे तों तो हे अनिष्ट प्रकार अधिकच 
उग्र स्वरूप धारण करतादित, ज्या गोष्टींचा समाजहिताच्या दृष्टीने आधीं 
विचार व्हायला पाहिजे त्या गोष्टी मार्ग पडून, नसत्या गोष्टींना मात्र 
अवास्तव महत्त्व येत चाललं आहे. परकीय सरकारच्या वेळीं सर- 
कार परकी म्हणून व्यापारी समाजाला नाडीत होते. आज आपलें 
सरकार प्रस्थापित झालं असूनसुद्धा व्यापारीवगोकडून समाजाच्या होणाऱ्या 
पिळणुकीला बिलकुळ आळा पडलेला नाहीं. ह्या साऱ्या अनथांना आपण 
म्हणजे सारे समाजघटकच जबाबदार आहोंत. आपणां सवोच्या भोंबतीं 
व्यक्तिनिष्ठ स्वाथांचं जे एक काळं बलळय निर्माण झालं आहे त्याचेच हे 
दुष्परिणाम आहेत. 

आजकालच्या समाजांतील सार्‍या व्यक्ती सत्तेच्या मागं लागलेल्या 
आहेत. बुद्धिवादी लोक समाजांत आपलं वचेस्व प्रस्थापित करण्याचा 
प्रयत्न करीत आहेत, बुद्धिवान व्यक्ती आपल्या बुद्धीच्या जोरावर 
आपल्यामध्ये कतुमकत अन्यथाकतु सामथ्ये निर्माण करूं शकतात असा 
मानवी परंपरेचा इतिहास आहे. बुद्धिवान माणूस, आपल्या गोड भाष- 
णाने, आपल्या अचूक विचारसरणीनं, आपल्या समाजहिताच्या कळकळीच्या 
देखाव्यानं समाजावर आपली हुकमत नेइमींच गाजवू शकतो, व्यक्ति- 
व्यक्तींत तेढ निर्माण करणे, एकाला जवळ करून दुसऱ्याला दूर लोटणं, 
प्रत्येकाच्या मनाचा कयास घेऊन ज्याच्या त्याच्या इच्छेप्रमाणे ज्याला 
त्याला निरनिराळीं आमिषं दाखविणं, गोडगोड भुलथापा देऊन योग्य वेळ 
येतांच एकाद्याचा नकळत कांटा काढणं ह्या गोष्टी बुद्धिवान माणसा- 
खेरीज इतर कोणालाच साधत नाहींत. बुद्धिवान माणूस जगाच्या कोण- 
त्याहि चाकोरींत चमकल्याशिवाय रहात नाही. तो लेखणी जितक्या 
भारदस्तपणाने पेलठतो तितक्‍याच सफाईने तलवार पेलणे त्याला सहज- 
साध्य असतं. त्याच्या हातीं तराजू द्या, भल्याभल्या व्यापाऱ्यांना देखील 


शजचा समाज १्द्श 


सो आपल्या कौशल्याने खालीं पहायला लावील, त्याला नोकरी करायला 
सांगा, ती नोकरी करतांना सद्धा तो इतक्या शिताफीनं करील कीं, आपला 
स्वार्थ साधीत ळसतांना आपल्या इमानदारीचा नी प्रामाणिकपणाचा 
यशस्करे आभास तो सतत माळकाच्या मनावर निमाण करीत राहील, त्याला 
मजुरी करायला सांगा, मजुरी करतांना सुद्धां थोड्या श्रमांत अधिक काम 
करण्याची तो एकादी युक्ति शोधून काढील. बुद्धिवादी माणूस हा असा' 
सर्वगामी असल्यानं जगाच्या सरवातीपासून आतांपर्यंत ह्या बुद्धिवाद्याचा, 
सारा समाज हेवा करीत आला, इतकंच नव्हे तर बुद्धिवाद्याचा देष 
करणं ही गोष्ट सवेमान्य होऊन बसली आहे. असं असून सद्धां समाजाच्या 
प्रत्येक अवस्थेत त्याचं स्थान अढळ राहिले आहे. ह्या बुद्धिवादयाचा 
समूळ नायनाट करणं अशक्य आहे. शिवाय बुद्धीचे समाजांतून कायमचे 
उच्चाटन झाल्याने मानवीसमाजाचे अकल्याणच होईल, आज जगाच्या 
प्रत्येक कोपऱ्यांत बुद्धिवाद्यांची सत्ता आहे. आणि प्रत्येक राष्टांतील प्रमुख 
बुद्धिवादी साऱ्या जगांत आपल्या बुद्धीची श्रेष्ठता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत 
आहेत. स्वतःच्या बुद्धिवादी सत्तेला कुणी लोकशाही म्हणतो, कुणी साम्राज्य- 
हाही म्हणतो, कुणी भांडवलशाही म्हणतो, कुणी हुकूमशाही म्हणतो, कुणी 
समाजशाही म्हणतो. पण ह्या निरनिराळ्या तत्त्वांचा पुरस्कार करणारे आजचे 
सारे राष्ट्थुरीण निर्भळ बुद्धिवादी आहेत ही गोष्ट विचार करण्यासारखी 
आहे. ज्या वृत्तीच्या समाजाच्या साहाय्यानं हदी बुद्धिवादी सत्ता प्रस्थापित 
होते त्या समाजाचं नांव त्या सत्तेला दिळं जातं इतकंच. बुद्धिवाद्यांच्या 
सत्तेखालीं मानवीसमाज सुखाने नांदत नाहीं ह्या मात्र जगाचा अनुभव 
आहे. हिंदुस्थानांत स्थापन झालेल्या ह्या बुद्धिवाद्यांच्या सत्तेने जगाच्या 
पाठीवरील आधिभौतिकतावादांत इतर देश्ांप्रमाणंच हिंदुस्थान देश सद्धा 
बहावतच जाईल. 

आपण समाजांत सर्वभ्रष्ठ आहोंत हा जसा बद्धिवाद्यांचा दावा आहे 
त्याचप्रमाणं सारं सामथ्ये भांडवलांत सांठवलेलं आहे हा भांडबलदारांचा 
गुरुमंत्र आहे. ह्या विसाव्या शतकांतील समाजाचा पैसा हा आत्मा 
झाला आहे ईं निर्विवाद आहे. ज्याच्याजवळ पैसा आहे त्याला जगांतील 
सारीं सुखं सुगम आहेत, उत्तम कपडा, स्वादिष्ट अन, हवेशीर बंगळे, 


|) समाजथन्यचा घ्येवतारा 


शाळ्याणोडे, चाकरनोकर, सारीं ऐहिक सुखे पेझाच्या पार्यी लोळण घेतात 
६ आपण मत्यहीं पाहतो, म्हणून संपत्ति मिळविणं हें समाजांतील प्रत्येक 
ब्यक्तीचं आज ध्येय होऊन बसल आहे. पेसा मिळविष्याचा आपला 
मांग न्याय्य आहे कां अन्याय्य आहे ह्याचा सारासार बिचार आजच्या 
क्षमाजांत नाहींसा झाला आहे. पैसा मिळविण्याच्या आपल्या ह्या 
अनिवार लालसेने आपण वर्गविग्रह अधिक तौत्र करतो आहोंत, 
हाची जाणीव असन सद्धा पेसा मिळविण्याच्या प्रयत्नापासन कुणी'च 
परावूत्त होत नाहीं. पेसा मिळविल्यानंतर जे लोक आपल्याला दुरून 
सुखी दिसतात ते लोक खरोखर सखी होतात का नाहीं, हा प्रश्नच आहे 
पण पेद्यांत सख आहे, पेक्यांत सामर्थ्य आहे, पैशांत अधिकार आहे 
छसा आभास साऱ्या जगांत निमाण झाला असल्याने अखिल मानव- 
ज्ञात पैशामाग घावत सटली आहे. हा पेसा मिळविण्याच्या प्रयत्नांतच 
शष्टाराष्टांत युद्ध सरू होतात. यद्धाच्या वेळीं सद्धा एका बाजूला 
शाष्टाच्या संपत्तीची होळी होत असतां दुसऱ्या बाजला साऱ्या राष्टांतीळ 
युद्धप्रणेते आपली व्यक्तिगत संपत्ति वाढबीतच असतात. पेसा मिळबिणं 
शच समाजाचा ध्येयतारा ठरला असल्यानं जगांतील यांत्रिक सुधारणा 
आज कोसळून पडण्याइतक्या उत्तुंग कळसाला पोहोंचलेली आहे. तरी सुद्धां 
भ्रद्याप समाजाचे डोळे उघडत नाहींत ह्याचं कारण भांडवलवाल्यांची 
नजर बुद्धिवाद्यांच्या नजरेप्रमाणंच सत्तेवर खिळलेली आहे. 

प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या समाजाचा दावा तर याहिपेक्षां अधिक तीत्र 
आहे. जगांतील साऱ्या वस्तूंचं उत्पादन म्हणजे पर्यायानं जग्रांतीडळ सवे 
प्रकारची संपत्ति इ ह्या कामकऱ्यांच्या श्रमाचं इय फळ आहे. कामकऱ्यांच्या 
रक्ताचे रूपांतर राष्टाच्या घनांत होत असतं. श्रमजीवी वर्गांतील लोकांना 
बुद्धि असते. भांडवलदारांनीं सांठविळेली संपत्ती सुद्धां श्रमजीवी समा- 
जांतूनच त्यांना पिळून एकत्र केळेली असते. म्हणजे बुद्धिवा्यांची बुद्धि 
आगि भांडवबलवाल्यांचे भांडवल कांहीं प्रमाणांत कामगारांच्या मारकीचे 
श्षवरन घनोत्पादनाला लागणारे कष्ट मात्र सववस्वी त्यांच्याच रक्ताचे आहेत. 
कस असतांना बुद्धिवादी माणसापेक्षा, भांडवलवाल्या मालकापेक्षां अम* 
जीवी जनतेची राहणी अधिक दारिद्याची, अधिक इल्क्या दर्जाची, अधिक 


आजचा समाज डव 


हलाखीची आहे. हा भरमजीवी समाज संख्यान्टानं इतरांच्यापेथ्ती 
कितीतरी पटीनं अधिक असून सुद्धां आजवर त्यांच्यावर बुलि- 
वाद्यांचे व भांडबलवाल्यांचं वर्चस्व अबाधित चालत आलठेलं आहे. हे 
यर्चस्व* झुगारून देण्याचा ह्या भमजीवी समाजाचा प्रयत्न आहे. समाज- 
सत्तावादाचं मूळ ह्या समाजाच्या विषमर्तेत आहे. आम्ही राष्टाचे 
आधारस्तंभ आहोंत, संख्याबलाने आम्ही सववोपेक्षां अधिक आहोत, 
जगांतील धनोत्पादनाचं संपूर्ण भ्रय आमचे आहे, म्हणून आम्हा काम- 
कऱ्यांना सुखी करणं हाच समाजाचा प्रयत्न असला पाहिजे, असं त्यांचं 
म्हणणे आहे. समाजांतील जास्तींत जास्त घटकांचं जास्तींत जास्त दिव 
हच जर समाजाचं धोरण असेल तर अखिल जागतिक कामकर्न्यांची 
सुस्थिति हीच घोषणा राष्टाराष्टांतत उफाळली पाहिजे 

आजची प्रत्यक्ष परिस्थिति मात्र ह्याच्या अगदीं उलट आहे. जगांतीळ 
कोणत्याहि राष्टाकडं नजर टाका, प्रत्येक राष्टांतील बुद्धिवादी नी 
भांडवलवाले ह्यांच्यापासून सारा बहुसंख्य समाज विषमतेनं विलय 
झालेलाच आपल्याला दिसून येईल. विशेषतः आपल्या ह्या आयांवर्तो- 
तील ही विषमता अधिकच भयाण नी भेसूर आहे. सर्व सुखसोयींनी 
सुसज अशा बंगल्यांतून राहणारा अल्पसंख्य समाज एकीकडं, तर कुणी 
झोपड्यांतून, कुणी गलिच्छ चाळींतून, कुणी पायरस्त्यावर उभा जन्म काद- 
णारे कामकरी एकीकडं. सुग्रास अन्नावर यथेच्छ ताव मारून विनासायासाने 
मिळालेल्या संपत्तीचा उपभोग घेत असलेला मूठभर समाज एकीकडं, वर 
वाळल्या तुकड्यावर कशीजशी स्वतःची गुजराण करून सकाळपासून संथ्या- 
काळपर्यंत स्वतःच्या रक्ताचे पाणी करीत काबाडकष्ट करणारा समाज 
दुसरीकडं, अनवशयक अशा चार चार पांच पांच कपड्यांनी शरीर विभूषित 
करून आपल्या संपत्तीचे व मोठेपणाचं प्रदर्शन करीत रस्त्यानं पिसारा पसर- 
लेल्या मोराप्रमाणं नाचत जाणारा समाज एकीकडं, तर अंगावर क्षी 
कादं फाटकं कुडतं आहे, कधीं नाहीं अक्या वेर्षांत लान राखण्यापुरतो 
कपडा अंगावर घेऊन राष्टाची संपत्ति वाटविण्याकरितां उन्हातान्हंतून 
हार्तानी कपाळावरील घाम. निथळीत काघाडकष्ट करणारा कामकरी एकी- 
कडे, छप्वर पळंगावर टाकलेल्या पराच्या गाद्यानिरदांवर ऐॅक्मायनांते 


१६६ समाजमनाचा ध्येयतारा 


खोळत असलेला समाज एकीकडं, तर कधीं एकाद्या रकट्यावर, कधीं 
एकाद्या कांगळ्यावर, कधीं नुसत्या जमिनीवर अंग टाकून घोरत असलेला 
भ्रमजीवी वग दुसरीकडं, एकाची मुलं सांमाळायला ओल्या दायांपासून 
कोरड्या दार्यांपर्यंत चौवीस तास तैनातींत असलेल्या नोकरांची ऐेळचेल, 
तर दिवसभर काबाडकष्ट करून घरीं आल्यावर पोरट्यांच्या किरकिरीनं 
कामकऱ्यांची झोंपमोड होऊं नघ्रे म्हणून मुलांना आपल्या मांडीवर झोंप- 
विणाऱ्या अफमातेचची रेलचेल, प्रवास करण्याकरितां साऱ्या सुखसोयींनी 
सज्ज अश्या पहिल्या वर्गाच्या डब्यांची व्यवस्था एकाकरितां, तर बसायला 
सुद्धां पुरेशी जागा ज्या डब्यांत मिळणार नाहीं असे घाणेरडे डे दुसऱ्या- 
करितां, अश्या ह्या सामाजिक विषमतेनं गांजल्या गेलेल्या बहुसंख्य कामगार 
वगोला, सुखाकरितां सत्तेची हाव वाटणं स्वाभाविक आहे. 


चवथा वग म्हणजे समाजांत सुव्यवस्था राखण्याकरिता, समाजाचं 
संरक्षण करण्याकरितां, समाजानंच उत्पन्न केलेला बलिष्ठांचा वर्ग. ह्यांच्या 
हातीं समाजानंच सत्ता दिलली असते, परचचक्रापासन राष्टाचं संरक्षण 
करण्याकरितां, समाजांतील चोर, लटारू, डाक ह्यांचे शासन करण्या- 
करितां, समाजांतील अन्यायाला आळा घालण्याकरिता, समाजाच्या 
खचाने पट्टाडगला चढबिलेले हे समाजाचे सेवक समाजाचे मालक- 
नव्हे, समाजाचे स्वतंत्र शास्ते होऊं पाहताहेत. व्यसनानं पछाडळेले, 
अधिकारमदानं धुंद झालेले, हे समाजाचे बारगीर समाजाला सळो काँ 
पळो करून सोडताहेत. समाजाला ज्यांच्याबद्दल विश्वास वाटावा त्यांच्या 
भमयानं समाज त्यांच्यापासून दूर पळतो आहे 


हँ पोलिसखात अक्राळविक्राळपणानं समाजांतील घटकांच्यापुढ हातीं 
दंडुका घेऊन उभं आहे. दीनदुबळ्या, सालस आणि मभितऱ्या समाजाला 
निरानेराळ्या तऱ्हेची दहात बसवून त्यानं निढळाच्या घामानं मिळविलेला 
त्याचा घांस गिळंकृत करायला इं लष्करी खातं टपून बसठेळं आहे. ह्या 
चंदूकवाल्या बारगिरांच्या कारभारांत दयामाया नाहीं, नम्रता नाहीं, 
सश्वेपणा नाहीं. न्यायनिष्ठ्रतेचा अधिकार हातीं असल्यानं ह्यांना कुणाचीच 
कदरं वाटत नाहीं, . समाजाच्या, सुत्थितीकरितां समाजानंच आपल्याला 


आजंचा समाज १६७. 


अधिकारदान केलेलं आहे ह्या शुद्ध भूमिकेचा बिसर पडल्यानं समाजावर 
अनन्बित अन्याय, समाजाचा निष्ठ्र छळ, समाजाची बेफाम नाडणूक 
करून, समाजाल्ह वठणीवर आणण्याची नेमुर्बतखोर कल्पना उराशीं 
बाळगून ग्ते आपल्या हातांतील सामथ्यांचा आपल्याच मालकावर 
अनिर्बंध अत्याचार करताहेत. याहिपुढे जाऊन स्वतःचा वेगळा वर्ग 
आंहे अशा भ्रामक भावनेने समाजावर आपली अप्रतिहृत सत्ता असावी 
अशा दृष्टीनं हातीं असलेली सत्ता बळकाविण्याचा त्यांचा अट्टाहास आहे. 


ह्या चार वगोत अद्या तऱ्हेनं सत्ता बळकावण्याची अनिष्ट अहमहमिका 
चाळू असतांना समाजांतील व्यक्ती आधिभौतिक विकासानं भारल्या 
गेलेल्या दिसताहेत, जगाच्या पाटीवर निरनिराळ्या धमोचीं नांबं 
सांगणारे समाज फक्त नांवापुरताच धमंधारणेचा विचार करताहेत. आपण 
खिस्ती आहोंत, आपण यहुदी आहोंत, आपण पारशी आहोंत, आपण हिंदु 
आहोंत, आपण बौद्ध आहोंत, आपण इस्ठामी आहोंत, असं सांगतांना 
आपल्या धर्माचं अखिल मानवीसमाजधारणेंत कोणतं स्थान आहे, ह्याचा 
विचारच समाजांतून नाहींसा झाला आहे. प्राथनाल्यांतून प्रार्थनेला जातांना 
किंवा परमेश्वराची प्राथना करतांना आपल्या धर्माची उच्च भूमिका कोणती 
ह्याचा विचार न करतां प्रार्थनेच्या आचारालाच अवास्तव महत्त्व अलिलं 
आहे. एका धर्माच्या अनुयायांनी दुसऱ्या घर्मांच्या अनुयायांना समान- 
तेनं वागबाव आणि अखिल मानवबजातीनं जगांत गुण्यागोविंदानं नांदाव 
ही जगांतील साऱ्या धर्मप्रगेत्यांची मूळ भावना असूनसुद्धा, दुसऱ्याचा 
घम तुच्छ मानणं, परधर्मीयांवर आक्रमण करणं, जुलूमजबरदस्तीनं त्यांनां 
धमोतर करायला लावणं ह्यालाच प्रत्येक धर्माच्या समाजांत प्राधान्य येत 

चाललं आहे. आचारबिचारांवरील धार्मिक निर्बंध शिथिल झाळे आहेतः 
समाजमनांतून नीतीची इकालपट्टी झाली आहे, 'क्रणं कृत्वा घत पित्रेत्‌? 
ह्या चार्वाक मताचा सावंत्रिक फैलाव झाला आहे 


ज्या धर्मांची प्रतिष्ठापना मूळ समाजधारणेकरिता झाली तो : घर्म 
समाजकारणापासून वेगळा झाला आहे. धर्माचे सुटे सुटे माग झाले 
आहित, .राजकारण, अर्थशास्र, न्यायमीमांसा, . समाजव्यवस्था, नीति« 


श्ध्ट समाजमनाःचा '्येनतारा 


निर्बध ही सारीं तत्त्व मूळ मानवी धर्मावूनच निर्माण झालीं असन आज 
धर्माच्या ह्या अलग झालेल्या शकलांचे स्वतंत्र संघ झाले आहेत. समाज- 
व्यवस्था, अर्थशास्र घंग्ेरे आज जरी स्वतंत्र शासत्रे गणली गेलीं असलीं 
तरी ह्या अगर धर्माच्या इतर कोणत्याहि उपांगांना स्वतंत्र अस्तित्वच 
असणं शक्‍य नाहीं, ही गोष्ट आजच्या समाजाच्या नजरेआड झाली आहे. 
ह्या सर्व उपश्शास्रांना एकत्र आणणारा जो मानवीसमाजधर्म तो आज 
जगातून नष्ट झाला असल्यानं, गतप्राण झालेल्या रूपसंपन्न कलेवराप्रमाणं 
आज समाजाची अवस्था झाली आहे. प्रजेने निवडून दिलेल्या 
प्रतिनिधींनी राज्य चालविल्याने समाजाचं हित होईल का? अर्थ- 
शास््राच्या तत्वाप्रमाणं मागणीपुरवठ्याचा मेळ बसावा म्हणून जादा 
उत्पादनाचा नाश केल्यानं समाज सखी होईल का! नवे नवे कायंदे 
बनविल्यानं समाजांतील असत्पमवृत्तींना आळा बसेळ का £ नुसत्या नीति- 
तत्त्वांच बोधामृत पाजून मानबीसमाज फिरून प्रगतीच्या मार्गावर येऊं 
शकेल का? प्रत्येक शास्र एकलकोंडेपणानं स्वतंत्र विचार करीत आहे. 
त्या त्या वैयक्तिक शास्त्राच्या दृष्टीनं प्रत्येक शास्त्र बरंच प्रगत झालेलं 
आहे, पण समाजधारणा ही ह्यापैकी कोणत्याहि एका सट्या शास्त्रावर 
अवलंबून नसून ह्या साऱ्या शास्त्रांच्या सुसंवादी संगीतानंच मानवी- 
मनाच्या प्रगतीची लय गांठलळी जाऊन समाजधारणेचा ठेका समेषर 
पडत असतो. आज तत्रला षडजांत लागलेला असला तर तंबोज्याच्या 
तारा धेवतावर स्थिरावल्या आहेत. सारंगीचे सूर तारसत्तकांत डोका- 
बताहेत, सतारीचे बोल ख्जीवर धुटमळताहेत आणि गायकाचे आलाप 
मात्र मंद्र सततकांत कलेची कमाळ करताहेत. प्रत्येक सुरावट आपापल्या 
परीनं पूर्णतेची पराकाष्ठा करीत असून सुद्धां त्यांचा मिलाफ मात्र बेसुर, 
घेताळ नी विसवादीच होत आहे, सारीं शाखे आज जय्यत आहेत, फक्त 
एका सुरावटींत तीं सुसंबादी झालीं की मानवीमनाच्या समेवर उत्कर्षाचा 
ठेका स्थिरावलाच म्हणून समजावं. 

समाजांतील कुटुंबव्यवस्था तर आज नामदोष होण्याच्या पंथाला 
लागली आहे, सगळी कुटुंबीयता मुळांतून उखडून निघाली आहे. मित्र, 
 शेभांरी किंबा एकादी समव्यवसायी व्यक्ती झांच्यापेक्यांहि कमी निब्हाळां 


झा. एकरक्तीय कुटुंबीयांतून शिक राहिला आहे. अणूप्रमाणं समाजांतीळ 
व्यक्तीन व्यक्ति अलग केली जात आहे. जग्रांतील पतिपत्नीचं नातं तर 
इतक्या विचित्र नवलाईचे बनळ॑ आहे कीं, ह्या दोन व्यक्ती पतिपत्नी 
आहेत, कां मित्रमैत्रिणी आहेत, कां बहदीणमाऊ आहेत, काँ दोन परक्या 
व्यक्ती आहेत, कांहींच कल्पना करतां येत नाहीं. पति हा फ्लीचा 
आधार, ती पत्नी ही पतीची सावली ही आज नुस्ती वेड्या कवींच्या 
काव्यांतील कल्पनाच झाली आहे. पतिपत्नी नोकऱ्या करितात, पतीचे 
मित्र वेगळे, पतीच्या मैत्रिणी वेगळ्या. पति आपला जीव रमवीत. 
असतो, पत्नी आपल्याच व्यवसायांत गढळेली असते. दोघंहि एकाच 
खुराड्यांत राहतात, पत्नीला मुलं होतात आणि तीं मलं मोठीं झाल्यावर 
बापाचं नांव सांगतात म्हणूनच ह्यांना पतिपत्नी म्हणायचं. कायमच 
बिवाहबंधन नाहीं, कौटंबिक जिव्हाळा नाहीं, एकतानतेचा ओलावा 
नाहीं, पटेल तोपर्यंत एकत्र रहायचं, नाहीं त्या दिवशीं कायदेशीर फारकत 
घ्यायची. एक नातं मोडून दुसरं नातं जोडणं हे एकादी निर्जीव वस्तु. 
चढ्या भावांत विकून दुसरी वस्तु विकत घेण्याइतकं सोपं झालं आहे. 
मूल होणं हें विवाहांतील पवित्र ध्येय नाहींसं होऊन भोगलालसे'ची तृति 
करण्याचा अनिष्ट परिणाम म्हणजे मूल इतक्या हीन थराला आज ही 
बिवाहसंस्था येऊन पोहोचली आहे. 

जगांतील मानवीजीबनाची घडण आज प्रत्येक दृष्टीनं व्यापारी बनली' 
आहे. अमेरिका व यूरोप ह्या खंडांतील बुद्धिवादयांनीं मानवीसमाजाला 
दिलेली ऐहिकतेची शिकवण जगांतील साऱ्या अन्थाची गोमुखी शारी 
आहे. मानवतेच्या सुस्थितीकरितां लावलेल्या साऱ्या शोधांचा उपयोय 
मानवतेची दुःस्थिति साधण्याकडं होऊ लागला आहे. आपल्या देशांतीळ: 
ळोकांना सुखी करण्याकरितां होणारे प्रयत्न इतर देशांतील मानव्तेळ 
खाचक करण्याची प्रवृत्ति साऱ्या राष्टांतत निर्माण झाली आहे. आपल्या 
राष्टाच्या सामरथ्यांच्या जोरावर दुसऱ्या राष्टांतीलठ मानव्तेवर आक्रमण 
करण्यांतच' आपल्या राष्टाची इतिकर्तव्यता आहे, असा आत्मघातकी 
विचारच सगळीकडं प्रामुख्यानं पुढं येत आहे. आपलं लामानिक उभती्क॑ 
तस्वशान भेंड आहे असं सिद्ध करत्याच्या- प्रयत्नात इतर तत्व्हानॉक 


१७० समाजमनाचा घध्येयतारा 


आपल्यापेक्षा कनिष्ठ ठरविण्याची सैतानी बुदीच प्रबळ होत असलेली दिसते 
आहे. आपल्या राष्टांतील व्यक्तींनी सखी व्हावं म्हणून इतर राष्टांतील 
व्यक्तींनी आपल्या राष्टाची गुलामगिरी पत्करावी एक, किंवा* आपल्याशी 
लढायला तयार व्हाव एक,अशी जयिष्णुबृत्ति प्रबळ राष्टांतील समाजांत अघि- 
डहित होऊन बसली आहे. दुसऱ्याला आपला गुलाम बनविणं, दुसऱ्यावर 
आपली संस्कृति लादणं, आपल्या हिताकरितां दुसऱ्याचं अनहित करणं, 
आपल्या गरजा भागविण्याकरितां दुसऱ्याला गरजवंत बनविणं, ह्या साऱ्या 
कल्पनांचे संमेलन म्हणजेच आजकालच्या राष्टीय भावना, ह्या राष्टीय 
वादांतूनच एक संस्कृतीच्या वेगवेगळ्या राष्टांच्या भावना दुखावल्या 
जातात. ह्यामुळं्च जगांतील लहान लहान राष्टांना आसपासच्या बड्या 
राष्टांचे तडाखे सतत सहन करावे लागतात. स्वसामथ्यांची प्रतिष्ठापना 
करतांना आधिभौतिक अमानुष संहाराचा बीजमंत्रच वापरावा लागतो 
आणि त्यामुळं इतरांची व त्यांच्याच बरोबर स्वतःची सुद्धां होळी पत्करावी 
'लागते, हा साऱ्या आधुनिक राष्ट्वाद्यांना पुरेपूर अनुभव आलेला आहे. 
ह्या कडु अनुभवानंतर सद्धा मानवजात अद्याप जागी होत नाहीं 
असं दिसतं आहे. कदाचित्‌ अपमानाची माघार कणी घ्यावी हाच 
प्रश्न जाचक होत असावा. अमेरिकेनं जपानवर अण बॉम्बचा प्रयोग 
करून एक युद्ध थांबवलं ह्याबद्दल अमेरिकेला धन्यवाद द्यावे कां ह्या 
आणुबोम्बच्या उपयोगाने जगाच्या पाठीवरील सारीं प्रबल राष्ट ह्या अणु- 
'कभ्बच्या शोधापेक्षांहि अधिक जालीम शोध लावण्याच्या प्रयत्नाला लाग- 
“ल्याने लवकरच होऊं घातलेल्या तिसऱ्या महायुद्धाचे कारण अमेरिकेच्या 
माथी मारावं, कांहींच समजत नाहीं. 

जगांतील सर्व प्रबल राष्टांची आज दार्यतीच्या घोड्यांप्रमाण स्थिति 
“झाली आहे. आचिभौतिक सामथ्यांत पहिला नंबर पटकाविण्याच्या ह्या 
राष्टाराष्टांच्या श्यतींत कोणत्या राष्टाला केव्हां रक्ताची गुळणी येशल 
“ह्याचा नेमच राहिला नाहीं. एका युद्धांत अपमान झालेलं राष्ट आपला 
अपमान करणाऱ्या राष्ट्रावर अंतर्बाह्य जळत राहतं आणि ह्या असझ 
-तळमळींवून उत्पन्न झालेल्या सडाच्या भावनांतूनच फिरून दुसऱ्या 
युद्धाचा जन्म होत असतो. आज एक लढाई नुक्तीच संपली आहे. दुसरी 


खढाई सुरू होण्यापूर्वी जितांनीं ब जेत्यांनीं एकत्र येऊन * विसरून 
ज्ञा ब क्षमा करा? ह्या तत्त्वावर मानवीसमाजाची पुनर्घटना करणंच 
सानवतेच्या कस्याणाचं होणार आहे. एका राष्टांतील निरनिराळ्या प्रांतां- 
तीळ आर्थिक विषमता देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर जशी नाहींशी करितां येते 
त्या'च तत्त्वावर एथ्वीवरील राष्टाराष्टांतील विषमता वूर करून समाज 
समतेच्या चौथऱ्यावर उभा करगं मानवी सामथ्यांच्या कक्षेबाहेर खास 
नाहीं. ह्या नव्या विचारसरणीची मांडणी कुणीं करायची हाच प्रभ आहे, 
जेते सामर्थ्याच्या धुंदीनं भेहोष झाळे असल्यानं ही कल्पना मांडणं आज 
त्यांच्या मनांत देखील येणं शक्‍य नाहीं. जित राष्ट तर अपमानाच्या 
इंगळ्यांनीं डसलीं गेल्यानं आत्मनाशाचा कडेलोट झाला तरी मानवतेच्या 
मैत्रीचा हात पुढे करण्याला धजणार नाहींत, अशा ह्या जित-जेत्यांच्या 
अटीतटींच्या सामन्यांत स्वयेपूर्णतावादाच्या संधिप्रकाशानं स्वातंत्र्याच्या 
दिशा उजळूं लागलेल्या आयाव्तांतील नेत्यांना ही सुवर्णसंधि साघ- 
ण्याचा मान मिळण्याचा संभव आहे. सत्य आणि अहिंसेबर आधा. 
रलेल्या तत्त्वांनी आज हिंदुस्थाननं यक्याची पहिळी पायरी गांठली आहे. 
प्रबळ साम्राज्याशी असहकारितेनं झंज देऊन मानवीमनाऱ*ची उठावणी 
यदास्वी करितां येते ह्या नव्या विचारसरणी सामथ्य॑ हिंदव!सीयांच्या 
प्रत्ययाला आलेल आहे. आपण उपयोगिलल्या ह्या नव्या शाखाची 
शिकवण जगांतील दुर्बळ व लहान राष्टांना नवचेतन्य देऊं शकेल अशी 
आर्यावतोतील नेत्यांची खात्री आहे. आपली ही निःशस्त्र प्रतिकाराची 
विचारसरणी पुढं मांडतांना हिंदुस्थानला कमीपणा वाटण्याचं कारणच 
नाहीं. कारण ह्याच विचारसरणीच्या जोरावर हिंदुस्थानची मान आज 
जर्गात उंचावली गेळी आहे. आधिभौतिक उन्नतीवर आघारलेली पाश्चि- 
मात्य राष्ट्रांतीळ सुधारणा आज कळसाला पोहोंचटेली असली तरी 
आपल्या विचारसरणीनं मानवीसमाज सुखी होईल किंबा नाहीं ह्याबद्दळ 
लगांतील सारे आधिभोतिकवादी नेते साद्रांक आहेत. नव्या तेजोमय 
विचारसरणीचा घडाक्यानं प्रसार करण्याची हीच वेळ आहे. 

पण वेळ आली असली तरी अद्याप काळ आलेला नाहीं असं नाइला- 
आने म्हणावं ठागतं. आयांवर्तांनं साऱ्या जगाला समाजहिताचे घडे यावे. 


१७९ समाजसनाचा घ्येथतारा 


झं आपण म्हणत असतांना, हिंदुस्थानांतील चाळीस कोटि समाजातले 
हरी ईं तत्त्व पटलं आहे. का असा प्रश्न साहजिकच उभा राइतो. राष्टीय 
सरकारला इस्लामीयांचा उघड उघड विरोघ. राष्टीय सरकारच्या 
अधिकारमहणानं शेतकऱ्यांना व कामकऱ्यांना एकदम उठून* दिसेल 
असा कोणताच फायदा झाला नसल्यानं, ते सुद्धां द्या सरकारवर नाखूषच 
अहित. ह्या राष्टीय सरकारचे दोष जनतेच्या नजरेपुढे प्रामुख्यानं आण- 
ण्याचं कार्य समाजवादी पढारी करीतच आहेत. संपांच्या वावटळी इतक्या 
बेफामपणाने उसळल्या आहेत कीं, हिंदुस्थानची भावी पिढी निर्माण 
करणारे बालमनाचे नेते जे शिक्षक ते मजू्रकिसानांप्रमाणं लालबावट्याच्या 
निश्याणाखालीं येऊन सरकारला संपाची दटावणी देत आहेत. कॉंग्रेसच्या 
उमेदवारांना निवडून देण्यांत आपण काँग्रेसवर भयंकर उपकारा'चं ओझे 
करून ठेवलं आहे अश्या मानभावीपणाने सारे मतदार कॉंग्रेसकडं उपकार- 
कर्त्यांच्या नजरेनं पहात मंत्रिमंडळावर अनिष्ट दडपण आणीत आहेत. 
माझ्या घरासमोरील मुतारी हृलवा, माझी हेडमास्तरनीं केलेली बदली 
रद्द करा, माझ्या मुलीच्या नवऱ्याला धाकदपटद्या दाखवून तिला परत 
नांदवून घ्यायला तिच्या नवऱ्याला भाग पाडा अशा तर्‍हेच्या 
निरुपयोगी अर्जाची भेंडोळी आज राष्ट्रीय सरकारच्या मुख्य 
प्रधानांच्या पत्त्यावर पाठविली जात आहेत. आजवर परकी 

सरकारच्या अमलाखाली एका गांवांत, एका गल्लींत, गण्यागोविंदार्ने 
नांदणारे शेजारी परस्परांच्या जिवावर उदार झाले आहेत. पंन्चववीस 
रूपये पगारापासून तों पंचवीसशे रुपये पगारापर्यंतःचे सवे नोकर एकमुखी 
पगारवाढीच्या मागणीने राष्टीय सरकारला बेजारून सोडताहेत, निवडून 
दिलेळे आमदार आपली कार्यक्षमता सिद्ध करण्याकरितां नवे नवे कायंदे 
पसार करून घेण्याची घिसाडघाई करताहेत. अक्षा हिंदवासीयांच्यॉ 
श्वराज्याबद्दलच्या विचित्र विचारसरणींतून मानव्याच्या उक्तान्तीचे आदर्श 
पाठ निर्माण करण्याचा अट्टाहास करणे हास्यास्पदच झोेणार आहे. 
आजचा समाज मूळ मानवजातीपासून फार दूर गेलेला आहे. आजच्या 
मानवीसमाजांत मनाचं महत्व थोड सद्धा शिलक राहिळेर नाहीं, इत- 
कॅग नव्हे तर भागच्या समाबांदून झड मनाच पूणतया उद्याटकच 


आजचा समाज त्य 


अझाळे आहे असं म्हटल्यास ते॑अतिशयोक्तीचे हेणार नाही. वारा 
च्याठेल्या वासराप्रमाणं समाजमन मोकाट धावत सुटलं आहे. ऐहिक 
सुधारणांच्या दडपणाखाली मानबीमनाचचा कोंडमारा झाला आहे. 


मानवीमनाच्या अशा ह्या निरा परिस्थितींत आजचं उद्दिष्ट जर 
खरोखरच आपल्याला साध्य करून घ्यायचं असेळ तर आजची समाज- 
मनाची घटना आमूलाग्र बदलली पाहिज. एका पुरुषाने दोन अगर 
अधिक पल्न्यांचा संसार थाटावा, का एका ख्रीनं द्रौपदीप्रमाणं पांच 
'पतींची सेवा करावी; सावकारशयाहीचे उच्चाटन करून कुळकायदा जारी 
करावा, का भांडवल्शाही'चं सामथ्ये वाढीला लावावं; साऱ्या कारखान- 
'दारांची मालमत्ता मजूरांत वाटून द्यावी, कां सारे कारखाने सरकारजमा 
करावे; गरीब रयतेवर नवे कर लादून सरकारी खजिन्यांची भर करावी 
कां श्रीमंत भांडवलदारांचे पेसे सरकारी तिजोरींत भरावे; देशांत शांतता 
प्रस्थापित करण्याकरितां आपल्याच देशबांधवांना गोळीबाराची दहदात 
बसवावी, कां मोकाट सुटलेल्या समाजावरचीं सर्व बंधने शिथिल करून 
समाजाला स्वेर स्वातंत्र्य द्यावं; ज्या भाषणमुद्रण-स्वातंत्र्याकरितां 
आजवर आपण परकी सत्तेशी झंजलों त्या स्वातंत्र्याची आपण मुस्कट- 
दाबी करावी, कां भाषणमुद्रणावरील सारे निर्बध दूर करून त्यांनीं 
सुचविलेळे आजच्या सरकारांतील दोष दूर करण्याकडे त्यांच्या. सूच- 
नांचा उपयोग करावा; ह्या सवे गोष्टींना आपल्या नेत्यांकडून जें अवा- 
स्तव महत्त्व दिलं जात आहे त्यापेक्षां समाजमनाचं सामर्थ्य वाढबिण्या- 
कडं नेत्यांनी लक्ष पुरविलं तर आजच्या हिंदवीसमाजांतील सगळे पॅप्व- 
प्रसंग आपोआप सुहून जगाला स्वातंत्र्याचे, सुखाचे आणि विश्वबंधुत्वाचे 
थाठ देणारा तेजस्वी हिंदुस्थान अवघ्या दहा वर्षात निमोण होईल, देवी. 
बर लस टोंचा, छेगप्रतिबधाकरितां टोचून घ्या, जखमेवर मलमपट्टी 
चांधा, हिंवतापावर कोयनेळचा मारा करा, अश्या तऱ्हेनं निरनिराळ्या 
सेयांवर निरनिराळ्या औषधांचा मारा करीत बसण्यापेक्षा क्या साऱ्या 
रोगांच आत्यंतिक टोंक ज॑मरण, त्या मरणावर अमृतासारखा एकच 
जालीम इलाज केल्यानं समाजांतीळ साऱ्या रोगांचे कायमचं उज्नाटय होई, 


१9४ समाजमनाचा घ्येयतारा 


दा अमृताचा सांठा बालमनांत आहे. ह्या बालमनाच्या कोऱ्याकर- 
करीत पाटीवर कोणत्याच रेघोट्या उमटलेल्या नसतात. ह्या शुद्ध बाल- 
मनावर प्राचीन आरयेसंस्कृतीचे पवित्र ठसे उमटविणे आजच्या राष्ट: 
धुरीणांच्या हाती आहे. समाजाला फक्त एकच विनेति करा, आम्हाला 
फक्त दहा बर्षांची मुदत द्या, ह्या दहा वषीत आम्हाला तुम्ही एका 
शब्दानंहि विचारू नका. तुमच्या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही तुम्हांला 
आमच्या ह्या दहा वर्षोच्या मुदतीनंतर खात्रीनं देऊ, आजवर कित्येक वर्षे 
आपणांतील दुहदीने आपण आपलीं मनं विटाळलेलीं आहेत. गुलामगिरीच्या 
शंखलांनीं आपण गेलीं कित्येक वर्ष जखडळों गेलों. परकी सत्तेचे जडजोखड' 
भानवर्‌ बाहतां वाहतां आपणां सवोच्या मानांवर घट्टे पडलेले आहेत. इतकीं 
वर्षे ज्याप्रमाणं आपण दारिद्य, दुभलता, गलामगिरी ह्यांचे असह्य तडाखे 
निमूटपर्णे सहन केले आहेत, त्याचप्रमाणं आणखी दहा वर्षे ह्या आपल्या 
स्वराज्यांत सद्धा असे तडाखे सहन करावे लागत आहेत, असं कांहीं काल 
समजा. अद्याप आपण परकी सत्तेखालींच रखडतों आहोंत अद्यी आपली 
समजूत करून घ्या; पण आम्हांला फक्त दहा वर्षांची भिक्षा धाला. ह्या दहा 
बषोच्या मुदतींत आपल्या आर्यावताचं आम्ही नंदनवन बनवू शकलो नाही 
तर तुम्ही सांगाल ते आम्ही ऐकूं अशी जनताजनारदनाच्या चरणीं मागणी 
भागा आणि कामाला लागा, ह्या दहा वषांत वाटेल तितकं कजे काढा, 
उमाप पैसा खच करा, पण हिंदुस्थानांतील एकूण एक बालमन तयार करा. 

ही बाडमनाची उभारणी कशा तऱ्हेनं करायची याचा साकल्यानं 
विचार करण्यापूर्वी, आज'चा विद्यार्थी कसा आहे, त्याला दिलं जाणारं 
शिक्षण कोणत्या दर्जांचं आहे, आजचा शिक्षक कोणत्या परिर्थित्तींत आहे. 
श्लाचा संपूर्ण विचार करूनच ह्या बालमनाच्या उठावणीबाबत आपल्याला 
कोणत्या आदश संस्था कोणत्या धर्तीवर निमाण कराव्या लागतील आणि 
अक्षा संस्थांतन बालमनं तयार झाल्यानंतर आपलं ध्येय कसं साध्य 
करितां येईल ह्याचा आराखडा आपण तयार करूं या. ह्या आराखड्या- 
घरहुकूम कार्यक्रम आखून आपल्या आरयोव्ताीला आणि आर्यावर्ता 
बरोबरच अखिल जागतिक मानवजातीला सुखशांतीच्या अहेव चौथऱ्यावर 
धरसविण्याचं ध्येय ठेवून कार्याला लागू या. 


१२ ४ आजचा विद्यार्थी 


बाघाला जोपर्यंत स्वतःमधील स॒सतशक्तीची जाणीब नसते तोपर्यंत तो 
गाईहूनहद्वि गरीब असतो. त्याचप्रमाणं जोपर्यत आयोवबतोतील बालमनांची' 
जाणति झालेली नाहीं, तोपर्यंतच आर्यावतोतील सुस्त समाज आपल्या 
अचाट सामरथ्यांची फिरून जगाला जाणीव देऊ शकत नाहीं. एकदां 
कां ही सुसशक्ति जागत झाली कीं ती आपल्या अलौकिक सामर्थ्याने 
साऱ्या जगांतील मानवीसमाजाला अगदीं थोड्या कालांत. आपल्या तेजानं 
दिपवून सोडील. वैदिक तत्त्वज्ञानानं सारा समाज परिपूर्ण सुखाच्या अत्युःच 
शिखरावर नेऊन बसविला होता असं आपल्याला गतकालाच्या इतिहासा- 
बरून दिसून येतं. गौतमबुद्धाचं सामाजिक आंदोलन आपणा सवांच्या परि 
चयाचं आहे. शिवछत्रपतींनी अवघ्या पंचबीस वर्षीत साऱ्या महाराष्ट्राला 
आत्मतेजा*ची जाणीब देऊन समाजांतील सुसशक्ति जागत केल्याला उणीं- 
पुरीं तीन शतकं*च लोटलीं आहेत. ह्या सगळ्या मानवीमनांच्या आंदो- 
लनांचा अभ्यास करण्याचं कारण एवढंच कों आम्हां हिंदवासीयांना 
उज्ज्वल मानसिक परंपरा आहे, बेदकालांतील शासनसंस्थेची तिला 
पूवेपीठिका आहे; समतेनं, प्रेमाने नी व्यक्तिमत्व विसरून समाजमनाचा 
मोठेपणा निमाण करण्याची शक्ति झाहे. पाश्चात्य देशांतील समाज 
आपल्याला कितीहि तुच्छ लेखीत असला तरी आपली असामान्य परंपरा 
आपल्याला स्पष्ट बजावते आहे कीं, जं पाश्चात्यांजवळ नाहीं, जं पाश्चात्यां- 
जवळ कधींहि सांपडणार नाहीं, कळसाला पोचलेल्या पाश्चात्यांच्या 
आधिभौतिक सुधारणांना जे कधींहि आकलन करितां येणार नाही असं 
एक व्विरितन सत्तत्व आर्यावतोतील समाजांत परंपरागत वास करीत 
आहे. त्याच सत्तत्त्वाचा बिजय होण्याचा काळ अगदीं जवळ आलेला आहे. 

साऱ्या पाश्चात्य राष्ट्रांतून आज बालमनाला जी शिकवण दिली नाते 
ती शिकवण स्वराष्ट्रीयांच्या सुत्थितीपुरतीच मर्यादित असते. ह्यामुळं 
साइजिकच एका राष्टांतील बालमनांना दुसऱ्या राष्टांतील बालळमनांबद्दळ 


शक समाजमना'चा घ्येथतारा 


सआदर वाटत नाहीं. आणि झ्ांतूनच राष्टाराष्टांतील धरेष्ठकनिष्ठमावं 
अश्मइमिका, अनादर वगेरे बिधातक भावनांना चालना दिली जाते 
अश्या तऱ्हेचे जे आघात बालमनांवर केळे ज्ञातात, त्या त्आघातांमुळं 
आपापसांत सद्धा ह्या भावनांचा नकळत फेलाव होत असतो. जी स्थिति 
'पाश्भात्य बालमनांची तीच क्रिंबा त्याहूनहि अधिक संक॒चित स्थिति 
आर्यावतीतीळ बालमनांची झाठेली आहे 

आज हिंदुस्थानांतील विद्याथ्यीचे शहरी विद्यार्थी व खेडेगांबी विद्यार्थी 
असे मुख्यतः दोन भाग पडतात. हिंदुस्थानांतील बहुसंख्य विद्यार्थी 
खेडेगांवांतूनच रहात असल्यानं ह्याच विद्यार्थ्यीचा प्रथमतः बिचार करणं 
कमप्रास आहे. ह्या खेड्यांतील घालमनांची चोहोकडून आबाळ झालेली 
आहे. ओसाड नी झोंपडीवजा धर, पाऊल बुडेल इतकी धूळ असलेले 
किंबा पावलागणिक ठेंचा लागतील असे गोटे असलेले खाचखळग्यांचे 
रस्ते, घराघराच्या कोपऱ्याकोपऱ्यावर खतवजा केर साचलेला, गांवांत 
थोडीशी बरी दिसणारी इमारत म्हणजे देशमुख नाहीं तर देशपांडे 
“ह्यांचा पुराणवस्तुसंशोधनांत जमा झालेला चोहोभाजूनीं तटबंदी 
असलेला पडीक वाडा, नाहींतर पाटीलकुलकर्ण्यींची चावडी. पाटीळ 
शा खेड्याचा राजा, कुलकर्णी किंवा तलाठी हा त्याचा प्रधान, 
आगि सावकार हा खेड्याचा भांडवलबाला, ह्या तीन व्यक्ती सर्व- 
साधारण खेड्यांतील बालमनांच्या पुढ आदरे म्हणून उभ्या राहतात 
आजच्या खेड्यांतील पाटील, कलकण्यांच्या वाईटावर असतो. कलकर्णी 
शाटळाच्या वाइंटावर असतो; आणि दोघं मिळून गरीब रयतेवर जठळूम 
करायला टपळेले असतात. पाटील येणाऱ्याजाणाऱ्याची कुचेश करीत 
म्यांवडींत बसठेला असतो, तर कुलकर्णी $क? “ड'? पत्रकाचे उतारे 
काढतां काढतां कोणत्या कुळाहा दम द्यायचा ह्याचा विचार करीत 
असतो, राम्याला शिव्या दे, सोम्याला दम दे, गोम्याचा काटा काढ 
अध्या नसत्या उठाठेवी करीत करीत साऱ्या गांवाची गांजणूक करायळा 
दोघांची इयात पुरी पडत नाहीं. खेड्यांतील कोणत्याहि खेडुताशीं बोल- 
आांसा प्रथम दहापांच इरसाल शिव्या इसडल्यादिवाय ही खेडेगांबांतळी 
खुक्तळ रयतेश्वी बोलायला तयारच होत नाहीं. आपल्या गांवांत दुफळी 





शस >) बकिवार्वी: ही, 
कढ शे चि भं 

र भे 
वमी. “५ न्शै य 


असल्यादिवाय झांना चेनच पडत नाही. आपापसांत - भांडणं ळायंणं, 
ओोटंकचेऱ्यांतून फियोदी होणं, खून पडणें अशा तऱ्हेच्या कळागतींच्या 
'यांबांतील बहुतेक कारवाया ह्यांच्याच असतात | 

ग्रांगुंतील बालगोपाल आपल्या गांवच्या ह्या अधिकाऱ्यांच्याकडं मोठ्या 
आदराने पद्यात असतात. ह्या बालगोपालांच्या देखत ग्रांबांतीळ छोक 
चावडीबर बसून अचकट विचकट चकाट्या पिटीत असतात. पाटलाच्या 
तोंडच्या शिव्या साऱ्यांच्या नित्यपरिचयाच्या असतात. 'वावडींत बसून 
पाटील एकाद्या गावगंगेची टवाळी करीत असतांना हे अजाण बाळ- 
गोपाळ केवळ पाटलांना खूष करण्याकरितां त्या टवाळींत भाग घेत 
असतात, मानव हा मुख्यतः अनुकरणज्लील प्राणि असल्यानं मोठ्यांचे 
अनुकरण करण्याचा ह्या लहान मनांना मोहे झाल्यास ते निसगोला. 
घरूनच आहे. 

खेड्यांत राहणारा समाज आपापसांत भांडून कोर्टकचेऱ्यांची घन 
करतो आहे. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा बेहद्द वाढळा आहे. धरती- 
मातेःचे भाऊबंदकीमुळे बारीक बारीक तुकडे' पडल्यानं दाणियाचा कहर 
उसळला आहे. चहा, चंची, चिलीम, अस्तुरी नी दारू इत्यादि व्यसनांनीं 
ब्ेडेगांवी समाजाची धळदाण झाली आहे. दारिद्यानं गांजलेला खेडुत 
साडीच्या अमलांत घरीं येऊन रोज तमाशा करीत असतो. बायकोच्या 
मंगळसत्राला हात घालणं, मुलाबाळांना बेहद्द पिटून काढणं, शेजाऱ्या- 
याजाऱ्यांचा बेसुमार उद्धार करणं ह्या गोष्टी नित्याच्याच झालेल्या आहेत, 
अशा परिस्थितींत बालमनाला आपल्या मातापित्यांबद्दळ किती आदर 
बाटत असेल बरं £ घर गहाण, शोत गहाण, जवळचे किडूक मिडूक सुदा 
सावकाराच्या तिजोरींत अशी शेंकडा नव्वद खेडुतांची परिस्थिति असते 
कर्जे काढून पोराबाळांना बारिंग बांधणे हा रोजचा व्यवहारच होऊन 
असला आहे, मुलाच्या लमञांत गांवजेवण दिल्यानं, त्या कर्जात घरादाराला 
'मुकावं लागल्याने तोच मुलगा अन्नाला मोताद झाल्याची कित्येक उदा- 
इरणं खेडतांच्या इतिहासांत सांपडतात 

फिश्त्या नजरेच्या परक्तीवर फिदा होऊन आपल्या कारभारणीसा 
“पाणउतारा करणं, तिला मारणं, तिळा घराबाहेर घालवणे हे सारे अनिश 
र्र 





ढं स्ट 


'मक्रार आलमनासंमोरत जालठेले असतात,. वर्षीतून जेमतेम वार 'दौन 
महिने शेतांत काम, करायचं आणि वर्षीतील राहिळेले दिवस वेबनांनंदोर 
वागणुकींत घालवायचे हा तर साऱ्याच खेडुतांचा आजकालचा शिरस्ता 
आहे. दुसऱ्याच्या ज्षेतांत आपलीं जनावरं घालणं, दुसऱ्याच्या गंजींतून 
वैरण चोरणं, इतरांच्या चुगल्या करून पाटलांचे कान भरणं हाच कडु 
तांचा नेइमींचा कार्यक्रम असतो. कांहीं खेडूत जसे पट्टीचे बिलंदर 
असतात त्याप्रमाणे कांही अतिशयच साघे असतात, अक्या भोळखंट 
शेतकऱ्यांना पावळोपावलीं फडवून त्यांच्याच जिवावर गजर . होऊन 
घुन्हां त्यांचेच धन्यवाद घेणारे गोडबोले सावकार खेड्यांतून कित्येक 
असतात, जगांतून मांडवल्शाहीचं उच्चाटन करण्याचे आजवर जितंके 
प्रयत्न झाले त्यांहूनह्रि अधिक प्रयत्न ह्या खेडेगावांतल्या सावकारशाही- 
विरुद्ध झाले आहेत. सरकारनं दोतकऱ्यांना कर्जे देऊं केलीं, सेश्वा- 
स्ेड'यांतून पतपेढ्या काढल्या, सावकारी व्याजापेक्षां कमी .व्याजानं 
कुळांना पैसे देऊं केळे पण ही खेड्यांतील भांडवल्शाही नष्ट होण्या- 
ऐवजीं अधिकच वाढीला लागली आहे. 

साऱ्या खेड्याचा सावकार हा मात्राप असतो. केव्होहि सावकारा- 
कडून पेसे उसने घ्यावे आणि व्याजासद्धां त्या पेशाची. फेड करून डुसरं 
कजे उभारावे, असं करितां करितां धरादारासुद्धां सारी मालमत्ता साष- 
काराच्या घरांत घाठून आपल्या एके काळच्या मालकीच्या जमिनीवर 
सावकाराचं कुळ म्हणून काम करणारे कैक शेतकरी आहेत. ह्या खेडथॉ- 
तीळ सावकाराला कशाचीच दघात नसंते, त्या त्या खेड्यापुरता हा 
लोकद्याद्वींचळा राजा असल्यासारखा असतो. महिन्याच्या महिन्याला 
गांवच्या सावकाराला भेटणं, त्याच्याबरोबर दहा पांच मिनिटे इकडच्या 
तिकडच्या गप्पा मारणं, आपल्या शेतांतील मालाच्या लहानमोठ्या भेटी 
सावकाराला देणं, ई खेडुताचं भूषण मानले जातं, ह्या सावकाराला गांवांत 
'जबळजवळ कसलाच खच नसतो. धान्य, भाजीपाला, दूधदुमतं, कापड- 
ज्वोपड, सगळं कांही भागून दरसाठ रोख व्यानाच्या रकमा सावकाराच्या 
'विज्ञोरींत बेमालूम जमा होत असतात. ह्या भांडबल्झाहीला टक्कर देत, 
गांवच्या अधिकाऱ्यांना टकर देत, आपला दमदार शेतकरी. समाबाला 


आपल्या 'निदळाच्या घामाने आज 'प्रिळ्यानपिढका “अनगर 'युरकीत 
आढळा आहे 
_ झा 'बाकोरींत ल्हान पिढ्या बयात येतात, . वयांत आलिंख्या. पिळा 
महातस््या होतात आणि म्हाताऱ्या पिढ्या नामशेष होताव, खेडुवांच्या 
प्रमाणंच त्यांच्या मलाबाळांची त्थितीहि केविळवाणी असते. भन्न आडे 
तर वस्त्र नाहीं, वस्र आहे तर शिक्षण नाहीं. वेशीबाहेर पडक्या देवळांत 
ठाण मांडून बसलेल्या मारुतीची तर आठवणहि नाहीं, 'वावडीपुढं 
गोट्या खेळत खेळत एकमेकांशीं भांडतांना खूप शिवीगाळ कराबी; सुरं 
खेऊन रानांत जावे, बापाला शेतावर शिदोरी नेऊन द्यावी, विहिरीत 
मनमुराद डुंबाव, संध्याकाळीं घरीं परत यावं, बेळ पडल्यास आईवापांच्या 
हातचा मार खावा, रडावं ओरडावं, पुन्हां दुसऱ्या दिवशीं तोच कार्य- 
क्रम चालूं ठेवावा, ह्या खेड्यांतल्या मुलांना मने आहेत किंवा नाहींत 
ह्याची सुद्धां शका येते. मुलांनी शाळेंत चार अक्षर शिकावीं असं प्रत्येक 
शेतकऱ्याला वाटत असतं पण आपण शाळेंत जाऊन शिकावं असं एकाहि 
मुलाला वाटत नाहीं. शाळा म्हणजे एक केदखाना आहे, असंच प्रत्येक 
मुळाला वाटत असतं. मास्तर म्हणजे एक राक्षस आणि त्या राक्षखच्या 
ताब्यांतून केव्हां एकदां आपळी सटका होईल ह्याची प्रत्येक विद्यार्थी बाट 
पहात असतो. त्याला शाळेचं वातावरण असह्य होतं. तो मास्तरांचा 
सखथडबडीत आवाज, ती मास्तरांच्या हातांतील छडी, झाळेला न येण्या- 
बद्दल मुलांची होणारी उचलबांगडी, खोडांबेडीसारख्या होणाऱ्या असह्य 
शिक्षा, कधींहि ज्याच्याबद्दल आपलेपणा वाटणं शक्‍य नाहीं असं ते शिक्षणं 
साऱ्याच गोष्टी जिव्वाऱ्या बालमनाला असह्य झालेल्या असतात. प्राण 
उेेळा .तरी झाळेंत जाऊं. नये अशी खूणगांठ प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या 
मनाशीं बांधीत असला पाहिजे, विद्यार्थी म्हणजे एक गुन्हेगार आणि 
शिक्षक म्हणजे झाळेच्या वेळांत आपल्यावर अम्मळ गाजविणारा यमघर्म 
अशी जिथं शिक्षक व विद्यार्थी ह्यांच्यामधीळ परस्पर भावना असते तिथं 
िक्षकांब्रद्वल विद्याथ्यीना आदर, अमिमान नी आपलेपणा बाटावा कसा? 
झाळिल्या वेळांत कदेनकाळ भासणारा हाच शिक्षक इतर वेळीं गांबच्या 


मांबच्या. सावकारापुढं, .यांबच्या ' पुढाऱ्यांपुर्द लागूडे- . 





:श्द« समाजमनाचा श्वेबतारा 


पयोलन करीत त्यांची थुंकी झेलत असलेला पाहून त्या शिक्षकाबदळ 
बिय्याथ्योच्या मनांत पूज्यमाव उत्पन्न होण्याऐवजी वुच्छमाव मात्र निमोण 
हेत असतो. लालघोडीवर सार होऊन आपल्या मळीवरून चावडींत 
येणारा रुबाबदार पाटीळ त्यांना आदशे वाटतो. ज्याला गांबांतीरू सारे 
शेतकरी नी बलतेदार लवून नमस्कार करितात त्या कुल्कर्ण्यांबद्दळ त्यांना 
अभिमान वाटतो, गांवचा सावकार तर त्यांना प्रतिपरमेश्वर बाटतो. 
आखाड्यांत तालीम करून, तांबड्या मातीनं लाळ झालेला मुंडेछाट सदरा 
थाठून, आपल्या गळ्यांतील काळ्या गंड्याचं प्रदर्शन करीत बेगुमानपर्णे 
डुलत जाणाऱ्या तयार पेहेळवानासारखे आपण व्हावं असं त्याला वाटत 
असतं. ताठढक्याच्या गांवाहून येणाऱ्या पोलिसाची ऐट पाहून त्याच्या 
अधिकाराबद्दल बालमनाला हेवा वाटतो. पण शिक्षकाबद्दल, झाळेबद्दळ, 
शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणाबद्दल मात्र त्याला निलकुलळ आपलेपणा वाटत 
श्नाहीं, शिक्षण हे, आयुष्यांतील एक अनावरयक, लहान मुलांच्या गळ्यांत 
छुलमानं अडकवलेले लोदणं आहे अशीच विद्यार्थ्यांची समजूत असते. 
“कू? कमळाचा नी “म मगरीचा शिकून उपयोग काय ह्याचा 
बालमनं विचार करीत असतात, शेत नांगरणं, कुळवणं, बरी पेरणं, पिकं 
राखणं, कापणी करणं, मळणी करणं, कडब्याच्या गंजी रचणं, गाई- 
म्हशींच्या घारा काढणं, ह्या सवे नित्याच्या व्यवहारांत ह्या कमळाचा नी 
मगरी'चा कुठंच उपयोग होत नसतांना, आपल्याकडून ह्या अनावश्यक 
'शोष्टींचीं कंटाळवाणीं पारायणं करून घेणाऱ्या शाळांचा त्यांना मनापासून 
तिटकारा वाटत असतो, अशा ह्या ध्येयद्यून्य शाळा इजारो, नाहीं लाखो 
खरी निमोण होत राहिल्या तरी शाळांतून मिळणाऱ्या शिक्षणाची आपल्या 
रोजच्या व्यवहाराशी विद्यार्थ्यांना जोपर्यत सांगड प्रालतां येत नाहीं तोपर्यत 
प्रत्येक खेड्यांत शाळा असली काय नी नसली काय एकच. 

एक अत्यंत बुद्धिवान विद्यार्थी होता. गणित विषयांत त्याची बुद्धि 
असामान्य होती. इतिहास, भूगोल, सश्यशारा, मातृभाषा, साऱ्या 
विषयांत त्याची तेल्युद्धि अलौकिक प्रगति दाखवीत अहे. प्रत्येक 
विषयांत दोकडा नव्वद टक्क्याच्या वर इटकून गुण मिळविणारा हा 
विद्याथी संगत भार्षेत मात्र कथा होता. प्रत्येक परीक्षेत ह्या विद्यार्थ्याला 


संस्कृत विषयांत मात्र शून्य मार्क मिळे. त्याला लेले लिहिण्याचा. नांद 
असे, आपण मोठा कादंजरीकार व्हावं, सुप्रसिद्ध नाटककार व्हावं, 
प्रतिभावान ठेकश्षक व्हावं असं त्याला सतत वाटत असे, तो उत्कृष्ट ळेख 
लिहीत* असे, एका कादंबरीची एकदोन प्रकरणं लिहून त्याने तीं 
आपल्या गुरुजींना दाखविली. त्यानं लिहिळेलीं तीं प्रकरण वाचून 
त्याच्या गुरुजींनासुद्धां त्याच्या लेखनदौलीनद्दल अचंबा बाटला. त्यांनीं 
त्या विद्यार्थ्यांला बोलावून घेतलं नी त्याळा विचारळं, “ बाळ, 
तु संकृतचं वाचन काय काय झालं आहे?! त्या विद्यार्थ्यांनं. खालच्या 
मौनेनंच उत्तर दिल, ' गुरुजी मला संस्कृत मुळींच येत नाहीं ह तुम्हांला 
माहीत असून सद्धा तुम्ही मला असं कां बरं विचारतां  ' * अरे खरंच. 
मी अगदींच विसरलो. पण बाळ, तुझीं हीं प्रकरणं वाचून प्राचीन संस्कृत 
लेखकांची आठवण झाली. तुझी लेखनशेलळी अगदीं कविकुलगुरु कालि- 
दासासारखी प्रतिभासंपन्न आहे, कालिदासानं संस्कृत वाळायांत क्रान्ति 
करून सोडलेली आहे.' तो मुलगा तीं प्रकरणं घेऊन गेला आणि आश्चर्य 
हे कीं त्या दिवसापासून त्यानं संस्कृत भाषेचा अभ्यास केला, आणि 
अबघ्या दोन तीन महिन्यांच्या प्रयत्नानं त्याने संस्कृत माषेवर इतकं 
प्रभुत्व मिळवलं कीं इतर सर्व विषयांप्रमाणं संस्कृतांतसुद्धा त्याला नव्वद 
टक्क्यावर माक मिळू लागळे, जोपयत त्या विद्याथ्याला संस्कृत माषेखी 
जरूरी बाटत नव्हती तोपर्यत त्याला संस्कृत भाषेबद्दल तिटकारा वाटत 
होता. तो चन्य माक मिळवीत दोता. पण संस्कृत भाषेची आपल्या 
ध्येयाला जरुरी आहे असं पटतांच त्यानं त्याच संत्कृत भाषेवर अवघ्या 
दोन महिन्यांच्या अवधींत प्रभुत्व मिळविले 

कोणत्याहि ध्येयनिष्ठेचं असंच आहे. शिक्षणाचं घ्येय जोपयत निश्वित 
नाहीं, तोपर्यंत बालमनामध्ये ध्येयनिमिति होणंच शक्‍य नाहीं. पण शिक्ष 
णाची जरुरी आहे, शिक्षणापुढं ध्येये आहे, अशी बालमनाची खाती 
झाल्यावर छडी, खोडाविडी, उपासमार कोणत्याहि गोष्टींना तोंड देण्याची 
बाळ्मनाची तयारी होऊ शकते. कॉंग्रेसपुढं स्वराज्याचं ध्येय होतं म्हणून 
कोग्रेचमधीळ निष्ठावान पुढारी अनन्यसा घारण. त्यायाछा तयार: झाले, 








"पती साऱ्या सुलेसंपत्तीवर लाथ मारून ध्येयाकरितां. आमरण कारावास 
पत्करायला तयार झाठे, कान्तीचं ध्येय डोळ्यांपुढं असलेल्या क्रांतिकारकांनी 
वाटेल. ते. अनन्वित पोलिस. अत्याचार सहन करून ध्येयादैर नजर ठेवून 
अखेर इंहतमुखानं प्राणावर पाणी सोडले 
ध्येयाचा महिमा हा असा अगाध आगि अगम्य आहे, ह्याच खेडे 
गोंबांतील विद्याथ्योच्यापुढं हिंदुपदपातशाहीचा ध्येयतारा ठेविला गेळा' 
त्यावेळीं महाराष्ट्घमांची उठावणी झाली. इस्लामीधमेप्रसाराचं घ्येय 
इस्लामी यांच्या नजरेपुढं ठेविळ गेलं त्या'चवेळीं एका हातीं तलवार नीः 
एका हातीं कुराण घेऊन अखिल इस्लामनात प्राणांच्या आहुती द्यायठी 
तयार झाली. आपल्या पराजित आगि अपमानित राष्ट्राचा गेळेला मान 
परत मिळवून देण्याच्या हिटलरच्या आश्वासनावर सारी जर्मन जनता 
एकमुखाने ' हेर हिटलेर' असा प्रचंड जयघोष करीत आपल्या सर्स- 
स्थाची हेळी करायला तयार झाली. पण नजरेपुढं ध्येयसूर्याची चमक 
नेसल्यामुळे साक्षरतेचा प्रचंड आरडाओरडा करून सुद्धां आज हिंडु- 
स्थानांत शेंकडा नव्वद टक्के मानवीजात निरक्षरच राहिली आहि 
खकीच्या शिक्षणाचं निशाण गांबोगांवी आणि गललोगलीं जरी आपण 
फडकबीत राहिलों तरी झाळांच्या इमारतींत विद्याथ्यीची हजेरी दालख- 
पितांना शिक्षकांना असत्याचाच अवलंब करावा लागेल 
आज दाहरांतून नी खेडेगांबांतून कॉँग्रेस, लीग, महात्मा गांची 
क्षवंदेओझम जीना ह्यांची माहिती सवे आबालवृद्धांना आहे, मतं देतांना 
कॉंग्रेसन्या उमेदवारांनाच मतं देणं जरूर आहे असं सवानाच वाटतं. 
पण ज्या कॉंग्रेसला मत द्यायचं त्या कॉंग्रेसची तत्त्व आचरणांत आण 
फ्याचा आपण कसोक्ीने प्रयत्न केला पाहिज हं तत्त्व पटलं असलं तरी त 
आचचरणांत आणणं मात्र अद्याप हक्य झालेळं नाहीं. तेवळ्याचकरिवां 
 बोळमनांची जोपासना करणं जरूर आहे. कॉंग्रेसची तत्त्व एकर्दा समा 
सनाच्या हृदयाशी जाऊन मिडलीं कीं मग प्रत्येकाला मानवीसमाजाच्या 
उत्क्षाखेरीन कोणतीच योष्ट दिसणार नाहीं. खेड्यापाड्यांतून कॉँग्रेसचे लोय 
प्रोक्डेलं असल तरी' आपापसांतील भेद नाहींते झाळेळे नाहींत, गाहया> 
किंर्क मराठयाचा दंक आहे, ळिंगायत. मसत्यांना . विरोध करिवाव& 





-आर्थि सारे तैवर्णिके  इरिनसांमा. पाण्यांत पहातात. ह्या. 
खेड्यांतील वर्चस्व अद्याप जिलकुल कमी झाळेळं नाहीं; हे' मेंद्‌ 
जन्मावर आधारलेले नसून माणसाच्या कतेबगारीवर आघारलेळे “आहिल! 
ही गोष्ट बीलमनाला पटवून देऊन जातीजातींतील मतभेद गाडून टाक, 
"याची सार्वत्रिक विचारसरणी समाजांत फेलावल्याशिवाय आपलं घ्येव 
'साघणं अशक्य होणार आहे 

शहरी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी शहरी वातावरणाचे 
स्यांच्यावर होणारे परिणाम अधिकच भेसुर आहेत. शहरांतील प्राथमिक 
शाळांतील विद्यार्थी घ्या, दुय्यम शाळांतील विद्यार्थी. घ्या, नाहींतर 
कॅलेजांतला प्रौढ विद्यार्थी घ्या, सवोचीच विचारसरणी बेनभाबदार 
झाली आहे. शाद्दरी प्रौढठसमाजांतील जीवनकलदह्द अतिदाय तीन 
झाला आहे. रोजच्या कौटुंबिक खचोचची तोंडमिळवणी करितां करितां 
प्रत्येकाच्या नाकीं नऊ येऊं लागळे आहेत. अधिकांत अधिक लोकांचे 
खिस कसे कातरतां येतील ह्या विचारांत चोबीस तास गढून गेळेल्या 
भांडवलवाल्याला बालमनाची आठवणच होत नाहीं. अधिकारी वग 
-सदासबंदा आपल्याच तोऱ्यांत असतो, अशा ह्या मयाण अवर्स्थेत बाळ- 
मनांची काळजी कोणाला'च नाहीं, आपल्या मुलांना भापण शाळेत पाठ" 
वितो हीच साऱ्या प्रौढांना समाधानाची जागा. आहे. ज्याप्रमाणं 
आपल्या कुटुंबांतील एकादी व्यक्ति आजारी पडली असतांना तिळा 
डोक्टिरच्या हइवालीं करण्यापळीकडं आपलं कांहींच कततेव्य रहात ताही 
असं घरांतील कत्यांना वाटत असतं. त्याचप्रमाणे मुलं शाळेत राखोळीळा 
'घावळीं आणि महिन्याच्या महिन्याला त्यांची फी दिली म्हणजे त्यांच्या 
-बाकतींतील आपलं कतंव्यकर्म संपळं असंच प्रत्येकाला घाटतं. 

. शहरांतील वातावरण आज इतकं गढळलेलं आहे कीं जिकडं. पहार्व- 
'विकडे समाजांत लखांचखळगेच दिसताहेत. समानाळा आडमार्गाळाः 
-नेणारीं. सारीं साघनं आज शहरांतून सज आहेत, रस्तोरस्ती . थारलेली: 
यहाफराळाचीं दुकानं समाजाला आपल्याकडं खेचण्याचा प्रयाण कलह 
डव. ठिनेमाचीं व नाटकाची थिर्टरं समाजाळा आपल्याकडं गोढताहेळ, 
स्वे्नरी-दुकानांतस्या पोघेडन्या बारस्पा, वासा'्ी तेलं; स्नो; पावडरी 





श्ट्छ मल 


रिनन्स, गंगावनं, त्यांता अनैसर्गिक सोंदर्योपासनेचं आमिष दाखवताहेत. 
मोटरी, टॅम्स, बसेस समाजाच्या सुखसोयीकरितां इतस्ततः धावताहेत 
घूप्रपानसाहित्याचीं दुकाने, समोर निरनिराळे आरसे धी निरनिरळ्या 
नटनटींचे फोटो लटकावून समाजाला व्यसनाघीन करण्याच्या प्रयत्नांत 
- आहेत, गलोगलीं असलेले दारूगुत्ते समाजाला धुंद करताहेत. सरकारी 
परबाने काढून सुसजञ माड्यांवर गॅलरींत उभ्या राहून नायकिणी आपल्या 
देहाचा सवाल पुकारताहेत. वकील लोक आपण मिळविठेल्या कायदे- 
बालनीच्या सनदांच्या जोरावर समाजांतील कजेदलालीला प्रोत्साहन देताहेत. 
समाजस्वास्थ्य, अनंगरंग, कामसूत्र वगैरेसारख्या उद्दीपक पुस्तकांचा चोरटा 
प्रसार बाचनाल्यांच्या माफत होतोच आहे. अशा ह्या भयाण वातावर- 
णांत आजचा शहरांतला विद्यार्थी वावरतो आहे. विश्वामित्रासारतवा 
तपस्वी मेनकेच्या सौंदर्यानं घायाळ झाला, शक्ताचार्यासारखा संबीवनी . 
विद्येचा प्रणेता मद्याच्या मोहाने वाया गेला, तिथं आजकालची बालमनं 
ह्या आसुरी आकष्षेणांपुढ किती वेळ टिकाव धरणार? 

शिवाय ह्या साऱ्या बालमनांवर आज कोणाचंच नियंत्रण, बंघन, 
अगर धाक राहिलेला नाहीं. लह्ाानपणीं जे बाळ मातेच्या पंखाखालीं 
निर्भय नी शुद्ध वातावरणांत आनंदाने बागडायळा पाहिजेत त्यांना 
आजच्या समाजांत मातेचा निवारा नी शिकवण पारखीं झालीं आदेत. 
. अगदीं दारिद्यावस्थेंत असलेल्या तळच्या समाजांतील मातापित्यांना आणि 
त्यांच्याच बरोबर दहापंधरा वर्षापर्यंतच्या बडील मुलांमुलींना रोजचा 
जीवनसंम्राम लढविण्याकरितां सयोदयापाखून सूर्यास्तापर्यंत कानाडकष्ट' 
करावे लागताहेत. गिरणींतील मजूर सकाळीं उठतांच गिरणीकडं धांबत 
सुटताहेत, रोज'ची मोलमजुरी करून पोट भरणारे कामकरी मजूर-मैदा- 
नावर कामाची वाट पहात तिष्ठव राहण्याकरितां घरांतून बाहेर पडताहेत. 
'लऊ संडिनऊला आपापल्या कचेर्‍्यांतून इजर राहण्याकरिता मध्यमवर्गीय 
'मकरांना वेळेवर चार घास मिळांवे म्हणून त्यांच्या बायका पहांटे उठल्या- 
पावन जिवा'ची धावपळ करीत अन्नपूर्णादेवीची. आराधना करताहेत, 
. आणि पुरुष संसाराच्या रोजच्या विवंचना भागविण्याकरिता, अगर राहि- 
: खेलं कचेरीतील काम पुरे करण्याकरितां जिवाची घावपळ करताहेत 





शाणचा टया 
- कि 
र [वियारची > 


माडवलंबाल्यांना पैशाखेरीज लर्गांत दुसर कांहींच दिसत नसल्यांन मागला 
पुढला विचार न करितां ते आपापल्या दुकानाकडं, कारखान्यांकड अमर 
रिरण्यांकड॑ पाव घेताहेत आणि त्यांच्या बायका आपापल्या भ्रीमं- 
तीच्या. तोऱ्यांत, आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिनि्डें, अगर सौंदर्यो 

पासर्नेत सुंतून पडल्यानं बालजीवांच्या आपल्या कर्तव्याकडं -बेगु- 
मानपणानं डोळेझाक करताहेत. खालच्या दजीच्या मोलमजरांनाः 
पोटाची विवंचना म्हणून, मध्यमवर्गीय नोकरवगीला नोकरीची ओढ 
म्हणून आणि सघन शेठसावकारांना धनाची अनिवार हांव म्हणून सारा 
संमाज आज बालमनांकडं दुर्लक्ष करतो आहे. अश्या तऱ्हेने आबाळ शेत: 
असलेल्या बालमनांनीं आज कुणाच्या तोंडाकडं पहावं ! आई शिव्या 
हसडते आहे, बाप चौदावं रत्न दाखवतो आहे आणि इतर समाज: 
उदासीनर्तेत वावरतो आहे अज्ञा बेफिकीर वातावरणांत बालमनांची 
कुतरओढ होत असल्यास नवल नाहीं. आईचे ममतेचे शब्द, चापाचा 
निवांत आसरा नी समाजाचं दार्दिक प्रोत्साइन ह्यांच्या अभावीं आई- 
बाप जिवंत असून सुद्धां सारीं बाळमनं पोरकीं नी बापुडवाणी' 
झालीं आहेत. 

६ आई ह्या एका प्रेमळ हार्केत जगांतील परमोच्च सुखं सामावलेली: 
आहित. पथ्वीच्या पाठीवरील कोणत्याहि जातींतील, कोणत्याहि धर्मातील, 
कोणत्याहि परिस्थितींतीळ मानवजात आईच्या ठिकाणीं विलीन होतेः 
इतका आईचा महिमा मोठा आहे. आई आपल्या शरीरांतील रक्ताचा 
शेबनर्थन देऊन नऊ महिने मुलाचा ग्भपिंड पोसते. असह्य आणि प्रा्णा-. 
तिक प्रसववेदना सहन करून अपत्याला जन्म देते. मूळ जन्मल्यानंतर 
सुद्धां ते मूळ कार्यक्षम होईपर्यत आपण खालेल्या अन्नाचं, आपल्या! 
शरीरांतील रक्तामांसाचं दूध बनवून त्या दुधावर त्या अपत्याची जोपा- 
सना करते. आपल्याच रक्तामांसाच्या ह्या पुतळ्याच्या रक्षणाकरिता तीः 
आपल्या सबेस्वाचा त्याग करायळा तयार असते, आपल्या अपत्याला: 
शोळायला शिकविणं, त्याला चाळायला शिकबिणं, त्याला खायऱ्यायळा शिक- 
'दिनं, साऱ्या सार्‍या गोष्टी ही माता निःस्वार्थीपणानं आपल्या गोजिरवाण्या 
गॉडकासंबधींच्या आंतरिक प्रेमाने अहोप्रहर: फळाची - आद्या न घरिंतीः 


खॉसीत असते. पण आजंकाळ्च्या ह्या यंचयुगांत माता. सुदा यंत्रच  कर्शू, 
स््भल्या. आहेत. ' खाळच्या बगोतील माता जीवनकल्हाकरितां, मध्यम 
अर्सीय माता आपल्या पतिदेवाच्या सुखस्वास्थ्याकरिता आणि उच्चधर्गीय 
ऱमावा. आपल्या मोठेपणाचा दिमाख दाखविण्याकरितां आपल्या बालकींना. 
उघड्या डोळ्यांनी मोठकरणींच्या, गंडीमाणसांच्या आणि दायांच्या: 
स्वाधीन करीत असतात. त्यामुळे हे बाळगोपाळ आईच्या प्रेमाच्या 
-खवलीला, तिच्या अनुकाराला, तिच्या असृततुल्य उपदेशाळा पारले. 
झाळेळे असतात. आजकाल मुलं आईचं ऐकत नाहींत, तिला उलट 
उत्तरं देतात, तिच्याबद्दल त्यांना आदर नसतो अश्ञी ओरड ऐकूं येते 
“ह्याचं एकच एक कारण म्हणजे मुलांना आईत आईंपणा दिसेनासा 
आला आहे. 

_ आईबापांनंतरचा मुलांचा आधार म्हणजे त्यांचा शिक्षक, विद्यार्थी 
'ग्रथम शाळेत पाऊल टाकतो त्या वेळीं त्याचे मन आपल्या शिक्षकांबृदहळ 
आदर, भीति व नवीनपणा ह्या भावनांनी भारून गेल्यामुळं पहिठे कांहीं. 
पदिवस तो शाळेच्या आवारांतील गोष्टींकडं नुसता अभ्यासू दृत्तीनं पहातच 
राहतो, पण शाळेतील आपल्या गुरुजींच्या स्थानाबद्दल जसजसा त्याच्या: 
मनांत प्रकाश पडत जातो तसातसा त्याचा गुरुजींच्याबद्दलचा आदर 
कमी कमी होत जातो. मुख्याध्यापक ही व्यक्ति आपल्या गुरुजीपेक्षां भ्र 
स्याहे आणि आपले गुरुजी ह्या व्यक्तीला भीत असतात हं त्याच्या रोब: 
प्रत्ययाला येऊं लागतं. विद्यारथ्यांविद्यार्थ्यामध्ये श्रीमंत विद्यार्थ्या> 
बद्दळ पक्षपात करणारा हा शिक्षक त्याच्या मनांतून उतरतो. गरिबीने 
'मंजरेल्या, पैशाला इपापळेल्या, नोकरीकरितां गुलामीवृत्ति पत्करलेल्या: 
क्र शिक्षकाकडं तो तुच्छतेने पाहूं लागतो. आपल्याळा शान देणारे गुरुषी: 
आपल्याला जे निरनिराळे त्रिषय शिकवितात ते विषय आपण कशांकरितां: 
शिकायचे ह्याचा यांगपत्ताच न लागल्यानं ह्या झाळांतीळ अभ्यासक्रमाबद्दक्ः 
तो ममाने निरुत्साही असतो. गुरुजींचा तो कर्णकडु आवाज, ती करडी 
-नजर,. नेमून दिळेला अम्यात नं केल्याबहळ आपल्याळा गुरुजींकडून झेक 
अशी. शिक्षा, ह्यामुळं त्याच्या मनांत शिक्षकावंदुळ आणि 'झाळेबह्षक 
खी"्मीति: उठलन्‌ोते' त्यामुळं झा. शाळेपवत: कुठं तरीः दूर-निून जाग 





असे स्थाला सतत वाटत असतं. शळिंतील शिस्त अंते;र्पूर्त:: नंसस्पानं' 
त्या किस्तीविरुद्ध बंड पुकारायळा तो सदासर्वदा, एका पायावर तस 
सअसतो. वास्तक्कि मुलांनी शाळेकडं घाव घ्यावी, त्यांच्या जिवास बाक 
मनांना शाळेची ओढं लागावी, घरच्या वातावरणापेक्षां शालेय वातावरणीक 
त्यांना अधिक आनंद व्हावा ह्याच्याऐवनीं शाळा केव्हां एकदां सुटेल, 
केदखान्यांतून आपली केव्हां एकदां सुटका होईल अश्या विवंचनेनं हीं बाळ> 
मनं सदासवेकाळ पिचत असतात. एकाद्या दिवशीं एकाद्या बड्या अधि- 
काऱ्याच्या किंबा एकाद्या सप्रतिद्ध व्यक्तीच्या मत्युमुळं शाळेला अचानक' 
सुटी मिळण्याचा योग आला कां ह्या बालमनांच्या आनंदाला पारावार 
नसतो. ह्या बड्या व्यक्तीच्या मरणाचे दुःख घटकाभर सोडून दिलं तरीं 
झाळेला सटी मिळाल्यासुळं आपला अभ्यास कमी झाला, गुरुजींच्या 
कडून आपल्याला मिळणाऱ्या शञानांत अकारण अडथळा आला म्हणून 
तरी विद्याथ्यांना वास्तविक वाईट वाटावं ! उलट सुटी मिळाल्यामुळं 
त्यांना आनंदच होतो. एकाद्या विद्यार्थ्यांला शिक्षक घरीं खासगी शिक* 
वायळा जात असले तर त्या शिक्षकाची होत असलेली त्रेधा तर विचार 
रायला'चच नको. शिकवणीच्या वेळीं लाचार शिक्षक जबळ जवळ स्वतःच 
अभ्यास करीत असतो. महिन्याच्या कांठीं मिळणाऱ्या जादा वेतनामुळे 
मिंधा झालेला शिक्षक त्या मुलाच नाहीं नाहीं ते लाड करीत असलो; 
शाळेंत, घरीं, रस्त्यावर, जिथं जिथं हा विद्यार्थी भेटेल तिथ तिथ त्या 
विशिष्ट विद्याथ्यांकडून वाटेल तो अपमान सहन करायला हा शिक्षक 
ल्यार असतो. अशा ह्या स्वामिमानझून्य, लाचार नी लोभी शिक्षकाबददळ 
आजकालच्या विद्याथ्यांच्या मनांत पूज्यमाव निमाण होणे काळत्रयींहि 
शक्य नाहीं | 
जी स्थिति शिक्षकांची तीच स्थिति अभ्यासक्रमाची, शाळेत. शिक 
विर्य जाणारा प्रत्येक विषय विद्याथ्योला आवडत नाहीं. आपण हः काँ 
दिकांमचे ह्याचा विचार सतत बालमनांच्यापुढद उमा असतो, : “हह 
शरझानदर. त्याचं समाधान कधींच कुणी करीत नसल्यानं. अगतिवा- 
रोळंन- विद्यार्थी आपल्यापुदं. ठेवळेठा अभ्यास कसावसा रेटीत अंग्ळेह 
अ्आलेरीत परीक्षा. अउतात.. ही: परीसेची बोंड.: तर -विश्रशणाचा' 


संतत बेसेन करीत असते. परीक्षा पास. होणं हच ह्या शाळे- 
तील अभ्यासक्रमाचं घ्येय अशी खोटी समजूत झाल्यानं परीक्षा 
पास होण्याकरितां विद्यार्थी अनिच्छेने धडपड करूं लागतो, ही परीक्षाः 
उत्तीणे झेण्याकरितां अभ्यास करणं, निरनिराळ्या मार्गानी प्रश्नपत्रिका: 
परीक्षभाधींच कळवून घेण्या'चा यत्न करणं, प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळीं इतर 
चांगल्या विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकांची नकल करणं अशा योग्य अयोग्य 
कोणत्याहि मागानी ह्या अवजड नी अनावश्यक परीक्षांतून पार पडण्याचं 
एकच एक ध्येय आजकालच्या विद्यार्थ्याच्या नजरेपुढे असतं. सर्वसाधा- 
रण प्रौदढमनाची आजकालच्या बालमनाशीं तुटना केली तर आपल्याला असं 
दिसून येईल कीं घालमनं प्रोढमनांपेक्षां अधिक प्रामाणिक, अधिक दिलदार, 
अधिक ध्येयनिष्ठ नी अधिक कार्यक्षम असतात. पण ह्या परीक्षांच्या पार्यी मात्र 
विद्यार्थी खोटं बोळू लागतो, अप्रामाणिकपणा करूं लागतो. शिक्षकांच्या 
डोळ्यांत धूळ टाकून परीक्षा पास झेण्याच्या प्रयत्नाला लागतो. जी गोष्ट 
परीक्षांची तीच गोष्ट शिक्षांची, आपण केलेल्या अपराधाबद्दल आपल्याला 
होणारी शिक्षा टाळण्याकरितां विद्यार्थी प्रथम खोटं बोळूं लागतो, आपण 
केलेला अपराध दुसऱ्यावर लादण्याचा प्रयत्न करितो. पुढं पुढं साऱ्या 
विद्यार्थ्यांची एकजूट करून अपराध्याला पाठीशीं घालण्याचा अयोग्य 
प्रयत्नहि होऊं लागतो. ह्या कोंबळ्या वयांत सुरू झालेली डी अप्रामागिक- 
पणाची दमारत उर्‍चाबता उंचाबतां तिच्याखालीं सान्या मानवीमनाच्या 
सामर्थ्यांचा चुराडा होऊन जातो. 
विद्यार्थी जसजसा मोठा होत जातो तसतसा शाळेबद्दल, शिक्षकां- 
बहल, शाळेतील अभ्यासक्रमाबद्दह् त्याचा अनादर वाढतच जातो. 
वुय्यम शाळांतील तरुण विद्यार्थी ह्या शाळेय वातावरणांत आपली प्रतिष्ठा 
वाढविण्याच्या उद्योगाला लागतो. कुणी सोंदर्यसाधनानं, कुणी खेळांतील 
दैणकेबाजीनं, कुणी आपल्या अभ्यासांतील प्रगतीनं, कुणी आपल्या कला 
नैपुण्यानं, कुणी आपल्या सभाघीटपणाच्या जोरावर विद्यार्थीसष्टींत पुढं 
शेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. विद्यार्थ्यांविद्यार्थ्यात तट निर्माण करणं 
विद्याय्योच्या निवडणुका होणं, निवडणुकांच्या वेळीं लाच देणं व लाच घेणें 
झा साल्या अनिष्ट गोष्टींना विद्यार्थीदर्शीतच सुरवात हेते. अमका  दिक्षक 


४२ व्र न भाजचा र] वियाचाी र १ द्द भ्ण्ा 
भाजचा । | १ की 
ाि.. 9 श्‌ 

|. ग्र |) ड ह. 


भ्पक्षपाती आहे, तमक्या शिक्षकाला शिकवितां येत नाही, आम्हाला. अतुक 
'इश्िक्षक नको अश्या तऱ्हेचे विद्याथ्यीच्या कक्षेबाहेरचे विचार आजकाळ्च्या 
पिद्यार्थीसृष्टींत रूढ झाळे आहेत. आपण फी देतो ह्याचा अर्थ भापण 
शाळाचालकांच्यावर उपकार करतो, ह्या फोच्या मोबदल्यांत आपण .शिक्षण 
ववेकत घेतो, शिक्षण घेणं म्हणजे व्यवहारांत अनावश्‍यक अश्या विषयांचा, 
विद्यार्थादशेचा काळ घालविण्याचा दुसरा कोणताहि मार्गे नसल्यानं, 
अभ्यास 'करणं इतकीच आजकालची रूढ कल्पना असल्याने विद्यार्थी- 
दशेचं महत्त्व्च नाहीसं झालेलं आहे. 
कॉळिज'चा विद्यार्थी तर याहिपलीकडं गेळेला असतो, मनमुराद टेनिस, 
बॅडमिंटन वगेरे खर्चाचे खेळ खेळावे, पालकांकडून महिन्याच्या महि' 
न्याला मनीऑडंरी मागवाव्या, बेसमार कपडा वापरावा, चेन करावी 
जमल्यास कॉलेजच्या आवारांत प्रेमाचे खेळ खेळावे, वाटल्यास प्राथ्या- 
पकांच्या तासाला हजर राहून त्यांना मनमुराद त्रास द्यावा, सम्मेलना- 
सारख्या प्रसंगी मन मानेल तसा धुडगूस घालावा, आणि नेमलेला अभ्यास 
कसाबसा उरकून विश्वाविद्यालयीन पदवी मिळाल्यास मिळवाबी 
असा त्यांचा कार्यक्रम असतो. ह्यांतील कांहीं ध्येयनिष्ट विद्यार्थी, 
आपल्याला राजकारण समजतं असा वृथाभास निमाण झाल्यानं, 
हाच कालांत, म्हणजे पालकाकडून अविरत पेक्याचा परवठा होत 
असलेल्या कालांत, आपल्या राष्ट्रभक्तीचा देखाबा करीत असतात 
मजुरांची दुःखे दूर करण्याकरितां शाळाकलिजांतून संप पुकारावे, अर्ध्या- 
कच्च्या मिळालेल्या राजकारणाच्या अभ्यासाच्या जोरावर व्यासपीठावर 
प्वद्धून व्याख्यानबाजी करावी, कलिजच्या आवारांत नी कॉलेजच्याबाहेर 
केकवेळां आपापसांत मारामाऱ्या कराव्या आणि उरल्यासुरल्या वेळांत 
अभ्यास करून परीक्षा पदरांत पाडून घ्यावी, ईंच आपल्या विद्यार्थी- 
दशेचे ध्येयं मानीत असतात, मजुरांच्या संपांना पाठिंबा. .देणारे 
ह्यांतठेच कांहीं ध्येयवीर बंद्वापरपरेने भांहवळवबाळे असल्यानं 
आपल्या कॉलेजशिक्षणानंतर झाच मजुरांची, स्वतःच्या अरेरावी बर्तनानं 
उपासमार करीत. असलेले आढळतात, ह्यातळच कांही कर्मवीर 
कामगारांच्या संपाच्या वेळीं त्यांना. हार्दिक . मदानुभूति दाखवत... पुदीक 


छायुण्यांत नोकरशाहीच्या गळ्यांतळे ताईत झाल्यानं अशाच तव्हेच्या 
शंपांत संपवाल्यांबर लाठीमार, अश्रवायु आणि वेळीं. गोळीबार करीत 
असलेले आढळतात. शिक्षकांच्या संपाच्या वेळीं शिक्षकांनर सहानुभूति दाख- 
विणारे हेच केलिंजकुमार पुढील आयुष्यांत म्युनिसिपॅलिड्या आणि लोकळ- 
बोडे ह्यांच्यांत समासद म्हणून निवडून येऊन ह्याच शिक्षकांना अधिकार- 
याणीनं -संपानबहळल जांब विचारतांना दृष्टीस पडतात, अशा दृष्टीनं विचार 
क्रेल्मास आजकालचा बहुसंरूप बिद्यार्थी बेजबाबदार, ध्येयश्यून्य आणि 
विसंगत विचाराचाच झालेला आपल्याला आढळून येईल. 

त्यांतल्या त्यांत हिंदुस्थानसारख्या गुलामगिरींत डांबलेल्या राष्ट्ांतील 
घुरीगांच्या शिकवणुकीनं ह्या राष्टांतील विद्यार्थी अधिकच नेजबाबदार 
'झाळ आहे. जनमनाची उठावणी करण्याकरितां ह्या नेत्यांनी भे कार्ये- 
क्रम हातीं घेतले त्या कार्यक्रमांत नोकऱ्या व पदव्या सोडणं, सामुदायिक 
संप, कोटकचेऱ्यांवर बहिष्कार पुकारणं, कर न देणं असे जे वेगवेगळे 
कार्यक्रम होते त्यांनीं व्हाबी तितकी उठावणी झाली नाहीं. अधिकाराला 
ळाळ्यावळेळा बुद्धिवादी वर्ग आपला दर्जा सोडायला तयार नव्हता. 
'कोटकचेऱ्यांवर बहिष्कार पुकारल्याने आपला संसार चालविण्याची वबिबं- 
वना बकिलांना वाटत होती. करबंदीच्या चळवळीनं आपल्या मालकीच्या 
मालमसेला आपल्याला मुकावं लागेल ह्या भीतीने बहुजन . समाजाची 
भनं सामुदायिक करबंदीला तयार नव्हतीं, संप करून आपल्या अन्नाला 
मकायची मजर मनांची तयारी नव्हती. अक्या बेळीं ह्या राष्टधुरीणांच्या 
कार्यक्रमाचा मुख्य भर ह्या विद्यार्थ्यांवर होता. मागली पुढली काळली 
नाहीं, अन्नवसत्रा'ची दघात नाहीं, शिक्षणाबद्दल आस्था नाहीं, अश्या तऱ्हेचा 
आपल्या राष्टांतीळ विद्यार्थी मात्र नेत्यांच्या आदेशाबरोबर शाळाकोळिनां- 
लून बाहेर पडायला सदेव एका पायावर तयार होता. यामुळं बालमनांमर्थ्ये 
झाळा फेलिजांतील पवित्र विचारसरणीबद्दल मात्र अनादर उत्पन्न झाळा, 
शिक्षक; प्राध्यापक, मुख्याध्यापक हे सारे लोक आपलं अनहित करीत.आहित 
सापल्याला गुळामगिरींत डांबून ठेवण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, राष्टाच्या 
श्यातंत्र्याआड' येणारे हे अस्तसींवळे निखारे आहेत. अश्या तऱ्हेच्या विच्ा- 
शॉणी प्रलंड ळाट बालमनावरून वाहूं लागल्याने. आतध्रींच नेजबाबद्वर 





कॉोळेंशा विसाव्या शतकांतीळ विद्यार्थी त्या : प्रविन 'शव्ाहभ | 
सुळांमगिरीचे कारखाने मानू लायळा. :शिरत नाहीं, “पाविष्य नाहीं 
कादर नाहीं» शिक्षण तर नाहींच नाहीं. अशीं हीं विद्यामंदिर ेयधम्यः 
भनळीं, ही उसळलेली बाळमनं पुन्हा ताळ्यावर आणणं. च्यान: सभ्ठीयः- 
सरकारला देखील अवघड' जाऊं ळागलं आहे. जिन्वाऱ्या शिक्षकांची क्रिती 
शोचनीय त्थिती झाली आहे ई फक्त त्या शिक्षकांनाच माहीत ! 

'पाश्नांत्य विद्यार्थी ब आजचा हिंदुस्थानांतील विद्यार्थी. ह्यांची वळ्ना 
केल्यास ध्येयवादाच्या दृष्टीनं दोघांत जमीन अस्मानाचया फरक :आहे.. 
हिंदुस्थानांतला आजचा विद्यार्थी ध्येयून्य झाला आहे. पाश्चात्य देशां. 
तील प्रत्येक विद्याथ्यांच्या नजरेपुढं ध्येय आहे, आपल्या राष्टाची संपत्ति 
वाढावी, आपलं राष्ट सामथ्यबान व्हावं, आपल्या राष्टाचा परकी 
राष्टांना दरारा वाटावा, आपल्या राष्टांतील व्यक्तींचे सुख परमोच्य 
विंदूला पोचावं ह्या ध्येयानं प्रत्येक पाश्चात्य विद्यार्थी पूर्णपर्णे सुंगरठेळा 
असतो. शाळेत, कलिजांत, कुठंहि शिकत असृतांना नजरेपुढं 
सतत ध्येयतारा दिसत असल्याने सुकाणू नसलेल्या जहाजाप्रमाणं 
लो येहेळ त्या वाऱ्याबरोबर वाहबत जात. नाहीं. धंदेश्विक्षषा- 
करितां तो जिवापाड मेहनत करीत असतो. आपल्या शरीर- 
संब्धनाची शक्‍य ती खबरदारी घेण्याचा त्यानं चंग बांधलेला असतो. 
युद्धाचा बणवा पेटल्याबेळीं त्या वणब्यांत निधड्या छातीने उडी फ्यायठा 
तो तयार असतो. पण ह्या सव गोष्टी आपल्याला दुरून कितीहि सानिऱ्या 
गोजिऱ्या दिसत असल्या तरी आधिभौतिक ध्येयानं प्रेरित झालेल्या त्या 
विद्यार्थ्यांना आवरतां आवरतां तेथील शिक्षण संस्थांची चिकाटी .. देशील: 
कसाला लागण्याची वेळ येते. त्यांच्यांत शिस्त आहे, पण ती धाकाची 
त्यांच्या नजरेपढे ध्येय ओह, पण ते फक्त आपल्या राष्टाच्या उन्नतीलन 
ते शिक्षण घेण्याकरितां धडपडत असतात, पण ते फक्त आपल्याच भाधि- 
भौत्क सुखाकरितां. यामुळं दुरून उठावदार दिसणारा हा पाश्नात्य संस्कृतींत 
घाढलेला विद्यार्थी मानसिक उन्नतीच्या दृष्टीनं हिंदवी विद्यार्थ्याइतका'च किंषा 
त्यांहूनहि अधिक पोखरेला आहे. हिंदवी विद्यार्थी आज पूर्ण भनव्स्थेत 
कावरत असल्यानं त्याच्या मनावर योग्य -मा्गानं आधात केल्यास त्यासा . 


फाइन थोड्या भ्रमांत देवपण येईल, म्हणून हिंदवी विद्यार्थ्योपुदं नवा 
'ब्येयतारा ठेवणं इष्ट आहे, आधिभौतिक ध्येयाने पछाडलेल्या पाश्चात्य विद्या- 
थ्याला वठणीवर आणण्याकरितां पाशवी सामथ्योचा उपयोऱः ह्या विसाव्या 
'आतंकांत देखील साऱ्या सुसंस्कृत म्हणविल्या जाणाऱ्या पाश्चिमात्य शष्दांत 
“केळा जातो, पण आमचा हिंदुस्थानांतील विद्यार्थी मानसिक संस्कार- 
परंपरेनं मुळांत शुद्ध नी पवित्र असल्यानं त्याच्या मनावरीळ राखेचं 
खआावरण एका फुंकराने दूर केल्यानंतर स्वयंतेजानं प्रकाशित होणारा 
अंतःस्फुलिंग प्रज्वलित व्हायला बिलकुल वेळ लागणार नाहीं. आमच्या 
देशांतील आजच्या विद्याथ्यांची डावी बाजू रंगवितांना त्यांच्या पवित्र 
मनाचा उजवा कंगोरा केव्हांहि दष्टिआड झालेला नाहीं | 
घ्येयनिष्ठेनं प्रेरित होऊन स्वयंस्फर्तीनं संघस्थानांवर नी दलस्थानांवर 
कनियमितरपण हजर राहून गाजावाजा न करितां आपली मानसिक उन्नति 
साधण्याच्या मार्गाला केक विद्यार्थी नी विद्यार्थिनी लागल्या, रोज संघ- 
स्थानावर जावं, तिथं आपापल्या ध्वजाला वंदन करावं, कधीं बौद्धिक 
च्यावं, कधीं खेळावं; कधीं कवाईत ध्यावी आणि एकसारखं त्यागाचं नी 
आत्मनिरपेक्षतेचं शिक्षण घेत रह्दावं, ह्वा त्यांचा सहजधमे होऊन बसला. 
मौनाची आज्ञा निघाली कीं मौन पाळावं, शिबिराची तयारी झाली कीं 
यडतील ते काबाडकष्ट आनंदानं नी इंसतखेळत करून शिबिर यदस्बी 
करून दाखवाव, एकनिष्ठनं संघनायकाचची आज्ञा बिनविरोध पाळावी आणि 
संधस्थानावरच्या एका तासांत शाळेच्या पांच तासांत निर्माण होणार नाहीं 
अश्या तऱ्हेची आत्मीयता अंगीं बाणविण्या'चा ह्या बालसैनिकांचा प्रयत्न 
आहे. ह्या. संघांतीळ स्वयंसेवकांची ब दलांतील सेनिकांची संख्या लाखांनी 
मोजण्याइतकी वाढली आहे, एक ध्येयाने प्रेरित होऊन, एक चालकानु- 
बर्तित्वाची धगघगीत मशाल हाती घेऊन अखिळ मानवजातीची 
श्रगति साधण्याचा यत्न करणाऱ्या ह्या बालवीरांना यशाची खात्री 
खाटू लागली आहे. मानवीमनं तयार करण्याच्या ह्या जगडव्याळ प्रयत्नांत 
कांहीं पक्षवेड्या प्रोढांच रक्त मधून मधून उसळलेलं दिसतं. ह्यामळं 
-आपापसांतील दुहीला भांडणाच्या जालीम विषाची पुटे देऊन ह्या एकत्र 
येऊं इच्छिभाऱ्या बाळमनांची पुन्हां ताटातूट होईल कीं काय अशी अंबुकू 


आजचा विद्यार्थी १पै३ 


भीति वाटते आहे. जातीजातींतीळ वैमनस्य, मतामतांचा गलबला, 
शरेष्ठकनिष्ठतेची विषमदृत्ति पुन्हा मानवीमनाला मासून त्यांदन 
उत्पन्न होणाऱ्ये अश्यांत बातावरणानं. आर्यावतांतील आयच्या पायां- 
तील भिखळलेल्या दास्यःटखंलठा फिरून घट्ट होणार कीं काय अशी 
मधून मधून शंका पण येते. पण ही निष्ठावान बालमनं प्रोढांचा मान 
राखीत राखीत समाजमना'ची बेमाठूम उठावणी करीत असल्यानं 'सारे 
विरोध, साऱ्या कुत्सित भावना, सारा गलबला आपोआप नाहींसा होईल. 
शुद्ध सात्विकतेच्या पायावर उभारलेली ही नवी जागतिक शिकवण 
अखिल मानवजातीला मानसिक प्रेमानं जिंकून साऱ्या जगावर शांततेचे, 
समतेचं नी स्वयंपूर्णतेचं साम्राज्य निमाण करील 

सामर्थ्य व्यक्तींत नसून संघटनेत आहे. आजवर कित्येक . व्यक्ती 
आल्या नी गेल्या, पण संघटना ही मात्र चिरकालीन आहे. व्यक्तीपेक्षा 
समाज भ्रेष्ठ आहे. संघशक्तीवर अखिळ समाजाचं सुख अवलंबून असून 
व्यक्तिमाहात्म्यानं समाजांत हालअपेष्टांचा धिंगाणा सरू होतो. ही विचार 
सरणी बिनमोळ नी बिनतोड आहे. अशा तऱ्हेची पुरोगामी - वैदिक 
विचारसरणी ह्या बालमनांतून डोकावू लागली आहे. विद्यार्थ्याना ह्या 
संघटनेबद्दह जो आदर वाटतो तो आदर त्यांच्या शाळांबद्दल वाटत नाहीं, 
हा त्यांचाच कैवळ दोष नसून शाळांचाहि आहे; शिक्षकांचाहि आहे. दे. 
दोष कोणते ह्याचा आपण ह्यापुढे विचार करूं या. रोगाचं निदान झहेणं ही 
गोष्ट महत्त्वाची आहे. एकदां निदान अचूक झालं म्हणजे औषधयोजनेला 
धन्वंतरीची जरूर लागत नाहीं. म्हणून पूर्ण चिकित्सकबुद्धीन॑ आणि 
निःपक्षपातीपणाने मानवीमनाळा लागलेली कीड हुडकून काढणं आपले 
कतेव्य आहे. कीड वरवर असेल तर खरडन काढूं या, फांद्या किडल्या 
असतील तर फांद्या तोड या आणि मुळापर्यंत कीड लागली असेल तर 
संघ झाड तोडायलासद्धां हरकत नाहीं. जिनकिडीचे खोड जरी नुसतं शिक. 
राहिलं तरी त्यालाच कालांतरानं पालबी फुटेल, त्या कोवळ्या पण शुद्ध पाल. 
बींतन नबीन रोप निमोण होईल, ह्या नवीन रोपाचे पुन्हां एकदां प्रचंड 
फोफावलेल्या झाडांत रूपांतर होईल आणि ह्या फोफावलेल्या झाडाच्या 
अदे सावलीखाली सारा मानबीसमाज. फिरून सुखाने विसावा घेईल, 


"१३ 


१२ । आजची विद्यालय 


जगाच्या पाठीवर आजपर्यंत वेगवेगळ्या बऱ्याच धार्मिक संस्था 
अस्तित्वांत आल्या. प्रत्येक धर्माने आपलीं तत्त्व समाजापुढे मांडलीं.. 
ज्या ज्या कालीं समाजाला जीं जीं तत्त्व पटलीं त्या त्या कालीं समाजानं 
आपल्या आचरणावर त्या त्या धर्मतच्वांची नियंत्रण पण घातलीं. धर्म- 
प्रणेत्यांनां असह्य हालअपेष्टा सहन करूनहि आपल्या धर्मतत्त्वांवरील 
आत्मबिश्वास प्रगट केला. कांहीं धर्मधुरीणांनीं शांततेच्या माग्रोन आपल्या 
धर्मतत्त्वांचा प्रसार केला. कांहींनीं आपलींच धघमतत्त्व भ्रष्ट आहेत म्हणून तीं 
अज्ञानी समाजावर जलूमजबरदस्तीनं लादण्याचा प्रयत्न केला, कांहींनीं आप- 
लींच धर्मतच्वे समाजहितकारी आहेत ईई. समाजाला पटवून देऊन त्याच्या 
मदतीनं मानवीमनाला आपल्या नव्या धर्मांची शिकवण देऊन, जुलमी 
धर्मप्रसाराविरुद्ध समाजमनाची अभेद्य आघाडी निर्माण केली. ह्या 
साऱ्या धर्मप्रसारकांच्या घर्मप्रसाराला यथायोग्य याहि मिळालं आणि आज 
जगाच्या पाटीवर हीं सारीं धर्ममतं आपापल्या अनुयायांच्या रूपानं वावरत' 
पण आहेत. पण हीं सगळीं ध्ममतं समाजाच्या उद्घाराकरितांच अस्तित्वांत 
आलीं हे आपल्याला विसरून भागणार नाहीं. समाजधारणेचे नियम म्हणजेच 
धर्म. समाजाची योग्य तऱ्हेनं जोपासना व्हावी, मानवी समाज सतत 
प्रगतिपथावर रहावा, मानवीमनापुदं सतत उच्च ध्येय असावं आणि' 
अखिल मानवजातींवील श्रेष्ठ कनिष्ठ साऱ्या घटकांनी गुण्यागोविंदानं नांदाव. 
बलवबानांनीं दुर्बलांना पाठीशीं घालावं, बुद्धिवानांनीं आपल्या बुद्धीचा. 
उपयोग समाजहिताकरितां करावा, भांडवलबाल्यांनीं आपल्या संपत्तीचा 
विनियोग रंजल्यागांजल्यांच्या दुःखनिवारणाकरितां करावा, आपल्या आनं- 
दाचा वाटा दुःखितांना देऊन त्यांच्या दुःखांत आपण वाटेकरी व्हाव 
आणि अद्या तऱ्हेनं समाजांतील विषमतेची झळ बरीचक्षी कमी करावी: 
हा साऱ्या घर्मप्रणाठींचा सुख्य उद्देश आहे. 


कोणताहि धर्म घ्या, त्यांत नुस्तीं नीतिजोषपर व्याख्यानं नसत त्या त्या 
चमेपंथांच्या अनुयायांनीं, कसं वागावे ह्याचं विवेचन त्यांत केलेलं असतं, 
नुसतं सदाचरण, नुसती आराधना किंवा नुसती "*प्रार्थनापद्धति ई कोण-. 
त्याच घुमाचे अधिष्ठान नाहीं. कोणत्याहि धर्माच्या मूळ ग्रेथाचा. 
अभ्यास केल्यास, आपल्याला असं दिसून येईल कीं समाजांतील व्यक्तींनी 
त्याचप्रमाण संघटित समाजाने आणि समाजांतील शास्त्यांनीं नी नेत्यांनी. 
समाजहिताच्या वाढीकरितां कश्या तऱ्हेने वागावं ह्याची सांगोपांग छाननी 
प्रत्येक धरमेप्रणेत्यानं केली आहे. व्यक्तींचे रोजचे आचरण, राजशासन, 
दण्ड'नीति, अर्थकारण ह्या साऱ्या गोष्टींचा प्रत्येक धमंग्रंथांत उद्दापोइ. 
केला असल्यानं समाजांतील कोणतीहि अडचण, आपल्या समाजाला 
मान्य असलेल्या धरमंग्रंथांतील विचारसरणीचा आधार घेऊन, वूर कर-: 
ण्याची प्रथा समाजांत रूढ झाली. 

पण समाज जसजसा अधिकाधिक प्रगत होऊं लागला, त्यात्या 
प्रमाणांत जुन्या धर्मग्रेथांत दिलेल्या तत्त्वानुसारूच फक्त विचार करण्याची 
प्रथा समाजाला अपुरी नी असमाधानकारक वाटू लागल्यानं मानवी. 
धर्माच्या वेगवेगळ्या भागांचा अधिक स॒क्ष्म अभ्यास करून समाज- 
धारणेकरितां नव्या नव्या विचारसरणींचे स्वतंत्र ग्रंथ लिहिळे जाऊं 
लागले. इथूनच धर्मग्रंथांत सामावलळेल्या साऱ्या तत्त्वांचा वेगवेगळ्या 
तऱ्हेनं सूक्ष्म अभ्यास सुरू होऊन प्रत्येक विषयांत अमभ्यासवेशिष्ट्य 
(5956८18॥581101 ) सुरू झालं. ह्याच वेळीं धर्मांची मुख्य दोन छकलं 
होऊन आध्यात्मिक उन्नति नी आधिभौतिक उन्नति ह्यांच्या फारकतीला 
सुरवात झाली, ही फारकत करण्यांत समाजाचा मूळ उद्देश जरी श्रम- 
बिभागणी'चा होता तरी ह्या फारतीमुळं समाजघारणेंतील प्राणच नाहींसा 
झाला, एका मुलावर मातृत्वाचा इक्क सांगणाऱ्या दोन आया ज्या वेळीं 
न्यायासनासमोर आल्या त्या वेळीं खरी आई कोणती ह्याचा निकाळ 
देणं न्यायाधिशाला अवघड वाटलं, अशा वेळीं त्याने त्या मुलाचे दोन 
तुकडे करून एका आईला एक तुकडा देण्याचं ठरविलं. ह्या निकालानं 
त्या मुलाच्या शरीराची सारखी विभागणी निःपक्षपातीपणाची होणार 
असली, तरी त्या मुलाचा आत्मा मात्र ते कळेवर सोडून गेला. असता. 


१५६ समाजमनाचा ध्येयतारा 


अर्थात्‌ खंऱ्या आईनं मुलाचा मृत्यु पत्करण्यापेक्षां त्याच्यावरील आपला 
हकक सोडला आणि त्या न्यायाचिज्ञाने तीच त्या मुलाची खरी आई असं 
ओळखून तिच्या स्वार्धींन त्या मुलाला केलं. ह्या न्याय्वषानाच्या कथा- 
भागाशीं आपल्या प्रस्तुत विषयाचा संत्रंध नसला तरी आध्याब्मिक नी 
आधिभौतिक विकेन्द्रीकरणावर आधारलेल्या धमांच्या विभागणीनं धमी- 
तीळ आत्मा मात्र निघून गेला आणि धर्माची दोन शकलं समाजांत 
शिल्लक राहिली, ह्यानंतरचं अभ्यासवेशिष्ट्य आजच्या समाजांत इतक्या 
थराला पोंचळं आहे कीं आपल्या शरीराची शास्त्रशुद्ध वैद्यकीय तपासणी 
करावयाची झाल्यास छप्पन्न तज्ञ तरी कमीतकमी लागतील आणि एका 
तज्शाची दुसऱ्या तज्जाशीं पूर्ण फारकत झाली असल्यानं ह्या साऱ्या 
तज्ज्ञांच्या सूक्म तपासणीनंतर सुद्धां आपल्या शरीरांत दोष कोठें आहे 
ह्याचा निकाल अनिश्चित राहील. अभ्यासवेशिष्ट्याला समाजांत अवास्तव 
प्राधान्य आल्यानं आणि केन्द्रीकरणाचा पूणे विसर पडल्यानं समाजांतील 
बाळमनविकासावर अनिष्ट परिणाम झाला, 

समाजांतील आजकालचीं सारीं शास्त्र धर्माचींच वेगवेगळी अंगे 
असल्याने प्रचलित शिक्षणशास्त्र ह धमाचंचच एक उपांग आहे असं मानणं 
बरोबर आंहे. बालमनविकासावर भर देण्याकरितां ह्या शिक्षणशास्त्रांतूनच 
आजकालच्या शाळा अस्तित्वांत आल्या. पण आश्चर्य हे कीं ह्या शाळां- 
तून समाजधमाचे आणि बाळमनविकासाचं तेवदं अचूक उच्चाटन झाले 
आहे. सगळ्या राष्टांतील सगळ्या शाळा एकाच धर्तीच्या नी सगळ्या 
शाळांतील शिक्षणक्रमसुद्धां एकाच मतप्रणालींतून निमाण झालेला असा 
आहे. प्रथम प्रथम ह्या शाळा ब्यावेळीं अस्तित्वांत आल्या त्यावेळीं बहुतेक 
शाळा निरनिराळ्या धरमंगुरूंच्या देखरेखीखाली चालत *असल्यानं धर्म- 
शिक्षण ईं त्यावेळच्या शाळांचे मुख्यांग मानलं जात असे. धर्मशिक्षण 
म्हणजेच समाजघारणेची सव तऱ्हेची शिकवण असल्यानं सुरवाती- 
सुरवातीला ह्या शाळांतून, आयुष्यांतीळ निरनिराळ्या व्यवसायांतून 
वावरणारी पण त्याच वेळीं मानवीसमाजाचा उत्कष साधण्याचा सतत 
यत्न करणारीं कर्तबगार माणसं उदयाला येत असत, पण पुढं पढे ज्या- 
वेळीं निरविराळ्या. घममंमतांचा राष्टाराष्ट्रांतून संघषे सुरू झाला त्यावेळीं. 


आजची विद्याल्य १९७ 


विशिष्ट घमंग्रंथाचं शाळांतून शिक्षण देण्याचं तत्व समाजाला मानवेनासं 
क 4 जगांती 4 धर्मशिक्षणाचं क 

झालं, आणि त्यामुळे ल साऱ्या झाळांतून , धर्मद्रिक्षणाचं आपो- 

आपच उच्चाटनचे्झालं, | 


आजकाळ झाळाकेलिजञांतून शिकविळे जाणारे निरनिराळे विषय 
एकत्रित केले म्हणजेच मानवीसमाजाचा धर्म बनतो द्दी कल्पना आज- 
कालच्या विद्याल्यांतून नाहींशी झाली आहे. अभ्यासवैशिष्ट्य ईंच 
आजच्या शिक्षणा'च ध्येय झाल्याने कुणी नुसत्या इतिहासाचाच अभ्यास 
करतो, तर कुणी भूगोल विषयाचं पूण ज्ञान मिळवितो, कुणी गगित- 
शास्त्रांत पारंगत होतो, तर कुणी समाजशास्त्रांत प्रावीण्य मिळवितो. 
कुणी अर्थशास्त्र, कुणी भूगर्भशास्त्र, कुणी न्यायश्शास्त्र तर कुणी तकंशारतर, 
अशा तऱ्हेनं अभ्यासवेशिष्ट्याच्या मागे लागलेला आजचा समाज 
समाजधमाला पूर्णपर्णे पारखा झालेला आहे. विद्यार्थ्यांचं अभ्यासवेदिष्टय 
पूणेतेला नेण्याकरितां त्यांना शिक्षण देणारे शिक्षक सुद्धां अभ्यासवेशिष्टःया- 
करितां एकाच विषयाचा सखोल अभ्यास करू लागले आणि म्हणूनच 
आजकालच्या शाळांतून नेमळे जाणारे शिक्षक एकेका विषयारचेच 
शाळांतून शिक्षण देऊं लागले. तत्वज्ञान ह्या विषयाचा अभ्यास करणारे 
शिक्षक नुसत्या तच्वज्ञानाचाच काथ्याकूट करूं लागले, तत्त्वज्ञानाचा 
अभ्यास हा मानबीमनाच्या प्रगतीचा अत्युच्च ध्येयतारा आहे आणि ह्या 
अभ्यासानं सुसंस्कृत झालेलीं मानवीमनंच समाजाला खऱ्या समाजधर्माची 
शिकवण देऊं शकतात ही विचारसरणी मार्ग पडून आधिभौतिक विष- 
यांच्या अभ्यासानं समाजाची खरीखुरी प्रगति होत असते अक्षी विचार- 
सरणी समाजांत प्रल झाली, झशाळाकॉलेजांतील शिक्षण सुद्धां आधि- 
भौतिक उन्नतीवरच आधारलं गेळें, साहजिकच ' शिक्षणद्यासत्रांतीळ बाल- 
मनविकासाचे प्रत्यन सद्धा आधिभोतिक उन्नतीवरच अधिष्ठित झाले. 


आजकालच्या शाळांतून विद्यार्थ्याना रोजीं चारपांच तास शिक्षण 
दिलं जातं. कांहीं शाळा सकाळदुपार भरतात तर कांहीं शाळा फक्त 
दुपारींच उघडतात. झाळांतून शिक्षण मिळण्याचे तास मात्र सर्वसाधारण 
तितकेच असतात, कांहीं शाळांतून विद्याथ्योच्या राहाण्याजेवण्याची सोय 


२१९८. समाजमनाचा ध्येयंतारा 


केलेली असते. अश्या शाळांतील विद्याथ्योचा शिक्षणाचा वेळ इतर 
शाळांतील वेळाइतकान्न असतो, ह्या विद्यार्थ्यीना इतर वेळीं शिक्षकांच्या 
देखरेखीखाली वावरण्याची मोकळीक असते. ह्या शाळीतन विद्यार्थ्याचा 
शिक्षकांशी चोबीस तास संबंध येत असला तरी आत्मीयतेने साऱ्या 
बिद्यार्थ्यीबर आपल्या पोटच्या मुलांप्रमाणं नजर ठेवणं त्यांना शक्‍य होत 
नाहीं. विद्याथ्योनीं वसतिग्रहाचे नियम पाळले किंवा नाहींत एवढंच 
पाहण्याची ह्या शिक्षकांची वृत्ति असते. वसतिग्दांतन 'चौबीस तास राइ- 
णारे विद्यार्थी आईबापांच्या मायेच्या झओोलाव्याला पारखे झालेले असतवात 
झआाणि वसतिग्हावर देखरेस्य करणारे पगारी शिक्षक बरून कितीहि 
मनाचा गोडवा दाखबीत असले तरी त्यांच्याकडं विद्याथ्यांची लागावी 
तितकी आंतरिक ओढ लागत नाहीं. त्यामळे वसतिग्रद्यांतत रुक्ष वाता- 
वरणच निमाण होतं 

घरीं राहून शाळेला जाणारे विद्यार्थी शाळेच्या वेळाखरीज इतर 
वेळांत पूर्ण मोकळे असतात. त्यांच्यावर शिक्षकांची नजर फक्त शाळेच्या 
बेळांतच असते. शाळिबाहेरील वेळांत बालमनापुढे असलेल्या समाजांतील 
व्यक्तींच्या यारित्याचे बालमनावर आघात होत असतात, आईंनाप 
बंगेरे वडील माणसांची समाजांतील भलीबुरी वागणूक बालमनापुढं सतत 
नाचत राहते. मानसिक अघ;पाताचे प्रसग क्षणाक्षणाला बालमनांच्या 
आयुष्यांत रस्ता रोखून उभे असतात. हवेंत दीकडो, हजारो, लाखो 
रोगजंतू मनुष्याच्या शरीरांत शिरण्याकरितां टपून बसलेले असतात, प्रत्येक 
श्वासाबरोबर त्यांतील हजारो जेतू नाकावाटे आंत जातात आणि 
तितकेच जंतू प्रत्येक उच्छूवासाबरोबर बाहेर येत असतात. ह्यांतील 
पकादा जंतु जर रोगग्राही शरीरांत ठाण मांडून बसला तर तो 
शारीराळा हैराण तर करतोच पण क्कचितप्रसंग्रीं त्याचा बळीहि घेतो 
हृ जसं मानवीजीवनांतळले एक त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्याचप्रमाणं 
बालमनाला आडमागोला नेणाऱ्या पावलागणिक येणाऱ्या भयानक प्रसं- 
भरांचेहि आहे. रोगजंवूशीं लढत देण्याची शक्ति मानवीशरिरांत असली 
झ्हणजे त्या जंतूंचा आपोआपच नारा होतो; त्याचप्रमाण बाठमनं जर 
सुळांतच खंबीर असलीं किंवा मुळातूनच तीं खंबीर बनविण्याचा प्रय्न 


आजेंचीं चिद्यांड्यं र्‌ 


केला गेला तर त्यांच्यावर ह्या प्रसंगांचे दुष्परिणाम फारच कमी प्रमाणांत 
होतील. म्हणूनच मानवीसमाजांतील सत्प्रडृत्ति आज हजारो बर्ष असत्म- 
चृत्तींशीं झज्ठेत टिकाव धरून राहिली आहे. ' सळवृत्तीच्या विजयाचा 
असाग्पकादा प्रसंगसद्धां कित्येक असत्पदृत्तींच्या प्रसंगांवर मात करूं राकतो. 
ह्या सत्यवृत्तींच सामथ्ये वाढीला लावण्याकरिता पांचपांच तास 
शिक्षण घेत असलेलीं बालमनं अत्यंत सामर्थ्यवान बनायला पाहिजेत. पण 
आजच्या आमच्या शाळांतून मानसिक सामरथ्यांची मूलभूत शिकवणच 
बाजला पडली असल्यानं बालमनांची व्हावी तशी उठावणी होत नाहीं 
तरी सुद्धां ह्या पांच तासांच्या अवधींत निरनिराळ्या शिक्षकांकडन वेग- 
' वेगळ्या विषयांची शिकवण घेत असतांना एकादा दुसरा क्षण सहजा- 
सहजीं असा रंगून जातो कीं त्या वेळीं शिक्षक आपला शिक्षणकपणा 
विसरतो, आणि विद्यार्थी आपला विद्यार्थीपणा विसरतो आणि दोघांच्याहि 
मनांचे विषयाशी तादात्म्य झाल्यानं मनामनांचा जो मिलाफ होतो त्याच्या 
जोरावर विद्यार्थ्यांचे सामथ्ये वाढीला लागतं, एका क्षणाच्या एकतानतेत 
जर इतकं अचाट सामर्थ्य एकवटलेलं आहे तर शिक्षणकालांतील बरेचसे 
क्षण जर अश्या मानसिक एकतानतेंत जाऊं लागले तर अलौकिक मान- 
सिक सामथ्ये निमाण व्हायला कितीसा वेळ लागणार आहे पण हल्लींच्या 
'विद्याल्यांतून अशी परिस्थिति उत्पन झालेली नाही. शाळेंतील अभ्यास- 
काल जरी पांच तासांचा असला तरी ह्या पांच तासांपेक्री रोज एकादा 
“तास सुटींत जातो, राहिलेल्या चार तासांत विद्याथ्यांना आठ विषयांचा 
अभ्यास करायचा असतो. बरेच तास परकी भाषेच्या किंवा जुन्या 
सांस्कृतिक भाषेच्या अभ्यासाकरिता नेमठेळे असतात. वगगोतील चाळीस 
चाळीस मुलांच्या गळीं ह्या माषा उतरवितां उतरवितां शिक्षक टेकीळा 
-आलेला असतो, अशा परिस्थितींत शिक्षक-शिक्षितांच्या मनाची 'पएक- 
न्तानता साधावी कशी! ह्या भाषांचा आपल्या रोजच्या व्यवहारांत कितीसी 
उपयोग होणार आहे ! ह्या भाषांचा गेघ सुधा नसलेली माणते जगात 
सनानं जिवव राहूं शकतातच ना ! अशा तर्‍्देच विचार बाळमनाठे 
थैमान घालीत असतांना विद्यार्थ्योचं लक्ष शिक्षणाकडं लांगाव कसं! झो 
झांषांची जी स्थिति तीःच सणिताची, जेरांशिक समे माहे कां व्यस्त 


०० समाजमनाचा ध्येयतारा 


' आहे, त्रिकोणाच्या तिन्ही कोनांची बेरीज दोन काटकोनाइतकी असली' 
काय नी थोडी कमी असली काय, “अ? ला क्ष? रुपये 
मिळाळ आणि * आ *ला “अ पेक्षां पांच रुपये क्रमी मिळाले, 
जोपर्यत : अ ) चे किंवा :' आ? च हे रुपये काल्पनिक आहेत, नोपर्यंत 
त्यांच्या रुपयांचा उहापोह करून फायदा कोणता असे वेगवेगळे विचार 
बालमनांत डोकावत असतांना मन त्या विषयावर स्थिर व्हावे कसं? 
इतिहासाच्या तासाला तीनशे बर्षोपू्वीच्या नूरजहानचे शिक्षकांनी कितीहि 
कौशल्यपूर्ण वर्णन केळं किंवा भूगोलाच्या तासाला आफ्रिकेतील हवामानाचा 
शिक्षकांनीं कितीहि उद्बोधक विचार केला, रसायनशारत, मातृभाषा ह्या 
साऱ्या विषयांचा विद्याथ्यांच्या मनावर कायम ठसा उमटविण्याकरितां शिक्ष- 
कांनीं कितीहि जिवापाड मेहनत घेतली तरी जोपर्यंत शिक्षणाचं निश्चित ध्येय 
विद्यार्थ्याच्या नजरेपुदं चौबीस तास उभं रहात नाहीं तोपर्यंत आजकालच्या 
झाळांतून पोपटी आणि तुटपुंज्या विद्चेचाच प्रसार होत राहील, विषयप्रति- 
पादन करतांना शिक्षकच जिथं, त्या त्या विषयाची जय्यत तयारी करून 
. अधिकांत अधिक गुण मिळवून परीक्षेत उत्तीर्ण होणं हंच ध्येय विद्यार्थ्याच्या 
मजरेपुढं ठेवितात, तिथं विद्याथ्यीना, हल्लींच्या शिक्षणाबद्दल, शाळांबद्दळ 
आणि शिक्षणपद्धतींबद्दल आस्था वाटावी कशी ! परीक्षा हे बालमनाची 
प्रगति मापण्या'चं एक साधन आहे. साध्य खास नव्हे. पण दुर्देवाने आजचा 
विद्यार्थी साघनाला'च साध्य मानून अभ्यास करीत बसला आहे. कोणता प्रश्न 
'परीक्षंत येणार, त्या प्रश्नाचं उत्तर कसं लिहिळे असतां मला अधिक गुण 
मिळतील, ह्याच बिचारांत आजकालचा विद्यार्थी घुटमळत असल्यानं त्याची 
मानसिक प्रगति होत नाहीं आणि मानसिक उन्नतीच्या अभावीं त्या त्या 
विषयाचा त्याचा अभ्यासहि कमकुवत होत जातो. परीक्षा पास झाल्या- 
नंतर तरी निदान आपल्या आयुष्याला योग्य वळण लागेल, अमुक परीक्षा 
पास झाली कीं खात्रीनं आपल्याला नित्यावश्‍यक अनवस्त्राची दधात पडणार 
नाहीं, त्याच्यापुढची अमुक परीक्षा उत्तीण झाल्यास आपल्याला अधिक 
वरच्या दर्जाचं आयुष्य थोड्याया ऐषआरामांत काढतां येईल, सर्वात उच्क 
परीक्षेत भापण उत्तीर्ण झालों म्हणजे समाजांत आपल्याला उच्च दर्जा मिळेळ 
अशी . बालमनांची खात्री असती तर बाटेल त्या विषयाचा अमभ्यारू 


आजेची विदयाल्यं. र्ट 


त्यांनीं एकतानतेनं नी किंचित्‌ सुद्धां चुकारपणा न करतां केला असता.. 
पण आजकालच्या विद्याल्यांतील कोणतीहि परीक्षा उत्तीर्ण झाळी तरीः 
विद्यार्थ्यांला पुढेशा अन्नवस्राची देखील खात्री नसते. आज कित्येक 
विद्यार्थ़् मॅंटिकच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होतात, कित्येक विश्वविद्याल्यीन 
पदवीधर बनतात, पण नौकरी न मिळाल्यामुळं, व्यापारांत स्थान नसल्या- 
मुळं रोजच्या आपल्या जीवनक्रमाला लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू सुद्धां 
मिळवूं न शकल्यानं, विवंचनेंत पडलेले हे पदवीघर पाहून इलींच्या 
झाळांतील शिक्षणक्रमाबद्दल विद्यार्थी पूर्ण निरुत्साह नी निराश असतात. 
खेड्यांतील प्राथमिक शाळा घ्या, शद्रांतील प्राथमिक किंबा दुय्यम 
शाळा घ्या, नाहींतर विद्यालय घ्या, प्रत्येक ठिकाणीं विद्यारथ्यीत निरुत्साह 
नी निराशाच दृष्टीस पडते. 


खेडेगांबांत एकादी शाळा असते. शाळेची वेळ बहुतेक सकाळदुपारच 
असते. विद्यार्थी जुलूमजबरदस्तीनं शाळेंत खेंचळे जातात, वास्तविक ह्या 
बालमनांना आपल्या वाडवडिलांच्या धंद्यांत्च गोडी वाटत असते. 
दोतकऱ्याच्या मुलाला शेतीची आवड असते, सुताराचा सुल्गा लहान- 
पणापासून सुतारी कामांत प्रगति दाखवीत असतो, लोहाराच्या मुलाला. 
'घणाचे घाव मारण्यांतच गोडी वाटते. असं असूत सुद्धां ह्या सर्व. 
मुलांना एका दावणींत बांधून त्यांच्यावर “बे एके घे ' सारख्या 
पाढ्यांचा किंबा पएथ्वी कशी निर्माण झाली ह्यासारख्या अद्‌भुत 
घटनांचा, किंवा पुंकेसर नी स्त्रीकेसर ह्यासारख्या बनस्पतिशास्त्रांतील- 
तत्त्वांचा पएकटाकी मारा करीत राहणाऱ्या मास्तरांचे धाव बाल- 
मनाला घणाच्या निदंय घावाइतकेच असह्य वाटत असल्यास त्यांत 
आश्चर्य नाहीं. ' हं, आतां गणिताचा तास आहे. घ्या गणित ' गणित 
काय नी भाषा काय; ह्या साऱ्या विषयांतील अगम्य लीलांचा अम्यास 
करायला सुलांचीं मन शाळेंत असतात कुठं ? शरीरानं शाळेंत अडकलेले. 
हे विद्यार्थी मनाने उघड्या शेतांतून स्वतंत्र पाखरांप्रमाण भराऱ्या मारीत 
असतात, क्षाची शाळेतील टेबलखर्चीवर अधिष्ठित झालेल्या शिक्षकाळा- 
-दादहि नसते. अश्या तऱ्हेनं, नुसत्या शरीरानं होणाऱ्या निरनिराळ्या 


'विषर्यांच्या अभ्यासानं बालमनांची प्रगति/कक्ी होणार ! वर्षाच्या शेवटीं 
"परीक्षेच्या वेळीं सुद्धां हीं बाळमन उत्सुक नसतात, 


तपासनीस गांवीं आले कीं साऱ्या गांबांत धावपळ क्ल्न शिक्षकांना 

|. 
मुलं पकडून आणावीं लागतात. परीक्षेच्या वेळीं शिक्षक अप्रामाणिक- 
पणानं विद्याथ्यांना मदत करीतच असतात. परीक्षा पास झाली काय नी 
नापास झाली काय, विद्यार्थ्यांला त्याचे शुमाशुभच नसते. नांगर घरतां 
येणं, मोट हाकतां येण, लाकडावर तासणी चालवितां येणं ह्या गोष्टींना 
खेडेगांबांतील बालळमने खरंखुरं महत्त्व देत असतात. परीक्षा होतात, 
निकल लागतात, काळ्या तांबड्या रेघांनी सुशोभित केलेले निकालाचे 
कागद शिक्षक तयार करितात, तपासनीस सह्या करितात, कांहीं विद्यार्थी 
पास होतात नी कांहीं नापास होतात. पास झालेल्या विद्यार्थ्यांला 
आपल्यांत कोणताच फरक झालेला दिसून . येत नाहीं, नापास 
झालेल्या विद्याथ्यीला कशाची कमतरताहि वाटत नाहीं. हेच विद्यार्थी 
मोठे झाल्यावर आपल्या गांवांतील शाळेची इमारत, त्यावेळीं आप- 
ल्याला शिकवीत असलेले शिक्षक आणि त्यांच्या हातांतील छडी ह्याखेरीज 
शाळेंतील इतर सगळ्या गोष्टी विसरून जातात, गांवांत सक्तीचं शिक्षण 
जरी जारी केलेलं असलं, तरी गांबांतील प्रौढ जनता अखेर नव्वद टके 
निरक्षरच असते, आणि उरलेले दहा टक्के लोक आपल्या सहीपुरतेच फक्त 
साक्षर राहिळेळे असतात, आज शाळांची संख्या कितीहि वाढली असली, 
शाळांतील अभ्यासक्रमासंत्रंधी कितीहि छाननी झालेली असली तरी ह्या 
साऱ्या विषयांचा अभ्यास करण्याचं मर्म, ह्या साऱ्या शाळांचं ध्येय, ह्या 
अभ्यासक्रमाचं महत्त्व बिद्यारथ्यीच्या नजरेपुढं ठेवलं गेळेंळ नसतं, त्यांना 
ते पटलेले नसते, व्यावहारिक जगांत त्याचा काडीइतकाहि उपयोग नसतो, 

असं त्यांना वाटत असतं. ईं झालं शाळेतील अभ्यासक्रमासंतधी, 


शाळेंतील विद्यार्थ्याची शारीरिक उन्नति साधण्याचे काम सुद्धां शाळां- 
बेच आहे. निरनिराळ्या विषयांचा अभ्यास करतांना मनाचं सामथ्ये 
“आदत असतं, हे अभ्यासाचं ध्येय असं आजकालच्या वियाथ्यांच्या नजरे 
जाड झाळं आहे त्याचप्रमार्य बलवान्‌. मन सुहेदं शरीरांदच वास करीत 


आजी विथाल्यं कड 


सतं म्हणून आपलं शरीर सहद ठेवण्याचा प्रयत्न हयाच बर्यात शाळा 
पाहिजे द्याचीहि दाद विद्यार्थ्यांला नसत. आजकालच्या शहरी अगर खेडे- 
गांबी शाळांकैळ कोणताहि विद्यार्थी घ्या. त्याचं मन आणि त्याबरोबरच त्याचं 
शारीश्‌ कमकुवत झालेलेच आपल्याला दिसून येतं. ही शरीरसंपदा बाळ 

अयांतच फक्त मिळवितां येते ह्याची जाणीवच नसल्यानं विद्यार्थी हाहि 
बाबतींत पूर्ण निरुत्साही असतो. आजकाल शाळांतून मानसिक अभ्यासक्रमा- 
बरोबरच शारीरिक अभ्यासक्रमाला सद्धां वेगळे तास नेमण्याची प्रथा सरू 
झाली आहे. ह्या शारीरिक अभ्यासक्रमाकरितां विशिष्ट शिक्षक शिकवून 
तयार केळे जातात. अक्या शिक्षकांना शाळांतून नेमळेंच पाहिजे अत्ता 
निर्बघहदि शाळांबर लादला जातो. पण ह्या खेळांच्या तासांबद्दल सुदा 
आजकालचा विद्यार्थी निरुत्साहीच असतो, बालमनाला खेळ प्रिय अस- 
ल्याने खेळतां खेळतां बालमनाला शिक्षण दिलं पाहिज असं शिक्षणशास्त्राचें 
तत्त्व असल्यानंच नाइलाज म्हणून शाळांतून खेळ घुसडले गेले आहेत 
असा आभास निर्माण होऊं लागतो. विद्यार्थी शारीरिक शिक्षणाकडं 
'लक्ष देत नाहीं म्हणून परीक्षा पास होण्यांत शारीरिक शिक्षणाची सुद्धां 
परीक्षा असणं अत्यंत आवश्‍यक आहे अशी केविलवाणी स्थिति आज ह्या 
शारीरिक शिक्षणाची सुद्धां झालेली आहे, खेळाच्या तासाच्या वेळीं कांहीं 
विद्यार्थी पळून जातात, कांहीं विद्यार्थी पायाला लागलं आहे, खरून 
झाली आहे, धावण्याची परवानगी नाहीं अशा प्रकारचं कांहीं ना कांहीं 
कारण पुढं करून शाळेंत हजर असतांना सद्धा खेळ खेळण्याचं 
-डाळतात आणि बाकीचे जे विद्यार्थी नाइलाजानं खेळ खेळत अस- 
सात ते घंटा होईल केव्हां आणि आपली सुटका होईल केव्हां 
'हाची बाट पहात रडत रडत खेळ खेळण्याच्या मिषानं क्रीडांगणावर 
वावरत असतात, मधल्या सुटीच्या वेळीं वर्गोवगोतून स्वैर धावपळ 
“करीत असलेले विद्यार्थी, ऐन उन्हांत क्रीडांगणावर जाऊन गोय्या, 

वेडू, इटीदांडू अशा तऱ्हेचे खेळ मनापासून खेळत असलेले विद्यार्थी 

खुद्धां ह्या खेळाच्या तासांच्या वेळीं निरुत्वाहाी असलेले पाहिले म्हणले 
अस वाटते कीं आपलंच कांहींतरी नी कुठं तरी चकतं आहे. झाच 
विया्थ्वापेकी बरेचसे विदयार्थी संघस्थानाकडं किंवा दळस्थानाकडं केव्हां 


२०४ समाजमनाचा थ्येयतारा 


एकदां जाईन अकद्या उत्सुकतेने शाळेच्या घंटेची बाट पहात असतात. 
संघस्थानाकडे किंवा दलस्थानाकडं धाव घेणाऱ्या विद्याथ्यांच्या नजरेपुढं 
कांहीं राजकीय ध्येय ठेवलेलं असतं अशी ओरड आजकाल ऐेर्कू येते, ईं जरी 
थोडा वेळ ग्रहीत धरलं तरी आजकालच्या आपल्या शाळांतून विद्यार्थ्वांच्या 
नजरेपुढे आपण कोणता ध्येयवाद ठेवला ओह आणि जर नजरेपुढे निरुपयोगी 
परीक्षा पास होण्याखेरीज दुसरा कोणताहि ध्येयवाद नसल तर जिथं कांहीं 
थोडा ध्येयवाद विद्याथ्योच्या नजरेपुढे निश्चित ठेवला जातो तिकड 
विद्यार्थिमनं धांव घेतात ह्यांत आश्चर्ये वाटण्यासारखं कांहींच नाहीं. 
उत्तम मन तयार करणं, बालमनाचा योग्य विकास साधणे, तो विकास 
योग्य तऱ्हेनं होण्याकरितां उत्तम शारीरसंपदेची आवश्‍यकता असल्यानं 
शरीरसामर्थ्यांवर भर देणं हेंच आपल्या शालेय जीवनाचं खरंखुरं ध्येय 
आहि ही विचारसरणी जोपर्यत बालमनाला पटलेली नाहीं तोपर्यंत शाळां- 
तून आंखल्या जाणाऱ्या मानसिक व शारीरिक अभ्यासक्रमाबद्दल विद्या- 
थ्योना आस्था वाटणे दाक्य नाहीं. 

मन आणि शारीर ह्यांच्या विकासाबरोबरच विद्यार्थ्यांचं चारित्र्य 
बनविण्याची शाळा हीच जागा आहे. पण इलींच्या शाळांच्या अभ्यास- 
कमांतून चारित्याला कुठंच स्थान नाहीं. आजवर शाळाकोलिजांतून 
फक्त मानसिक अभ्यासक्रमालाच स्थान होतं. अलीकडं शाळाकोलेजांतून 
शारीरिक अभ्यासक्रमाला स्थान दिलं गेलं आहे. पण बालविकासाच 
तिसर आणि अत्यंत महत्त्वाचं ध्येय जे 'चारित्य त्याचा अद्याप शाळा- 
कॅलिजांतन मागमस सुद्धां नाहीं, शालेय जीवनांत विद्यार्थी अचकट विच- 
कट शिव्या देत असतांना आपण प्रत्यही ऐकतो. ह्या शिव्यांना कांहीं 
अर्थ आहे ह्याची विद्यार्थ्यांना जाणीवहि नसते इतके हे अपशब्द विद्या- 
थ्यीच्या अंगवळणी पडत 'चालले आहेत, शाळेंत अगर शाळिबाहेर 
मारामाऱ्या करणं, एकानं दुसऱ्याला ठोसा देणं, दुसऱ्यानं पहिल्यावर 
वाकू उगारणं, योग्यायोग्यतेचा विचार न करितां आपल्या पाशवी शक्तीची 
डुसऱ्याला दइशत घालणं ह्या अनिष्ट गोष्टी विद्यार्थीजीवनांतल्या नित्याच्या 
बव्यबहारांतल्या झाल्या आहेत. ह्या भडकलेल्या. बालमनांतूनच पुढीळ: 
पिदींतील समाज निमाण होणार आहे. आपलं विद्यार्थीनजीवन हा. बह्म- 


आजची विद्याठ्यं २०५ 


व्वर्याभ्रम आहे, ह्या काळांत आपण आपल्या मनावर व शरीरावर 
ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करून त्या विजयांतून आपल्याला आपल 
व्वारित्र्य बनव्हयचे आहे ह्याची अंधुक कल्पना सुद्धां विद्यार्थ्याना नसते. . 
आपल्या सौंदर्याची नी मोहकतेची दुसऱ्यावर छाप पाडण्याकरिता 
आपल्या सोंदर्यप्रदर्शनाचे शाळा हेंच स्थान आहे अशी विचित्र 
कल्पना विद्यार्थीविद्याथिनींची झालेली असते, ह्या बालवयांत॑ 
विद्याथ्यीच्या पाहण्यांत येणाऱ्या नाटकसिनेमासारख्या शरंगारिक आणि 
मनं भडकावून सोडणाऱ्या करमणुकींचा घालमनावर किती अनिष्ठ परि- 
णाम होतो ह्याची कुणी दखलगिरींच घेत नाहीं, शाळाकॉलिजांतील 
सम्मेलनप्रसंगी विद्याथ्यांनी आगि कधीं कधीं विद्यार्थीविद्यार्थीनींनीं 
मिळून नाट्यप्रयोग करावे ही प्रथा आजकाल शाळांतून सरास शख्ढ 
झालेली आहे. अश्या तऱ्हेच्या संमिश्र नास्यप्रयोगांनीं विद्यार्थ्याची मनं 
विचलित होतात, ह्या विचारसरणीचा आपल्याला पर्ण विसर पडल्या- 
सारखा दिसतो आहे. वेद्यकश्यास्राचा असा एक सिद्धांत आहे कीं शरी 
रांतील वीर्याची जोपासना करणं हई विशिष्ट बयोमानापर्यंतच्या तरुण 
तरुणींच भ्रष्ठ कर्तव्य आहे. मानबजात अवेळीं मृत्युमुखी पडणे 
ह्याचे मळ कारण अवेळीं होणाऱ्या वबीयनाशांत आहे. आजच्या मनो 
विकासाच्या आणि शरीरसवंधनाच्या शाळांतून ह्या गोष्टींकडं बिलकुल 
लक्ष दिळ जात नाहीं ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. निरनिराळ्या कंटाळवाण्या 
विषयांचा अभ्यास नाखषीने विद्यार्थ्यांवर लादणं ह्या विद्यार्थ्यांचा आज- 
कालच्या शाळांतील मनोविकास ! शाळेच्या वेळांत घंटेच्या ठोक्याबरोबर 
मुलांना क्रीडांगणावर नेऊन त्यांना जुलमाने खेळ खेळायला लावणं हॅ 
शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शरीरसंवर्धन, शाळेच्या आवारांत विद्यार्थ्यो- 
करितां गलिच्छ खाण्याच्या पदार्थांची रेलचेल असलेलीं उपाहारगईं 
र्‍्वालविणं, विद्याथ्यांना नाटकसिनेमे दाखविणे इं आजकालच्या झाळांतीळ 
विद्यार्थ्यांचं शीलसंगोपन., वर्षाअखेर मुलांच्या परीक्षा घेऊन त्यांना 
थासनापास ठरविणं हें शालेय जीवनाचे ध्येय. 

आजकाल खेडेगांवच्या शाळा लोकलबोडकडन वालविल्या जातात; 
झशहरांतील प्राथमिक झाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हातीं असतात नीः 


इतर बऱ्याच प्राथमिक व दृट्यम शाळा आणि केलिन ह्यांच्यावर निर- 
निराळ्या शैक्षणिक संस्थांचे नियंत्रग असतं. लोकलबो्ड, स्थानिक स्वराज्य 
संस्था आगि शेक्षणिक संसथा ह्यांच आजकालच्या समारऱयंतील घोरण 
आपणा सर्वाच्या परिचयाचं आहे, बाळमनविकासावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 
ह्या संस्था नेहमींच पेशाच्या अडचणींत असतात. लाचळचपतीच्या जोरा- 
वर निवडणुकांच्या वेळीं अवास्तव पैसा खर्च करून निवडून आलेल्या 
सभासदांच्या हातीं ह्या बालमनविकासाच्या शाळांचे भवितव्य असतं.. 
निवडणुकांच्या वेळीं भांडबल म्हणून खर्ची टाकलेल्या पेशावर आपल्या 
तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत आपल्याला जास्तींत जास्त पेसा कसा 
कमवितां येईल इकडं यांचं सारं लक्ष असल्याने शाळा खात्याच्या सब-. 
कमिटीवर निवडून येण्याची प्रत्येक समासद टाळाटाळीच करीत असतो, 
दुर्दैवानं ह्या सबकमिटींत आलेले सभासद कोणत्या शिक्षकाची कुठं 
बदली करावी, कोणत्या शिक्षकिणीला कामावरून काढून टाकण्याचा घाक 
दाखवावा ह्या विचारसरणींत व्यग्न असल्याने आपण चालविलेल्या 
शाळांतून उद्यांचा आदर्षी समाज निमाण कसा होईल ह्याचा विचार 
करायला त्यांना सवडच नसते. ग्रांबांतील मुळें राखोळीला घालण्या- 
करितां गांबांतत शाळा चालविणं जरूर आहे एवढीच ह्यांची कल्पना 
असल्यानं कमीतकमी पगार घेऊन जास्तींत जास्त मलं हाकणाऱ्या शिक्ष- 
कांची नेमणूक शाळिंत मास्तर म्हणून करण्याचं ह्यांचे धोरण असतं. 
अश्या कोंडवाड्यांच्या धर्तीवर आजकालच्या बहुतेक प्राथमिक झाळा 
चालविल्या जात आहेत, कांहीं कांहीं शाळांतून एकाच शिक्षकाला 
एकाच वेळीं निरनिराळे वर्ग चालवावे लागतात, एका वर्गाला उदाहरणं. 
सोडवायला सांग, दुसऱ्या वगीला अक्षर घटवायला सांग, आणि त्याच. 
वेळीं तिसऱ्या बगोतील विद्यार्थ्याना सहिज्ञानाची माहिती दे अशी 
अष्टावधानी वृत्ति शिक्षकाला आत्मसात करावी लागते. कांहीं मुलं एक-- 
मेकांत भांडतच आहेत, शिक्षक टेबलावर छडी आपटत आपटत तमा-- 
खूची चिमूट तोंडांत टाकतातच आहेत, ग्रांवचा पाटील शाळेत येऊन 
शिक्षकाशीं तासन्‌तास गप्पा मारीत बसतोच आहे, अशा नमुनेदार 
पद्धतीनं खेक्ष्यांतेन चालणाऱ्या ह्या शाळा बाळमतविकासाच्या संस्था: 


आहेत, काँ गाबांतीळ मुलांच्याकरितां तयार केळेले कोंडवाडे आहेत कॉ 
बाळमनांची कत्तल करण्याकरितां बांघळेळे कत्तलखाने आहेत ! 

जी स्थिति शा स्थानिक संस्थांनी चालविलेल्या शाळांची तीच स्थिति 
शिक्षणस्ह्र्थांनीं चालविलेल्या शाळांची. आजकाठळ शाळा चालवणं दा 
एक व्यापार होऊन बसला आहि. प्रथम मिशनऱ्यांनीं 'चालविलेल्या" 
शाळांना तोडीस तोड म्हणून, परकी सरकारनं 'चालविठेल्या झाळांतूनः 
दिल्या जाणाऱ्या गुलामी वृत्तीला आळा पडावा म्हणून, कांहीं ध्येयवादी, 
स्वार्थत्यागी नेत्यांनीं ह्या शिक्षणसंस्था काढण्यःचा उपक्रम केला. पण 
आज मात्र ह्या संस्थांना व्यापारी स्वरूप आलेलं आहे. चारदोन सुशि-' 
क्षित पदवीघर बेकार असले कीं त्यांना शिक्षणा'चा व्यापार करावासा 
वाटता. आपलं ज्ञान नी एकाद्या घनिकानं दिलेली देणगी हॅ भांडवल, 
अल्या लक्ष्मीसरस्वतीच्या भागीदारींत ही ज्ञानदानाची संस्था सरू होते. 
देणगी देणाऱ्या भांडवलवाल्याचं आपल्या नांबाकडं लक्ष असतं आणि 
या सुशिक्षित बेकारांच आपल्याला मिळणाऱ्या वेतनाकडं लक्ष असतं. 
अशा स्वार्थी मनोबृत्तीतून आजकालच्या शिक्षणसंस्थांची स्थापना झालेली. 
असते. ध्येयवादावर आधारलेल्या जुन्या शिक्षणसंस्था आणि व्यापारी. 
घोरणानं सुरू झालेल्या आजकालच्या नव्या शिक्षणसंस्था ह्या दोहेोंचहि 
ध्येय मात्र आज एकच झालेलं आहे. धनिकांना नांव बिकून त्याच्या 
मोबदल्यांत त्यांच्याकडून पैसा घ्यावा, समाजांतील बालगोपालांना विद्या. 
विकून फीच्या रूपाने त्यांच्याकडून पैसा उकळावा, आपण झाळा चाल- 
वि्तो आद्बोत असं सिद्ध करूळ सरकारकडून मदत घ्यावी आणि ह्या त्रिविध 
पेशाच्या जोरावर बालमनविकासाचे कारखाने काढावेत ट्री आजकालच्या 
शिक्षणसंस्थांची परिस्थिति आहे. गिऱ्हाइकाने आपल्याच दुकानांत माल: 
घ्यावा म्हणून गिऱहाइकाला कमिशन देणं, त्याच्याशीं गोड बोलणं तो आल्या 
वेळीं पानसुपारी अगर लवंग वेलदोडे देऊन त्याला खूष करणं ही व्यापारी 
"चढाओढ जशी दुकानादुकानांतून असते त्याचप्रमाणं आपल्या झाळांकड॑" 
विद्याथ्यांना ओढण्याचे सारे भलेबुरे प्रयत्न हे संस्थाचालक करीत असतात. 
आपल्या संस्थेत शिक्षण स्वस्त दरानं चिकण, विद्याथ्यांना अधिक स्वातंच्य 
देणं, इंतर संस्थांपेक्षां आपल्या संस्थेत पासारचे प्रमाण अधिक ठेवणं अशह 


स््न्ट्‌ समाजमनाचा ध्येयतारा 


नानातऱ्हेच्या व्यापारी धोरणांनीं ह्या संस्था चालविल्या जातात. अथात्‌. 
संस्थेकरितां जास्तींत जास्त पैसा मिळविण्याच्या ह्या वेगवेगळ्या प्रयत्नां- 
रोबरच संस्था चालविण्याकरिता लागणारा खर्च कमीकर्म' करीत आणणं 
इं दुसर धोरणसद्धां द्या संस्थाचालकांच्या नजरेपुढे असतं. त्यामुळं कमींत- 
कमी वेतन घेऊन जास्तींत जास्त काम करण्याला तयार असणाऱ्या 
शिक्षकांचीच ह्या संस्थांतून नेमणूक होत असते. अर्थात्‌ मागणी पुर- 
ख्याच्या नियमाप्रमाणं ह्या संस्थांतेन काम करण्याला तयार होणाऱ्या 
नोकरांत इतर कोठेंहि बाव मिळत नसलेल्या नाइलाज म्हणून शिक्षकाचा 
'घेदा करायला तयार झालेल्या, अगतिक पद्वीघरांचा भरणाच अधिक 
असतो, अद्या ह्या व्यापारी मनोवत्तीने पछाडलेल्या शाळाकॉलेजांतन 
दिलं जाणारं शिक्षण त्याच दर्जाचं असतं, रजेळा हृपापळेले शिक्षक, 
पविषयाऱचची तयारी नसलेले प्राध्यापक आणि जमाखर्चाची तोंडमिळवणी 
करितां करितां टेकीस आलेले मख्याध्यापक अशा ह्या त्रिवेणीसंगसावर 
दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची हयगय होणं अपरिह्ाये आहे 

परीक्षा उत्तीणग होऊन प्रमाणपत्र मिळविणे आजकालच्या शाळा- 
कॅलिजांतील विद्यार्थ्यांचं एकमेव ध्येय आहे. हं ध्येय गांठण्याकरित्तां 
विद्यार्थी जशी योग्य अयोग्य खटपट करीत असतात त्याचप्रमाणं आपल्या 
शाळाकलिजांचं महत्त्वमापन ह्या प्रमाणपत्रांच्या कमीअधिक संख्येवर 
अवलंबून असल्याने अधिकांत अधिक प्रमाणपत्रे आपल्या विद्यार्थ्याना 
मिळवून देण्याकरितां साऱ्या शाळाकॉलेजच्या "चालकांचे छाघ्य अन्छाच्य 
प्रयत्न चाललेले असतात, हीं प्रमाणप्ने देण्याचा मान विश्वविद्या- 
ल्यांचा असल्याने ह्या विश्वविद्यालर्यांचं दर्शन घेतल्याशिवाय 
आपलं हे प्रकरण पूणे होणार नाहीं. हीं प्रमाणपत्रे देण्याकरितां 
विश्वविद्यालयांमाफत विद्याथ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जातात. ह्या परीक्षांचे 
स्तोम आजकाल इतक माजलं आहे कीं कांद्री कांहीं विश्वविद्यालयांच्या 
एकेका परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांची संख्या तीस ते चाळीस इजारां- 
पर्यंत वाढलेली आहे. ह्या परीक्षा घेण्याच्या प्रचंड कारखान्यांचा विचार 
मनांत आला कीं ह्या यांत्रिक युगांतीळ मालाची पेदास करणारे कारखाने 
सुदा ह्या बालमनकततलीच्या हताइान्यांपुर फिके वाढूं लागतात, ह्या. 


चिश्वविधांल्यांनी रुंधटित कारखानदारी पडतीवर पमालेपत्र दिकण नतनक विकण्योची 
क प्रचंड कारलखांनाच चालविला आहि, असं . मनांत. आरल्योरवॉ चून 
राहात नाहीं. कैन, तीन किंवा नास्तींत जास्त चार पैसे किंमतीचे इ. 
ग्रमाणपक्र विकत घेण्याच्या प्रयत्नांठ आज लाखो रुपयांचा चुरोडा 
शेतो आहे, लाखो विद्याथ्योच्या विद्यार्थीदर्शेतील काळाचा अपब्यंब 
होळे आहे, ह्या प्रमाणपत्रांचा फोलपणा प्रमाणपत्र मिळविलेल्या लाखों 
विद्यार्थ्याच्या प्रत्यही प्रत्ययाला येतो आहे. प्रमाणपत्रे विकणारी हॉ 
विश्वविद्यालय मात्र कोट्यवधि रुपये आज समाजाकडून मिळबीत आहेत. 

ह्या विश्वविद्याल्यांतन सुद्धां वशिलेबाजी आहे, पक्षपात आहे, खऱ्यॉ* 
खोट्या'चा बुजबुजाट आहे. अनीतीच्या नी अन्यायाच्या गोष्टी प्रत्यद्दी 
घडताहेत. परीक्षक नेमण्यापासून वशिलेबाजीला सुरवात होते, अर्ज 
करणाऱ्या उपेदवारांनीं कोणताहि वशिलेबाजीचा प्रयत्न करावयाचा 
नाहीं असा कडक निर्बध आहे. पण एकाहि अर्जदाराला वशिल्या- 
शिवाय परीक्षक होतां येत नाहीं असा अनुमव आहे. परीक्षक होण्या. 
करितां सतत बाराजारा वर्ष प्रयत्न करीत असलेल्या प्रामाणिक आणि' 
सायक पदवीधरांना परीक्षक होण्याच्या बाबतींत यश येत नाहीं. आणि 
हाच्या उलट समतोल मनाने परीक्षक नेमण्याचा आव. आणणारे 
हे कुलगुरू, ज्यांनी अजे सुद्धां केला नसेळ अशा लोकांकडून 
मुद्दाम अर्ज मागवून घेऊन परीक्षकांच्या यादींत त्यांचीं नांव घुसडत 
असतात. कांहीं नातेवाईक म्हणून, कांहीं आपल्या विश्वविद्याळयीनि' 
निवडणुकांच्या वेळीं आपलीं मतं गोळा करतात म्हणन, आपल्या शिक्षण- 
संस्थेतील आपली कलमखत्यारी कायम टिकविण्याकरितां कांहींच्या मतांचा 
उपयोग होतो म्हणून, पण कांहीं ना कांहीं कारणाने वशिला लागत नसेर् 
तर मात्र परीक्षक होण्याचा कुणी कितीहि चंग बांधला तरी त्याला उभ्या 
आयुष्यांत, ओढ्याचं पाणी थांबल्यावर ओढ्यापलीकडं जाऊं इच्छिणाऱ्या 
मुझाप्रमाणे जन्मभर वाटच पहात बसावं लागेल, आजच्या समाजात 
परीक्षांचे महत्व अवास्तव बादलं असल्यानं अगदीं खालपासून वरपर्यंत 
पकांया विद्यार्थ्याला जात्त मार्क देऊन पास करून घेणे, एकाद्या विवार 
थ्योळा परीकित ठाक देगं अशा हीन मनोदतीचा पगडा 














झक. समाजगममाचीा व्येयतारा 


तों कुलगुरूपर्यंत साऱ्यांच्याचे मनावर पूर्णपर्णे बसला ओह; इतकंच नाही 
तर असं करण्यांत आपण अन्याय करतो आहे ह्याची कोणाच्याहि मनाला 
किंचित्‌ सद्धा बोचणी ' लागत नाहीं, कुणी पैश्याकरितां,/ कणी आपल्या" 
शिक्षणसंस्थांचे महत्व बाढविण्याकारेतां, कुणी विश्वविद्यालयीव नोकर 
शाहींत आपलं स्थान अढळ राखण्याकरिता, कुणी आपल्या आप्तेष्टांवर 
उपकार करण्याकरितां अश्या तऱ्हेचं पक्षपाती धोरण स्वीकारतात. वर्त- 
मानपत्रांतेन ठळक शीषकांखालीं प्रसिद्ध होणाऱ्या ह्या साऱ्या काळ्या- 
बऱ्या गोष्टींचा निमळ बाळमनांवर किती अनिष्ट परिणाम होत असेल. 
ह्याचा वाचकांनींच विचार करावा, 

आपल्या शाळांतील विद्यार्थी अभ्यासाकडं लक्ष देत नाहींत, आपले 
विद्यार्थी शिस्तीनं वागत नाहींत, आपले विद्यार्थी आपल्या 'चारिञ्र्याकड 
लक्ष देत नाहींत असा विद्यार्थ्यांच्या विरुद्ध कंठशोष करणाऱ्या ह्या शाळा- 
'वालकांना असा स्पर सवाल आहे की, गुरुजी, प्राध्यापक महादाय, 
सन्मान्य कुलगुरु, श्रेष्ठ विद्याथ्यांच्या नांवाची हाकाटी करण्याचा आप-. 
ल्याला काय अधिकार ! आपला तरी आपल्या विषयाचा व्यासंग आज 
चाळू आहे का? आपण तरी आपल्याला घालून दिलेली शिस्त पाळ- 
ण्याचा प्रयत्न करताहांत का! आपलं चारित्य आदर्दा आहे असं छाती- 
बर हात ठेवून आपण तरी सांगूं शकतां का ! मग कां उगाच कंठशोष 
करतां ! चिखलांत दगड टाकून कां उगाच आपल्याच अंगावर चिखल' 
उडवून घेतां? दुसऱ्याला सुधारायंच असेल तर आधीं आपल्याला सधारा. 
हे सारे कत्तलखाने बंद करा. मानसिक उन्नतीकरितां निदान एक तप तरी 
खडतर तपश्चर्या करा आणि मग समाजमनाच्या उन्नतीकरितां बाल- 
मनांची जोपासना करायला पदं या. 

कोळसा उगाळावा तितका काळाच, हा दोष त्या कुलगुरूंचा नसन 
ज्या गुलामी शिक्षणप्रगालींतून हे कुलगुरू बाहेर पडले, ज्या पाश्नात्य 
विचारसरणीनं हे विद्वान भारले गेले, ज्या स्वार्थी समाजांत हे पक 
घटक म्हणून वावरत अहित त्या शिक्षणप्रणालीचा, त्या पाश्चात्य विचार- 
सरणीचा आणि आजच्या समाजाचा आहे. निर्जीव शाळाकेलिनांचे 
“बोलविते घनी ' जे रिक्षक, ह्या दिक्षकांना कार्यक्षम बनविण्याची ताकद: 


आजची विययाळवं 3: 


ज्या समाजांत आहे तो समाज, आणि ह्या समाजमनांत बदळ घडवून 
आणणारी जी कापली राजसत्ता ह्या सवानी शिक्षणसंस्थांतून आंमूळाग्र 
बदल करण्याची पराकाष्ठा. करण्याचं मर्नांत आणल्यास साऱ्या दोषांचे 
निर्मूलन होईल, साऱ्या पापांचे क्षालन होईल आणि मानवीसमाजाचं 
आत्यंतिक ध्येय गाठण्याला कालांवधि पण लागणार नाहीं | 
ह्यानंतरच्या प्रकरणांत आजचा शिक्षक कसा अगतिक, कसा दुनळा 
आणि कसा प्रवाहपतित झाला आहे ह्याचा विचार करणं क्रमप्रास आहे. 
समाजांतील योग्य दोषाविष्कार झाल्याशिवाय प्रगतिपथावर पाऊल टाकणं 
अदाक्य असल्यानं आज ह्या कालखंडांत मुख्यतः दोषविस्तारच झेत 
आहे. पण हे दोष दाखविण्याचा उद्देश दिंतोडे उडविण्या'चा .नयून 
प्रगति साधण्याचा आहे. ही विचारसरणी मांडतांना ज्या ज्या समाज 
घटकांवर टीका होते असं वाटते आहे त्या त्या समाजघटकांनीं हदी टीका 
आहे का सत्यदरांन आहे ह्याचा स्वतःशींच समतोल मनानं विचार करावा, 
ह्या विचारसरणीचा मूलगामी उद्देश मानवीसमाजाची सुसत्थिति हाच आहे. 
बाह्ययोळ, अंतगाळ आणि सत्यदशेक असे आरश्याचे तीन प्रकार 
आहेत. एका आरशांत पाहणाऱ्याचे बरेच दोष झांकळे जातात, दुसऱ्या 
आरश्ांत पाहणाऱ्याची कुरूपता अधिक उठावदारपणानं दाखबिली जाते,. 
हे दोन्ही आरसे, आरशांत आपलं तोंड पाहणाऱ्या व्यक्तीला पटत नाहींत. 
समाजांत आपली कुरूपता समाजाच्या दृष्टीस पडू नये म्हणून आपल्या 
करूपपणावर आपण रंगरंगोटीचा आणि छानछोकीचा कितीहि मारा. 
करीत असलो तरी एकान्तांत असतांना भापण जसे आहोंत तसेच हुबे 
हुब ज्या आरशांत आपण दिसू, तोच वास्तबदर्राक आरसा आपल्याला 
आवडतो. कुत्सितपणानं आपल्या दोषावर बोट ठेवणाऱ्या मित्रापेक्षा,, 
आपले दोष दाखवितांना आपल्यांत सुघारणा घडवून आणिण्याच्या 
प्रयत्नांत असलेल्या भित्राबद्दह आपल्याला आपलेपणा वाटतो. . त्याच- 
प्रमाणे समाजमनाला प्रगतिपथावर .नेऊन सोडण्याकरितां. केलेळ हई. 
बॉस्तवदर्शीन आपण क्षस्पच मानाव. 


पयाजमादभूविहित पळता 


१४ 4 आजचे शिक्षक 


गुरुन्ह्मा गुरुविष्णुः गुर्देबो महे-थरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परबझ्म तस्मे श्रीगुरब नमः ।॥ 


केवढा अगाध महिमा आहे गुरूचा ! समाजाचा उत्पसिकता जो 
अश्या त्याचे सामथ्य गुरूमध्ये आहे. समाजाचा रक्षणकता विष्णु त्याचंहि 
सामथ्ये गुरूमर्थ्ये प्रतीत होत आहे. समाजाचा संहारकती महेश्वर 
त्याचंह्रि सामथ्ये गुरूजवळ आहे. एवढंच नाहीं तर गुरु प्रत्यक्ष पर- 
अह्म आहे. गुरूबद्दल केवढी आदरणीय कल्पना द्दी ! ज्यांनीं आपल्या 
आध्यात्मिक नी आधिभौतिक सामर्थ्यांन॑ आजवर समाजांत प्रचंड 
आंदोलनं घडवून आणिलीं त्यांचे सामथ्ये सवश्रेष्ठ असलं पाहिजे ह्यांत 
चादच नाहीं. मानवीसमाजाच्या प्रारमापासून आतांपर्यंत ह्या बुद्धिवाद्यांनीं 
समाजाला वेळोवेळीं मार्गदशन केळे आहे. भावी कालांत सुद्धां हेच 
चुंदिवादी समाजाला मार्गदशन करणार आहेत. समाज दुबळा झाला 
असतांना त्याला उत्थापनाचा गुरुमंत्र देण्याचं सामथ्ये, सामर्थ्यवान 
सखभाजांत सुखकत्ांततेचं वातावरण निर्माण करण्याचं भ्रय नी मदांच 
खमाजाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालण्याची कला ह्यांच्यांतचच 
आहे. वेदकालीन शात्यांचं अधिष्ठान आध्यात्मिक असून त्यांची नजर 
समाजांच्या आधिभौतिक उन्नतीवर खिळली असल्यानं त्यांनीं समार्जात 
आपलं स्थान स्वार्थनिरपेक्ष ठेवलं, आध्यात्मिक अधिष्ठान कायम ठेवून 
स्वतःचा मोठेपणा सिद्ध करण्याचा स्मृतिपुराणकालीन क्व्षींचा प्रयत्न 
समाजाला पटला नाहीं. बुडकालीन मिक्षेनीं आध्यात्मिक अधचिष्ठटानांठा 
अवास्तव महत्त्व देऊन समाजाला आधिमोतिकतेबद्दळ उदासीन चनविळे, 
शिबकालीन स्वामींनी आधिमोतिकर्तेतून आध्यात्मिकतेळा उठावणी दिलीं 
पाग्यात्य बुद्धिवाद्यांनी समाज निर्मेळ आधिमौतिकतेवर आणून सोबळा, 
पण वेदकाळापासून आतांपर्येतच्या काळांत आध्यात्मिकता. आणि आणि- 





मौंतिकंता यांच्या चढाओटीचं नौ मधुरमिलाफाचं वत मांत्र ह्यां बडे 
याखांच्याय हातीं राहिलेलं आहे. 

हा बुद्धिवादी तमाज नेहमींच समाजाच्या अँग्रमागी असतो, . बैद्‌ 
कालांतन्य्यांना आपण शाते म्हणत असं. पुराणंकालांत ह्ांनाच आपण 
कषी म्हणू लागलों. बुदकालांत ह्यांचे भिक्षू हें नांव रूढ झालं, शिव- 
कालांत स्वामी हा शब्दप्रयोग अस्तित्वांत आला. पाश्चात्य संस्कृतीत 
ह्यांना समाजाचे पुढारी मानूं लागलों. निरनिराळ्या काळीं ह्या सर्ब पुदा- 
ऱ्यांना वेगवेगळीं नांवं दिलीं गेळीं असलीं तरीं समाजाला शिकवण देण्याचे 
एकमेव काये अस्िलजागतिक बद्धिवादी आजवर करीत आले आहईेतॅ* 
आगि पुढं सुद्धा हे कार्य तेच करीत राहणार आहेत. असा हा सर्वभेष्ठ 
बुद्धिवादी वर्ग आज समाजांत कोणत्या परिस्थितींत आहे. ह्याचा आपण 
यापुढे विचार करू, वेदकालापासून शिवकालापर्यंत शिक्षकाचं आंध्यात्मि 
कता हेंच अचिष्ठान असल्याने आपला वैयक्तिक आधिभौतिक विकास 
हं व्येय ह्या समाजरशिक्षकांच्या नजरेपुदे कधींच नव्हत. समाजांतील 
बाळमने कोणत्या मार्गानं तयार करतां येतीळ, समाजाला प्रगतीचा मार्ग 
कशा तऱ्हेनं दाखवितां येईल, अखिल मानवीसमाजांत सुखशांतीचं 
साम्राज्य स्थापन करण्याकरितां कोणकोणते निर्बध समाजाला सुचवावे 
ळागतील ह्या ध्येयाने प्रेरित झालेले हे समाजरिक्षक सदासर्वकाळ. 
आपल्या बुद्धीचा उपयोग समाजसेवेतच करीत असत. पण पालि 
मात्यांच्या आधिभौतिकवादाला आर्यावर्तात महत्त्व येतांच हा बुद्धिवांदी 
स्वार्थाने भारला गेल्यामुळं समाजाच्या सुखसाधनेच्या ध्येयापेक्षां त्वतःच्या 
वैयक्तिक सखसाघनेकडं आपोआपच खेचला गेला. ही पाश्रात्य आधि' 
भौतिकता मुख्यतः घनवादावर आधारलेली असल्यानं भारतीय बद्धि 
वार्यांचं सुद्धा घनार्जन हच ध्येये झालं आणि इथूनच संमाजदिदर्कारची, 
निःस्वार्थी परंपरा टत झाली 


सझांत ह्या बुद्धिवा्यांचे समाजांतील मानाचं स्थान. जरी टिकून यहिळ 
असतं तरी परंपरेनं मनांत आच्यात्मिकता बाथळी असल्याचं त्याती तेवळ्या 
मुलॉक मोनॉकरिता सुद्धां मिक्षावृत्तीनं म्हणजे दारिद्यांव राहून समाजांतील बाळ डबा र 
ना शिक्षण देण्याचं पवित्र कार्य केळ असतं. पणं पाश्चिमात्य वि्यार 











५१४ ससाजसना'चा व्येयतारा 


सल्णींत. आधिमौतिकतेलाच प्राधान्य असल्याने, येथील - बुद्धिवादी बये. 
सडा पाग्मात्यांचे अनुकरण करून मानमरातत्र, अधिकार नी संपत्ति 
ह्यांच्यामागं लागळा, पदिल्या मानाच्या जागा पाश्चिमा ह्या बुद्धि- 
वाद्यांनाच दिल्या. बुद्धिवा्यांची धनेच्छा देखील ह्याच काळांत अनावर 
झाली. अर्थात्‌ स्वार्थनिरपेक्षबुद्धीनं समाजाला मन, शरीर नी चारित्र्य 
ह्यांची शिकवण देणारा वर्ग आपोआपच कमी होऊं लागला, कांहीं काळ- 
पर्येत आर्यावर्तांतील कांदीं बुद्धिवादी व्यक्ती समाजांतील बालमनांना शिक्षण 
देण्याचं काये करीत राहिल्या. पण शिक्षणाची दिशाच पार बदठून गेल्या- 
मुळं ह्या शाळांतून बाहेर पडलेले विद्यार्थी सुद्धा आधिभोतिक लखलखा- 
टानं भारले गेळे, अश्या तऱ्हेने ढदानापासून थोरापर्यंत सारा भारतीय 
समाज ह्या पाश्चात्यांच्या कच्छपी लागला, आपल्याला समाजांत मानाचं 
स्थान मिळवायचं असेल तर आपण यंत्रश्यास्राचा अभ्यास केला पाहिजे, 
वास्तुशास्त्राचा अभ्यास केला पाहिजे, पाश्चात्य वैद्यकाचा अभ्यास केला 
पाहिजे, आंग्लविद्याविभूषित होण्याकरितां परदेशांत जाऊन आलं पाहिजे, 
अशा तऱ्हेची अहमहमिका ह्या बुद्धिवाद्यांत सुरू झाली, शिक्षणाचं काय 
करणाऱ्या व्यक्तींना महत्त्व राहिले नसल्यानं अव्वल दजाच्या बुद्धिवाद्यांनीं 
ह्या शिक्षणशासत्राकडं सहजच पाठ फिरविली. 

आज पाश्चात्य देशांत सुद्धां समाजांत शिक्षकाचं काम करीत 
असलेल्या व्यक्तींना विशेष महत्त्व नाही. शिक्षण आणि विशेषत; बाळ- 
मनाचं शिक्षण ही समाजांतील एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे ईं तच्वच 
समाजाच्या हशिआड' झालं असल्याने वाचन, लेखन नी हिरोब ( 111766 
१. ) ह्यांच शिक्षण देण्याकरितां अव्वल दजाच्या बुद्धिवाद्यांची जरूरीच 
नाहीं असं समाजांतील नेत्यांनी ठराविल्यानं सहजगत्या समाजांतील तिसऱ्या 
दजाच्या बुद्धिवाद्यांची शाळेय जीवनांत स्थापना झाली. पाश्चात्य देशांत 
शिंक्षकाचं काम करीत असलेल्या व्यक्तींची सांपत्तिक स्थिति सर्वसामान्य 
समाजाच्या सांपत्तिक स्थितीच्या मानानं बरीच खालच्या दर्जाची असते. 
संमार्जांत मानाचे स्थान पंटकावायचं असेल तर शिक्षकाचा धंदा सोडला 
पाहिजे आणि हा धंदा सोडतांच त्याच व्यक्तींना समाजांत मानाचं स्थान 
मिळतं, एवढच नव्हे तर अधिक पैसा मिळणं, आपल्या तोळाच्या वधुश्री 





समःहेणं, ह्या*गोष्टी शिक्षणसंस्थांतून बाहेर पडल्यानंतरच साधतां येतात. 
पाश्चिमात्य देशांत बालमनविकासावर संशोधन: करीत : असलेळे “क्रोही 
व्येयवादी शिक्षदृशाराश वगळले तर दिक्षणक्षेत्रांत सर्वसाधारणपणे मॉत-. 
सिक शि[क्षणाबद्दळ अनास्थाच दिसून येते 

आर्याबर्तातील समाज तर आज सवे बाजूंनीं हतबल नी. इतंग्रॅम 
झालेला आहे. आपल्या साबमौम सरकाराने सुरवातीला आपल्या 
देशांतील बालमनांना रिक्षण देणाऱ्या पाश्रात्य धर्तीच्या शाळा काढल्या, 
पण पुढे पुढं त्यांनीं, हा आपला व्याप हलके हलके कमी कर्रात आणून 
समाजांतील बालमन-शिक्षण समाजाच्या स्वाधीन केलं, खेड्यांतील शिक्षण 
छोकलबोडाच्या दाती गेळं, शहरांतील प्राथमिक शिक्षण म्युनिसिपॅलि- 
स्थांच्या हबालीं झालं, एवढ्यानेदि वाढत्या शिक्षणाचची जनाबदारी पार 
पडेना म्हणून खासगी संस्थांना मदत देऊन जरूर त्या ठिकाणी 'शिक्षण- 
प्रसाराच्या शाळा काढण्यांत आल्या, खेड्यांतील शाळा हा एक खेड्याचा 
विशेष आहे, आपल्या जिल्ह्यांतील अमुक खेड्यांतून साक्षरताप्रसार . होतो 
आहे, असं वर्णन करण्यापुरतःच ह्या शाळांचे महत्त्व शिल्लक राहिलेलं 
आहे. त्याचप्रमाणं स्थानिक स्वराज्याच्या कारभारांत सद्धा शाळांची 
स्थिति शोचनीयच झाळेली आहे. शिक्षक आहेत तर विद्यार्थी नाहींत, 
विद्यार्थी आहेत तर शिक्षक नाहींत आणि बालमनविकासाचं तर नांबच 
नाहीं. अश्या तऱ्हेच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा पाहिल्या म्हणजें 
समाजाची भधघोगति दाखवायची झाल्यास ह्या शाळांकडं बोट दाखविलं 
गेल्यास नवल नाही. आज सगळीकडं रस्तेरुंदीला अ महत्तव आहे, 
आरोग्यविभागाला जे महत्व आहे, बांधकाम खात्याबद्दल समाजाला जितकी. 
कळकळ वाटते तेवढी सद्धा कळकळ बालमनविकासाबद्दल समाजाळी' 
बाटत नाहीं ही दुःखाची गोष्ट आहे, खासगी शिक्षणसंस्था तर बोठून चाढूनं 
व्यापारी इत्तीतूनच अस्तित्वांत आल्या असल्यानं समाजांतील बाळमन. 
चिकासाकरितां स्थापन झालेल्या द्या शाळांतून काम करणारे शिक्षक इवारू- 
हविळ  झाळे असल्यास नवल नाहीं, ह्या शाळांच्या बाढत्या खर्चाला तोंडे 
देण्याकरितां शिक्षकांचे वेतन कमी झालं. त्यामुळे इतर कोटेंददिं कोणत्याहि 
हिकार्णी काश मिळणे अशक्य शास्यावरच रोक शिक्षक म्हणून शाळांदूने' 





५२१६ समाजमनाचा. बवेवतारा 


कास करण्याला तयार झेऊं छागळे, खासगी संस्थांतून तर क्षा शिक्षकांची 
त्थिति अधिकच शोचनीप झाली. पंघरा रुपयांवर सह्या घेऊन झ््तांत 
फक्त आठ रुपयेच पग्तर ठेवणं, मध्ये फक्त तास दुत तासच सुटी 
देऊन सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत शिक्षकांकडून काम घेण, शाळा 
तपासणीस येण्याच्या वेळींच फक्त एक दोन महिन शिक्षकाला नोकरीवर 
ठेवणं अशा तऱ्हेचे अनन्वित प्रकार ह्या खासगी झाळांतून होऊं ळागले, 
अ्जविनंत्या झाल्या, तक्रारी झाल्या, 'चौकशा पण झाल्या, ह्या घाळा- 
बालकांचे हे अनन्बित प्रकार अद्याप जसेच्या तसेच चाळू आहेत. 
सरकारी मदत मिळविण्यापुरत्या ह्या शाळा चालत असल्या'चा देखावा 
होतो. ग्रॅंट मिळून जातांच, ह्या शाळा कोंडवाड्याच्या पद्धतीवर मुले 
कोंडून ठेवण्यापुरत्याच चाळू असतात. 

दुय्यम शाळा नी कॉलिजं ह्यांची सुद्धां हीच त्थिति. शिक्षकांना कायम 
न करणं, शक्‍य तों सुटीचा पगार न देणं, मास्तरांच्याकडून आपले 
स्वासगी शिकवण्यांचे वग चालवून घेणं, अश्या तऱ्हेचे कित्येक अश्छाध्य 
प्रयत्न होत असतात, अशा शाळाकोलेजांतून काम करणारे शिक्षक अगर 
म्राध्यापक दुसरी बरी नौकरी मिळेपर्यंत टेकण्याची जागा ह्याच कल्पनेनं 
ह्या संस्थांतून काम करीत असतात. महिन्याच्या महिन्याला पुरेल न 
पुरेळ इतकं अपुरं वेतन घेऊन काम करणारे अर्धपोटी शिक्षक किती 
इ्येयनिष्ठेने काम करूं दाकतील ईं दिसतंच आहे. सारा बुद्धिवादी समाज 
निरनिराळ्या वरच्या दर्जाच्या नोकऱ्या करूं लागल्यानंतर शिक राहिलेळे 
पदवी धर ह्या शिक्षणसंस्थांत नाइलाजानं काम करूं लागल्यानं त्यांना आपल्या 
व्यवसायांत आपलेपणा वाटत नाहीं. पोठिसखात्यांत अधिकाऱ्याची भरती 
करायची झाल्यास चढाओटीच्या परीक्षा घेऊन त्यांत उश्धांक गाठणाऱ्या 
बुद्धिवान व्यक्तीची निवड होते. जिल्हाप्रमुखाच्या जागांकरितां विशिष्ठ 
परीक्षा घेऊनच भरती केली जाते. वास्तुशास्त्राच्या केलिबांतील पहिल्या 
झकदोन क्रमांकांना मोठे पगार देऊं करतात. वैद्यकशास्त्रांत बृद्दीचे 
भेष्ठत्व सिढ करणाऱ्या विद्याथ्यांच्या ताबडतोअ. सरकारी . दवाखान्यातून 
नेमणुका होतात. पग ह्या सवे खात्यांच्यापेक्षाहि अभिक महत्वाच्या बार. 
मतुविकाब्नाच्या, शिक्षणखणात्यांत मातर कोचतंच -देशिष्य. नाहीं; : अश्ाइ 


वऱ्छेनं शिक्षण हे कमी महत्वाच सामाजिक अंगे उरब्याने त्यॉर्ये. समोर्जी- 
तील मुल्य हलकें इल्के ओसरू लागलं आणि आंजं आपल्या ह्या. आया. 
बर्तात दिक्षक हा एक तोंडची सहानुभूति दौखविण्याचा अनुकंपंनीय: 
प्राणी,झालठा आहे. 


शाळेतील निरनिराळे विषय विद्याथ्यांना समजावून द्यायला जाज्वल्य 
बुद्धिवादी लोकांची जरुरी नाहीं असंच समाजाचं मत झालेलं आहे. 
पाठ्यपुस्तक वाचून त्यांतील गोष्टी विद्याथ्यांना समजावून द्यायच्या आणि 
त्या विषयांत जेमतेम पसतीस चाळीस युण मिळवून विद्यार्थ्यांला पाल 
होतां आलं म्हणजे शिक्षकाचं काम झालं एवढीच शिक्षकासंत्रंधीं समा? 
जाची कल्पना असल्यानं शिक्षक वरच्या दजाचा बुद्धिवादी असण्याचे 
कारणच राहिले नाहीं. अर्थात्‌ ज्याला लिहिद्दांवाचतां येतं आणि बर्गोत 
बिद्याथ्यीच्यावर हुकमत चालबितां येते अद्या व्यक्तीची समाजांत शिक्षक 
म्हणून योजना होऊं लागली, यांत्रिक सुधारणांच्या ह्या युगांत समाजांत 
बेकारी माजूं लागल्यानं शिक्षकांच्या ह्या धंद्यांत सुद्धां 'चढाओढ सुरू 
झाली, कमीतकमी वेतन घेऊन जास्तींत बास्त वेळ नोकरी करण्याच्या: 
शिक्षक तयार होऊं लागल्याने शिक्षकांचे वेतन किमानवेतनावर स्थिर 
झालं. आज समाजांत शिक्षकाला जे वेतन मिळतं ते जीवनवेवन पुढा 
नाहीं ही गोष्ट खरी असूनहि शाळांत शिक्षकांची भरती होतेच आडे 
भाणि समाजाचं शिक्षण पण अखेडू चाळू आहे 


आर्थिक परिस्थितीनं ग्रांजळेला आजचा शिक्षक कसाबसा मासिके: 
वेतनावर निर्वाह करून मास-तर म्हणजे जेमतेम एक महिनांभ्रं 
आपल्या वेतनावर तरणारा असा मास्तर ह्या शब्दाचा विनोदी बित्रई 
सार्थ करीत काळ कंठतो आहे. महिन्याच्या महित्याळा पगार पुरत 
नसल्यानं जमाखचाची तोंडमिळवणी करण्याकरिता कुणाच्या दुकानेति 
अभाखर्‍चे लिही, कुणाच्या घरची ने आण कर, कुणाच्या सुलाची 
प्रदला. करीत आहे. . सवच सिद्षकांना; आगि त्यांत संदसदॅमेक- शभ्यी र 















र्ट सभाजससाचा घ्येषदारा 


ममत. नसल्यानं मिळणाऱ्या वेतनावर आपल्या : कुटुंबीयांना जिवंत 
ठेवण्याकरिता लागणारं अभवद त्यांना पुरविणदेखील जड जाऊं लागर 
झाड. संसारखचाने भ्रासद्ेला आणि काळजीनं म्रासलला हग शिक्षक 
घालमनांच्यापुदं आदश म्हणून कसा राहणार £ शाळेंत तांना तो 
विषयाशी तन्मय कसा होणार! संसारांत स्वतःची कुतरओढ होत असतांना तो 
आपला विद्यार्थी ध्येयवादी कसा बनविणार ! चोहोबाजूंनी जिवाला वैताग- 
“छेल्या शिक्षकांत न्यूनगंड निमोण झालेला असतो, समाजांतील प्रत्येक व्यक्ति 
आपल्यापेक्षा भ्रष्ठ आहे ह्या भावनेनं तो समाजापासून शक्‍य तों दूर 
राहण्याचा प्रयत्न करीत असतो. समाजाकडून होत असलेली आपली 
हेटाळणी निमूटपर्णे सहन करण्याशिवाय त्याला गत्यंतर नसतं, आपली. 
खासगी शिकवणी टिकविण्याकरितां पालकांपुढे नमून असणं, त्यांच्या 
'सुलांना परीक्षेत अप्रामाणिकपणाने पास करून घेणे हे आजकालच्या 
"शिक्षकाच्या आंगबळणीं पडलं आहे. 


हतक्या अगतिकपणानं समाजाशी वागत असलेल्या ह्या शिक्षकाला 
समाज मात्र सर्व ठिकाणीं कठोरपणाने वागवीत असतो. कलेक्टर कचेरीं- 
-तल्या तीस रुपये पगार मिळविणाऱ्या कारकुनाला समाज ज्या मानाने 
वागवितो, कोटोतल्या 'चपराशापुढं देखील जो समाज अदबीनं वागतो, 
रस्त्यातील डगलेवाल्यानं आपल्यावर हात उगारला असतां जो 
“समाज त्याला आद्रानं लवून मुजरा करतो तो समाज ह्या शिक्षकाला 
सदासर्वदा दूषण देण्यांतच भूषण मानीत असतो, ज्या ज्या ठिकाणीं शिक्षक 
-भेटेळ, त्या त्या ठिकाणीं तो एक 'ववेष्टेंचा विषयच होतो, शिक्षकाला 
ब्यवहार नाहीं, शिक्षकाला चारचौघांत कसं वायगाव हे समजत नाहीं, 
शिक्षक म्हणजे समाजांतला एक नालायख प्राणी आहे अशा तऱ्हेनं 
“शिक्षकावर तोंडसुख घेण्यांतच समाज समाधान मानीत असतो. 
शिक्षणसंस्थांतून काम करणाऱ्या साध्या मराठी शाळेतल्या शिक्षकापासून 
खो तहत कॉलेजांत शिक्षण देणाऱ्या प्राथ्यापकापर्यंत कोणालाहि वाटेललल्या 
-तऱ्हेनं फ़सविणं ही गोष्ट समाजांत सरास चाळू असते. वर्तमानपत्रांतून 
येणारे दीकढा नव्वद टकके हास्यफवारे ह्या शिक्षकावर आधारलेले असतात. 





करणं ही गो आज समाजाला असह्य .होते आहे. आपल्या  सुळानं 
अभ्यास की असं एकाद्या शिक्षकानं पार्कांना कळविणं हश. त्वा 


शिक्षकाचाच समजला जातो. परीक्षंत विद्यार्थी नापास. झाल्यास 
त्यांचं खापर सुद्धां शिक्षकाच्या माथ्यावरच फोडलं जातं. अह्या. तऱ्हेनं 
समाज म्हणजे पालकवगे हा शिक्षकाळा सर्व बाजूंनीं सतत नालायक ठर्‌- 
विण्याचा प्रयत्न करीत असतो 


शिक्षकासंबंधींच्या समाजाच्या नैतिक कल्पना फारच सोंवळ्या अस- 
त्तात. दारू पिऊन धंद होणं हा पोलिस अधिकाऱ्याचा अक्षम्य गुन्हा 
असून तो त्या अधिकाऱ्याचा दक्ष आहे असं समाज मानतो. धूम्रपान 
करणं, तमाश्ांत दोलतजादा करणं, वारयोषितांचे उंबरठे झिजविणं झा 
साऱ्या गोष्टी समाजांत उजळमाथ्यानं 'चाललेल्या असल्या तरी शिक्षकानं 
मात्र अगदीं सोवळं राहिलं पाहिजे हा समाजाचा आग्रह आहे.  शिक्ष- 
काचे आचरण शुद्ध असलं पाहिजे, शिक्षक प्रामाणिक असला पाहिजे, 
शिक्षक नप्न असला पाहिजे अशा पवित्र वागणुकीची शिक्षकाकडून 
अपेक्षा करणारा समाज शिक्षकाला त्याचे समाजांतलं मानाचं स्थान 
मात्र द्यायला तयार नाहीं. शिक्षकाकडून उच्च वातावरणाची अपेक्षा 
करणारा समाज स्वतःचं शिक्षकाबात्तचं धोरण मात्र अति हीन दर्जार्च 
ठेवतो ह्याचं मात्र वाईट वाटतं 


आपल्या शाळेय वातावरणांत जरी शिक्षकाचं मानाचं स्थान स्थिर 
असतं तरी तेवढ्यावरहि शिक्षक संतष्ट राहिला असता, पण शिक्षक त्याहि 
चाबतींत आज पूणेपर्णे गांजला गेला आहे. विद्यार्थी नेमन दिळेळा 
अभ्यास करीत नाहींत, शिक्षकाचा शाळेत मान ठेवीत नाहींत, शिक्षकाला 
उद्धटपणानं उत्तरं देतात, इतकंच नव्हे तर विद्यार्थ्यांला शासन करणं 
सुद्धां आजकाल झाळांतून शिक्षकाला अशक्य झाळं. आहे. झाळांतीळ 
विद्याथ्यांना आवरणं आज शिक्षकाच्या आरवांक्याबाहेरची गोष्ट होऊन. 
चढली आहे, विद्याथ्यीना आंजारून मोंजारून त्यांच्या पाठीवरून प्रेमास, 





शश 


शरवत्न करणं, आपण शिकवीत असलेल्या विषयांचा आविष्कार करताना 
विंचा्थ्यांची मनं आपल्याकडं आकर्षून घेणे हीं शिक्षणशाखांतीळ 
मूळंभूतं तत्त्व कितीहि औदश असलीं तरी आजकालच्या घॉयशून्य शाळां- 
तून ह्या तत्त्वांचा उपयोग करणं आजच्या ह्या व्यापारी दृत्तीच्या शाळांतून 
अशक्य झालेलं आहे. शिक्षकाच्या परीक्षेच्या पाठाच्या दिवशीं विद्यार्थ्यानी 
आपल्या प्रश्षांना चांगल्या तऱ्हेनं उत्तरं द्यावी, आपला पाठ यशस्वी 
करण्याकरितां विद्यार्थ्यांनी आपल्याला मदत करावी म्हणून लिमलेंटच्या 
थोळ्यांपासून तो परीक्षा झाल्याबद्दलच्या पेढ्यापर्यंत निरनिराळ्या 
अआमिषांचीं विद्यार्थ्याना वचनं देणे आज जरूर झालेलं आहे. गुरूबद्दळ- 
आदर बाळगणं, गुरूला पूज्यमावानं नमस्कार करणं, गुरूच्या आशा 
प्राळणं ह्या विद्यार्थ्याच्या कतव्याची त्यांना जाणीवच नाही. उलट शिक्षक शा 
आपला शत्र आहे, त्याला त्रास देणं हे आपलं कतंव्य आहे, त्याच्याविरुद 
बंड पुकारणं ईं विद्यार्थ्यांचं भूषण आहे. अश्या आत्मघातकी कल्पनांचा 
विद्यार्थ्यीत प्रसार झाला असल्याने आज शिक्षकाला वगात पाय ठेवल्या- 
पासून शीरसलामत बाहेर पडेपर्यंत तारेवरचा नाच करावा लागतो. 
कॉलेजांत तर विद्यार्थ्याच्या बेशिस्त बतनाचा कळस झालेला असतो 

प्राथ्यापक शिकवीत असतांना निरनिराळे आवाज करणं, एकदम टाळ्यांचा 
प्र्वेंड कडकडाट करणे, प्राथ्याप्रकांचे ब्याख्यान चाल असतांना विद्या- 
रथिनींच्यावर कागदाच्या बाणांचा वषोब करणं, वसे 'चाढ. असतांना. 
केव्हांहि वगातून निघून जाणे अश्या ह्या विद्यालयीन बातावरणांतल्या गोष्टी 
पाहिल्या म्हणजे आज आपण कणीकडे वाहवत चाललो आहोंत शाची 
स्पष्ट कल्पना येते. अशा तऱ्हेनं शिक्षकाला आज वर्गातसुद्धा मानाचे: 
स्थान राहिलेलं नाहीं 


शाळांतील मुख्याध्यापकांचा पारा तर सदासवदा कमालमयोदेपर्यंत 
पोंचकेळा असतो, पालकांनी तक्रार केली विचार शिक्षकाला जाब, 
विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली कर शिक्षकाचा अपमान, शिक्षक भाजारी 
म्हणून घरीं राहिल्यास घे त्याला शाळेत बोलावून, हजेरी मरी नाहीं 
फौ डवमिमेडा नाहीं, डायरी भरली नाही, नेमठेला अंम्यास पुरा केळा चाही 
' 'अग्रतिपुस्सकं पाठविली - नाहीत, एक ना दोन! विचाण 











क्रिक्षक ह्या सर्वे चकन्यूझंतून बाता जातां वर्यीत . आपल्या: विषयांशी 
कसा समरस ह्वोत असेल परमेश्वर जाणे! इतर शिक्ककांपेक्षा आपण कोणीतरी 
विशेष आहेंत भशा भावनेनं आपल्या हाताखालच्या शिक्षकांकडं हे मुऊपा- 
घ्यापकश्नेइमीं तुच्छतेनंच पहात असतात, भाजकालच्या मुख्याध्यापकांना 
पविद्यार्थ्योबर हुकमत गाजवणं अशक्य झालं आहे. पण गरीब निच्ाह् 
शिक्षक ! महिन्याच्या महिन्याला मिळणाऱ्या जीवनवेतनावर नजर ठेबून 
मुख्याध्यापकाकडून होणारा वाटेळ तो अपमान निमूटपर्णे सहन करीत 
असतो. हे मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्गीत शिकबीव असतांना त्याला त्याच्या 
पाठांतळे दोष विद्यार्थ्याच्या देखत सांगत असतात, इलींच्या शिक्षणक्षैत्रांद 
पाठ यशस्वी करून दाखवणं कठिण जातं. मुख्याध्यापकांचा पाठ तवर खर्व 
साधारण शिक्षकाच्या पाठापेक्षां नेहमींच नीरस होतो. अधिकाराच्या तोऱ्यांत 
त्यांनीं शिक्षकाचा केलेला अपमान शिक्षकाला असह्य होतो,अशा वातावरणांत 
शिक्षकाचं विद्याथ्योवर असलेलं थोडंबहुत वजनसुदधां नाहींस होत असल्यास: 
'तो दोष शिक्षकांचा नाहीं. शिवाय इलींच्या ह्या शिक्षणखात्यांतल्या चाकोरींवः 
आपल्या गुणांचे चीज होण्याचा कोणता'च मार्ग शिक्षकापुढं नसतो, इतर 
कोणत्याहि नोकरींत मन लावून काम करणाऱ्या व्यक्तीला, अगदीं खालच्या 
जागेपासून चढत चढत वरली मानाची जागा आपल्या कतंत्रगारीकर 
मिळविणं शक्‍य असतं, पण शाळेत शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांना 
त्यांना मिळणाऱ्या ठरीव बढतींत कधींहि फरक होत नाहीं हे माहीत 
असल्यानं, कोणतीहि वरच्या अधिकाराची जागा नजरेपुढं नसल्यानं; 
रोजच्या कामांत बिशेष उत्साहाने नी 'चदाओढीनं काम करण्याच 
च्येयच नसतं 

दइलींचे शाळा तपासनीस तर “ इससे जादा ! ' झाळा तपासणीपेक्षां' 
त्यांचे लक्ष शिक्षक आपली बडदास्त कशी राखतो इकडंच अधिक असलं. 
अ्चिक्षकांची व्ययखी. नाल्मयखी ह्या तपासनिसाच्या शेर्‍्यावर अनलंबून' 
असल्याने ह्या तपासनिसाठा खूष करण्याकरितां शिक्षक आपल्या प्रंभलांची 
शिकस्त करीत असतो. शिक्षक नालायखख ठरविणं, सरकारी अयर स्थानिन 
संल्यांच्या शाळांतील शिक्षकांच्या बदचस्या करणं, मदतशाळांना यंरकाह! 
कडून. मिळणारी मदत कमी करन, हे. सरे अधिकार झा 











"म्तणटु> घ्येयतारा 


श्श्र समाजमनाचा घ्येयतांरा. 


इत असल्यानं, त्यांना शिक्षणसंस्थांतील अगदीं खालच्या दर्जाच्या दिक्षिकार 
पोखून तो प्रत्यक्ष मुख्याघ्यापकापर्यंत सारे लोक वचकून असतत, ह्यामुळं ह्या 
तपासनिसांत उत्पन्न झालेला अहंगंड अवर्णनीय असतो, शीळे'ची तपासणी 
करतांना हे तपासनीस आपल्या विद्दत्तेचे जे प्रदर्शांन करितांत तै पाहून 
इसूच येतं. ह्या तपासनिसांचा, प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमांतील कोणत्याच विषया'चा 
व्यासंग नसल्याने शाळातपासणीच्या वेळीं त्यांनीं केळेल्या आपल्या अशा- 
नाचं प्रदशीन कींब करण्यासारखे असतं, पण हातीं अधिकार असल्यानं 
त्यांच्याविरुद्ध तोंडांतून त्र काढण्याची सुद्धां सोय नसते. तपासलेल्या 
बह्यांतील चका शिक्षकाला दाखीव, तो देत असलेला पाठ मर्ध्येच थांभवून 
आपणच तो पाठ पुरा करण्याचा आव आण, हा खर्च 'अबास्तव झाला, 
त्या खचावर सरकारी मदत मिळणार नाहीं, शाळेची प्रगति असमाधान- 
कारक आहे, शाळेच्या विद्यार्थ्यात शिस्त नाहीं, अज्ञा तःहेनें शाळा- 
यालकांचे व शिक्षकांचे दोष दाखबीत बसण्यांतच हे अधिकारी सतत 
आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करीत असलेळे दिसतात. 

अक्का ह्या चौफेर माऱ्याने शिक्षकाची सव बाजूंनीं कुचंबणा झालेली 
आहे, समाधानाला कुठंच जागा नसल्यानं सभोवतालचे वातावरण शिक्ष- 
काला असह्य झालेलं आहे. अशा ह्या निराश वातावरणांत बालमन- 
विकासाची आषाळ होण अटळ आहे. आज विद्याथ्यीना अभ्यासाबद्दल 
प्रेम नाही, पालकांना शिक्षणाची जरुरी वाटत नाहीं, शिक्षकांना शिक्ष- 
णांत आत्मीयता निमाण करितां येत नाहीं. शाळेला यंत्राचे स्वरूप. 
आल्यानं शिक्षक हा ह्या विद्यादानाच्या कारखान्यांतळा एक कलाहीन 
मजूर शाला आहे. आपल्या हिंदुस्थानांत प्राथमिक शिक्षकांचा झालेला 
संप हे जगाच्या पाटीवर शिक्षणक्षेत्रांतल पहिलंच उदाहरण असाव. 
शिक्षकांनी संप करून निष्पाप बालमनावर केलेल्या ह्या आघाताला 
जगाच्या इतिहासांत दुसरा दाखलाप्च नाही. सरकार आमची काळजी 
घेत नाही, पालक आमच्याबद्दल बेफिकीर आहेत, विद्यार्थी आमची 
किंमत . ठेवीत नाहींत, अश्या परिस्थितींत आम्ही तरी समाजाची 
कद्र कां. कराबी असा त्यांचा दाबा आहे. संप झाला नी गेला. 
झा. संपामुळं दिक्षकांच्या. वेतनात. कितपत. फरक पडला ' ह्यांचा 


विशवार थोडा वेळ बाजूला ठेवला तरी अंसहाय' परिखिंतींत' शिक्षकाला 
दुखरा कोणताच मार्ग नसल्यानं नाइलाज म्हणून ह्या संप्धजाचा आधार 
घेणं भाग पडळ. हा संप करतांना शिक्षकांनी, शाळेतील आपलं कामं 
स्वार्थनिरपेक्षतेनं चाळू ठेवून, महिन्याचं वेतन उचललं नततं आणि फक्त 
वेतन न घेण्यापुरताच संप पुकारला असता तर त्यांच्या त्यागी वृत्तीच्या" 
संपाला विशेष महत्व आलं असतं, विद्यार्थ्याच्या बालळमनाळा शिकवण 
देत राहून आपल्या जीवनाकरितां समाजांची मदत मागण्यांत बुद्धि- 
वाद्यांचा परंपरागत मोठेपणा अधिकच उज्ज्वल झाला असता. 
पण मज्र॒संघटनेच्या पावलावर पाऊल टाकून शिक्षकांनी घेतलेल्या' 
ह्या मज्रभूमिकेचे दुष्परिणाम यापुढं चांगळेच जाणवणार आहेत. आज 
ह्या संपामुळे शिक्षक मुख्याध्यापकांना जमानीतनासे झाठे आहेत, शाळेत 
जाऊन वर्गात वर्तमानपत्रं वाचीत बसावं, आपल्याला वाटेल त्यावेळीं 
वर्ग सोडन निघून जावं, वेळीं अवेळीं वग मोकळा सोडावा, अक्षा 
तऱ्हेचे बेशिस्त प्रकार शाळांतन आतांच सुरूं आहेत. अशा ह्या मयाण 
परित्थितींतन आयांवतीतील बाळमनांची उठावणी करणे अशक्य आहे. 
योग्य वेळींच ह्या शिक्षकांच्या धोरणांत फरक न पडल्यास शाळांना मंड 
इचं स्वरूप आल्याशिवाय राहणार नाहीं. कवायतीच्या मैदानावर शिपार्यांना” 
शिस्तीचे पालन करायला लावणे ही सोपी गोष्ट आहे गिरणीमजुरांकडून 
गोष्ट सुद्धां सशस्त्र सैनिकांना सहजसाध्य आहे. कारण बरील गोष्टींत जीवन- 
बेतना'चा किंबा प्रत्यक्ष जीविताच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उत्पन्न होतो. पण 
शाळेंत जीवनवेतन किंबा जीबिताची सुरक्षितता हे दोन्ही प्रश्न उत्पन होत 
नसल्यानं भडकलेल्या विद्याथ्यीच्या भावना आटोक्यांत आणणं म्यकर' 
अवघड आहे. ही गोष्ट फक्त मनाच्या मिलाफावरच साधतां येते. बोर: 
मनांच्या उफाळलेल्या भावनांवर सत्मवृत्तींचा मारा करूनच त्यांना आवरणं 
रक्य असतं. अशा वेळीं. शिक्षकांच्या मनांतच ईं सामथ्य नसेल... झया 
बुद्धिवादयांची वृत्ति कामकऱ्यांच्या दृत्तीशीं धकजीव' झाली असेल 'तर॑ 
बिद्यार्थीनीवनाचं तारू अनवस्थेकडंच्च वाहवत जाईल आणि मग झ्षा' 
बॉलमेनावर ताना मिळविणं मत्यक्ष परमेश्वराला. सुडां शकय होणार: ताही, 


शुछामगिरीच्या वातावरभांत दोहो बाजूनी मांना गेळेला आज्या 
'क्षिक्षक इजाळदिळ शाळेला आहे. समानांतील त्याचे स्थान झाब निकछा- 
सस्थेला पोचलं आहे, महिन्याच्या महिन्याला त्याच्या हाती भलडणारा पगार 
पुढल्या तारखेपर्यंत कसा पुरवावा ह्या विवचनेनं त्याची प्रकृति खाळा- 
-बळेही आहे. अशा परिस्थितींत सुद्धां आपण निस्वार्थीपणाने समाजसेवा 
' करीत आहेत हं समाघान जर त्याला मिळालं असतं तर आहे त्या 
दारिद्यांत त्याला थोडं तरी बरं वाटलं असतं. पण शाळांतून आपल्या- 
“समोर बसणाऱ्या मुलांना आपण काय शिकवतो आहोंत, कशाकरितां 
शिकवतो आहोंत ह्याची त्याची त्यालाच पूणे कल्पना नसल्यानं पाय 
भेतीळ तिकडं जाणाऱ्या वाट चुकलेल्या वाटसराप्रमाणं तो मरण येईपर्यंत 
नाइळाज म्हणून जगतो आहे, शिक्षकाकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टि 
इतकी बेमुबतखोर झाली आहे कीं समाजांतीळ कोणत्याहि व्यक्तीपुदं एक- 
-दोन मिनिट उभ राहून वर मान करून बोलण्याची सुद्धां शिक्षकाची छाती 
नाहीं. गिरणींत साच्यावर काम करणारा मजूर, टपाल वारणारा टपाल- 
बाला, डोक्यावर ओझ्याच्या टोपल्या वाहणारा हमाल ह्यांना आज समा- 
जांत जो मान आहे तेवढा सुद्धां मान शिक्षकाला नाहीं. शाळेचे अधिकारी 
शिक्षकाळा वाटेळ तसे टाकून बोलतात, विद्या शिकण्याकरितां समोर 
चसळेळे विद्यार्थी त्याचा अपमान करितात, मास्तरना व्यवहारशान' 
-नसतं अशी साऱ्या समाजाची भावना असते. अक्या परिस्थितींत शिक्ष- 
-काला शिक्षक म्हणून जिवंत राहण्यापेक्षा मेठेळें परवडलं, असं वाटत 
असल्यास नबळ नाहीं. बालमनाला शिक्षण देण्यांत आपल्याला आनंद होतो 
म्हणून नव्हे, श्चिक्षकाचा धंदा पवित्र आहे म्हणून नव्हे, समाजाची पुढली 
बल्झाली पिढी निमाण करण्याच्या ध्येयवादानं नव्हे, तर नाइलाज म्हणून 
ज्यांत इतर कोणत्याहि ठिकाणीं काम करण्याची लायखी नाहीं म्हणून, 
-आपळा जीव जगवणं जरूर आहे अशा निराश मनत्थितींत शिक्षक कास 
करीत असतो. अशा वेळीं शिक्षकाचं दारिद्य कमी करून, समाजांतीळ 
'स्थाच. मानाचं स्थान परत मिळवून देऊन, त्यांना समाजाने आपल्या 


१ >- 


मय समाजांतीळ बाळमनं सुसंस्कृत. करण्याचं. कार्य झांते चित्तानं त्यांनी. 





अपल्या हातीं बेतल्मास झाळांचे पावित्र्य परत येईल, विदयार्थी यवादी 
जनेळ, आणि आपल्या आर्यावतीचं नश्टचर्य संपून पुढली पिढी आदर्श बनेल, 

आरतांपर्येत*झापण गतकालाचं संपूर्ण विवेचन केलं, आज ह्या काळ- 
खंडांत» आयोवतोतील समाज कोगत्या परित्थितींत वावरतो आहि झोचं 
यथायोग्य दिग्दरीन झालं. आपल्या आरयांवतांची योग्य उठावणी 
करण्याकरितां यापुढं आपल्याला कोणतं दिव्य करावं लागणार आहे ह्याची 
निश्चित कल्पना येण्याकरिता आपलं हे विवेचन आपल्याला उपयोयी 
यडणार आहे. कोणत्याहि राष्टाचं उत्थापन त्या त्या राष्ट्रांतीळ, बाळ. 
गोपालांच्या मानसिक ध्येयनिष्ठेवरच अवलंबून असतं हॅ तत्त्व एकक 
पटल्यानंतर ते साध्य करण्याकरितां कायावाचामनानं यत्न करणं आपल्या 
दाती आहे. गतकालाच्या ब आजच्या समाजांतील आंदोलनांच्या अभ्यासाने 
आपल्याला एवढं निश्चित म्हणतां येईल कीं ज्या ज्या वेळी समाजांतील बाल- 
मनांकडं आणि त्यांच्या दिक्षकांकडं समाजाचं दुलंक्ष झालं त्या त्या वेळीं 
समाज खालीं घसरला आणि उलट खालीं घसरलेल्या समाजा'ची उन्नति 
साघण्या'चं कार्य ज्या ज्या बेळीं समाजानं हातीं घेतलं त्या त्या बेळीं बाळ- 
मनांच्या शिस्तीच्या उठावणींतूनच समाज परत प्रगतीकडं खेचला गेला. 
हें घालमनविकासाचं धोरण एकदां निश्चित झाल्यानंतर यापुढं आययांबतांचं 
स्थान मानबीसमाजाच्या इतिहासांत अढळ करण्याकरितां आपण कोणता 
मार्ग निश्चित केळा पाहिज ह आपल्याला ठरवायचं आहे. ह्या बालमनर 
विकासाकरितां उत्कृष्ट शिक्षक नेमणं, त्यांना मरपर वेतन देणं हा मागे जरी 
सकृद्दरानीं डोळ्यासमोर उभा राहिला तरी पर्ण विचाराअंती एवढ्याने 
भागणार नाहीं, असंच आपल्याला वाटेल. कितीहि जास्त वेतन मिळालं तरी 
त्यानं कुणाचंच समाधान होत नाहीं. समाजाची सुत्थिति ही समाजांतील 
कार्यकत्यांच्या पगारवाढीवर अवलंबून नसून त्यांच्या आत्मनिरपेक्ष कर्तव्य. 
निष्ठेवरच अवलंबून असते. 

समाजांत ह्या कर्तव्यजाणतीच्या ध्येयाचा योग्य मागोने विकास करा- 
यप्वा झाल्यास यापुढं आपण काय केलं पाहिजे ह्याची स्पष्ट कल्पन 
आपल्या पुढल्या म्हणजे उद्यांच्या कालखंडांत मांडळी जाईल. ही कल्पना 
देतांचा मांडळी जाणारी विचारसरगी समाजाने मानळीच पाहिन असा 
१५ 


२९९६ समाजमनाचा ध्येयंतारा 


बिलकुल आग्रह नाहीं. लें आवडतं ते ध्या, जे पटत नसेल ते॑ विसरून 
ना. पण ध्येयनिष्ने आपण सारेजण मिळून कायोला लागूं या. राष्टीय 
सभेची विचारसरणी बरोबर नाहीं. लीगची मांडणी. हटवादीपणाची 
आहे. हिंदुमहासभेची इृत्ति संकुचित आहे. समाजसत्तावाद्यांच घोरण 
हिंदुस्थानला रुचणार नाहीं, अशी प्रत्येक विचारसरणीवर, सहज शिळो- 
प्याच्या गप्पांच्या वेळीं टीका करणं सोपं आहे. समाजांतील एक साची 
व्यक्ति, निरनिराळ्या स्वयंतेजानं झळाळणाऱ्या आदर्श व्यक्तींवर मन 
मानेल त्याप्रमाणं तोंडसुख घेत असलेली पाहिली म्हणजे त्या व्यक्तीची 
कींव करावीशी वाटते. आधीं बरेच दिवस परिस्थितीचा अभ्यास करून 
निरनिराळ्या मतप्रणालींतील श्रेष्ठ विभूतींनीं कार्याला सुरवात केली. 
मार्गात अडचणीं*चे डोंगर उभे असतांनासुद्धां न डगमगतां आत्मविश्वासानं 
ते सतत कार्य करीत राहिले. वेगवेगळ्या पक्षप्रमुखांचे मार्ग वेगळे असले 
तरी ध्येय मात्र समाजा'ची सुत्थिति हेंच आहे. सर्वांनाच पक्षप्रमुख 
होतां येत नाहीं हें मान्य आहे. पण ह्या सर्व आदर्श बिभूतींना नुसती 
नांवं ठेवीत बसण्यापेक्षां आपल्याला जी विचारसरणी खरोखर पटत 
असेल त्या विचारसरणीच्या अनुरोधाने आपापल्या मगदुराप्रमाणं कार्य 

प्रवत्त होऊं या. विरोधी विचारसरणीवर टीका करण्याला खरं महत्त्व 
नसून, पटलेल्या विचारसरणीबरहुकूम काये करीत राहण्याला खरं महत्त्व 
साहे, एवढी एकच गोष्ट आपण नजेरेपुढं ठेवूं या, 


१५ १ उद्याचा त्याग 


आतां तिसऱ्या आणि सवोत महत्त्वाच्या कालखंडाला सुरवात होइंरू 
यहिल्या कालखंडांत आर्यावतीतीलळ गतकाला'चे विवेचन झालं, दुसऱ्या 
कालखंडांत सद्यःपरिस्थितीचा सूक्ष्म अभ्यास झाला, आर्यावतोतील 
आजच्या समाजानं यापुढील म्हणजे उद्याच्या कालखंडांत कसं वागायला 
पाहिजे ह्याचा यापुढ आपल्याला समतोल मनानं विचार करायचा आहे. 
बिचारांची दिशा एकदां ठरल्यावर त्या दिदोच्या अनुरोधाने नवीन 
विचारसरणी मांडल्यास ती विचारसरणी मानवीमनाला पटल्याशिवाय 
राहणार नाहीं. आज मानवीमनाचा दृष्टिकोन, पाश्चात्यांच्या यंत्रनिष्ठेन, 
आधिभौतिक तत्त्वज्ञानाच्या दिमाखाने आणि स्वाथावर उभारलेल्या 
विचारसरणीनं अतिशय संकुचित झाला असल्यानं ही नवी विचारसरणी 
जरी क्षणभर अशक्यप्राय वाटण्याचा बराच संभव असला तरी मानवी- 
समाजाच्या अंतिम हिताच्या दृष्टीनं द्वदी'च विचारसरणी फलद्रप होण्याची 
खात्री सूक्ष्म बिचाराअंतीं प्रत्येक विचारबंताला बाटेल 


आज सारे पाश्चिमात्य देश आपल्या राष्टाचं आधिभौतिक भ्ेष्ठत्व 
सिद्ध करण्याकरितां नव्या नव्या शोधांच्या प्रासीसाठी तळमळतादेत. 
निरनिराळ्या राष्टांतील तत्त्ववशोधक अइमहमिकेनं, तहानभूक विसरून, 
नव्या सामर्थ्यवान शोधांच्या प्रयोगांत गुंगून गेळे आहेत. आतां मिळा- 
लेला शांततेचा काळ फारच थोडा वेळ टिकणारा आहे अक्की साऱ्या 
राष्टांतील नेत्यांची बालंबाल खात्री झालेली आहे, रशियाला अणुतत्त्वाचा 
शोध लागला अगर रशियन शास्त्रज्ञांनी अणुसामथ्योवरील एकादा उतारा 
शोधून काढला तर सारा युरोपखंड' रशियन तत््वशानानं भारळा जाऊन 
रशियाच्या नेतत्वाखालीं अमेरिकाखडाविरुद्ध अभेद्य आघाडी उमी 
करीळ कीं काय अशी काळजी राष्टाराष्ट्रांतून डोकावू. लागली आहे. अशी 
बेळ आल्यास युरोपांतीळ सारीं छोटींडोटीं राष्ट स्वेच्छेने अगर अनिच्छेंनं 


२९८ समाजसनाचर्‍या घ्येयतारा 


स्वत्वाला, स्वातंत्याला आणि स्वामिमानाला पारखीं होऊन निमूटपर्ण 
अकषियन तत्त्वज्ञानापटं मान लववितील अशी आजची परिस्थिति आहे. 
त्यांनीं तशी बिनतक्रार मान झकवली नाहीं तर रशियाल्क तीं राष्ट 
आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर आत्मसात करावीं लार्गतील, म्हणजे 
कोणत्याहि परिस्थितींत ह्या छोट्या राष्ट्रांचे पुढील दहार्पांच वर्षोत स्वतंत्र 
अत्तित्व राहणार नाहीं ही गोष्ट मात्र सत्य आहे. ह्याचा अथ जगाच्या पाटी- 
धरील सारीं छोटीं छोटीं राष्ट नामशेष होऊन प्रचंड प्रमाणावर 
श्‍ंडराज्यंच अस्तित्वांत येतील. अखेर एकछत्री सत्ता स्थापन करण्याकरितां 
झा खडाखंडांच्या टढाया होतील, ह्या युद्धांचा शेवटसुद्धां एका खंडाचा 
जय व दुसऱ्याचा पराजय असाच लागणं अप(रेह्वाय आहे. अक्षा तऱ्हेनं 
सखंडाखंडांतील युद्धांचा शवट होऊन प्रथ्वीवर कोणत्या तरी एका विचार- 
छरणीचा विजय झाल्यावर तरी जर्गांत सुख नी शांतता नांदेलळच अशी 
शाती नाहीं. एथ्वीवरील मानवीसमाजांत शास्त नी शासित असे जे 
होन भाग पडतील त्यांत मतभेद उत्पन्न होऊन पुन्हा मतांमतांतीळ 
भांडणं विकोपाला जातील ही भीति आज अखिल मानवजातीपुढं उभी आहे. 
स्वयंपूर्ण, स्वयंशासित आणि स्वसंतुष्ट राष्टांचा जगांत उदय झाल्या- 
शवेरीज हीं जगांतील सवसंहारक युद्ध थांभगं अशक्य आहे ह्या विचारसरणीवर 
आजचं आयोवतोतील राज्य सुरू झालं आहे. स्वतःची मानसिक उन्नति 
साधून जागतिक मानवजातीशीं प्रेमानं वागायचे आणि आपल्यासकट 
ज़ग्रावरील लहानथोर शानीअज्ञानी मानवजातीला सुखी करण्याचं ध्येय 
आजच्या दिंदुस्थानांतील ज्ञात्यांच्या नजरेपुढे आहे. आज निःशस्त्र 
हिंडुस्थाननं स्वातंत्र्य मिळविलं, त॑आत्मसात्‌ केळे नी पाहवी शक्ती- 
वर मात केली, हे जगाला स्पष्ट कळून चुकलं आहे. हें स्वातंत्र्य 
मिळदिण्याकरितां दिंदुस्थाननं मशीनगन्सचे कारखाने काढले नाहींत. 
ब्रिमानांतून बॉम्बवषांव केला नाहीं, रॅकेटसूच्या सहाय्यानं इात्रराष्टां- 
तीळ मानवतेचा अमानुषपणानं संहार पण केला नाहीं. उलट आयो- 
बतोतीळ नेत्यांनी शत्रेवर प्रेमाचाच वर्षांव केला. आपल्याला ज्यांनीं 
सआजवर गुळाम म्हणून वागविल त्यांच्या अज्ञानाची कींब करून 
परमेश्वरा, त्यांना क्षमा.,कर. कारण ते काय करताहेत ह्याची त्यांनाच 


गी उदयाचा 1 न्यु ११८ हह थोगं कर १” भू . र्र्‌ हिं ह 
याचा श्‌ 


जांगीब नाही, ! अशीच परमेश्वराजकळ आपल्या शत्रूंच्या बंतीनं प्राथना 
केळी, सत्याच्या मात्र आग्रह धरिला, मनाने खुदधां शभरची क्षी हिंता 
केली नाही. आपल्यावर जुलूम करणाऱ्या शास्त्यांच्या मनांत बदळ घड. 
बून आणण्याकरितां स्वतः देहदंड भोगला. आत्मझद्धीनं जेत्यांची मर्म 
जिंकलीं, हा मानसिक विजय जगाच्या इतिहासांत अद्वितीय आहे. ह्याच 
मानसिक विजयाच्या घुद्ध भूमिकेवरून हिंदुस्थानांतील आदश नेते पर-. 
चक्ताच्या आक्रमणाला तोडीस तोड अशी स्वराष्टीयांची आघाडी निमाण 
करून आणि त्याचवेळीं स्वतः परराष्टावर ओक्रमण करण्याचं मनांत सद्धा 
न आणतां त्यांना आपल्या*चप्रमाणं सामर्थ्यवान बनविण्याच्या ध्येयानं,. 
मानवजातीची अभिनव मांडणी करण्याला आज तयार झालें आहेत. 
ह्या नव्या तत्त्वाला तनमनधनानं हातभार लावणं इं प्रत्येक हिंदवी 
व्यक्तीचं आद्यकर्तन्य आहे. ही आपल्यावरील सर्वश्रेष्ठ जबाबदारी 
पार पाडण्याकरिता आपण सर्वानी काय केलं पाहिजे ह्याचा आतां 
विचार करू या. 

आपलं गेलेलं स्वातंत्र्य परत मिळविण्याकरितां आपल्या नेत्यांनी घरा- 
दारावर अक्षत ठेविली, वैयक्तिक स्वार्थांवर लाथ मारली, प्राणांची खरात 
केली, ह्याच स्वातंत्र्याच्या प्रासतीकरितां हिंद्बीसमाजानं सुद्धां बरा'च त्याय 
केला आहे. आपण ह्या सब गोष्टी स्वातंत्र्यप्रासीकरितां केल्या. पण आळ 
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं असल्याने यापुढे त्यागाचं निशाण हाती 
घेण्याची आपल्याला जरुरी नाहीं अश्टी विचारसरणी, आपण स्वातं 
त्याच्या उंअरठ्यावर असतांनाच आपर्ल्यांत फोफावू लागली, आपणे 
आपल्या मानसिक सामथ्यांच्या जोरावर जे स्वातंत्य आज मिळवू कळी 
तै स्वातंत्य जर आपल्याला कायम टिकवायचं असेल तर ज्या विचार: 
सरणीच्या जोरावर आपण ईं स्वातंन्य मिळविलं त्या विचारसरणीचा 
फेलाव करून, आपल्याचप्रमाणं स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या किंवा असळेळं 
स्वातंत्र्य टिकविण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या जगांतील इतर हा 
राष्टांना आपल्या उदाहरणाने योग्य मार्गदर्शन करण्याची ज 
आपल्यावर आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळताच जर आपण इंतर 


"ल्न 


जातीवर आपल्यावर पूर्वी होत असलेल्या (ैकिशीप्रम 





3. (1 _ समाजमनाचा घ्येयतारा 


छागलों तर आपली ही नवी विचारसरणी फक्त आपल्या अडीअडचणी- 
पुरतीच होती असा आरोप आपल्यावर केला जाईल, अखिल मानब- 
जातीच्या कल्याणाकरितां नव्या जागतिक तत्त्वज्ञानाची जी अभूतपूर्व 
उठावणी आपल्याला करावयाची आहे तिचा अंकुर दिसू लागढो, न 
लागतो इतक्यांतच तो खुडून टाकण्याने इतरांच्या हिताची आणि त्याच्या- 
बरोनरच स्वतःच्या हिताची सुद्धां राखरांगोळी'च होणार आहे, म्हणून आज- 
पर्यत चाळीस कोटि हिंदवासीयांच्या स्वातत्र्याकरितां आपण जो त्याग 
केला त्या मानाने अखिळ मानवजातीच्या हिताकरिता जो त्याग यापुढं 
आपल्याला करावा लागणार आहे तो त्याग कितीतरी पटीनं अधिक आहे. 

सामर्थ्येटिकावाच्या ( 5७ ॥॥५०॥ ० ॥॥९ 1101651 ) तत्त्वाचा आज 
आपल्याला नव्या अर्थानं प्रचार करावयाचा आहे. बलवान समाजच 
ह्या एथ्वीवर जिवंत रह्वायला योग्य आहे, म्हृणजे बलवान समाजानं दुबेलां- 
वर अतिक्रमण करावं, त्यांना आपले गुलाम बनवावं, वेळ पडल्यास त्यांना 
पृथ्वीच्या पाठीवरून नामशेष करून टाकावं ह्या अर्थानं हं सामर्थ्य- 
टिकावाचं तत्त्व जगावर फक्त एक व्यक्ति शिक राहीपर्यंत अपूणच 
राहील. ह्याच्या ऐवजीं एथ्वीच्या पाटीवरील बलवान समाजानं, स्वतःच्या 
उदाहरणान, जगांतील साऱ्या दुबळ्या समाजांना आणि व्यक्तींना बल- 
झाली होण्याःची शिकबण देऊन त्यांनाहि आपल्याचप्रमाणे बलवान 
बनविण्याचे भ्रय घेतलं तर सारे समाज नी साऱ्या व्यक्ती बलवान होऊन 
शामय्ये टिकावाचं हे तत्त्व अपूर्णे न राहतां खऱ्याखुऱ्या अर्थानं पूर्ण 
होइल. जें जे आपणासि ठावे । तें तें इतरासि शिकबावें । शहाणे 
करूनि सोडावे । सकळजन । ह्या स्वामींच्या उपदेश्ाप्रमाण अखिल 
मानवबीसमाजाला सामथ्येवबान बनवून साऱ्यांनाच सारख्या हक्कानं ह्या 
पृथ्वीच्या पाठीवर प्रेमाने, बरोबरीनं, मित्रत्वाच्या नात्याने नी गुण्या- 
गोविंदानं नांदता येईल ह्या विचारसरणीःची सत्यता आपल्याला जागतिक 
समाजाला पटवून द्यायची आहे. ह्या प्रचंड कायोकरिता आपल्याला 
करावा लागणारा त्यागहि तितकाच प्रचंड असला पाहिजे 

आजच्या आरयावतीतील समाजाला त्यागाचे घडे देणं म्हणजे हातीं 
दिवा घेऊन सूये दाखविण्याइतकंच. हास्मास्पद आहे. तरी पण त्यागा- 


संबंधींचं पुनःपुनः विवेचन केल्यानं आपल्या हिंदवासीयांचं त्यागाचे तत्त्व 
अधिक पक्कं होईल, अधिक उज्ज्वळ होईल, अधिक सामर्थ्यवान होईल, 
प्रथमतः समाजांतील बुद्धिवाद्यांनीं आपल्या बुद्धीचा त्याग केला पाहिजे 
बुद्धीच त्याग करायचा मार्ग अगदीं वेगळा आहे, आधीं आपल्या बुद्धीच 
सामर्थ्य जितकं वाढवितां येईल तितकं वाढवून बुद्धीचा परमोच्च बिंदु 
गांठायचा आणि मग ह्या बुद्धीचा उपयोग फक्त मानवीसमाजाच्या हिता- 
करितां, मानवीसमाजाच्या प्रगतीकरितां, मानवीसमाजाच्या सुखक्यांती- 
करितां आमरण करायचा, हाच सवेभरेष्ठ त्यागाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. 
हा त्याग करणं अतिशय अवघडहि आहे. 

बेदकालीन कालखंड सोडल्यास आपल्याला त्यानंतरच्या प्रत्येक काल- 
खंडांत असंच आदळून आलं आहे कीं बुद्धिवारदयांचा समाजानं कितीहि 
हेवा केला, बद्धिवाद्यांना खालीं ओढण्याचे कितीहि प्रयत्न झाले, ह्या 
अल्पसंख्याक बुद्धिवाद्यांचे समाजाने कितीहि हाळ केळे तरी ह्या मूठभर 
बुद्धिवादी समाजानं साऱ्या बहुसंख्य समाजावर आपलं वर्चस्व आजवर 
कायम ठेवलं आहे. जगांत सदासर्वकाळ बुद्िवाद्यांचीच सत्ता नांदत 
आली आहे. वेदिक काळांतसुद्धां हे बुद्धिवादीच समाजाचे अग्रणी होते, 
पण त्यावेळच्या बुद्धिवाद्यांनॉीं आपण समाजसमुद्रांत मिसळून जाऊन 
आपल्या प्रचेड त्यागानं समाजाला योग्य वळण लावलं, 

अद्याच तऱ्हेचे बुद्धिवादी त्यागसप्राट विसाव्या शतकांतील नव्या हिंदवी- 
समाजांत निमाण झाले पाहिजेत. आज आययांबवतांतील सवे बुद्धिवाद्यांनीं 
आचीनकालच्या कघिमुनींप्रमाणं अलौकिक मानसिक सामथ्यांची आरा- 
चना करुन, त्या आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर अखिळ मानवजातीला 
प्रगतीची पवित्र श्रिकवण, स्वतः बाजूला राहून, दिळी पाहिजे, साऱ्या 
अधिकाराच्या जागा स्वखुषीनं, प्रेमाने नी नम्रपणानं समाजाच्या इवाळीं 
करून त्यांनीं निःपक्षपाती सल्लागाराची भूमिका आपल्याकडं घेतली 
'पाहिजे, शासनकत्यींना कोणतीहि अडचण आली तरी त्या अडचणींतून 
शाहेर पडण्याचं योग्य मार्गदर्शन करण्याचं निस्वार्थी नत त्यांनीं स्वीका- 
अळं पाहिजे, साऱ्या समाजांतील बाळमने तयार करण्याचं काम निईेतक 
खडी त्यांनीं केळे पाहिन, आपळे मन. कोणत्याहि. स्वार्थानं ै 





श्श्र समाजसनाचा प्येवतारा 


होऊं नये म्हणून त्यांनीं समाजांतल्या अगदीं तळच्या बगाळा मिळतं 
झसंलेल्या अन्नवसञावर तृत राहून आमरण समाजसेवेचं  असिघारावत 
मआचरणांत आणण्याची 'शपथ घेतली पांहिजे, ह्या बुद्धिकृद्यांच्या कुटुंबी 
यांची जबाघदारी शास्त्यांनीं आपल्याकडं घेतली म्हणजे ह्या बुद्धियाय़ांना 
ह्या जगांत मानसिक सामधथ्यांच्या जोरावर स्वतः अशात राहून समाज" 
शेवेच जं कार्य करतां येईल त्या कार्याला जगाच्या पाठीवर दुसरी तोडच 
मिळणार नाहीं, 

पैशाच्या, कीर्तीच्या, अधिकाराच्या कोणत्याहि स्वार्थी कल्पना ह्या 
नव्या घटनेत शक्‍य नसल्यानं ह्या बुद्धिवाद्यांचा सला सतत नैतिक. 
बंघनावर आधारला जाऊन समाजाच्या अंतिम हिताळा पोषकच होत 
राहील, बुद्धिवाद्यांच्या ह्या त्यागाबरोनर त्यांचा साघला जाणारा स्वार्थ 
फारच उच्च दजाचा आहे. मानसिक एकान्त साधण्यांत त्यांच्या साम- 
थ्यांची जी उठावणी होईल ती कोणत्याहि सामथ्योला खालीं पहायला 
ळावील, एकदां मनाचे सामथ्ये निर्माण झाल्यावर त्याच्या जोरावर 
त्यांना सारा समाज आपलासा करतां येईल, समाजावर प्रेमाची हुकमत 
ग्राजविठां येईल. सारा समाज त्यांच्याकडं सतत आदरानंच पहात 
राहील, याहिपेक्षां मोठा स्वाथे म्हणजे मानसिक एकतानर्तेत राहूनं 
त्यांना जे आत्यंतिक सुख मिळेल ते सुख समाजांतील कोणत्याहि 
सामान्य व्यक्तीच्या कधींदि अनुभवाला येणार नाहीं. एकदां काँ 
हा वुद्धिवादी समाज ह्या आत्यंतिक सुखावर अधिष्ठित झाला कीं 
ह्या जगातील सारीं सुखं, सारं ऐश्वर्य, सारा अधिकार त्याला तुच्छ वाढूं 
छागेल. उंच्वी कपड्यालच्यांत जे सुख नाहीं, स्वतःच्या मालकीच्या मोटरी 
उडविण्यांत जे सुख नाहीं, समाजांतील ऐहिक मानभरातबांत सद्धा जे सुख 
क्रघींहि अनुभवायला मिळणार नाहीं, अश्या तऱ्हेच्या चिरंतनसुखाचा झे 
धुद्धिवादी समाज एकमेव भोक्ता झाल्यानं जो कधींहि कोणालाहि साधता 
म्रेणार नाहीं अश्या तऱ्हेचा भेष्ठ स्वार्थ साधतां साधतां परार्थ म्हणजे समाजं- 
हित साधतांना झा बुद्धिवादी समाजाला जो आनंद होईल तो आनंद निनंर्‌ 
चोड'च राहीळ, ह्यानंतर समाजांतील सत्ताभारी लोकांच्या त्यागाचा आपल्याला 
विचार करावा. ढागेळ, कोणत्याहि समाजांत बुद्धिवायांनी. घान दिळेल्कॉ. 


ह्याचा लॉग र्क 


शोसननियमांची अम्मलबजावणी ह्या सत्ताधारी लोकांकडं असते. समाजाला 
अँतत्मवृत्तीपाचून परावत्त करणे, समाजानंच समाजाच्या सुस्थितीकरिता 
केलेले कायदे समाजाला पाळायला लावणे, निर्बध घाब्यावर बसविणाऱ्यी 
कोणत्याहि व्यक्तीला निर्विकारमनाने न्यायासनासमोर खेचणं हीं कॉर्मं झा. 
सत्ताधाऱ्यांची असतात. समाजांतील सत्मवत्त लोकांचे समाजांतील 
असत्मवत्त लोकांपासून रक्षण करण्याची जबाबदारी ह्या अधिकाऱ्यांची 
असते. ह्या अधिकाऱ्यांना समाजावर अनिंबेध हुकमत गाजवितां यावी 
म्हणून समाजाला शासन करण्याचे साध्या लाठीमारापासून तो गोळीनारा- 
पर्यंतचे सर्वाधिकार ह्यांना समाजानं दिलेळे असतात 

दुर्दैवाने आजच्या समाजांत ह्या अधिकारीवगोकड्रून आपल्या सत्तेचा 
स्वाथाघतेनं दुरुपयोगच केला रोळेला आढळतो. सजनांचा प्रतिपाळ कर- 
ण्यांचं आपलं त्त पाळण्याऐवबजीं हे स्वार्थी अधिकारी आमिषाच्या 
आशेनं नेहमीं दुर्जनांनाच पाटीशीं घालीत असलेले दृष्टीस पडतात. 
आजकालचा नव्वद टक्के अधिकारीवर्ग लाचलचपतीला आळा घालण्या-- 
ऐवजीं स्वतःच लाचलचपतीला लालचावलेला असतो. जगांत होणाऱ्या 
अन्यायावर दडपण आणण्याऐवजीं अन्यायानं स्वार्थ साधण्याच्या प्रयत्नोतः 
'वोषीस तास डुबून गेलेळे हे अधिकारी पाहिले म्हणजे समाजांत 
अधिकारी नसतील तर समाज अधिक सुखानं नांदेळ असं बाहू. 
लागतं. अनीतीनं अंतर्बाह्य पोखरलेल्या. ह्या अधिकाऱ्याच्या मना- 
वरील अनीतीचं दडपण इतकं असह्य झालेलं असतं कीं ह्या मनाच्या 
आंतरिक बोचण्या कायमच्या गाडन टाकण्याकरितां त्याला मनावर 
मद्याचा मारा करावा लागतो. दारूंनं धुंद असलेल्या ह्या अधिकाऱ्यांना 
मांसमच्छराची खंत नसते. अक्या तऱ्हेनं चोबीस तास अनीतीच्या खाते* . 
यांत लोळणारे आजचे स्वार्था अधिकारी समाजाला डोईजड झाळेळें 
आहेत, ह्यांच्या अनीतीला आळा घालण्याकरिता जितके जितके कडक. 
कायदे केळे जातात तितका तितका हा अधिकारीवर्ग अधिकांधिकष्यं 
बैकांवदेशीर बनत जातो, न्यायान्यायाचे, धूळफेकीचे, पळवाटीचे सारें 





सश समाजमनात्या ध्येयतारा 


'हिरांनीं काठोकाठ भरणं ह्याच्या तळहातचा मळ आहे नुसता, दिवसा 
'दवळ्या एकाद्या ग्रइस्थाच्या खिश्ांतीळ भारी किंमतीच्या, नोटांवर डला 
मारायळा लावून त्या खिसकापूकडून प्राप्तीचा अर्धा वाळा घेतल्यानंतर 
साक्षीपुराव्यानिशीं एकाद्या निमेल मनाच्या खेडुतावर खिसेकाषपणाचा 
खोटा आरोप लादून त्याला समाजांतून कायमचा उठवून लावायला हेच 
समाजकंटक कारण होतात, एकाद्या राजपुत्राला विषप्रयोग करण्या- 
करितां विषाची बाटली पुरवून त्या राजपुत्राच्या प्रेताची भारंभार 
सुवणतुळा इतक्या सोन्यावर डला मारल्यानंतर फिरून साक्षीच्या 
 बेळीं निःपक्षपातीपणानं हृदयाक्रियेचा निकाल देणारे उलय्या काळ- 
जांचे हेच अधिकारी शरीरशास्त्रविश्ारद म्हणून समाजांत वर मन 
करून वावरत असलेळे आपण प्रत्यही पाइतों. दारूच्या धुंदींत 
आपल्याच धांवत्या मोटरीखालीं अनाथ अर्भकाला चिरडून फिरून त्याच 
अभकाविरुद्ध बाजू चकल्याच्या साक्षीपराव्याची उठावणी करून आपणच 
दिवसाढवळ्या केलेल्या खुनाच्या रक्तानं रंगळेळे आपले हात स्वच्छ धुवून 
हे बहाद्दर मोकळे होतात. ह्यांना जनमनाच्या रोषाची खंत वाटत नाहीं, 
आपल्या कर्तव्याची जाणीव ह्यांना अस्वस्थ करीत नाहीं, आपल्या दृद- 
या*चे वाढते ठोके ह्यांना अमानुषपणापासन पराडूत्त करूं शकत नाहींत 
इतके हे पाषाणद्धदयी अधिकारी निर्ढांवलठेले असतात. ह्या अधिकाऱ्यांच्या 
मनावर कोणत्याहि दहरतीचा परिणाम होत नाहीं. कोणत्याहि कायद्याला 
हे भीक घालीत नाहींत, शासनकत्याचा बदल ह्यांच्या बेडर मनाला पाझर 
फोडूं शकत नाहीं 

त्यागाच्या शिकवणुकीशिवाय ही रुळावरून घसरलेली गाडी फिरून 
-रूळावर येणं दक्‍य नाहीं, अधिकाऱ्यांनी स्वाथीवर लाथ मारायला दिकळे 
पाहिजे, समाजाला ह्यांनी सदासबेकाळ आपल्या पोटच्या मुलाप्रमाणं 
“सांभाळायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या अधिकाराचा उपयोय 
करण्यापूर्वी * दहा गुन्हेगार सुटले तरी हरकत नाहीं, पण एकाहि निरपराध 
-व्यकीला माझ्या अधिकाराची झळ लागतां कामा नये? हं न्यायदानाचं 
-आवतत्व त्यांनीं सतत डोळ्यापुढे घागविळं पाहिजे. ह्यांच्या मर्नांत बदळ 
अडवून आणण्याची ताकद फक्त अुद्धिवार््यांचा मानसिक सामर्थ्यातच 





सदयाचा तयाग 


असल्यानं त्यागी बुद्धिवा्यांची मानसिक आघाडी ह्याच्याविरुद उमी 
करून ह्या अधिकारीवर्गात त्यागाची मशाळ सतत तेवत ठेवण्याचा. 
कसोशीनं प्रयत्न झाला पाहिजे 

ह्यानंतरची त्यागाची शिकबण समाजांतील भांडवलदारांना दिळी. 
गेळी पाहिजे, आपल्याला मिळालेला सारा पैसा समाजाच्या मालकीचा 
आहे ह्याची सत्यता ह्या भांडवलदारांना पटवून दिली पाहिजे, परकीय 
सत्तेचं जडजोखड मानेवर असतांना, ह्या परकी सत्तेला गांजण्याकरितों, 
परकी सत्तेचे कायदे कायंदेबाजीनंच उधळून लावतां येतात ई सिद्ध 
करण्याकरितां, अडचणींत सांपडलेल्या परकी सत्तेला खिंडींत गाठून 
तिला कायमची गाडण्याकरितां ह्या भांडवलदारांनी आपल्या'च गरीब- 
युरीञ बांधवांची अन्नवस्त्राच्या बाबतींत केलेली नाडणूक आपल्या पूणे 
परिचयाची आहे. अस्तित्वांत असलेळे कायंदे पद्धतश्ीरपणानं मोडून 
आपण मिळविलेल्या उमाप संपत्तींतला कांहीं थोडा हिस्सा रांष्ट्कार्या- 
करितां खर्ची टाकून ह्या भांडवलवाल्यांनीं राष्ट्राकरितां केलेल्या त्यागा'चा 
देखावा अद्याप आपल्या नजरेआड झालेला नाहीं. | 

पण आज जुना जमाना पालटला आहे. आज हिंदुस्थानांत इिंदु 

स्थानच्याच लोकांचे राज्य आहि. हिंदुस्थानला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिल्याची 
विलायती धोषणा अद्याप आपल्या कानांत दुमदुमते आहे. असं असून 
सुद्धां ह्या भांडवलदारांच्या मनांत अद्याप बिलकुळ पालट झालेला नाहीं, 
इतकंःच नव्हे तर परकी सत्तेच्या अंमळाखालीं असतांना आपण राष्ट्रीय- 
सभेला दिलेल्या तुटपुंज्या देणग्यांच्या भांडवलावर व्यापारी दृत्तीतं पूर्वी- 
प्रमा्णच गरीनगुरिबांची नाडणूक करण्याचा आपला इक्क प्रस्थापित 
करण्याचा ते आज कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. निवडणुकांदून 
कॉंग्रेसला यश मिळवून देण्याची कतंबगारी आपण केली असल्याने 
झा आपल्याच लोकांच्या राजवटींत आपली व्यापारी पिळणूक पूर्वी. 
प्रमाथच चाळू रहाणं हा आपला हकक आहे, असा त्यांचा दावा 
महि, आज आपण निवडून दिलेळे लोक राज्य करताहेत तरी. त्यांना 
मदत करण्याकरितां, त्यांची राजवट यशस्वी करण्याकरितां साऱ्या व्यापा 
ऱ्यांनीं एकत्र येऊन आपल्या देशांत असळेल्या . धान्याचा कणनकग, 


शड समाजंभनीचा व्येयतारा 


कोपडाचा तुकडान्‌ तुकडा एकत्र करून अगदीं मामुली नफ्यावर त्याची 
समाजांत वाटणी करण्याची जबोबदारी आपल्या शिरारर घेण्याऐवजी 
काळ्या बाजाराच्या मार्गानं हे मांडवलवाले नव्वद टक्के भेहुजनसमाजाच्या 
शिव्याशयापांचे घनी होताहेत, परकी सत्तेखाली असतांना आपल्याला 
मिळणाऱ्या फायद्यांतला नव्वद टक्के फायदा निमूटपणे सरकारच्या इवालीं 
करणारे हेच भांडवलवाले आपल्या हिंदवीसरकारनं गरीबगुरीब जनतेच्या 
कल्याणाकरितां भांडवलवाल्यांवर लादलेल्या नव्या कराचा निषेध करताहेत,. 

ह्या भांडवलदारांच्या मनांत आमूलाग्र पाटट झाला पाहिजे, बहुजन- 
समाजाच्या सखांतच आपलं सुख सामावलेल आहे, ह्याची सत्यता 
त्यांना पटली पाहिजे. आपल्या राष्टीय सरकारला तनमनधनानं मदत 
केल्याशिवाय हिंदुस्थानचे स्वातंत्य चिरस्थायी होणं शक्‍य नाहीं ह्याची 
जाणीव भांडवलबाल्यांत निर्माण झाली पाहिजे, कांही दिवस फायदा 
मिळाला नाहीं तरी हरकत नाहीं, थोडीबहुत स्वतःला झळ लागली तरी 
बेहत्तर, पण आमच्या देशबांधवांना आम्ही अन्नवस्राची तरी निदान 
बाण पडूं देणार नाहीं. अशा हिरीरीने सारे भांडवलवबाले पुढं 
यायला पाहिजेत. स्वाथे साधण्यांत ज॑ सख असतं त्यापेक्षां 
स्वार्थत्यागाचं सुख अनंतपटीनं अधिक असतं ही गोष्ट त्यांच्या मनाला 
जाऊन भिडली पाहिजे. हीं घरं माझी, हीं होतं माझीं, ह्या बागा माझ्या 
मालकीच्या, बँकेत माझ्या नांवावर असलेले हे लाखो रुपये माझे आहेत 
असं म्हणणारा भांडवलवाला, ह्यांतील कोणत्याहि वस्तूचा खराखुरा मालक. 
नाहीं. साऱ्या मालकीच्या बस्तू जिथल्यातिथे सोडून प्रत्येकाला एक 
दिवस, अनिच्छेने कां होईना, ह्या जगाला कायमचा रामराम ठोकांयचा 
आहे ह्याचा आपणा सवोनाच विसर पडलेला असतो. आपल्या 
मालकीचा सुतळीचा तोडा सद्धा अखेर आपल्याबरोजर येत नाहीं ह्या 
उज्ज्वळ विचारसरणीचा मनांत प्रकाश पडल्याशिवाय त्यागाची अबींट 
गोडी निमोण होणे शक्‍य नांही. उभ्या नजरेच्या टापूत सुद्धां येणार 
नोंदही इतक्या अमयांद जागेची आपली मालकी असतांना अखेर ज्यां 
खागेवर हा देह निश्चेष्ट पडतो ती साडेतीन हात जागा सुद्धां खरीखुरी: 
खऑर्पस्या मालकीची रद्दात नाहीं झाची प्रत्येक व्यक्तीला खात्री पंटलीः 








र्‌ 


असून सुद्धां मानवी इव्यासाला सीमा रहात नाहीं. आधिमौतिक पाया: 
खर उभारढेल्या पाश्चिमात्य विचारसरणींत हाच एक मुख्य दोष आहे. 
६ घळी तो कानर्भपेळी / क्षा तत्त्वज्ञानाचा उगम ह्याच असीम इब्यासांतून 
झालेला आहे. है असह्य विचारसरणी गाडून समतासाम्राज्याचा पाया 
घालायचा असेल तर ह्या भांडवलवाल्यांनीं त्यागाला तयार व्हायला पाहिजे, 
उमाप संपत्तीचे माठक असलेल्या ह्या भांडबलवाल्यांची धनेच्छा 
कमी होत नाहीं तिथं दारिद्याने चौफेर गांजलेल्या किसान-मजरांना ही 
घनेच्छा सतावन सोडत असेल ह्यांत आश्वये नाही. आज हे किसान 
मजूर कशावरच संतष्ट नाहींत. कमींत कमी काम आणि जास्तींत जास्त 
वेतन हें त्यांचे ध्येयवाक्य झाळें आहे. ह्यांची पगारवाढीची मागणी वर- 
चर वाढतच चालली आहे. ह्या वाढीची कमाल मर्यादा कोणती ह्याचा 
विचारच द्वोत नाहीं. भांडवलबाल्यांच्या नी मजरांच्या परिस्थितींत 
जोपर्यंत फरक दिसत राहील तोपर्यंत ही मागणी वाढतच राहणार 
अशीं स्पष्ट चिन्ह, प्रत्यही होणाऱ्या मालकमजुरांच्या लढ्यांवरून 
आपल्याला दिसत आहेत. आजची मागणी पुरी होते न होते तोंच 
दुसऱ्या मागणीला सुरवात होते. दुसऱ्या मागणींतून तिसऱ्या माग- 
णीचीं बीजे विखुरलीं जातात, संप होतात, जाळपोळ होते, ठटाढळूट 
होते, गोळीबार होतो आणि मग अखेर ही संपाची वावटळ थंडांवते 
राष्ट्राष्टरांतीन अडचणीच्या परित्थितींत निर्माण होणारी युदधे॑ आणि 
आर्थिक विषमतेवर उभारलीं जाणारीं हीं वगयुडध समाजांत कधीहि न 
थांबणारी आहेव असं आजच्या परिसत्थितीवरून वाटतं. ही अनिवार 
'घनेच्छा सोडून मजुरांनीं अधिक कार्यक्षम होण्याचं ध्येय आपल्या नजरे- 
पुढं ठेविळं पाहिज. मागणी कमी असलेल्या कालांत जो क्रिखान 
आपला माळ निवडून बऱ्यावाईट मालाच्या निरनिराळ्या राही 
करीत असे तोच किसान, आज माठाला बेसुमार मागधी 
असल्याने, वाईंटांतळा वाईट माळ पोत्यांत भरून धान्यांव बुद्दाम 
मिसळलेल्या काळ्यामातीची सुद्धां धान्याच्या बरोबरीनं किंमत घेतो. आहे 
निदळाच्या धासावर जगांतील संपत्तीचे उत्पादन आपणच करू, शकतो. 
का: मेहूंमाव झा किसांतमजरांच्या मनांत सतत उसळत राहिल्यान 








 इशट. समाजमनाचा य्यंयतारा 


संग्रानांतील इतर कोणत्याहि व्यक्तीपेक्षा आपणच भ्ेष्ट आहोंत अश्या 
कल्पनेनं समाजांतील इतर व्यक्तींबद्दळ ह्याच्या मनांत निमाण झालेल्या 
अनादर, द्वेष, तुच्छता इत्यादि भावनांचा त्याग करायठठा त्यांनीं शिकले 
पाहिजे, मांडवलवाल्यांना प्रेमाने जिंकायचा त्यांनीं प्रयत्न केला पाहिजे. 
आपलं कतंव्य कसून करण्याचं मरत त्यांनीं स्वीकारलं पाहिजे. समाजांतील 
इतर कोणत्याहि व्यक्तीपेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत हे सिद्ध करतांना त्यांनीं 
हीन नी हिणकस मोठेपणाच्या कल्पनांचा त्याग करून स्वतः उच्च 
भूमिकेवर उभं राहिलं पहिजे, 

यशाची गुरुकिली ह्या बहुजनसमाजाच्या हातीं आहे. पण मानवी- 
समाजाच्या सुखाचं ध्येय आपल्याला गांठायचं असेल तर समाजांत 
आपल्या वाट्याला आलेली कोणतीहि लहानमोठी कामगिरी यशस्वी 
रीतीनं पार पाडण्याची आच प्रत्येकाला लागली पाहिजे, समाजांतील 
सारे घटक सारख्याच दर्जाचे आहेत हें जरी खर असलं तरी समाजाचा 
ग्राडा सुरळीत चालायचा असेळ तर समाजांतील साऱ्या खालवरच्या 
घटकांनीं आपल्यावर समाजानं टाकलेली जबाबदारी आपापली पायरी 
संभाळूनच पार पाडणं जरूर आहे ही शिकवण समाजांतील प्रत्येक 
व्यक्तीनं आत्मसात केली पाहिजे. कृत्रिम सोंद्योपासनेनं आपलं 
शरीर सजविण्यापेक्षां साध्या पण स्वच्छ पोषाखाआड असलेल्या 
त्याग, कर्तव्यनिष्ठा, समाजहित इत्यादि गुणांनीं समाजांतील प्रत्येक खत्री- 
थुरुष व्यक्तीनं आपलं मन मनोहर बनविण्याचा निश्चय केल्यास समा- 
जाचा उत्कर्ष साधायला कितीसा वेळ लागणार आहे ? इमारतीच्या 
पायांत गाडलेळे दगड जितके महत्त्वाचे आहेत तितकेच इमारतीच्या 
मध्यभागीं डौलाने डोकावणारे चौकोनी चिरे महत्त्वाचे आहेत. इमारती- 
वर चढबिलेल्या कळसामध्ये भार सोसण्याचं सामथ्ये नसलं तरी इमार- 
तीच्या सोंदर्यांची पूर्णता साधण्याचं काम त्याचें आहे. पायांतल्या 
दगडांनी आपल्याला गाडून घेतल, मधल्या घडीव चिज्यांनीं आपल्याठा 
घडवून घेऊन आपल्यांत संघटनेचं सामर्थ्य निमोण केळं आणि कळसानं 
इमारतींत सौंदर्य ओतलं, साऱ्यांनी निरपेक्षषद्धीन आपापली कामंगिरी 


द्याचा त्याग २३९६. 


बजावली म्हणूनच डौलदार इमारत चिरस्थायी झालेली दिसते, तीच्य 
स्थिति मानवीसमाजाची आहे. 

समाजांतीठै, साऱ्या व्यक्तींनी आपल्या नजरेपुंद एक ध्येय . ठेविल्या- 
शिवाय,समाजाची योग्य उभारणी होत नाहीं. आज पाश्चिमात्य देद्यांतीळ 
ज्या ज्या लोकानीं समाजसुधारणा हे ध्येय आपल्या नजरेपुदं ठेविलं तीं ती 
राष्ट अवघ्या एका पिढीच्या कालांत बलवान बनलीं असा इतिहास आपल्या 
नजरेसमोर आहे. अगदीं अलीकडची उदाहरणं घ्यायची झाल्यास जपान- 
सारखं राजाला देव मानणारं राष्ट्र अवघ्या वीस वर्षात आपल्या राजाच्या 
एकछत्री अमलाखालीं साऱ्या जपानी समाजाची प्रगति करूं धाकले, 
ररियासारख्या झारझाहीनं गांजलेल्या देशानं समाजवादाचं व्येय आपल्या' 
नजेरेपुदं ठेवून पहिल्या बीस वर्षोतच झारशाहीचा समूळ नाश करून 
दुसऱ्या वीस वर्षात प्रगतीचा इतका उच्चांक गाठला कीं, आज पृथ्वी 
वरील पांचचचार सामथ्यैबान राष्टांत त्याने मानाचं स्थान पटकावलं 
आहे. ञरमनराष्टानं आपल्या समाजा पुढं ठेवलेलं ध्येय इतकं जाज्वल्य आहे 
कीं, गेल्या तीस पस्तीस वर्षात त्या राष्टाने जागतिक मानवी समाजाला 
दोन वेळां जबरदस्त हादरा दिला. पहिल्या लढाइंत जर्मन राष्टाचा 
पुरेपूर धुव्वा उडाल्यानंतर सुद्धां एकध्येयाने प्रेरित झाळेल्या जमन राष्टांत 
पुन्हा पुढल्या बीस बर्षीत पहिल्यापेक्षांहि अधिक जोमदार उठावणी झाली 
ह्याचं कारण त्या राष्ट्रांतील एकध्येयाची बलशाली भावना. 

आज आपल्या आयोवतोतील समाजानं सद्धा एका अभिनव पद्धतीनं 
आपल्या राष्टाची उठावणी केली आहे. आधिभौतिक सामर्थ्यांपेक्षांहि 
मानसिक सामर्थ्य अधिक भ्रष्ठ आहे आणि समाजांत मानसिक सामर्थ्य 
निर्माण झाल्यावर आधिभौतिक सामर्थ्यावर त्याला सहज लीलेनं दडपण 
आणतां येतं ही गोष्ट आज सिद्ध झाली आहे. पण ह्या नव्या मानसिक: 
सामर्थ्यांचं कायेक्षेत्र आपल्या जमाती पुरतं, आपल्या राष्टापुरत॑ मर्यो- 
दित नसून सारी मानवजात हं त्याचं कार्यक्षेत्र आहे. परवांच्या 
युद्धाच्या वेळीं आपल्या राष्टीय नेत्यांनी इंग्लंडच्या त्या वेळच्या मुल्य 
प्रधानांना मुद्दाम एका प्रत्रान॑ कळविले कीं आज जगांत मानसिक 
-सामथ्यांची आघाडी निर्माण करण्याची वेळ आली आहे, युदमान राष्टांतु. 





1 समाजमता'चा श्वेक्हारा 


साज आपण सामर्थ्यवान आहांत, अशा वेळीं आपण आपल्याविरुड 
-छढत असलेल्या राष्टासमोर मानसिक सामथ्योची अभेद्य आाषाडी 
द्रमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास ह्या नव्या तत्त्वशानींचा खात्रीनं 
पब्िजय होईल व हा नवा विजय अलिळ मानवजातीला वेगळं, वळण 
कावून, मानवीतमाजांत चिरकाळीन सुख नी शांतता प्रस्थापित करीळ, 
"हृ तत्त्व त्यांना त्या वेळीं पटलं नाहीं म्हणून म्हणा, ह्या नव्या तत्त्व्वानाचं 
ओष्ठत्ब आधिभौतिक उन्नतीच्या भूमिकेवरून त्यांना आकलन करितां आलं 
नाहीं म्हणून म्हणा, अगर आपल्या आधिभौतिक सामर्थ्यांच्या अभि 
मानाच्या तोऱ्यांत हे नवं तत्त्वशान त्यांना तुच्छ वाटलं म्हणून म्हणा त्या 
'बेळीं त्या कळकळीच्या पत्राचा कांद्रींच उपयोग झाला नाहीं. 


पण आज लढाई संपल्यानंतर आपण लेत्यांनीं काय मिळविले ह्याचा 
ह आधिभोतिक सामर्थ्याचे आधारस्तंभ आपल्याद्यींच ज्यावेळीं विवार 
करूं लागले त्यावेळीं त्यांच्या नजरेपुदं आपल्या समाजांत उडालेला हाहा- 
कार, आपल्या राष्टांचा झालेला नार, आपल्या राष्टवीरांचीं धारातीर्थी 
पडलेली प्रेते, आपल्या राष्टाला झालेलं डोईजड कर्ज, आपल्या समाजाचे 
विस्कटलेले संसार ह्या साऱ्या गोष्टी भेसुरपणानं उभ्या राहिल्या. समाज- 
मनाला ह्या साऱ्या नुकसानीचा इतका मयकर हादरा बसला कीं युद्धानेतर 
झालेल्या पहिल्याच निवडणुकींत ह्या युद्धपिपासू नेत्यांचे त्याने मंत्रिमंडळांतून 
उद्घाटन केळ, आर्योवतोतील एकमेव नेत्याने केलेली मित्रत्वाची सूचना 
त्यावेळीं जरी विचचारणीय वाटली नाहीं तरी ह्या नव्या विचारसरणीला 
आर्योवर्तातच वाव दिल्यास मानवीसमाजाचं कल्याण साधण्याचा प्रयोग 
ह्या विचारप्रवतकाला आपल्याच देशांत करितां येईल अशा कल्पनेने 
ईंग्लंडमघील नव्या नेत्यांनी आज टिंदुस्थानला स्वातंत्र्य दिल्याचे जाहीर 
करून ह्या तत्त्वज्ञानाला जगाच्या इतिहासांत प्रथम मानाचं स्थान दिलं 


ह्यापुढील कामगिरी आपली आहे. ह्याविळीं आपण सारे. एक झेऊंया, 
'प्रकविचारान वागे या, आणि ज्या नव्या तत्त्वज्ञानानं आपल्याला विनशखे. 
चाणि युद्ध न करितां इतर राष्टांच्या बरोबरीला नेऊन असविले त्या तत्त्व- 
झान्धळा पूर्मे वाव देण्याचा निश्रय करूं या, 





"नाहींशी केली, ज्ञुसज पाहावी शक्तीशीं ज्या विचारसरणीने आपले घ्येम 
गाटीपं्यत यशस्वी टकर दिली ती सवे सामथ्येवान विचारसरणी आपल्या 
पाठीश्लीं डमी असतांना आपल्याला परकीय आक्रमणाला भिण्याचं. कार 
णव नाहीं. अधिकारारूद व्यक्ति उद्दाम होऊन ती जर पाआत्यांच्याच 
याशवी बिचारसरणींचा फिरून अनुकार करू लागली तर ईई. आप 
नवं तत्त्वज्ञान त्यांच्याविरुद्ध सद्धां आपल्याला केव्हांहि उपयोगांत आणतां 
येईल. म्हणन कोणत्याहि मा्योतील अडचणींना न जुमानतां स्वयंपूर्ण आयो. 

वर्तांची उठावणी करण्याकरितां आपल्या शक्तिसर्वस्वा'चा उपयोग करण्याचा 
आपण दद निश्चय करूं या, ह्या स्वयंपूर्ण राष्टाच्या नव्या तत्त्वशानाच्या 
आधारावर आयौोवतीत एक वेगळी मानसिक आघाडी आपण निर्माण 
करूं शकलो आणि हिंदुस्थानांतील नेते इतर राष्टांशीं प्रेमाच्या, शांततेच्या 
नी समतेच्या चौथऱ्यावर उभे राहून मित्रत्वाच्या नात्यानं वागत असतां 
आयांवर्तात आदर्श अधिराज्याची स्थापना करू शकले तर लजगांतीळ 
सारीं छोटींमोठीं राष्ट, सारे प्रबलदुबल समाज हिंदुस्थानांतील ह्या नव्या 
विचारसरणीला धन्यवाद देतील, तिचे गोडवे गाऊं ढागतीळ, आपल्या 
राष्टांतीक समाजाला ह्या नव्या शिकबणुकीचे सामथ्ये पटवून देऊन. 
हिंदुस्थानच्या पावलावर पाऊल टाकून सुखी होण्याचा प्रयत्न करतील, 

ह सारं सिद्ध कराय'चं असेळ तर आयोवतोतील समाजानं त्यागाला 
तयार झालं पाहिजे. यापुढं समाज विशेष त्यागाला तयार होत. नाही 
याचं. कारण आपले अधिकारारूढ नेते पटकन केव्हां सत्तात्याय करवीळ. 
ह्याचा त्याला नेमच लागत नाहीं. आपल्या भांडवलदारांनीं, आपल्या. 
अधिकाऱ्यांनीं, आपल्या बुद्धिवाद्यांनी, आपल्या मज्र-किसानांनीं, आर्यो-. 
बततीतील यः्बयावत्‌ समाजधघटकांनीं, राष्टाकरितां वाटेळ तो त्याय केला 
आणि पटकन अधिकारारूढ असलेल्या आपल्या राष्टीय सर्भेत अधिकार 
त्याया'चं रणशिंग फुंकलठं तर सारा हिंदवीसमाज गुलामच्या गळामच 
राहून त्यागानं मात्र अंतर्त्रह्म होरपळून निघेळ, 

आजच्या घान्यटंचाईरच॑ एक साघं उदाहरण भापण बेऊं. धान्यसंचव 
करू नका ही आपल्या राष्ट्रपुरीणांची आश चरिरसावंद्य मानून भापल्या 

शद 





मालकीचा धान्याचा प्रत्येक दाणा आपण सरकारच्या स्वाधीन केला नी 
आपल्या राष्ट्धुरीणांरीं कांहीं राजकीय पेचप्रसंगाकरिका अधिकारत्यांग 
केला तर धान्यापरी धान्य नी स्वातंत्र्यापरी स्वातंत्र्य* जाऊन आपल्या 
नेत्यांना शिव्याशाप देत टाचा घासून अन्नाविना उंपाक्षी मरण्याची पाळी 
येईल. ही कल्पना नसून हे सत्य आहे. ह्याला इतिहास आहे. अधिकारी 
दोषी, कां आमदार दोषी, कां प्रधानमंडळ दोषी, कां राष्टरीयसभा दोषी,« 
हा विचार मागाहून करण्याचा कांहीं एक उपयोग होणार नाहीं. पण 
परकी सरकारच्या कारकीर्दीत ज्याप्रमाणं बंगालमध्ये लाखो लोक रस्तोरस्ती, 
गललोगलीं, अन्नाविना तडफडून मरून पडले त्याप्रमाणं साऱ्या प्रांतांतील 
समाजावर उपासमारीनं तळतळून मरण्याची पाळी येईल म्हणून 
समाजाला भीति वाटते 

__ हवी समाजाची भीति घालवायची असेल तर प्रथम आपल्या राष्टीय 
सरकारनं समाजाला तसं अभय आश्वासन दिलं पाहिज, नंतर प्रांता- 
प्रांतांतील प्रत्येक खेडं अन्नवस्त्राच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण करण्याची आपल्या 
नेत्यांनी खटपट केली पाहिजे. समाजाला धाकदपटशा दाखविण्यापेक्षां, 
समाजाला कायदेबाजीनें जेरीस आणण्यापेक्षा, गुन्हेगाराला पकडून 
त्याच्या मनोभावना दुखविण्यापेक्षां, समाजांत मिसळून समाजाला स्पर्श 
करण्याचा आपल्या नेत्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे, धान्य वाट्पांत 
तांबडी ज्वारी, मका, सातू वगेरे पदार्थ समाजाला अन्नधान्य म्हणून 
देण्यापूवी एक आठवडा ह्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी लोकांना देण्यांत 
- येणाऱ्या धान्याचा स्वतः उपयोग करायला सुरवात केली पाहिजे. साऱ्या 
'धान्याची, साऱ्या कापडाची मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वावर उभारणी 
करून प्रत्येक माणसाला अन्नवसत्र परविण्याची हमी ह्या आमदारांनी 
दिली पाहिज, हिंदुस्थानांतील गिरण्यांतन लढाईच्या काळांत अमूक'च 
कापड निमाण करण्याची सरकारनं सक्ती केली होती. आज ' आपलं 
सरकार असून सद्धां गिरण्यांतन उत्पन्न होणारे निरनिराळ्या शेकडो 
वाणांचे कापड बंद करून समाजांतील साऱ्या घटकांना जरूर असणारं 
ठरीव पद्धतीचे कापडच यापुढं गिरण्यांतून काढलं पाहिजे अशी. 
खुधीची सक्ति गिरण्यांवर केल्यास वस्त्रांच दुर्भिक्ष अवघ्या तीनचार 





उद्याचा लाग २९४३ 


महिन्यांत नाहींस शेईल., समाजांतीळ स्त्रीपुर्षांना लागणाऱ्या फक्त 
दोनच प्रकारच्या कापडाचं उत्पादन यापुढं काहीं, काळ. गिरण्यांतून होणं 
जरूर आहे, अशी घोषणा करून. त्याच वेळीं समाजांतील लोकांना फक्त: 
जरूर तेवढंच कापड विकत घेण्याची विनंति केल्यास आपल्या देशांत 
गिरण्यांची संख्या अगदीं अपुरी असून सद्धा कापडटंचाई नाहींशी करणे 
विदषेष अवघड जाणार नाहीं. ह्याच वेळीं शहरांतून व खेड्यांतून हातरहाट 
नी हातमाग ह्यांना उत्तेजन देऊन नी सत पुरवून कापडाच्या उत्पादनाला 
मवालना दिल्यास हा कापडटंचाईंचा प्रश्न हां हां म्हणतां सुटेल 


दोष समाजाचा नाहीं, दोष नोकरशाहीचा नाहीं, दोष आमदारांचा 
नाहीं, दोष मंत्रिमंडळाचाहि नाहीं, ज्या स्वार्थी पाश्चिमात्य शिकवणुकींत 
आजवर आपण वावरतो आहोंत त्या शिकवणुकीचा हा दोष आहे, 
बालमनाला योग्य दिकवण न दिली गेल्यानं साचत आलेल्या पापांचं 
इं प्रायश्चित्त आहे. असं असूनहि अजून आपल्या राष्ट्रीय सभेचं धोरण 
ठरत नाहीं हे मात्र आश्चर्य आहे, प्रचंड पसरलेल्या वडाच्या झाडाच्या 
जाडजूड बुंध्याला आपल्या मनाप्रमाणं बळण देण्याचा हास्यास्पद 
प्रयत्नच अद्याप चाळू आहे. बालमनाला शिक्षण देणारं शिक्षणखात , 
बिनमहत्त्वाचं आहे ह्या फोल वि'चारसरणीचा हा दुष्परिणाम आहे. 
आजच्या प्रौदरमनांच्यापुढं कितीहि घसा कोरडा केला तरी समाजमनावर 
विशेष चांगळा परिणाम लवकर होणार नाहीं. त्यापेक्षां आणखी कांहीं 
वर्षे आपल्याला जुन्या 'चाकोरींतूनच चालावं लागेल अशी खूणगांठ' 
बांधून, प्रत्येक खेड्यांतील बालमनावर संघटनेचे, एकीचे, मानवजातीच्या 
उत्कर्षाचे आणि स्वयंपूर्ण हिंदुस्थानचे आघात करण्याकरितां हिंदुस्थानां. 
तील साऱ्या भ्रेष्ठ विभूर्तीनीं कार्याला लागलं पाहिजे. एकदां कां स्वयंपूर्ण 
हिंदुस्थानची कल्पना बालमनाला पटली, संघटनेच्या शिकवणुकीनं 
साऱ्या बाळमनाचा एक आवान झाला, सारा समाज त्यागाच्या. 
*वौथप्यावर उमा राहिला कीं सारा हिंदुस्थान देश सुख, शांति नी. 
संमाध्रान कांचे माहेरघर बनेळ, आणि मग ह्या' नव्या विचारसरणीची. 
सत्यता साऱ्या मानवजातीला पटल्यानंतर मानसिक उन्नतीचं उज्ज्वल 


२४४ समाजमनाचा घ्ययतारां 


निशाण हातीं घेऊन अखिळ जगांतीळ मानवजात सुखी होईल. हीं बाल- 
मने तयार करण्याची आर्याबर्तातीळ मुख्य जागा, आरयावर्वातील 

खॅमाजाचीं निवासस्थानं, हिंदुस्थानांतील सात लाख खेडी"हींच असल्यानं 
हिंदुस्थानचं उद्याचं आदर्श खेडं कसं असायला पाहिजे ह्याचा विचार 
करण्यानं स्वयंपूर्ण राष्टाची कल्पना अधिक स्पष्ट होईल 


ह खि 


१६ 4 आदद्धे बागखेंडं 


आयांबतोतील समाजांतून मानवीमनाची आदर्श उठावणी करावयाची 
झाल्यास आपल्याला खेड्याकडंच घाव घेतली पाहिजे, हिंदुस्थानांतीळ 
जवळ जवळ नव्वद टक्के समाज खेड्यांतून वावरतो आहे. स्ेड्यांतीळ 
समाज निरक्षर असला तरी इतर सर्व दृष्टींनी खेडुतांची मनोभूमि शहर. 
वासीयांच्या मनोभूमीपेक्षां अधिक साधी, अधिक झद्ध, अधिक पवित्र 
असते. खेड्यांतील वातावरण चोहोंबाजूतीं निसर्गानं बेढलेलं असल्यानं; 
निसर्गाशी चोवीस तास हितगुज करणारीं खेडुतांचीं मनं निसगोप्रमाणंच 
ताजी, रम्य नी प्रफुलित असतात. खेडेगांवांतील समाजमनावर शहरी 
वातावरणाचे छानछोकीचे, नटण्यामुरडण्याचे, सोंद्यप्रदर्शनांचे कुत्रिस 
परिणाम झाले नसल्यामुळे पहिल्या दर्शनाला खेड्यांतील तरुणतरणींच्या 
आकर्षणाचे आपल्या मनावर सुसंवादी परिणाम होत नसले तरी हाच 
मानवीसमाज आपण थोडा अधिक जवळून' पाहिला तर इाइहरांतीळ युव- 
युवतींच्या उत्तान, उन्मादक पण निस्तेज सोंदयोपेक्षां खेड्यांतील भावडं, 
रसरशीत पण सतेज सोंदयेच अधिक आकर्षक, अधिक आदरणीय आणि 
अधिक विश्वसनीय वाटू लागतं 
_ अंगांत मानेजबळ मातीनं लाळ झालेली मुंडेछाट पैरण, पार्यांदत्र 
जर लावलेल्या करकरणाऱ्या जाडजुड' वहाणा, मागंपुढं सोगा : सोडून 
कमरेवर कसलेलं पांच हाती धोतर नी डोक्यावर मार्ग शोमला सोडलेला 
फेटा अशा खेडेगावी रुनजाबानं घीरगंभीरपणाने वावरणारा तरणाबांड 
पोऱ्या. पाहिला म्हणजे त्याच्यापुढे दीडह्दाती घोळाची विजार घाल्णारा, 
अपपल्य़ा आंत गेलेल्या छातीचा कमीपणा लपविण्याकरितां डबळ तेरव्चा 
कोट. वापरणारा, केसांचा चापूनचोपून भांग काढणारा, बिनमिद्यांचा 
सुकट दाहरी. तरुण एकदम फिका पडतो. डोईवर ताज्या फळांची रोपळी 
घेऊन नेगुमानपणानं पहाटेच्या वेळीं रस्त्यानं गाणीं ग्रात जाणारी, ठळय 
काचा मारून जाळ्याभरख्या वाणांचं लुगडं नेसळेली, कपाळीं दळढळीत 





२४६ समाजमनाचा घ्येयतारा 


कुंकू कावणारी, तारुण्यानं बहरलेली ठसठशीत अवयुवांची खेडेगावी. तरुणी 
पाहिली म्हणजे तिच्याबरोबर, गोळ नेसण नेसलेली, मुंड्या हाताची नी 
उघड्या छातीची, खोड डोळ्याची नी पावडरलेल्या चेहय्याची अकालीं 
वृद्ध झाठेली रोगट शहरी तरुणी तुळनेला टिकणंच शक्‍क नाही, 

तरी पण आज खेडेगांवांतील समाज नाइळाजानं शहराकंडं घाव 
धेतो आहे, खेडीं ओस पडताहेत आणि शहरांत रददायला जागा मिळत 
नाहीं. खेड्यांत पोट भरत नाहीं म्हणून खेड्यांतला स्वतंत्र दोतकरी रोजच्या 
मजुरीच्या आशेनं कारखानदारीच्या केदखान्यांत आपखुषीनं लाचारी पत्क- 
रतो आहे. आज सारा हिंदुस्थान देश पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे कारखान- 
दारीनं जखडला गेला नाहीं & आपण आपलं भाग्यच समजलं पाहिजे. 
जवळ जबळ तीन शतकं पाश्चिमात्यांच्या कृपाछत्राखाठीं वावरत असन सुरा 
आम्ही यांत्रिक सुतानं पूर्णपणे पछाडले गेलों नाहीं हे. एका दृष्टीने पाश्चि- 
मात्य राज्यकत्यांचे आपल्यावर उपकारच झाले आहेत. स्वार्थोधतेनं 
आपल्या राष्ट्रांतील कारखान्यांत उत्पन्न होणाऱ्या मालाला बाजारपेठ 
शिल्लक रद्वावी म्हणून पाश्चिमात्यांनीं आपल्या देशांत कारखानदारीचे 
विशेष प्रस्थ माजू न दिल्यानं आपल्या नव्या स्वयंपूर्णतेच्या विचार- 
सरणीला नकळत हातभार लावण्या'चं भ्रय ह्या परकीसत्तेलाच आहे. आज 
अपल्या देश्यांतील कारखान्यांतून तयार होणारा माळ हिंदुस्थानला पुरा 
पडत नाहीं, म्हणून हिंदुस्थानांत नवे नवे कारखाने चाळू करण्याचा 
हिंदुस्थानांतील भांडवलवाल्यांचा विचार आहे. हिंदवी भांडवलदारांचं हँ 
धोरण जर इलींच्या आपल्या राष्ट्रीय सरकारछा पटलं तर हिंदुस्थानांत 
प्रचंड प्रमाणावर नवे कारखाने सुरू होतील ईं निर्विवाद आहे. आज 
जनतेची ज्या मालाची मागणी आहे तो माळ अल्पकाळांत जनतेला 
- पुरवायचा असेल तर प्रचंड कारखाने दिंदुस्थानांत उभारण्याशिवाय 
शत्यंतर नाहीं ही विचारसरणी चटकन्‌ मनांत भरण्यासारखी आहे. पण 
नाळीम औषधाने एकादा रोग शटकन्‌ बरा झाल्यावर त्या नाठीम 
अषधापासून उत्पन्न होणारे दुष्परिणाम फारच जाचक होतात, 
आपल्या वैद्यकशासत्राचा एक सिद्धान्त आहे. त्याचप्रमाणं झां कारखांन: 
 दवारीचे आहे. 


आदशे > .क्टूक शोतलेडं. ह. क 
टी रि वः ; हत १ १ का 


हिंदुस्थानांत भाज प्रचेड प्रमाणावर कारखाने सुरू. करायचे, म्हणजे 
इंदुस्थानची सर्व्यांची कजाच्या रूपाने सांचळेली गंगाजळी : झा.. यंत्र». 
सासुम्रीच्या आहातीकरितां खच करावी लागेल, कारखाने सुरू झाल्यावर 
कांहीं वर्ष हिंदुस्थानांतील स्थे बेकारांना काम मिळेळ आणि यांत्रिक. 
सुधारणांची विजय ज्याप्रमाणं कांडी काळ पाश्चात्यांना हितावद्द बाटढा 
त्या'वप्रमाणे आपल्यालाहि आपल्या देशाचा, यांत्रिक सुधारणेनं, ठउत्कषे 
साघल्याचं समाधान मिळेल. पण ह्या झल्पकालीन समाधानांतून'च अतिष्ट 
असमाधानाचा उगम होईल. वैयक्तिक कारखानदार अगर सरकार, जस 
राष्टीय सरकारचं धोरण ठरेल त्याप्रमाणं, ह्या कारखानदारीचे माळक 
होतील, कारखानदार मालक झाल्यास श्रीमंतगरिबांचीं दोन टोकं समा- 
जांत उत्तरदक्षिणध्र्वांप्रमाण दोन बाजूंता ख्रेंचलीं जातील, सरकारच 
कारखान्यांचे मालक झाल्यास सोव्हियट रशियाच्या समाजवादी तत्त्व” 
ज्ञानाच्या धोरणाप्रमाणं कामगारांची कांदीं काल सुस्थिति साधेळ, काम- 
गार समाजांत मानाने वावरू लागतील, त्यांच्या अन्नवस्राची आणि सव 
सुखसोयींनी युक्त अशी राहण्याच्या घरांची सोय सरकारकडून केली नाईल, 
हिंदुस्थानांतील दरिद्री समाज सधन झाल्याचा देखावा पण निर्माण 
डोईल, समाजाचा हा सघनपणा, समाजाची ही सुस्थिति, कामगारांच्या 
ह्या सवसोयी फारच थोडा वेळ समाजाला सुखी करतील, पहिल्या 
पंचवार्षिक अगर दरावाषिक योजनेप्रमाणं हिंदुस्थान, ह्या कारखान्यांच्या 
जळद उत्पादनाच्या जोरावर स्वयंपूणे झाल्यानंतर ह्या कारखान्यांतून 
उत्पन्न होणाऱ्या जादा मालानं कारखान्यांची गोदामं तुंबू लागतीळ 
ह्या मालाचा उठाव करण्याकरितां बाहेरच्या बाजारपेठा तरी हुडकावन्या 
"लागतील, मजुरांना बेकार तरी ठेवावं लागेल, जादा उत्पादन जाळावं तरी 
छागेळ नाहींतर नाइलाजानं जर्मनीप्रमाणं जागतिक युडं तरी सुरू करावीं. 
वागतील, अशा तऱ्हेनं आज यांत्रिक सुघारणेनं भारलेल्या पाश्चिमात्य राष्टां, 
पुढं असलेला मयानक प्रश्नच आपणालाहि भेडसावू लागेल, म्हणून आज 
झरयाव्तातील मांडवल्वाल्यांची विचारसरणी सरवातीला किती जरी तकंशंद्ध 
बारटत असली तरी ती मयासुरी माया आपल्याला केव्हा नमावर्स्येत तेरा- 
वैरा घावावळा ठाबील ह्यांचा नेस नाहीं. नव्या वस्नांच्या आहेनं जुनी बे 








क्ट 


कून दिल्यानंतर नवंहि नाहीं नी जुनंहि नाहीं अशा परिंत्थितांत शमॉजांत 
फिरून अनवस्थाच दिसं लागेल, ह्याकरिता हिंदुस्थानांतील आजंच्या 
शंष्टीय सरकारनं ह्या भनिष्ट कारखानदारीपासून दूर राहून गांघीबारदांतील 
विचारसरणीच्या अनुरोधानं स्वयंपूर्ण राष्टाची उभारणी'करण्याचां'चच चंग 
बांघळा पाहिजे. आज पाश्चिमात्य राष्टांत असलेल्या यांत्रिक सघारणांर्‌ 
पेक्षांहि अधिक प्रभावी यांत्रिक सघारणांची आम्हांला पुढं जरूरी भासणार 
आहे. पण पायरीपायरीनं हिंदुस्थान देश जसाजसा स्वयंपूर्ण होत जाईल 
लेशातशा जरूर त्या नी जरूर तितक्याच यांत्रिक सुधारणांचा समाज- 
हिताच्या दृष्टीनं उपयोग करून घेणं हच स्वयंपूर्ण आयोवतांचं घोरण 
राहणार आहे. | 
हिंदुस्थान देश स्वयंपूर्ण बनविणं म्हणजे ओघाने'च हिंदुस्थानांतील 
सात लाख खेडीं आदरे नी स्वयंपूण बनविणं, हिंदुस्थानांत मोटी शहरं 
फारच थोडीं असल्यानं आणि स्वयंपूर्ण हिंदुस्थानांत शहरांना स्वतंत्र 
अत्तित्वच नसल्यानं सारीं शहरं आपोआपच नाहींशी होतील किंवा 
स्यांचे रूपांतर खेड्यांत होईल; म्हणून आज शहरांचा विचार करण्याची 
आपल्याला जरुरीच नाहीं. 
आतां हिंदुस्थानांतील आदर्श खेडे कसं असावं ह्याचा आपण सर्वे 
दृष्टींनी विचार करूं. सर्वसाधारणपणे हिंदुस्थानांतील खेडुतांच्या सध्यांच्या 
गरजा फारच थोड्या आहेत. जाडीभरडी भाकर, त्या भाकरीवर थोडंसं 
कोरड्यास, नेसायला पांच हाती धोतर, अंगांत एकादं कुडतं, डोईवर 
भुंडासं आणि रहायला एक निवाऱ्याची जागा. एवढ्या सर्वसामान्य: 
सेडतांच्या गरजा सुद्धां आज खेडेगांवांतून भागत नाहींत. ह्या 
त्यांच्या किमान गरजा तर भागल्या पाहिजेतच, त्याशिवाय पिण्याच्या 
पाण्याची सोय आणि सांडपाण्याचा मुबलक पुरवठा, जिजलीभत्ती, बाळंत 
पणाच्या सोयी, एकाद औषघाल्य, बालमनविकासा'ची संस्था आणि बाग्र- 
खेड्याच्या मध्यभागीं एकादा रम्य ' विभाम '. इतक्या गोष्टी झापरल्यी 
झा. आंदर्श बागखेक्यांतत असणं ही मानवीसमाजाची किमान गरब आहे 
: खस आपण ग्रहीत धरूं. प्रत्येक खेडेगांवच्या समोवार त्या खेड्याच्या 
सरयादेत, काही जेमिनी असतात. ह्या. जेमिनी कोणाच्याहि 














अंशोत, एकाद्या खेडुतांच्या मार्टकीचा एकादा मोठा जमिनीचा तुकर्डा 
असेल, एकाद्या खेडुताच्या मालकीचा एकादा लहान तुकडा असेल किंवा 
एकाद्याच्या'मालकीचा एकहि तुकडा नसेल काँहीहि असलं तरी ह्या 
साऱ्या जमिनी गांवकऱ्यांनीं एकोप्याने नांगराव्या, कुळवाव्या, 'पेराव्या, 
पिकांची कापणी करावी, आणि पिक्रिल ते धान्य आणि जमेल तों 
चारा एकत्र आणून तो सर्वानी त्या त्या कुटुंबांच्या वार्षिक गरजांप्रमाणे 
वाटून ध्यावा, प्रत्येक माणसाला कोणत्या प्रकारचे ब किती अभनधान्य 
छागतं, प्रत्येकाला किमान कापड किती लागतं क्षयाची आकडेवारी काढून 
त्या त्या मानानं जरूर ते अन्नधान्य, माजीपाला व कापूस पिकदिण्याचे 
एकर ठरवावे. एकाद्या खेड्याच्या कर्धेतील शेतांतून त्या खेश्यांत राइ- 
णाऱ्या साऱ्या कुटुंबांना पुरेल इतका माल पिकत नसेल तर योग्य ठिकाणीं 
विहिरी खोदून अगर जवळपास असलेल्या ओढ्याला अगर नदीला 
बंधारा घाळून खेड्याला जरूर असणाऱ्या वार्षिक मालाची पैदास 
करण्याकडं आधीं लक्ष पुरवाबं. एकाद्या खेड्याच्या आसपास अशीं 
कोणतीच सोय होणं शक्‍य नसेल तर ते खेडं त्या ठिकाणाहून उठवून 
दुसऱ्या एकाद्या योग्य ठिकाणीं नेण्याची योजना आखावी, कांहीं ठिकाणीं 
अन्नवरञाच्या दृष्टीनं खेडं स्वयंपूर्ण होण्याला नैसर्गिक अडचणी असतीळ 
तर देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर इतर खेड्यांशीं त्यांचा संबंध जोडून 
धान्याऐवजीं जादा कापूस किंबा कापसाऐवजीं जादा घान्य असं उत्पा- 
देनाचं समीकरण मांडून प्रत्येक खेडं स्वयंपूर्ण करण्याचं घोरण कायम करावं. 


_ शोतीच्या कामाला लागणाऱ्या साऱ्या औतकोळप्यांची जबाबदारी त्या 
खेड्यांत राहणाऱ्या सतारलोहारांनीं आपल्याकडं घ्यावी, आपल्या खेड्याला 
साघारणपर्णे किती सामान लागतं ह्याची सर्वसाधारण कल्पना त्यना 
असतेच. अश्या प्रकारचं साऱ्या शेतीला लागणारं वर्षांचं सामान, 
त्याचप्रमाणे घरं बांधण्याकरिता. लागणार ळाकूड, व. विणकामाच्या 
घंयाळा .छांगणारे सारे लाकुडसामाने तयार करण्याकरितां प 
रि ठा कारखाना चाळू करून खेड्यांतील सर्व संतारलोहारांनी 















क्ण कि 
क य क सखमासमनाया द... शू व्येयतारा दी. आन 
डी | टण सि... ब डोज. १०५ डु 


करावीं, बायखेड्यांतील एकाहि व्यक्तीला अन्नवखाचची वाण पडं नये. आणि 
नर्‌काहि व्यक्तीला बेकार रहावं लागू नये 


काम करूं शकणाऱ्या अत्येक व्यक्तीला काम देण्याची “* जबाबदारी, 
त्याचप्रमाणं खेड्यांतील समथ असमर्थ साऱ्या व्यक्तींच्या पोषणाची 
जंजाबदारी समाजाने घेतल्यानंतर खेड्यांतील माणसांत असत्मवृत्ति उत्पन्न 
-होण्याचा संभव फारच कमी असतो. फाजील धनसंचयाचं कोणाला 
कारणच नसल्यानं चोरी करणं, खोटं बोलणं, मारामारी करणं, खून करणं 
अद्या गोष्टींना बराच आळा बसेल, त्यांतनहि कांहीं लोकांच्या द्वातून चुकून 
"कादरी गोष्टी झाल्या तर गांबांतील पांच वयोवृद्ध माणसांनी, गुन्हंगाराचा 
दोष हुडकून काढून त्यांच्या असत्मद्वत्तीवर प्रेमानं निबंध घालण्याचा प्रयत्न 
करावा, कोणत्याहि अन्यायाकरितां कोर्टांची पायरी न चढण्याचे सवोनीं 
अत घ्यावं. ह्यामुळें गांबांत पोलिसांची, पाटील कुलकण्योची अगर इतर 
कोणत्याहि अधिकाऱ्यांची जरूरच पडणार नाहीं. अशी विलोभनीय 
'प्ररिस्थिति प्रत्येक खेड्यांत निमोण होऊन खेड्यांतील समाज एकत्र 
कुडुंबाप्रमाणं युण्यागोविंदानं नांदू लागेल, 

प्रत्येक कुटुंबाकरितां लागणारं कापड आपल्या बागखेड्यांतचच तयार 
झाले पाहिज असा कटाक्ष असल्यानं खेड्यांतील स्त्रीपुरुषांनीं फावल्या 
बेळांत सत कातावं. कुणी किती सत कातणं जरूर आहे ह्याची खेड्यांतील 
प्रत्येक व्यक्तीला स्पष्ट कल्पना असावी, सत काततांना मनाची जी एक- 
तानता होते, वरचेवर सूत तुटूं लागलं असतां मनांत जी सहनशक्ति वाह 
“छागते, लांबत जाणाऱ्या घाग्यावरोबर उंचावत जाणाऱ्या आपल्या बांग- 
खेड्यांतील सम! जा'ची उन्नति मनाला जो आल्हाद देते ह्या साऱया गोष्टींच्या 
अनुभवानं समाजांतील प्रत्येक व्यक्तींचे मन स्फटिकाप्रमाणं स्वच्छ, गंगे 
प्रमार्थ पवित्र आगि वज्राप्रमाणं बलवान होत जाईल. लोहारसुतारीच्या 
कारखान्याप्रमाणच एक विणकामाचा कारखाना प्रत्येक खेड्यांत असणं 
सआवश्यक आहे. सूत कातल्यावर त्याच्या बडया बनवून त्या खेड्यांतच 
-सयार केलेल्या रंगांत रंगविणं, त्याचे ताणे तयार करणं, त्याची पालणी 
करणं,.. अडवणाकरितां कांड्या भरगं, सगळी कामं. झा बागखेड घांतीळ 


आ्ञीपुरुषसमाजानं . भमविमागणीच्या पद्धतीनं. करावीं अवा वय कांडी पर्वा पक 
काम न करितां मेलेल्या अन्नावर पोट मारण्याची समाजांतीळ. . 
व्यक्तीला, फॅहिल्या प्रथम नाहीं तरी पुढं पुढं ,लाज वाढूं हागेळ, अशा 
तऱ्हेने एकोर्प्यांनं निरविराळीं कामं वाटून घेऊन समाज काम करूं 
'ळांगला म्हणजे खेड्यांतील अन्नवस्त्राचा प्रश्न उत्तम तऱ्हेने सुटेल 


ह्यानंतर खेड्यांतील कांहीं व्यक्ती आजारी पडल्या तर त्यांची औषधं. 
पाण्याची सोय करण्याकरितां एक छोटंसं ओषघालय प्रत्येक बागखेड्यांत 
असावं. सवसाधारणपर्णे अद्या बागखेड'घांतून रोगराई झहोणंच कठिण 
शुद्ध हवा, स्वच्छ पाणी नी प्रफुलित मनं. कामाचा शीण नाहीं, उद्याची 
काळजी नाहीं, दुष्ट भावनांना वाब नाहीं. अद्या निम॑ल परिस्थितीत 
रोगराई व्हावी कशी ! प्रत्येक घरांतील केरकचरा दोतीवर पोचविला, 
ग्ांबांतील सांडपाणी गटारांच्या सहाय्यानं गावानाद्देर नेऊन त्याचा उपयोग 
शेतीकरितां केला, मलांच्या व थोरांच्या प्रांतर्बिधीच्या जागा त्यांना 
त्यांना नेमून देऊन हें सोनखत सद्धां बाया जाऊं दिल नाहीं आणि 
प्रत्येक समाजघटकानं खेडंसफाईचे कंकण हातीं बांधलं म्हणजे प्रत्येक 
ब्ागखेडे एक छोटंसं नंदनवनच होईल. तरी पण रोगराई झाल्यास 
किंबा कांहीं किरकोळ दोष उत्पन्न झाल्यास ह्या औषधाल्याच्या चालकांनी 
घरोघर जाऊन, चौकी करून औषधं द्यावी. खरूज, नायटे, डोळे 
येणं वंगेरे सांसगिक रोग गांवांत फेलावणार नाहींत अक्यी खत्रदारी 
ध्यावी. शक्य तो देशी वैद्यकाचा उपयोग करावा, ओषध देणाऱ्या वैद्या- 
अमाणंच गांवच्या स्त्रियांच्या बाळंतपणाकरितां एक सुईणहि सांबांत 
असावी, ग्रांबांतीलळ साऱ्या स्त्रियांना गर्भारपणीं योग्य आहार 
अविहाराची माहिती देणं, त्यांच्या क्रिरकोळ तक्रारींवर वेळींच योग्य 
ते . निसगोपचार करून त्यांना ग्रमारपणीं निरोगी ठेवणं आगि 
त्यांच्या सुखप्रसृतीकरितां सतत झटत राहणं हीं कामं त्या. सुइभीतं 
आपलेपणाने करावीं. समाजांतील साऱ्या व्यक्तींचा दजी. एक आहे. 
प्रत्येक व्यक्ति इंश्ररी अंश . आहे झा भावनेनं सारा “उच्चनीचमाव 
बिसरूस सवानी समतेनं नांदावं. माझे काम भेंड, म्हणून माझं महष: 











खात्त, दुसऱ्याचं काम कमिष्ट म्हणून त्याचं महत्व कमी अशा मेदमावा चं 
शेमूळ उद्यांटन करण्याचं ह्या बागखेड्यांतील समाजाचं ध्येय असावं, 


खेड्यांतील समाजाने इलकॅ इलकें खेड्यांतील निवासूप्थानांची पुन- 
रचना करावी, बागखेड्यांतील घरे एकाच धर्तीची असावींत. 'जाति-- 
भेदाचं धीरे धीरे समूळ उच्चाटन करून समाज एकाच दर्जाचा बन- 
विण्याचं ध्येय बागखेड्यांतील प्रत्येक समाजघटकाच्या नजरेपुटं असावं, 


बागखड्याच्या मध्यभागी एक विस्तीर्ण बागवजा ' विश्राम ' असावा. 
ह्या विभ्रामाच्या मध्यभागी बागखेड्यांतील सवे प्रौढ स्रीपुर्षांना व 
भुलांमुलींना एकत्र उभं राहून प्राथंना करितां येईल इतकं मोठं एक 
ग्रार्थनामंदिर असावं. ह प्रार्थनामंदिर चोहोंबाजूंनीं मोकळं असून वरच्या 
बाजला आच्छादित असावे. सर्वसाधारण एका बागखेड्यांतील सहाशे ते 
हंजारापर्यंतच्या समाजाला एका वेळीं एकत्रित उभं राइतां येईल इतके: 
भोठं हँ प्राथनामंदिर असावं. ह्या प्रार्थनामंदिराच्या समोंबार पसरलेल्या 
झा ' विश्नामा'च्या चारी कोपऱ्यांत एक मुलांची शाळा, एक मुलींची 
शाळा, एक पंचक्रचेरी व एक औषधालय असाव. ह्या प्राथना- 
मंदिरांत रोज सकाळीं ठरलेल्या वेळीं पढील अगर त्या तऱ्हेची 
ध्राथेना हिंदुस्थान नभोवाणीवरून ऐकविण्यांत यावी. ' जगांतील 
साऱ्या लीवमात्रांत सदैव सख, झांतता नी सलोखा नांदो . शिंग फुंकून 
अगर तास वाजवून प्रार्थनेपूर्वी पांच मिनिटे समाजाला प्रार्थनेची पहिली 
सूचना देण्यांत यावी. सूचना होतांच समाजांतील साऱ्या स्त्रीपुरुषांनी 
आपापल्या मुलाबाळांना घेऊन रोज नियमाने प्रार्थनामंदिराकडं प्रार्थने- 
करितां निघावं. ह्या प्राथनामंदिराच्या हइमचौरत 'चार भागांत स्त्रिया, 
थुरुष, मुलं व मुली ह्यांनी शिस्तीनं उभं रहावं. नभोवाणीवलून प्रा थने'ची 
सूचना मिळतांच सववोनीं शांत व्हावं. प्रार्थना संपतांच सूचना मिळाल्या- 
अरे तवोनी रांगेनं प्रार्थनामंदिरांतून बाहेर पडून आपापल्या कामाली 
खावं वः मुलामुलींनीं शाळेत जावं. 


बून दिलं जाणारं शिक्षण मुंख्यतः मन, झरीर नी. चारिन्य 
विकासावर आधारलेलं असावे. समारे एक तास शाळेत विदा- 








्योना जरूर त्या. विषयांचे शिक्षण देत असतांना मुळामुळींच्या क्या 
त्रिविध विकासावर शिक्षकशिक्षकिणींची नजर असावी, नंतर ह्या. विद्या 
थ्योनीं आणि विद्याथिनींनीं आपल्या खेड्यांतील. कारखान्यांतून अस्त 
शेतांतूभ आपल्या वडील माणसांना मदत करतां करतां कामाचं दिक्षधु 
घ्यावं. फिरून संध्याकाळीं ह्या साऱ्या विद्यार्थीविद्याथिनींनी शाळेत 
जमाव आणि शिक्षकांच्या देखरेखीखाली निरनिराळे खेळ खेळावे. . खेळ 
जवळजवळ निनखर्चाचे असावेत आणि प्रत्येक खेळ खेळत असतांना 
शिक्षकांनी बालमनांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करावा, अशा तऱ्हेनं 
फारच थोड्या वेळांत विद्याथ्यांना शिक्षण देण्याची नवी प्रथा युक्त 
करावी. विद्याथ्यांना कंटाळा येईळ अद्या प्रकारच्या निरनिराळ्या 
विषयांच्या जाळ्यांत विद्याथ्याना अडकवून परीक्षांच्या धाकानं त्यांच्या 
हृदयांत कंप उत्पन्न करण्यापेक्षा होतेनं नी आनंदानं ह्या मुळांचे खै 
चारित्र्य बनेल ते चारित्यच त्यांना उभ्या आयष्यांत योग्य मागे दाखवीळ 


ह्या विभ्रामाच्या सभोंबार साऱ्या निवासस्थानांची आंखणी केळेली 
असावी. प्रत्येक घर अलग असून त्याळा चोहोंबाजूनी मोकळी जगा 
असावी. सारीं घरं उभ्या आडव्या रांगांतून सरळ रेषेंत असाबीं, झा 
विश्रामाच्या मध्यमार्गी प्रार्थनामंदिराच्या शिखरावर 'चोहोंबाजूनीं स्प 
दिसेळ असा एक घड्याळाचा आणि गांवाच्या नांवाचा स्तंभ. असावां. 
साधारणतः एक हजार वस्तीला पुरतील अशीं दोनदा लहानमोठी घरं 
असावींत. लहानांत लहान घरांत दोन खोल्या व मोठ्यांत मोठ्या घरांव 
. आठे खोल्या असाव्यात. एकाद्या कुटुंबांतील मांणसं कमी झालीं अथर 
एकाद्या कुटुंबांतील माणसांची संख्या वाढली तर घरांची अदलानदळें डु 
करावी, पंचकचेरींत समाजांतील निरनिराळ्या व्यक्तींनी आपापल्या 
तात्कालिक गरजांची नेद करावी व पंचांनी विचार करून त्यां त्यां 
'रोकांच्या आवश्यक गरजा नि!पक्षपातीपणानं मागवाव्या. 


ह्या बागखेडयाच्या स्मोवतालीं.जरूर ते कारखाने व गोदाम . उमा मः 
रावे, पक सुतारी कामाचा, पक लोहारकामाचां, . एक बिटामडींची 
पूरक विणकामाचा असे मुख्य चार. कारखाने. बांगखेडयाच्या बाहेरील 












क 


शं समाजभनाचचा घ्येयंतारा 


व्वॉर कोपर्थ्यांत असावे. घान्याचं कोठार, कापसाचं कोठार, कापडाचे 
गोदाम अक्या जरूर त्या सव गोष्टींची आंखणी करून कामाला लागावे. 
एवढ्या सव गोष्टी करण्याची एक दशवार्षिक योजना आांखून साऱ्या 
छमानांतील व्यक्तींनी आपल्या प्रयत्नांची शिकस्त करून आपलं आददी 
वागखेडं निमाण करावं. अशा तऱ्हेनं अत्यंत जरुरीच्या योजना 
पूर्ण झाल्यानंतर इतर विशेष योजना अमलांत आणणं जरूर आहे. 
बागलखेड्यांतील सारे रस्ते उत्तम डामरी बनवावे. प्रत्येक रस्ता 
सरळ असून सारे रस्ते एकमेकाला समांतर अगर एकमेकाला उभे असे 
तयार केल्यास बागखेड्याची रचना निदोंष नी आकर्षक होईल. सडका 
डामरी झाल्यानं खेड्यांत धुळीचा त्रास होणार नाहीं. गाइम्हशींचे गोळ- 
बाडे' नी बैलांचे गोठे एकत्रच असावेत. दोतांतून तयार झालेल्या ह्या 
वैरणीच्या गंजी गोठ्याजवळच रचाव्या. त्याचप्रमाणे कापसांतील सरकी 
काढून घेतल्यानंतर कापूस मागकारखान्याकडं व सरकी कामघेनूवाडीकडं 
पाठवावी, निरनिराळ्या डाळींचा कोंडा, कळणा जनावरांकरितां राखून 
ठेवावा. समाजांतील कांहीं लोकांनीं ह्या गोळवाड्याचीं सगळीं कामं 
करून. गांवांतील कुटुंभांना दूधदुभतं पुरवावं. दळण्याच्या कामीं गिरण्यांचा 
उपयोग न करितां ज्या त्या कुटुंबांतील त्ियांनीं आपापल्या घरांत लाग- 
णारे धान्य जात्यावरच दळावं. चक्यांतून दळलेल्या धान्याच्या पिठापेक्षां 
घरीं दळलेले पीठ अधिक सकस असल्यानं आणि दळणाच्या व्यायामानं 
त्यांची प्रकृति निकोप राहते ही वैद्यकाची सूचना असल्यानं पिठाच्या 
चक्यांना उत्तेमन दिलं जाऊं नये. साऱ्या समाजाला सतत बारा महिने 
सात्विक व पोंटिक अन्न मिळत राहील अशी समाजानं खबरदारी घ्यावी, 
शेतीपेकीं कांहीं भागांत निरनिराळ्या फळझाडांची लागवड करून त्या 
त्या कातूत त्या त्या फळांचा पुरवठा प्रत्येक कटुंबाला केल्यानं साऱ्या 
समाजांत फळांच्या सेवनानं आणि दूधदुभत्याच्या सम्रद्धीनं नवचेतन्य 
निमाण होऊन आपल्या ह्या आदर्श बागखेड्यांतील प्रत्येक व्यक्ति 
आडुरारोग्याच्या बाबतींत उनत होऊनं सुखशांततेच्या उत्तुंग शिखरावर 
अधिष्ठित होईल, अश्या तऱ्हेच्या बागखेडयांतील समाजाची सतत प्रण 
तीच हेत राहील, खेड्यांतील रोजच्या व्यवक्वरांत नाण्याची जरुरीच 


श्ष्ळ 


'मोसणार नाहीं. कागदी पारवेत्यांवर सवे व्यवहार व्यवस्थित चालतीळं 
अशा पद्धतेनं पहिली दशवार्षिक योजना यशस्त्री रीतीनं अमलांत आल्या- 
नंतर आसपाशच्या पंचवीस खेड'यांचा एक गट करून त्या विशिष् गटा- 
चुरत्यी आणखी कांहीं सुधारणा करण्याची दुसरी योजना ह्या गरटांतीळ: 
 बागखेड्यांच्या अधिक सखसोयींकरितां आंखतां येईल 
“ पाण्याच्या नळांची आणि विजेच्या दिव्यांची योजना ह्यानंतर हाती 
घेतां येईल, ह्या पंचवीस खेड्यांत पाणी पुरविता येईल असं एकाद 
धरण केंद्राच्या ठिकाणीं बांधून त्या ठिकाणाहून सव पंचवीस खेड्यांतून 
पाणी फिरवावं किंबा प्रत्येक खेड्यांत त्या त्या खेड्यापुरती वेगळी 
पाण्याची व्यवस्था करून तें पाणी नळांच्या सहाय्यानं ह्या बागखेड्यांच्या 
भत्येक घरांतून फिरविल्यानं समाजाच्या सुखसोयी थोड्या अधिक वांदतीलं. 
त्याबरोबरच वीजपुरवख्याची योजनाहि ह्या मुख्य केंद्रावून अमलांत आणतां 
येईल, आगगाड्यांची वाहतूक ह्या मुख्य केंद्रांपर्यतच नियंत्रित असावी, 
ज्या ज्या ठिकाणीं हीं मुख्य केंद्रं उमारलीं जातील त्या त्या ठिकाणी 
कामं करणाऱ्या लोकांची राहण्याजेवण्याची व्यवस्था ह्या मुख्य केंद्रा लगत 
'एक कामगारांचं बागखेडे वसवून करण्यांत यावी. ह्या केंद्रांत काम करं- 
णाऱ्या कामगारांची दर तीन वर्षांनीं नवी भरती करण्यांत यावी, प्रत्येक 
खेड्यांतन ह्या केंद्रांत काम करण्याकरितां लोक पाठविण्यांत यावे, तीन 
बर्षीनंतर ह्या कामगारांना कामाची माहिती होतांच पहिल्या कामगारांची 
सोडवणूक करून त्यांना आपल्या बागखेक्यांत परत पाठवावं व त्या 
बरोबरच त्या त्या खेड्यांतून पन्हा दुसऱ्या कामगारांची पाठवणी करावी.. 
अशा तऱ्हेनं ह्या केंद्रांत एका व्यक्तीला आयुष्यांतीळ जास्तींत जास्त सहा 
वर्ध काम करावं लागेल 
-. संबंध हिंदुस्थानांत अशीं दुय्यम केंद्रं सुमारे तीस इजार व मुंख्य कँट्रे 
सुमारे एक हजार असतील. निरनिराळं यांत्रिक उत्पादन' ह्या केंद्राच्या 
ठिकाणीं करावं लागेल, यंत्रांचा कमींत कमी फक्त जरूर तेवढाच उपयोग वळि 
करण्याचं घोरण कटाक्षानं पाळलं जाव. आपल्या राष्ट्राला, स्वयंपूर 
करण्याकरितां लागणाऱ्या आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन नाइळाजानं, व्यरि 
कारांगिरांचं उंयादन अपुरे, पडत असेल तरच फं ह्या कारखान्यातून 











-केळ जाव, आपल्या कारखान्यांतून उत्पन्न होणाऱ्या माळाला परराष्ट्राची 
“बाजारपेठ काबीज करण्याचं त्याज्य ध्येय राष्टाच्या कारखानद्यरींत नसावं, 
तरी पण जयाच्या पाठीवरीळ एकाद्या राष्टांतीळ,मानवी सुमाजाला कांहीं 
वंस्तूंची जरूरी असेल आणि त्या वत्वूंचं उत्पादन त्या राष्टांत होय शक्‍यनसेळ 
सरच फक्त देवाणबेवाणीच्या तत्त्वावर त्या. राष्टाला जरूर तो माळ 
हापल्या राष्टाने पुरवून त्याच्या बदला आपल्याला जरूर तो माल त्या 
राष्टाकडून आपण मिळवावा. पण हें धोरण फारच दूरच्या काळांतीळ 
आहे. ह्या नव्या विचारसरणीच्या अनुरोधाने आपलं राष्ट स्वयं 
होऊन आपल्या राष्ट्रांत सुख, समाधान नी क्षांतता नांदू शकते हे 
अगोदर आपल्याला सिद्ध करायचं असल्यानं तूत राष्टाराष्टांतीळ 
देवाणघेवाणीचा विशष साकल्याने विचार. करण्याची आपल्याला जरूरी 
नाही. आपल्या छोट्या छोट्या गटांच ज्या तत्त्वावर केंद्रीकरण होईल 
त्याच तत्त्वावर राष्टाराष्टांतील देवाणघेवाणीचा प्रश्न सोडविणे अनुमबा- 
अंती भवघड जाणार नाहीं 
ह्या गटागटांतील प्रत्येक खेड'यांतन एकेक प्रतिनिधि घेऊन ह्या पंच- 
बीस प्रतिनिधींची एक केंद्रसमा असावी. व्षोतून कांहीं वेळा ह्या प्रवि- 
निघींनीं एकत्र जमून आपलं केंद्र स्वयंपर्ण करण्याच्या दृष्टीनं जरूर त्या 
योजना हातीं ध्याव्या, मख्य घोरण मात्र प्रत्येक खेड्याची स्वयंपूर्णता 
हॅव असाव, नाइलाज असेल त्याच ठिकाणीं ह्या कंद्रसभेने विचार 
करून तात्पुरता मार्ग शोधून काढावा; पण जीवनोपयोगी वस्तूंची बाढ 
'पुडत असेल त्या खेड्यांतून जरूर त्या सुधारणा अमलांत आणून शक्‍य 
तितक्‍या लवकर त्या खेड्यांतील न्यनता नाहींशी करण्याचं घ्येय असावे. 
प्रत्येक खेड्यांतून केंद्रसभेत पाठविला जाणारा प्रतिनिधि बयोदृड, शान- 
चूद्ध, तपोदृद्ध, निःस्वार्थी, निःपक्षपाती नी त्यागी असावा, ह्या साऱ्या 
':शुणविज्षेषांच मापन करणं अशक्य असल्याने ही निवड करणं अवघड 
खाडेळ हॅ खर, पण त्यांतल्यात्यांत कांहीं गोष्टींचा विचार केल्यास शै 
सहज शक्‍य होईल 
ही निवड' करण्यांत पहिली मुख्य अट वयाची असावी. आपल्या 
'खेड्यांतीळ वगोबृद्ध सीपुरुषपिकीं पहिल्या पांच. झगर तीन माणसांतूनच 








श्रत्येक लेक्यांत, न भोवाणीवरून कळविळं जावं. साऱ्या लेक्यांतून प्राथे- 
नेंची वेळ एकत्र असल्यानं त्या प्रार्थनेनंतर लागंढीच निवडणुकीची 
घोषणा बभोवाणीवरूनच केली जावी. प्रार्थनेच्या वेळी उपत्थित अस॑- 

णाऱ्या प्रत्येक स्रीपुरुषाच्या हातीं एकेक कागद द्यावा. बाहेरच्या दाराजवळ, 
प्रत्येक कोपऱ्यांत असलेल्या पेटींत ह्या जाहीर झालेल्या नांवापैकीं एका 

च्यक्तीचे नांव लिहून त्या चिठ्या त्या पेटींत टाकून त्या उमेदवाराखेरीज 
साऱ्यांनी आपापल्या नेइमींच्या व्यवसायाला जावं. उमेदवारांनी एकन्र 
असने त्या मतांची मोजणी करावी व ज्या व्यक्तीच्या नांवाच्या चिस्यांची' 
संख्या सर्वात अधिक भरेल तो त्या बागखेडधाचा त्या वर्षीचा प्रतिनिधि 

समजावा. प्रार्थनेला गेरदजर असणाऱ्या लोकांना मत नाहीं ई झा! 
मतदानपद्धतीवरून स्पष्टच होतं. ह्या मतदानपद्धतींत इलोंच्या सदोष 
मतदानपदधतींतील बहुतेक सारे दोष नाहींसे करून निवडणूक शक्‍य तों. 
साधी नी निर्दोष करण्याचा प्रयत्न केला आहे 

पहिल्याप्रथम निवडणुकीला उभं राहण्याची कुलमुखत्यारी कोणा एका 

विशिष्ट व्यक्तीकडं देण्यांत आलेली नाही. निवडणुकीला उभं राहण्याचा 
मान प्रत्येक आयुरारोग्यसंपन्न व्यक्तीला मिळावा. मग ती व्यक्ति कमी- 

अधिक बुद्धिवान असली तरी चालेल, ह्यांत मानवी जीवन उत्तम तऱ्हेनं 

घालविणाऱ्या व्यक्तीलाच समाज अधिक मानतो ह सिद्ध होतं. जास्त दिवसं 
जगंणाऱ्या व्यक्तीला जीवन उत्तम तऱ्हेनं कसं जगाव ही हातोटी निसर्गतः 

म्हणा अगर प्रयत्न करून म्हणा चांगळी साघळेली असते. वयोवृद्ध 
माणसांना जगाऱचचा अधिक अनुभव असल्याने ब त्यांना यापुढं जगांत जास्त 
दिवस जगायचं नसल्यानं त्यांच्या आशाआकांक्षांना त्यांच्या स्वार्थांला आयु- 

'च्यांत आलेल्या निरनिराळ्या कडुगोड अनुभवांनी बरीच मुरड पडलेली 

असते, कोणत्याहि व्यक्तीला उभं राहण्यांचा अधिकार दिल्यास अननुमबीं नी 

अ्परिपक विचाराच्या तरुणांच्या हातून अविचार झेण्याचा फार संभमवं 

'अंसेठो. दुसरं कारण म्हणजे ज्या व्यक्तीला पूंणे आयुष्य“ कसं जगावं ही 
जीवँनकल्म. सुदा माहीत.. नाहीं ती व्यक्ति समानाचे चिरंतन कल्याणं 

साधू. शेकचार नाहीं. ही निवडणुकीला उम करण्याच्या व्यक्तींची योग्यता 

१७. 








२५ट समाजमत्ताचा घ्येयतारा 


कोणत्याहि जातीय भेदभावांबर आधारली नसल्यानं कोणत्याहि जातींतील 
कोणत्याहि धर्मोतील बहुकाळ जीवन जगण्याचं सामर्थ्य उत्पन्न झालेल्या 
प्रत्येक व्यक्तीला हा अधिकार आहे. जातीजातींत उत्पन्न झाली देषभावना 
ह्या अभिनव पद्धतीनं नाहींशी होईल, फक्त निवडणुकीदी उमं राहणारा 
प्रतिनिधि कोणत्याहि दृष्टीनं पंगू असतां कामा नये, एवढा एक नियम पाळ- 
ल्यास निवडणुकीला उभं राहणाऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टीने ही पद्धति निदाष ठरेल 
असं वाटतं, ही निवडणुकीला उभं राहणाऱ्या व्यक्तींची संख्या लहान अस 
ल्यानं जातिमलक अल्पसंख्याकांना सुद्धां हदी पद्धति अमान्य होण्याचे कारण 
नाहीं.संख्याबलानं कमी असलेल्या ज्या जमातींतील लोकांना जीवन जगण्या'ची 
कला उत्तम तऱ्हेने साधली आहे त्याच समाजांतील व्यक्तींना केंद्रसभेचा 
सभासद होण्याचा मान मिळेल, व्यक्ति,कोणत्या जातीची आहे, कोणत्या. 
धर्मांची आहे, बुद्धीनं भ्र्ठ आहे कां कनिष्ठ आहे ह्या साऱ्या गोष्टींना 
मानबीसमाजहिताच्या दृष्टीनं अधिक महत्त्व देण्यापेक्षा मानवीसमाजाचं सर्वे- 
भ्रष्ट ध्येय जे॑उत्तम जीवन जगणं ते ध्येय ज्या व्यक्तीला हत- 
रांच्यापेक्षां अधिक यशस्वी रीतीनं साधतां आलं त्या व्यक्तीलाच 
आपल्या बागखेड्यातफे बहुमानाची जागा देणं रास्त आहे, हे सर्वानाच 
बिचाराअंतीं पटेळ, शेळी होऊन शभर वर्षे जगण्यापेक्षा वाघ होऊन 
एक दिवस जगणं बरं ही म्हण सामथ्यांच्या, घैयांच्या, पराक्रमाच्या दृष्टीनं 
जरी सार्थ असली तरी वाघ हा प्राणी सुद्धा, अपघाताचं मरण वगळल्यास, 
अगदीं दृद्धापकाळापर्यंत जगतो. म्हणजे जीवन जगविण्याची कला ज्या 
व्यक्तीला साधलेली आहे, त्या व्यक्तीला जगांतील अत्यंत महत्वाची गोष्ट 
साघली आहे असंच मानावं लागेल. ह्या दृष्टीनं बयानं भ्रे्ठ असलेल्याच 
व्यक्तीला निवडणुकीला उभं राहूं देणं इट होईल 

प्रत्येक वयोवृद्ध पण कायक्षम व्यक्तीने निवडणकीला उभं रहावं अशी 
स्बषीची सक्ती आहे; म्हणजे, मी निवडणुकीला उभा आहे, मला. मते 
द्या, अशा स्वार्थी वृत्तीनं निवडणुकीकरितां व्यक्तीनं उभं राहायचं नसत, 
प्रत्येक व्यक्तीनं हदी समाजाची प्रेमाची सक्ती समजन ती शिरसावंदय 
मानली. पाहिजे, ह्या तत्त्वाने व्यक्ति श्रेड नसन. समाज भ्रष्ट आहे.. ही 
कल्पना प्रामुख्यानं पुढं येते. कीर्तीची, अधिकारा'ची नी स्वार्थाची हाव 


“आदर्शे बागखेड रषद 


ज्या वयांत नसते त्या बर्यात अधिकार हाती. आल्यानं त्या व्यकीमधध्ये 
अधिक निः!पश्वपात, अधिक निःस्वार्थीपणा प्रतीत झेत असल्याने. शंमा- 
जाची आज्ञा शिरसावंद्य मानून समाजसेवा करण्याला प्रवृत्त होणारी ही. 
वयोइक व्यक्ति इतर कोणत्याहि व्यक्तीपेक्षा आपल्या अधिकाराचा . उपर 
योग समाजहिताकरितां अधिक समतोल बुद्धीनं करूं शकेल 


निवडणूक-प्रचाराला ह्या पद्धतींत वावच नसल्यानं दडपण आण- 
ण्याच्या हलींच्या घेळगामी इृत्तीला बऱ्याच प्रमाणांत आळा पडेल, प्राथे. 
नेला ददजर न राहणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकारच पोचत नंस- 
ल्यानं निवडणुकीच्या वेळीं मतदानाचा अधिकार असलेल्या व्यक्तीला 
जुलमाने आणणं वगेरे गोष्टींना प्राधान्य मिळणार नाहीं. हजर असलेल्या 
मुलांमुलींखेरीज साऱ्या वयांत आलेल्या साक्षर समाजाला हा मत देण्या'चा 
अधिकार आहे, हें ह्या पद्धतीवरून सिद्ध होतं. त्यामुळं सारी जनता 
आपला मताधिकार अबाधित ठेवण्याकरिता म्हणून' तरी निदान साक्षरतेला 
जागरुक राहील. मतदानाच्या वेळीं आरडाओरडा, मारामाऱ्या, लांच- 
लुचपत वगेरे कोणत्याहि गोष्टी द्वोण्याला सवडच नसल्यानं सारं मतदान 
फारच थोड्या वेळांत नी व्यवत्थित रीतीनं पार पडेल, दोन व्यक्तींना 
सारखीं मत पडल्यास चिठ्या टाकून प्रतिनिधि ठरवायला सुद्धां 
इरकत नाहीं 


ह्या विश्रामाचा उपयोग ज्याप्रमाणे मतदानाकरिता, प्रार्थनेकरितां 
मुलांना खेळण्याकरितां होईल त्या'चप्रमाणं त्याचा उपयोग बागखेड्यांतील 
कोणत्याहि उत्सवाच्या, जयंतीच्या अगर पुण्यतिथीच्या वेळीं करतां येण्या. 
सारखा आहे. ज्या ज्या दिवशीं वरील प्रकारचे उत्सवे साजरे करायचे' 
असतील त्या दिवशींची प्रार्थना झाल्यानंतर निरनिराळ्या विभूतींच्या 
आयुरष्यांतीळ प्रसंग समाजापुढं सांगून त्यांच्या उदाहरणानं प्रत्येक व्यक्तीला 
आपलं मन, शरीर नी चारिओय कसं उज्ज्वल करितां येईल हई. पटवून 
दयांवं, हे झाल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीनं नेहमीप्रमाणं आपापल्या कामात 
लागोवं. . जागखेंड्यांत कोणाकडंहि, लम असलं तर झा विभामांतच 
आर्वनेनंतर: ळा. उरकाजे, लभाळा अंवास्तव खर्च करण्यांची प्रथा अनि. 





आंत. अंद करावी. एकाद्या अनोळखी व्यक्तीची ओळख करून घेणे ही 
नितकी साधी गोष्ट आहे वितकाच साधेपणा ह्या ल्मव्यवरण्रेंत असांचा. 
प्रार्थनेनंतर बधूवरांनीं एकमेकांच्या गळ्यांत हार घालावे आणि समानानं 
राळया वाजवून त्यांना धन्यवाद द्यावे, एवढीच लऴ्ांतील महत्त्वाची 
गोष्ट ठरवावी 
बागखेड्याची सवसा घारण स्थूल रूपरेखा वरीलप्रमाणं आहे. अशा 
तऱ्हेच्या स्वयंपूर्ण खेड्यांची एकदां उमारणी झाली आणि प्रत्येक खेडं 
स्वांवलंबी झालं कीं खेड्यांतील प्रत्येक व्यक्तींत आत्मविश्वास निमोण 
होइईळ, मानवीमनांतील हा आत्मविश्वास म्हणजेच यश्शाची मुहूतेमेढ. खेडं 
स्वयंपूर्ण होणं म्हणजे'च प्रांत स्वयंपूर्ण होणं, प्रांत स्वयंपूर्णे हेण्यावरच 
समतेची क्रान्ति अवलंबून आहे. आर्यावतोतीलळ ही विज्ुद्ध क्रान्ति ईंच 
मानवजातीचं ध्येय आहे. हे ध्येय ग्राठणे अगर ह्या ध्येयापासून दूर 
जाणं ह्या दोन्दी गोटी आजच्या हिंदुस्थानच्या राष्टीय सरकारच्या हातीं 
आहित. पाश्चिमात्यांच्या आधिभौतिक विचारसरणीला भाळून आजच्या 
आपल्या सरकारनं “सोई !) ' तो मी ! ह्या शब्दप्रयोग विसरून 'को६ई' 
कोण मी ह्या शब्दप्रयोगाचा पुकारा केला कीं आजवरची तपश्चया माती- 
मोळ ठरण्याचा संभव अहि. आजच्या सरकारचे राज्य म्हणजे तारेवरचा 
नाय आहे नुत्ता ! समोंवार दाहीदिशांनीं आधिभौतिक प्रगतीचे प्रचंड 
वणवे पेटले आहेत, ह्या प्रचंड वणव्यांपासून आपल संरक्षण करण्याकरितां 
त्यांना फक्त एकाच व्यक्तीच्या मानसिक सामथ्यांचा आसरा आहे. ज्या 
समाजावर राज्य करायचं तो समाज तर आज वारेमाप भडकलेला आहे.. 
अशा वेळीं त्या एका नेत्याने दाखविलेल्या समाजमनाच्या ध्येयताऱ्याची 
दिक्षा न सोडता, भडकत जाणाऱ्या समानाला आवरून, सभोवार चौफेर पेट- 
छेल्या आधि मोतिकतेच्या प्रचंड वणव्यापासून आपलं संरक्षण करून मानंबी- 
समाजाला दिकवण देणारं स्वयंपूर्ण राष्ट निमीण करण्याची जानदारी 
यशस्ती रीतीनं पार पाडणं अतिदाय भवघड' आहे. तरी. पण त्यांनी जर. 
आपलं भानसिक अधिष्ठान सोड नाहीं, तर चौफेर उसळलेली यांजिक 
खधारगांची आग आपोआप विझेल., ळोकमनांचा वारा सल्या दिवन 
आई ठागेळ आणि अति मानवीसमााच्या गुरल्यानी असलेल्या पका 





श्वर 


अवत्ततीची तपश्भर्व्रा फळाठा येऊन. स्वगंपूर्णतेच्या यैंबाचं . दही दिशा 
्षात्रीनं उनळतीळ 

फक्त ह्या वेळीं आपटद्या साऱ्या राष्ट्धुरीगांनें आपल्या शकिसरवॅस्वाचा 
मारा भायोवतीतील बाळमनावर करणं जरूर आहे. आजच्या गौंढे 
हिंदवीसमाजाला त्यांनीं शांत रद्दा असं कितीहि आपुलकीनं, किंतीहिं 
जिव्हाळ्याने, कितीहि कळवळ्यानं सांगितलं आणि समाजाला त्यांचं 
सांगरणंहि कांदीं वेळ पटत असलं तरी समाजमनाचं मडकलेलं तारू एक- 
दम शांत होगे कटीण आहे. हल्लींच्या राष्टीय सरकारच्या अगदीं आतल्या 
बदुळांत सद्धा बेकीचं विषारी रोप फोफावू लागलं आहे. आपण आजवर 
केलेल्या स्वार्थत्यागाचं दृश्य फळ बे अखिल मानवजातीच्या क्षांततेचं थ्येम 
ते विसरून क्षणभंगुर अधिकाराच्या लालसेनं त्यांच्यांत सुद्धां अधिकाराची, 
मोठेपणाची, स्वाथांधतेची संकुचित मनोबृत्ति उपाळूं लागली आहे. ह्यांत 
त्यांचा दोष नाहीं. स्वराज्य हेंच आजच्या आर्यावतोतील राष्ट्रीय सभेचं 
इयेय; आज आपण ते ध्येय गांठळं आहे ह्या भ्रामक समजुतीनं, आपण 
आजवर केलेल्या स्वार्थत्यागाचं दृरयफल आपल्या पदरांत पाडून घेण्याच्या 
प्रयत्नाला ह्या गोटांतील बऱ्याच व्यक्ती लागल्यासारख्या दिसताहेत 
राष्ट्सभेंतील पहिल्या दजाच्या त्यागवीरांना ह्या नव्या राज्यघटनेत अव्वळ 
दूजीच्या जागा मिळाल्या आहेत तर दुय्यम प्रतीच्या देदाभक्तांना राष्र. 
कारणांत दुष्यम स्थान आणि तिसऱ्या दजाच्या देशभक्तांना तिसऱ्या 
दर्जाचं स्थान मिळावं ही त्यांची विचारसरणी सयुक्तिक आहे. क्षाच 
वेळीं आपल्या राष्टीय पुढाऱ्यांच्या धोरणाची, त्यांच्या भाषणाची, त्यांच्या 
काम करण्याच्या होळीची साऱ्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून स्तुविस्वो्त्र 
गाइळीं जात भाहेत. तपस्व्यांचा तपोमेग करणारे हवे मोह आहेत. ह्या नन्रक्ष 
वित्रारवरणींचा प्रयोग खरोखरच आर्यावतोत यशस्वी झाळा' खर 
जयापल्या आधिभौतिक सुधारणेला जगांत कुणीच विचारणार नाहीत झा 
भीतीने इळींच्या हिंद्वीनेत्यांची भरमसाट स्तुति. करून त्यांना आपल्या 
काढप्रात ओढण्याचा दो. पाश्चिमात्यांचा अखेरचा प्रयत्नशि असेल कदा- 
द अता वेळीं आप्व्याठा.. अभिकासऱ्दी. काळ्या. नाही हे. विद 
ऑगष्यकरिवा, :मेत्रिमधक्रॉत . पानाचे . -स्यान. मित्राकेस्या .. मागला 








३१६९ समाजमनाचा श्येवतारा 


ळोकमान्य विभूतींनी बाळमनाच्या उठावणीच्या का्योळा, ळायण्या- 
करितां स्वतः शिक्षकाचा पेद्या पत्करायला तयार व्हायला पाहिज. सारी 
.नोकरधाही आज पूर्वीप्रराणं काम करतेच आहे, ह्या नोकरशाहीवरीळ 
मंत्रीपपाचं चालळचलाऊ काम कोणत्याहि दुसर्या अगर तिसऱ्या «दबांचे 
राष्टीय पुढारी करूं शाकतीळ, पण यापुढे खरीखुरी मानवीसमाजा'ची 
उभारणी ज्या आर्यावतोतीळ बालमनांतून करावयाची आहे, त्या आ्यो- 
वर्तोतील बाळमनांच्या उठावणीच्या का्याकरितां आपल्या राष्टीय नेत्यांनी 
आपलं शक्तिसर्वेस्व एकवटून प्रयत्न करण्याची जरूरी आहे. 


परकीय सरकारचा जुलमी अम्मळ आर्यावतोत पाशवी थेमान घाढीत 
असतांना त्या पाशवी शक्तीशीं टक्कर देण्याकरितां ज्यांनीं आजन्म कारावास 
भोगला, वेळोवेळीं सत्याग्रहाची चळवळ यशस्वी करून दाखविली, 
करबंदीसारख त्यागाच्या तेजानं झळाळणारे कार्यक्रम ज्यांच्या नेतृत्वाखाली 
यशस्वी झाळे, अशा आपल्या नेत्यांना आपल्या'च राष्ट्रीय सरकारच्या 
राजवटींत आययांवतातील बालमनांची उठावणी करण्याळहा कितीसा वेळ 
छागणार आहे ? अधिकारावर राहून सुद्धां हे प्रयत्न करतां येतील अज्ञा 
हृष्टीनं आज प्रयल चाळू आहेत. पण ज्या तपासनिसांना आपण आपल्या 
मव्या योजना समजावून देता. आहांत, ज्या अधिकारीवगीला ह्या नव्या 
शिक्षणयोजनांचा प्रसार करण्याकरितां तुम्ही नेमणार आहांत, ज्या शिक्षकांच्या 
हाती आपल्या आयांबवतीतील बालमनं तुम्ही सुपूद करणार आहांत ते 
तपासनीस, ते अधिकारी, ते शिक्षक जुन्या परंपरेतील आहेत 'ईं विसरून 
याहणार नाहीं, ह्या लोकांकडून ह्या नव्या शिक्षणयोजनेचा सारा वरंचा 
देखावा साधला जाईल, पण ह्या नव्या शिक्षणयोजनेचा प्राण मात्र त्यांना 
त्यांच्या योजनेत आणतां येणार नाहीं. मातीच्या, दगडाच्या, सोन्या- 
ष्वांदीच्या निरनिराळ्या सुबक मूर्ती घडविणे हॅ जरी त्यांना शक्‍य असलं, 
झा साऱ्या मूर्तीची रेखीव, घोटीव किंवा कलाकुसरीची सौदर्यापासना जरी 
झा साऱ्या अधिकाऱ्यांना पूर्णत्वाला नेतां आळी तरी मानसिक तळमळीचे, 
मानसिक एकतानतेचं, मानवीसमाजाच्या स्वयंपूर्णतेचं ह्या मूर्तीत ऑंबाइन 
करण्याचा आत्मविश्वासाचा, त्यागाचा नी विश्ववंधुत्वाचा बीमंत्र त्यांच्या 
परिचेया'चा नसल्यानं झा साऱ्या रेखीव कलाकुसरीच्या सूतीत देवपथ आणणं... 





आदश बागखेंडे रॅश 


त्यांना अशक्य आहे. ई काम खऱ्या त्यागवीरांचं आहे, आत्मिक बळावर 
अघिष्ठित झाटठेल्या तपस्व्यांचे आहे. अखिळ मानवजातींत विश्वबंधुत्वाचं 
नातं निर्माण करू शकणाऱ्या विभूतींचं हे काम “आहे. ही बालमंनांची 
उठावणी करण्याकरितां आजच्या राष्ट्धुरीणांनीं च आजच्या आरयांब्तातीळ 
समाजघटकांनीं आत्यांतिक प्रयत्न केळे पाहिजेत हे. निश्चित ! 


१७ : आदर्श शिक्षण 


मागील प्रकरणांत ज्या बागखेड्याची काल्पनिक उभारणी केली त्या 
ध्येयापर्यंत पोचणं आपल्याला शक्य आहे कां असा विचार मनांत येणं 
साहजिक आहे. त॑ आदक्ष बागखेडे मानवीसमाजाचं निवासस्थान नसून 
कवींच्या कल्पनासास्राज्यांतल एक दैवी नंदनवन आहे असा भास 
होण्याचा संभव आहे, पण रोमन साम्राज्याच्या वेळीं ज्या इंग्लंडमघला 
अशिक्षित, अडाणी नी रानटी समाज रोमन साम्राज्याच्या गुलामगिरीत 
अनवस््राविना नग्नावर्स्थेत वावरत होता त्याच रानटी समाजानं कांहीं 
शवातकांनंतर जगाच्या पाटीवर ' जिथं कधींहि सूर्य मावळत नाहीं! असं सर्व- 
व्यापी साम्राज्य स्थापन केल, कोलबसानं किनाऱ्यावर पहिला पाय ठेवताच 
अमेरिकाखंडांतील जी रानटी मानवजात त्याच्याकडं भीतीनं नी आश्चर्यानं 
पहात राहिली त्याच अमेरिकाखंडांतीलळ समाजानं विसाव्या शतकांतील: 
दोन्ही जागतिक युद्धांत जयाचा पहिला मान मिळविला, एवढंच नाहीं 
तर कळसाला पोचलेली त्यांची यांत्रिक सुधारणा आज साऱ्या जगाचा 
थरकाप करीत आहे. ही रानटी मानवजात जर इतकी आश्चर्यकारक 
प्रगति करूं शकली तर आययांव्तातील जो समाज प्राचीन काळीं उत्कषीच्या 
उत्तुंग शिखरावर नांदत होता तोच समाज मधल्या कालांतील अवनती- 
नंतर फिरून आपलं गतवेभव परत मिळवू शकेल ह्यांत कांहींच आश्रय 
नाही. एवढंच नव्हे तर अखिल जगांतील मानवीसमाजाला आपल्या- 
बरोबर वैभवशिखरावर नेण्याची ताकद आर्योवतातील प्राचीन परंपरेत 
आहे. यांत्रिक युगाचीं वल्हीं हातीं घेऊन, आध्यात्मिकतेच्या वाऱ्याच्या 
सहाय्यानं मानवतेचं जहाज वल्हवण फारच सोपे आहे, आजच्या समा- 
सांतीलळ वातावरण फारच गढूळठेलं आहे. अठरापगड जातींच्या विषम 
तेनं समान इवाळदिळ झाळा आहे. दारिद्याच्या दारुष जाचणीनं समा- 
शाचा तोल सुटला आहे. स्वा्थाधतेनं. प्रत्यक्ष सख्ख्या भाषांची. मने 
एकमेकांविषयी साशंक झालीं आहेत. अद्या झ्या समाजाच्या विचिक्ि 






सनत्यितींत त्याला भारणारा षादूगार स्याच्याप्रुद .डभा : साहिल्याशिवाव: 
पूर्वीचं वेभवस्थान परत मिळविणे समाजाला अभ्राक्य आहे 

ही जबानदारी आमच्या नेत्यांची आहे. आन हिंदवी राष्टाच्या मादी- 
ब्रर विराजमान झालेल्या आपल्या नेत्यांनी फिरून त्यागाला तयार झाळं 
पाहिन, अचानकपणे एके दिवशीं नभोबाणीवरून भाषण करून. आप- 
ज्याला मिळालेल्या अधिकाराच्या त्यागानं जगांतील मानवजातीला त्यांनीं, 
आभ्यांचा जबरदस्त धक्का दिला पाहिजे. आपल्याला मिळालेल्या बहु- 
मानाच्या जागा खालीं करून त्या ठिकाणीं अधिकाराची होस असलेल्या 
इतर लोकांना बसवून समाजांतील बालमनांची उठावणी करण्याकरिता 
त्यांनीं खेड्यांकडं धाव घेतली पाहिजे. मिळालेल्या पहिल्या यशाच्या गुंगीत 
घुटमळत न राहतां अत्युन्ब ध्येय गांठण्याकरितां त्यांनीं अब्बळ दर्जाचा अधि- 
कारत्याग केला पाहिजे, योग्य वेळ येतांच महात्माजींनी ज्याप्रमाणं मानवी 
मनाची उन्नति साघण्याकरितां खेड्यांतून पायीं प्रवास करण्याचा निश्चय केला 
त्याचप्रमाणं महात्माजींच्या पट्टशिष्यांनीं देखील खेडेगांबांतील बालमंन- 
विकासाला आपल्याला वाहून घेतलं पाहिज, महात्माजींची तपक्चयो 
अत्युच्च दजाची असल्यानं गुलामगिरीच्या पुटावर पुटं चढलेल्या प्रौद- 
मनांची उठावणी करण्याचं धर्मसंस्थापकाचें अवघड मत त्यांनीं पत्करळं, 
त्यांच्या सहवासानं पावन झालेल्या त्यांच्या प्रमाबळींतल्या इतर नेत्यांनी 
त्यांच्या तपःसामथ्यांवर विश्वास ठेवून, दुसऱ्या टोकाकडून म्हणजे बाळ 
मनाकडून समाजाची उठावणी करण्याकडे धांब घेतली पाहिजे, मानवी- 
मनावर पावित्र्याचा असा चोफेर. मारा झाल्यावर. मानवीमनांतीळ 
भ्रारे दोष, मानवीमनावर चढलेली अशनाचीं सारीं पटलं, समाजमनाकीं 
एकजीव झालेल्या साऱ्या हिणकस मनोवृत्ती दूर होऊन, तावून -सुळाऊछन 
 अहेरपडलली झुदध मने, जागतिक मानवतेच्या मदतीच्या हांकेडा.ओ देकन 
 अखिळ मानवजातीला उन्नवीचा मार्गे दाखवितील 

स्वाग! त्याग ! त्याय ! ल्हानापाखून. पोराप्यंत सगळ्यांनी त्यामाच 
शकल. हाती घेतळ पाहिजे, मानाच्या अधिकांसच्या लागांवर बसून रोज 
कारण कू ह राष्टांतीळ हऱ्याखुऱ्या नेत्यांचे काम नसून असे : सख 
कारयतुरंषर दिमोण करणं. ई त्यांचं कास आहे. भायावतांतीळअसामगक 





"खव्वळ दजाच्या नेत्यांनी नेत्यांचे नेते झालं पाहिजे, ह्यांतचं आज त्यांच्या 
त्यागाची खरी कसोटी आहे. त्यांच आजचं पंबित्र कर्तव्य हणजे हिंदु 
स्थानांतील बालमनांची उठावणी करणं. कॉंग्रेसचा मोठेपणा आज आया 
चर्तातील प्रत्येक खेड्यांतील बालमनाला ऐकन माहीत आहे. ह्या बाऊमनां- 
पुढे आपले नेते त्यांना योग्य ते शिक्षण देण्याकरितां उभे राहिळे म्हणजे 
भ्रत्येक बालमनाला त्यांच्याबद्दल आदर वाटेल,त्यांच्या त्यागाच्या दिव्य तेजाने 
साऱ्या बालमनांना प्रकाच मिळेल, आपले हे राष्टीय नेते झुद्ध खादीचा 
पोषाख करून, चरखा फिरवीत फिरवीत, शंभर शेभर खेड्यांच्या गटां- 
'त्तील बालमनांच्या उठावणीची पाहणी करीत फिरू लागले म्हणजे ह्या 
त्यागवीरांची आदर्श 'चरित्र आपल्या नजरेपुढं ठेवून खेड्यांतील सारे 
बाळगोपाळ ह्यांच्याइतकेच किंवा ह्यांच्याहिपेक्षां अधिक जोरदार त्यागवीर 
बनतील, हीं मुलं विहिरी खोदायला तयार होतील, इमारती बांधायला 
 अहमद्वमिकेनं पुढं येतील, समाजांतील केरकचरा-वेळीं मैला सद्ां-नाहींसा 
करून खेड्याला स्वतःच्या कष्टानं नंदनवन बनवितील, पं. जवबाहरलालजीं- 
सारखे तडफदार वीर, बलूभभाईच्यासारखे कर्तबगार कार्यकर्ते, 
राजेंद्रप्रसाद यांच्यासारवे कळकळीचे समाजसेवक, राजगोपाळाचारींसारखे 
'चुद्धिबान मुत्सद्षी आणि आझादांसारखे निष्ठावान त्यागसम्राट खेळ्या- 
पाड्यांतून बालमनांची संघटना करीत, त्यांना शिकवण देत दौरे काटूं 
खागले कीं अवघ्या पांच बषीत आसितुहिमाचल आर्यावतोत इतकी 
प्रचंड संघटना होईल कीं ह्याच बघालवीरांच्या मदतीनं, ह्याच बालवीरांच्या 
अरमाने, ह्याच बालवीरांच्या कर्तव्यनिष्ठेने पुढील पांचचार बर्षोतच मागील 
भ्रकरणांत वर्णन केलेल्या बागखेड्यासारखीं लाखो बरागखेडीं आरयावर्तात 
स्वयंपूणेतेनं नांदू लागतील, हँ गांधीबादाचे घ्येय साधण्याकरिता झा 
नेत्यांनी अधिकाराची वरे समाजांतील इतर व्यक्तींना बहाळ करून ह्या 
अधिक्ारमोर्हातून ताडकन बाहेर पडळ पाहिन... ह्या प्रेमाच्या अधिकार- 
'संक्रमणान अचाट विद्यतशक्तीपेक्षांहि अधिक प्रबळ असं सांमथ्ये निमाथ 
शेईळ. आपले अधिकारारूद नेते अडचणीच्या वेळीं महात्माबींकडं सका 
'मिळंविण्याकरितां धांव घेत त्याचप्रमाणं, झानंतर अधिकारारूद होणारे 
अधिकारी ह्या नेत्यांच्या. सळामसळतीचा अवमान करण्याचे धाडसी 








आदश शिक्षण 


कधींहि कस्णार नाहींत. कारण त्यांनां हॅ. पक्कं मार्हीत आहे की आरव. 
स्वाला मिळाठ़ेला हा अधिकार आपल्या हातीं ठेवणं अगर तो आपल्यो 
हातून कादून घेणं इं सुर्वस्वी ह्या नेत्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, 
अधिककळ्रावर आलेल्या लोकांनीं स्वतंत्र होण्याचा प्रयत्न केला' तरी सुद्ध 
ह्या महात्माजींच्या प्रभावळींतील स्वयंप्रकाशित नेत्यांना गिण्यार्चे: 
बिलकुल कारण राहणार नाहीं, अधिकार देणं ईं ज्यांना सहज लीलेनं 
करतां येतं त्यांना अधिकार घेणं सद्धा तितक्याच लीलेने करतां येणं 
शक्‍य आहे. ह्या नव्या त्यागाच्या तेजाने उजळलेल्या ह्या वियूतींचे 
सामथ्ये आजच्यापेक्षा शतपटीनं, सहत्तपटीनं अधिक वाढेल इं मात्र 
निश्चित. म्हणून आपल्या राष्टांतील उच्चस्थानावर विराजमान झालेल्या 
पवेभूतींनीं परत समाजांत येऊन मिसळणं आजच्या घटकेला अत्यंत जरूर 
आहे. आपण हा नवा त्याग केल्यास आपल्याजरोबरच समाजांतील इतर 
घटकांना त्यागाची श्निकवण देण्याचा त्यांना अधिकच अधिकार पोचेल, 
झ्या प्रेमाच्या आपुलकीनं समाजांतील भांडवलदारांकडून स्वयंपूर्ण खेड्यांच्या 
उठावणीकरितां ते पूर्वीप्रमाणे ' कोरे चेक? घेऊ दकतील, त्यांना आपळी 
सुवर्णतुला करायला सांगून भारंभार सोनं राष्ट्कार्याकरितां खर्ची टाका- 
यला लावण्याचे सामर्थ्ये ह्याच त्यागांतून उत्पन्न होईल, कदाचित्‌ ह्या. 
राष्ट्धुरीणांच्या नव्या त्यागाने दिपून जाऊन हिंदुस्थानांतील नवकोट 
नारायण एका वसञानिशीं आपापल्या राजेशाही बंगल्यांतून बाहेर पंडून 
आपली सारी मत्ता ह्या त्यागवीराच्या इवालीं करतील 

सर्ध्यांच्या हिंदुस्थानच्या अवघड परिस्थितींत महात्माजींच्या गळ्या 
तीळ रत्नहारांतळे हे हिरे नाइलाज म्हणून, अत्यंत जरूर म्हणून, ह्या 
अधिकाराच्या जागेवर विराजमान झाळे असं सुरवातीला सांगण्यांत 
ओऑळं, देश्यांत माजलेल्या अनवस्थेचं कारण देऊन यापुढ देशांत शांतता 
नादेपर्यंत कांहीं काळ हीं अधिकारसूत्र ह्यांच्या हातीं राहणं 'अपरिद्दारय 
आहे, असं आज सांगितलं जातं. शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर हिंदु 
स्थानची नंबी राज्यघटना बनविण्याकरिता ह्यांची जरुरी आहे असं पुढं सांग" 
थ्यांवे येईल, रोज्यघटनेनंतर स्वतंत्र हिंदुस्थानचं नवं घोरय आखलायचं आहे. 
अर्सम्हयंत म्हवत इली अभधिकारारूद असलेल्या ह्या बुद्धिवादी नेत्यांचे अधि*. 





क हि ह 
0 


डार: ह्या ना त्या कारणांनी त्याताच कायम चिकटून यहणार असं चाटू. 
कुह्मळं आहे. असं झाल्यास विरोधी गटांचा विरोष वाढीला,छागेळ, प्रबळ 
विरोध नाहींसा करण्याकरितां ह्या विरोधकांना कायद्याची दहशत घालावी 
छामेल, त्यांना तुरुंगांत डांबावं लागेल, त्यांच्याबर गोळीबार देखील, करावा 
कगेळ. समाज आज भडकलेला असल्यानं शुद्ध विचारानं नी एकदिलानं 
स्वातंञ्याची उभारणी करण्याचा बिचार समाजमनाला पटणं शक्य नाहीं. 
समाजांतील प्रत्येक घटकाला सत्ता पाहिज आहे. अशा परित्थितींत हातीं 
आठेळं स्वातंत्र्य आपण केव्हां गमवून बसू हे कळणार देखीळ नाहीं.. 
प्राआात्य यंत्रसामुम्रीनं सज असलेले आजूचाजूचे देश आपल्यांतील याद- 
नीची वाटच पाहताहेत. यादवीनं पछाडलेल्या हिंदुस्थान देशावर कुणीहि 
परकीयांनी फिरून झाक्रमण करून त्यावर आपली सत्ता प्रस्थापित 
करावी. देशांत पसरलेल्या विरोधी वातावरणाने हिंदुस्थानांतील निर- 
निराळ्या जातींच्या नी निरनिराळ्या जमातींच्या फलटणी नेइमींच अषि- 
काऱ्यांच्या आजा शिरसावंद्र मानून आपल्या जातीच्या नी आपल्याच 
घर्मांच्या देशबांधर्वांवर गोळ्या झाडायला तयार होतील असं वाटत नाहीं. 
हिंदुस्थानच्या सेनिकांत बेदिली माजली तर इललींच्या लोकसत्ताक सरकारला 
भ्रमाजालळा आवरणं अशक्य होईल, हा विरोध नाहींसा करण्याकरितां 
स्वयेपूर्ण राष्टाच्या ध्येप्राकडं नजर ठेवून हिंदुस्थानांतील बुद्धिवार्यांनी 
हातरी घेतलेली सत्ता सोडून, उल्लागाराचं स्थान घेतलं पाहिजे. असं केल्यानं 
विरोधकांचीं तोंडं एकदम बंद होतील, सत्ता क्षत्रियांच्या म्हणजे सामर्थ्ये- 
वादी माणसांच्या हातीं जाईल, ह्या सामर्थ्यबादी सत्ताधीशांवर त्यागी 
बुद्धिवाद्यांच मानसिक वर्चस्व राहील. खेड्यापाड्यांतून नी 
छिकठिकाणीं दौरे काढून ह्या बुद्धिवाद्यांना आपली स्वयंपूर्ण राष्टाची 
कल्पना समाजाला पटवून देतां येईल, समाजाच्या साऱ्या मागण्या, 
साऱ्या. चळवळी, सारे मोर्चे झा. अधिक्रारत्यागाने थांबवितां. येतीळ. 
स्वडपूणे आयावतांच्या उभारणीकरितां. हातीं आलेल्या सता त्याच ककल 
आम्ही राजसंन्यास घेतळा आहे. असं समाजाळा सांगता वेक. ...ज्ा 
 'हेळीं आपण सोनी एकदिळ झालं पाहिले, एकमनानं कामाळा जाळं 


पाहिले, पारे विरोष. खोडून देऊन पुदीळ दहा बर्भोत स्वयंपूर्भ हिवुस्याकचं 





संत्थापनं करण्याकरिता आपण योजना आखली पॉरिबे असं समांजातीकि 
खहीनथोर व्यक्तींना त्यांना अधिकारवाणीने सांगती ” येईल: . गिरंगी* 
कोमगारांना' संपू म करण्याची विनंति करितां येईल, समाजवादी नेत्यांनी 
संपाच्या प्रोत्साहना'चं धोरण काहीं काळ सोडून आपल्या खांतांशं 
खांदा लावून स्वयंपूर्ण खेड्यांची उभारणी करण्याकरितां आपल्याला मदत. 
करावी अशी प्रेमाची नी आग्रहाची मागणी त्यांच्याकडं करता येईल; 
च्यापारीवर्गांने कांही काळ आपलं उमाप पैसा मिळविण्याचे धोरणं 
चजूळा ठेवावं असं त्याला बिनवितां येईल, आत्मविश्वासाच्या नीं 
उल्ल्वल त्यागाच्या जोरावर, फिरून एकदां समाजापुढं उमं राहून, ' ह्यां 
बाळमनाच्या जोपासनेकरितां निमोण करावी लागणारी त्यागाची भूमिकॉ 
समाजानं पत्कराबी असं समाजाला अधिकारवाणीने सांगतां येईल 
आजवर कित्येक वर्षे आपण गुलामगिरीची कळ सोसली आहे. हीच 
कळ आणखी कांहीं व्ष आपणां सर्वाना सोसावी लागणार आहे असं 
समजून खेड्यांतील बालमनांची जोपासना करू या, यदा मिळालं तरं 
अखिल मानवजात सुखी होऊन आर्याव्ताचं नांव साऱ्या दुनिर्येत जगाच्या 
'अंतापर्येत दुमदुमत राहील, निदान तुम्हांला त्या बाबतींत प्रयत्न 
करणे शक्‍य होत नसेल तर आम्हाळा वाव द्या, प्रयत्न करणाऱ्या 
इतकंच श्रेय तटस्थ राहणाऱ्यांना मिळतं, असं समजावून सांगून . साऱ्या 
-समाजा'ची मनं बळविण्याचा प्रयत्न केल्यास समाज. खात्रीने ऐकेल. 
'भांडवलवाळे पैसा पुरवितील, कळावान लोक आपल्या कलेचं शिक्षण 
देतीळ, कामकरी लोक फक्त जीवनवेतन घेऊन भम करतील आगि 
अशा तऱ्हेनं अलिल मानवजातीचे हें कार्य सहजासहजी पर्णतेला जोईरे, 
: बालमनाला कोणती शिकवण द्यायची, त्यांच्या शिक्षणांत कोगर्त्वा 
विषयांना प्राधान्य द्यायचं, शाळेत मानसिक व शारीरिक शिक्षणा 
दिंस्था जाणाऱ्या वेळाचं प्रमाण काय असावं, जालमनविकास अंत; 
खंडवून आणायचा, का तो बाहेस्व्या श्ञानानं पूर्गतेला न्यायचा, * छडी 
खोगे छमछम विद्या येई धमघम या तत्वाचा उपयोग करायचा; कॉ 
-मुस्भन्या षी मनांत. बदर घडवून आणून' त्यांच्या असत्मदरतीरच' निम्न 
कवचे, सोजी: शॉरनद्रियांना शिंपांये यायचं का कर्मेद्रिवांमोपेत' शॉ 












सतव सबतरा 


ब्रियांचा विकास करायचा, खेळाकरितां लेळ का खेळांतून अभ्यास, जगां- 
लीछ अफाट ज्ञानभांडार मुलां५ुढं मांडून त्यांच्या मनांतील शान पिपासा जायत 

करायची का आवश्‍यक गोष्टींचं एकत्र केलेलं ज्ञान त्यांच्या मनावर लादायचं, 
शानाभाधीं पाठांतर हा क्रम योग्य आहे का शान मिळाल्यानंतर प्राठांतर 
केल्यास मनावर ताण कमी पडतो, ह्या साऱ्या मनोबविशहेषणात्मक गोष्टींचा. 
काथ्याकूट आज कमालमर्योदेपर्यंत पोंचळा आहे. विद्यार्थ्यीना काय शिक- 
बायचं नी तें कशाकरिता श्चिकवायचं ह्याला महत्त्व देण्याऐवजी ते कशा 
तऱ्हेनं गिकवायचे ह्याला आजच्या शिक्षणशास्त्रांत अवास्तव महत्त्व 
आलेलं आहे. कसंहि शिकवा, कुठंहि शिकवा, केव्हांहि शिकवा पण बाल- 
मनांच्या नजरेपुढे थ्येयतारा ठेवून त्याचा पर्ण विकास साधण्याचा 
प्रयत्न करा. 

हिंदुस्थानांतील बाळमनं तयार करण्याकरितां त्यांच्या नजरेपुढं कोणता 
थ्येयतारा ठेवायचा इं समाजानं अथात्‌ समाजांतील नेत्यांनीं ठरवायचे 
आहे, तो ध्येयतारा त्यांच्या नजरेपुदं ६रुवतार्‍्याप्रमाणं स्थिर राहण्या- 
करितां जे प्रयत्न करायचे त्यालाच शिक्षण म्हणायचं. ही शिक्षणाची 
व्याख्या ठरल्यानेतर समाजाच्या नजरेपुढे शिक्षणक्षेत्रांतील दोन प्रश्न उभे 
राइतील, विद्यार्थ्यांचा थ्येयतारा ठरविणे आणि तो त्थिर राहण्याकारितां. 
प्रयत्न करणं. 

आज हिंदुस्थानांतील विद्याथ्यांच्या नजरेपुढं मानवीसमाजांतील प्रत्येक. 
व्यक्तीचं जाखींत जास्त सुख हच ध्येय ठेवणं जरूर आहे. हें ध्येय 
साधण्याकारेतां आपण आपला देश स्वयंपूर्ण केला पाहिजे, देश स्वयंपूर्ण 
करण्याकरितां आपण आपलं गांव स्वयंपूर्ण केले पाहिजे. तेवढ्याकरितां 
गांबांतील प्रत्येक सज्ञान व्यक्ति स्वयंपूर्ण असणं जरूर आहे. मानबजातींतीळ 
प्रत्येक री पुरुष व्यक्ति स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं मानवतेची जीं दोन 
अंग, मन आणि शरीर ह्या दोन अंगांचा पूणे विकास होण्याकरितां द्रिक्षय- 
झास्त्रांतील प्रयत्न केंद्रीभूत झाळे पाहिजेत. मनाची शक्ति बाढवून त्यांत: 
आतमदिश्वास निर्माण करणं आगि शरीराचं सामथ्ये वाढवून प्रत्येक ब्यक्तीन 
जसांत 'कमींत कमी शंभर ब्ध जगण्याची तयारी करणं ईंच खर रिक्षण, 
आपल्या शरीराच्या निरनिराळ्या अवयवांचे -सामथ्मे वाढविण्याकरिता 








त्या अवयवांना नियमित च्यायाम देणं जरूर. आहे. ' झंरीर ईं: एक इश्रर- 
निर्मित. आश्रय आहे. ह्या शरीराला पोषक अन दिलं, शरीरांत कोणत्याहि 
तऱ्हेचा बिघाड न होण्याची खतरदारी घेतली कोणत्याहि अवंयबाळा- 
बाजवीप्रेक्षां जासत ताण न देतां योग्य व्यायामानं प्रत्येक अवयव कार्यक्षम 
करण्याचा प्रयत्न केठा म्हणजे सर्वसाधारण मनुष्याची प्रकृति. निकोफ. 
रहायला दृरकत नाहीं, आयुष्यांतील अनपेक्षित आघात अपघात सोडले: 
तर झंभर वर्षे ही मानवी आयुष्याची किमान मर्यादा आहे. भतिभ्रमाचा 
अगर कमी भ्रमा'चा जसा मानबी जीवनाबर अनिष्ट परिणाम होतो. त्या'च- 
प्रमाणं निकोप प्रश्‍तीवर मानसिक आघातांचा सद्धा फारच .भर्यकर 
परिणाम होतो. 

एका माणसाला मेदोबृद्धींची व्यथा जडलेली होती. त्यानं निरनिराळ्या 
वेद्यांच्या गोळ्या, भस्मं, रसायनं बंगेरे मिळतील तीं औषधं घेतळीं, पण 
त्याच्या शरीरांतील मेद कांहीं हटेना, त्यानं आपली प्रकृति एका नामां- 
कित वैद्याला दाखविली. त्या वैद्यानं त्याची तक्रार ऐकून घेतली आणि 
त्याला सांगितलं तुम्हाला ओषधाची बिलकुल जरुरी नाहीं. त्यानं 
कारण विचारतांच दुःखी मनानं त्या वेद्यराजांनीं सांगितलं “ अहो. 
आम्ही वेद्य रोग बरा करू शकतो, ह्याचा अर्थ आयुष्य संपलेल्या 
व्यक्तीला आम्ही वाच्चवू हाकतो. असा नाहीं. आजपासून सस्याहत्त- 
राव्या दिवशीं तुम्ही मरणार आहांत, प्रत्यक्ष अश्विनीकुमार सुदा 
तुम्हाला तुमच्या रोगापासन बांचर्व शकणार नाहीं. कां उगाच 
औषधाचा मारा करून शरीराला शीण देतां ! ! त्यानं त्या वॅद्याची बरीच 
मनधरणी केली, पण व्यर्थ ! अखेर निराश मनानं त्या .रोग्यानं वैद्याचं. 
घर सोडलं. वैद्यानं सुद्धां आपला नाइलाज असल्याबद्दल त्याला निक्षून 
सांगितलं. झालं, तो रोगी आपल्या आयुष्याचे दिवस मोजतां मोजता 
झुरणीळा लागला, सच्याइत्तर, शाइत्तर, पंचाहत्तर |! बिचारा निरवानिरक- 
करूं लागला. देण्याघेण्या'चे व्यवहार पूर्ण झाले. मृत्युपत्र झालं. साऱ्या 
नंतेबाइकांना बोलावून घेऊन त्यांचा त्यांने कष्टी मनाने निरोप घेतला. 
. त्याळा अन्न गोडे लागेना. तोंडांत जाणाऱ्या प्रत्येक घासाबरोबर त्याच्या. 
मर्नात घस्स होत असे, दडा दिवस, नऊ दिवस, आठ दिवस! मरणाच्या 


-गोणीनं त्याची शोष उंडोळी, दारुण निराशेने तो अस्वस्थ झोंळां. 
अखेर शेवटचा दिवस उजाडला. त्या दिबशीं तर तो मरणाची वाट' 
पहात अंथरूणावर पढून राहिला 

अचानक वैद्यराज आले. निराशेने व्याकुळ झाल्यामुळे त्यानं त्यांच 

आदरातिथ्य सद्धा केलं नाहीं. त्याचा मरणाचा दिवस होता तो! वैद्य 
राजांनीं त्याची नाडी पाहून सांगितलं, ' आज तुम'्ची प्रकृति निकोप 
आहे. बिचाऱ्याचा विश्वास सद्धा बसेना. मग वैद्राजांनीं त्याला आपली 
युक्ति सांगितली “ तुमचा मेद कमी करण्याकरितां मी तुमच्या मनाला 
दारूण यातना दिल्या. पण ह्या मानसिक औषधानं तुमचा रोग आतां 
यूणे बरा झाला आहे. ! 

मनाचा नी शरीराचा इतका निकटचा संबंध आहे. खोटं बोलण्यानं, 
चोरी करण्यानं, दुसऱ्याच्या मनाला त्रास दिल्यानं आयुष्य कमी होतं. 
जी जी. गोष्ट करतांना मनाला बोचणी लागते त्या त्या प्रत्येक गोष्टींचा 
झरीरावर नकळत परिणाम होत असतो, सिनेमा पाहिल्याने काय होतं, 
 कार्दंबऱ्या बाचायला कोणती इरकत आहे, स्त्रियांच्या सोंदर्याकडं भाराव- 
छेल्या नजरेनं पहात राइणं हा डोळ्यांचा घर्म आहे असं मानणारे कित्येक 
'स्वेराचारवादी आहेत. ते वरून कितीहि आव आणीत असले तरी सिनेमा- 
सृष्टीतील प्रत्येक चेबनावरोजर, कादबरींतील प्रत्येक काल्पनिक आलिंगनाबरो- 
बर सुंदर स्रीकडं टाकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कटाक्षाबरोबर ह्या शब्दवीरांच्या 
मनाचा तोल जात असतो. उपाहारग्रह्ांत जाऊन खमंग पदाथोवर ताव 
मारणं, धूप्रपान करणं, मद्यासारखीं जळजळीत पेयं घ्याखालीं उतरविण, 
ह्यांनी हारीरावर जे अनिष्ट परिणाम होतात त्यांपेक्षां सुद्धा बरील मानसिक 
हेळकाव्यांनीं शरीरावर अधिक अनिष्ट परिणाम होतात, मन आणि शसैर 
हीं मानवी जीवनाची दोन अंगे इतकीं एकजीव आहेत कीं मनाचा शरी- 
राजर नी शरीराचा मनावर फारच चटकन्‌ चांगला अगर वाईट परि. 
णाम होतो. म्हणून मानवीजीवनांत शरीराची जितकी काळजी घेंणे जरूर 
आहि.तितकीच काळजी मनाची घेणं आवश्यक आहे. मन आणिं शरीर 
. झांब्या समतोल उठवणीनंच फक्त मानवी . जीवनाचे रंहत्य उलगंडणं 
. »डाक्य आहे. 


आदशे शिक्षण २७३ 


आज पाश्चात्य राष्टांतील बाळमनांच्या उठावणींत शरीराच्या सुस्थिती 
कडंच विदोष लक्ष दिल जात. तिथल्या शाळांतून अभ्यासाला दिळं 
जाणार महत्त्व, खेळांना दुल जाणारं महत्त्व, रंबराष्टीयांच्या उत्कर्षा 
पुरतंच मुर्यादित असल्याने परकी राष्टांतील मानवजातीचा द्वेष करणं 'ई 
त्यांचे बाळकड्ट होऊन असलं आहे. यांत्रिक सधारणा हं त्यांचे एकमेव 
थ्येय होऊन राहिलं आहे. हिंदुस्थानांतील काळा आदमी, आफ्रिकेतील 
नीग्रो किंवा चीनमधील रहिवासी हीं सारीं माणसं आपल्यापेक्षा 
कमी दर्जाची आहेत, रानटी आहेत, आपले गुलाम आहेत, असा 
अहंगंड' त्यांच्यांत बाळपणापासून'्च वाढीला लागलेला असतो. आप- 
त्यांत असलेलं सामथ्ये दुबेळांना प्रबळ करण्याकरितां नसून त्यांना 
पायदळीं तडविण्याकरितांच आहे अक्की विचारसरणी प्रधळ राष्टांतील 
पाश्चिमात्य बालमनांच्यापुदढे असल्यानं त्यांच्या मनोवृत्ती गवांच्या उद्दाम 
पणाने उसळत असतात. ह्यामुळे पाश्चात्य शिक्षणक्षेत्रात मानसिक उन्न- 
तीचे मानाचं स्थान नाहींसं होऊन शारीरिक उन्नतीलाच अवास्तव 
महत्त्व आलेलं आहे. स्वार्थी मनोबृत्ति, स्वैराचार नी भोगलालसा ह्यांना 
त्यांच्या जीवनांत ऊत आलेला आहे, आपण सुद्धां आजवर पाश्चात्यांचें 
अनुकरण करीत असल्यानं आपले विचारप्रवाह सुद्धां त्याच धारेला 
'लागळे आहेत. आपल्या विचारांची द्दी दिशा बदठून आध्यात्मिक 
उन्नति आणि आधिभौतिक उन्नति ह्यांचा मधुर मिळाफ आपल्याला 
साधायचा आहे. 

मनाची एकाग्रता, चित्तवृत्तींचा लय, जागेपणींची झोप, हद्दी ज्ञानाची 
परिसीमा आहे. दिवसभर नित्याचे हशरीरधम झाल्यानंतर शरीराच्या 
स्नायूंमध्ये जी झीज होते ती झीज भरून काढण्याकरिता आपण झोप 
घेतो. गाढ झोप लागली असतांना शरीराचे नी मनाचे व्यापार थांबतात 
आणि त्या विश्नांतीनं सकाळीं उठल्याबरोबर आपण आनंदी दृत्तींतच 
जागे होतों आणि फिरून उत्साहानं आपापल्या कामाला लागतो. सारा 
दिवस प्रामाणिकपणाच्या आणि मनाला कोणत्याहि प्रकारची बोचणी न 
देणाऱ्या शुद्ध नी सात्विक व्यवहारांत घालविल्यानंतर माणसाला जी गाद 
झप येते तशी झोप अप्रामागिक, स्वार्थी नी अपवित्र माणसांना येत 

करट 


नाहीं, म्हणून मन निर्मळ नी पवित्र ठेवून ते सामर्थ्यवान बनविण्या- 
करितां आपण मन शांत ठेवण्याचा अभ्यास केला पाहिजे ही मनाची. 
शांतता किंवा एकाग्रता बालमनांतूनच वाढील्र लागते., शुद्ध आचार नी' 
शुद्ध विचार ह्यांची बालमनाला शिकवण दिल्यास मन आणि शरीर हीं 
दोन्ही बल्झयाली होऊं दाकतात, असा मानसद्यास्रज्ञांचा अनुभव आहि. 
बालमनं मुळांतच शुद्ध सात्त्विकतेनं झळाळत असल्यानं त्यांची एका- 
ग्रता फारच लवकर होते. हातांतील दोरी एकाद्या काठीला बांधून त्याचा 
चाबूक बनविण्याच्या प्रयत्नांत व्यप्न असलेल्या मुलाला बाह्यजगाचं भान 
रहात नाही. आजूबाजूला कितीहि गोंगाट होत असला तरी तिकडं त्याचं 
लक्ष नसतं. त्यावेळीं आईची हांक त्याला ऐकू येत नाहीं, आपला भाऊ. 
आपल्यासमोर बसून खाऊ स्वरात असल्याचं त्याला भान नसतं, आपल्या 
पयाबकाच्या विशिष्ट समाधींतून मानावर आल्याशिवाय त्याला आसपासच्या 
जगाची कल्पना सुद्धां येत नाहीं. आपले वडील देवा'ची पूजा करीत अस- 
तांना मुलगा एकाग्र मनानं ती पूजा पहात असतो, पूजा करणाऱ्या पित्यापेक्षां 
पूजा पाहणाऱ्या मुलांचे मन अधिक देवरूप झालेलं असतं, आपणहि 
देवाची पूजा कराबी असं त्याला वाटते, आंगणांत जाऊन तो एक 
दगड घेतो. त्या दगडाला तो मातीनं स्नान घालीत असतो. त्या 
दगडावर मातीची धार धरलेली असतांना दगडाऐवजीं देवाची मूर्ति 
आणि मातीऐबजीं खरीखुरी पाण्याची घार त्याच्या डोळ्यापुद नाचत 
असते. गंध, फूल, अक्षता सारं पूजासाहित्य त्या मातीतच एकबट्लेलं 
असतं. एका दगडाला दसऱ्या दगडी निरांजनानं ओवाळत असतांना 
त्या दगडामातींत दिसणारी देवाची मूति नी दिव्याची ज्योत त्या 
बालमनाला एकतानतेचा प्रकाश देतात, तितक्‍कयांत मूळ मातींत' 
खेळत आहे हें पाहून, त्या मुलासमोरील तो दगडामातीचा खेळ. 
उघळून लावून त्याची आई त्याला मातींत खेळल्याबद्दल राग भरीत 
भरीत उचळून कडेवर घेते. तात्काळ त्या मुलाच्या समाधीचा भंग 
होऊन ते भानावर येतं आणि रडूं लागतं. हीच बालमनाची एकाग्रता 
बाढीला लावण्याकरिता शाळांतून प्रयत्न झाळे पाहिजेत, खेड्यांतील 
प्रत्येक बालमनाला त्याच्या त्याच्या आवडत्या खेळांतून मनं एकाग्र, 


आदेश शिक्षण र्ध 


करण्याचं शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे. "चालावं कसं, बोलावं कसं, काम 
कसं करावं, आपल्या दहोजारच्या मुलाला त्याच्या कामांत मदत कशी 
करावी ह्या शारीरिक शिक्षणाबरोबरच मुलाची ज्या ज्या गोष्टींत 


तन्मयता, होत “असलेली ' आपल्याळा दिसते, त्या त्या गोष्टींतीळ 
त्याची तजलीनता वाढीला लावण्याचे प्रयत्न होत गेल्यास ह्या शाळां 
तून तयार होणारी बालमनं प्रत्यक्ष मृत्यवर देखील मात करायला. 
समर्थ होतील अता वैदिक परंपरेतील मानसिक सामर्थ्यांचा इतिहास 
आहे. सकाळीं उठतांच आईबापांना आणि देवाला नमस्कार करून 
आपले सारे प्रातर्विधी आटोपून, स्वच्छ स्नान केल्यानंतर सूर्यनमस्कार . 
घालावे ह्या शिकबणकींतन उत्पन्न होणार पवित्र सामथ्ये सर्यनारायणाच्या . 
तेजाइतकंच बलशाली होईल, नेमलेल्या निरनिराळ्या विषयांचा अभ्यास 
ही एक मामुली गोष्ट आहे. ह्या विषयांच्या अभ्यासाने मनाचे सामथ्यं 
बाढतं असें बालमनाला पटल्यानंतर हेच काय, आणखी असले 
कितीहि विषय बालमनापुदे ठेविले तरी मनाच्या एकाग्रतेने 'वमकत 
असलेलीं बालमनं मला आणखी अभ्यास द्या असं म्हणत अइमहामिकेनं 
पुढं येतील, शाळांतून पळून जाण्या'ची गोष्ट तर राहोच, पण एक दिवस 
शाळेला सुटी असेल तर प्रत्येक बालमनाला कसंसंच वाटेल, आपल्या 
शाळेचा वेळ आणखी वाढल्यास आपल्या मनाचे नी शरीराचं सामथ्ये . 
लवकर वाढेळ असं'च बालमनांना सतत वाटत राहील, 


$ मूलभूत शिक्षणाच्या ) ( 85512 ६५८०॥०॥ ) बाळा घ्या, “ जीवन 
विकास ? शाळांची कल्पना घ्या, पाश्चिमात्य पद्धतीच्या धंदेशिक्षणावर 
भर देणाऱ्या शाळा घ्या, चालू जमान्यांतील कोंडवाडेवजा मदतझाळा' 
घ्या, किंबा आजकाल कांहीं ठिकाणीं 'चाळू असलेल्या सक्तीच्या शिक्ष- 
णाच्या शाळा घ्या; छार्ळेत मिळणाऱ्या शिक्षणांत प्राण असेल तर वरीलपैकी 
कोणतीहि शाळा यशस्वी होऊन आर्यावतीतील घालमनविकासावर तस्वय- 
पूर्ण हिंदवी राष्टाची उभारणी होईल. पण शाळेची मूलगामी कल्पना 
आदर्श असन त्या शाळेंत बालमनविकासाची प्राणप्रतिष्ठा होत नसेल तर 
मात्र शाळाखात्यावर कितीहि खर्च. केळा, . शाळेची इमारत बाहेरून: 


५४५६ समाजमनाचा घ्येयतारा 


कितीहि नटविली, सक्तीच्या शिक्षणाबद्दळ कितीहि प्रचंड गवगवा केला 
तरी ती शाळा भादशे हिंदुस्थानचे ध्येय साधु शकणार नाहीं. 


ह्या शाळांतन सामर्थ्यांचं आवाद्दन करण्याकरितां आपल्या राष्टीय 
नेत्यांनी प्रयत्नाला लागले पाहिजे, गांधीवादाची तत्त्व पूर्ण पटली. नसलीं 
तरी गांधीवादा'चं अद्वितीय यश आजच्या .हिंद्वीसमाजाच्या अनुभवाला 
आलेलं आहे. निवडणुकांच्या वेळीं राष्टीयसभेच्या उमेदवारांनी दिलेल्या 
आश्वासनाबरहुकूम देशांतील कारखाने नी जमिनी अद्याप राष्टीय- 
सरकारच्या मालकीच्या झाल्या नाहींत, म्हणून ते आपल्या सरकारवर 
रष्टच आहेत, ह्या त्यांच्या असंतुष्टतेचा फायदा धेऊन, समाजसत्तावादी 
नेते त्यांना पावलोपावलीं राष्ट्रीय सरकारविरुद्ध संप पुकारायला, 
मोचे न्यायला, देशांत अस्वस्थता माजवायला त्यांना प्रोत्साहन 
देताहेत. . पण भांडवलदार जाऊन त्या ठिकाणीं कारखाने नी 
जमिनी ह्यांच्यावर सरकारी मालकी जरी प्रस्थापित झाली तरी सर- 
कारनं नेमलेले इल्लींचे आधिकारी मजूर-किसानांची पिळणूक करणार 
नाहींत ईं कशावरून १? आज अन्नधान्याबाबत सरकारी शिधापद्धति 
अमलांत असतांना व्यापारी नी अधिकारी मिळून समाजाची पिळणूक 
करताहेतच ना! जी त्थिति इथं तीच स्थिति सरकारी मालकींत अनु- 
भवाला येणार ह उघड आहे. जोपर्यंत मानवी समाजमनांत फरक झालेला 
नाहीं, जोपर्येत जिकडं तिकडं स्वायीचा बुजबुजाट आहे, ' कमेण्येवाधि- 
कारस्ते मा फलेषु कदाचन ? ईं कर्मफलत्यागाचं तत्त्वज्ञान जोपयत 
समाजाच्या रोमरोमांत मिनल नाहीं तोपयत ह्या वरवरच्या इलाजांनीं 
समाजा'ची सुस्थिति साधतां येणार नाहीं. 


हें सामथ्ये फक्त ह्या स्वयंपूणतावादांतच आहे, आजच्या प्रोढ समा- 
जाला ह तत्त्वशान पटत नसलं तरी इलींच्या बालमनांतून ही विचारसरणी 
फेलावली गेली कीं उद्यांचा भांडबलवाला, उद्यांचा जमीनदार, उद्यांचा 
अधिकारी आपणहून समाजाच्या हिताकरिता आपल्या स्वाथौवर लाथ 
मारायला तयार होईल. ह्या नव्या आर्यावतांतळे किसानमजर सडा 
समाजाकरितां सतत मनापासून काम करीत राहून भांडवलदारांना सांग- 


आद्शे शिक्षणं २७७ 


तील कीं, ' आम्हांला आतां मिळते ती मजरी भरपूर आहे, आम्हांला 
जास्त मजुरी दैण्याऐबजीं जगाच्या ज्या भागांत मानवजात उपासवनवास 
सहन करते आहे, त्या भ!ंगांतील लोकांच्या मदतीकरतां आपण कमाव- 
लेला जादा पैसा पाठवून त्यांना आमच्याच प्रमाणं स्वयंपूर्ण बनविण्याला' 
मदत करा. 

[ सोन्याचा दिवस गांधीवादाच्या आचरणांतनच उदयाला यायचा 
आहे. तेवढद्याकरितां आपल्या पुढील पिढीला र'ष्टीय पुढाऱ्यांच्या देख- 
रेखीखालीं वाढूं देणं हें आजच्या प्रौढ समाजाचं एक'च कर्तव्य आहे. त्यांच्या- 
वर अढळ विश्वास ठेवून आपल्या राष्टाच्या स्वातेञ््याकरितां बहुजन- 
समाजानं स्वतः वाटेल त्या हालअपेष्टा सहन करून राष्टीय पुढाऱ्यांच्या आजा 
पाळल्या, आजवर भोगलेल्या हालअपेष्टांचे हदृयफल म्हणजेच दिंदुस्थानचे 
स्वातंत्य, यापुढं आपापल्या गांवांतील बालमनांना नेत्यांच्या इच्छेप्रमाणं 
शिकवण देण्याचं त्रत समाजाने अबघीं दहाच वर्षे जर पाळळं तर आयोव्तो 
तील प्रत्येक व्यक्ति म[नवीसमाजाच्या सुखश्यांतीकरितां अहर्निश झटत भस 
छेळी आपल्या दृष्टीस पडेल, पण राष्टीय नेत्यांच्या केवळ नभोवाणीवरील 
भाषणावर त्यांचा विश्वास बसणार नादीं. दृ्लींच्या शाळांवर, शिक्षकांवर 
नी शिक्षणावर बहुजनसमाजा'चा विश्वास नाहीं. शाळा चांगल्या आहेत, 
शिक्षण उत्तम आहे, शिक्षक सद्धा शिकलेले आहेत. पण ह्या सवाची 
प्राणप्रतिष्ठा मात्र व्हायची आहे. प्रत्येक शाळेत जाऊन नेत्यांनी तिथल्या 
विद्याथ्यांना दशंन दिलं, प्रत्येक शिक्षकाला त्यांनीं प्रेमाने समजावन 
सांगितले कीं * बाबांनो, आज तुमचा पगार कमी आहे हं खरं! 
पण आम्ही जशी राष्टाकरितां सेवावृत्ति पत्करली त्याचप्रमाणे तम्ही 
सुद्धां आणखी कांहीं वष आपल्या राष्ट्राच्या उन्नतीकरितां पूर्वीप्रमाणेच 
आणखी कांहीं दिवस दारिदयाचे तडाखे सहन करा. ? सारे शिक्षक 
आपल्या देशांतील त्यागवीरांची ही आज्ञा शिरसावंद्य मानून दिवसाचे 
चोवीस तास बालमनांची उठावणी करण्याचे कसोशीनं प्रयत्न करतील, 
त्याच वेळीं ह्या खेड्यांतील समाजाला जर ह्या विभूतींनीं सांगितलं कीं 
: बाबांनो, आज आम्ही शिक्षकांना देतो तो पगार अपुरा आहे, ह्याची 
आम्हाला जाणीव आहे; पग इलाज नांही. आमची तुम्हाला एवढीच आमग्र- 


२५८ समाजभनाच्ा ध्ययतारा 


हाची विनंति आहे कीं तुमच्या गांवांतील हे शिक्षक तुमच्या बालगोपालांना 
आमच्या नव्या विचारतरणीप्रमाणं अत्युच दर्जाचं शिक्षण देताहेत, त्या 
शिक्षकांना अन्न द्या, वरू द्या, शिक्षणाकरिषां लागणहऱ्या सवे सोयी 
करून द्या आणि आपल्या गांबांतळी पुढली पिढी क्षी तयीर हौते इकडं 
नजर ठेवा, ! झोपेंतून जागा झाल्याप्रमाणे समाज खडबडून पुढं येईल. 
विद्यार्थ्यांना सुद्धां महात्माजी, जवाहरलाल, वळूमभाई पटेल, बाबू 
राजेंद्रप्रसाद, मोठाना आजाद यांच्यासारख्या विभूतींचा उपदेश ऐका- 
-य॒ला मिळाल्यावर त्यांच्या मनाची एकाग्रता होईल, त्यांना शाळेबद्दल नी 
. शिक्षकांबद्दळ इतका जिव्हाळा वाटेल कीं ह्या त्यागवीरांच्या दर्शनाकरितां 
पुढारी सांगतील तो अभ्यास, पुढारी सांगतील ते कष्ट नी पुढारी सांगतील 
तसं आचरण करायला ते एका पायावर तयार होतील, 


ही 


१८ : आदश शाळा 


बागखेड्याचं वणन करतांना मुलांची शाळा शहराच्या मध्यभागीं 
असावी असा उल्लेख आलेला वाचकांच्या लक्षांत असेलच, आदशे 
खेड्याची उभारणी झाल्यानंतरची शाळेची ही कल्पना अमलांत 
आणण्याला अद्याप कांही. अवघि लागेल, तोपर्थेत आहेत त्या 
शाळांतून आपण कार्याला लागलं पाहिजे, कांडी कांहीं खेड्यांतून शाळा 
नाहींत आणि शिक्षकहि नाहींत. अशा खेड्यांतून असलेलीं मारुतीची 
देवळे शाळांकरितां उपयोगांत आणतां येतील, हीं मारुतीचीं देवळें सुदा 
सगळ्या खेड्यांतून नाहींत, जिथे शाळा असतील तिथं शाळा, देवळं 
असतील तिथं देवळं, आणि देवळं नसतील तिथं मोकळीं पटांगणं सुद्धां 
आपल्या शाळांच्या कामीं उपयोगी पडतील, बालमनांची उभारणी हें 
आपल्या पंचवार्षिक योजनेंतील च्येय ठरल्यावर ते ध्येय साध्य करण्या- 
करितां आपल्याला खेड्यांतून शाळांची उभारणी करावी लागेल, आपल्या 
खेड्यांत शाळा बांधण्याकरितां अर्ज, विनंत्या, शिक्षकाची मागणी, गाँब- 
'कामगारामार्फत काम चालवणं, मुढांमुलींची आकडेवारी काढणं, शाळेचा 
-नकाशा तयार करणं, सरकारी इमारत खात्यामाफत एकाद्या मक्तेदाराला 
मक्ता देऊन राष्टाच्या पैशाचा अवास्तव व्यय करणं ह्यापेक्षा पुढाऱ्यांनी 
'गांबांतील बयोबृदध पंचांमा्फत तूत गावाबाहेरील एकादी सरकारी माल- 
कीची जागा पाहून तिथं उघड्यावरच विद्याथ्योना सकाळसंध्याकाळ 
प्रार्थनेला बोलवावं. 

गावांत शिक्षक नसेल तर गावांतलठाच एकादा थोडा शिकलेला, निदान 
राष्ट्हिताची कळकळ असलेला उत्साही तरुण पाहून त्याच्याकडं शाळेचं 
काम सोपवाबं, गावांतूनच दहापाच वासे गोळा करावे आणि गावांतूनच 
कांहीं जुनींपुराणीं पोतीं गोळा करून एकदोन दिवसांच्या संघटित प्रयत्नांनी 
इफळेकरितां पक मंडप तयार करावा, आणि झा मंडपांत प्राथना घेण्याला 
खस्यात करावी, जरूर लागेल त्या ठिकाणी ग्ावांतीळ प्रौढ समाजाच्ही 


*२८० समाजमनाचा ध्येयतारा 


मदत घेऊन ह्या मंडपाच्या चोहोंभाजूनीं कमरेइतक्या किंवा खांद्याइतक्या 
उंचीच्या भिंती उभाराब्या. कच्च्या विटा पाडणं, माती खणणं, मिंती 
बांघणं हीं कामं मुलांच्याकडूनच करून घ्यावी. सकाळसंध्याकाळच्या 
प्राथनेनंतर विद्याथ्यीना, भ्रमाचं महत्त्व, स्वावलबन, ह्या गोष्टींची माहिती 
देत देत शाळेची छोटीशी इमारत तयार करावी, जवळच एकादा आखाडा 
तयार करावा. आखाड्यांत कांहीं विभूतींचे फोटो लावून तिथं मुलांना खळ 
खेळण्यास शिकवावं, खळ खेळतां खळतां त्यांना संघटनेचे महत्त्व समजा- 
वून द्यावे, सर्वानी मिळून एकाद काम करायचं ठरविल्यास तें काम किती 
झटकन होतं हे म्रात्यक्षिकानंच पटवून द्यावे, लहान मुलं मोठ्या 
माणसांना अवघड वाटणाऱ्या गोष्टी सुद्धा फारच थोड्या वेळांत नी 
अल्प श्रमाने करूं दाकतात हे तत्त्व मलांच्या मनावर बिंत्रवाव, 
झाळेच्या भिंती तयार होतांच गाांबांतल्या लोकांनीं पत्र्यांची जमवा- 
जमव करावी, ते शक्‍य नसल्यास मुलांनी कुडाची छपरं तयार 
करावीं. आपली झाळा आपल्या हातांनी तयार करीत असतांना 
विद्यार्थ्यांना जो अभिमान वाटेळ, ही आमची शाळा असं हक्कानं 
म्हणतांना त्यांना त्या ओबडधोबड पण स्वतः बनविलेल्या शाळिसंबधीं जो 
आपलेपणा वाटेल त्या आपलेपणांत जगांतील भ्रष्ठ सुखसमाधान ह्या 
खेड्यांतील बालगोपालांना मिळेल, प्रत्यक विद्यार्थी आपल्या शाळेच सोंदर्य. 
वाढविण्याला, आपल्या शाळेतील पडझड दुरुस्त करण्याला, आपणहून 
तयार होईल. 


नेत्यांनी आपले दोरे चाळू ठेवून खेड्यांतील स्वयंपूर्ण शाळा पाहून 
समाधान व्यक्त करावं. खेड्यांतील स्त्रीपुर्षांना शाळेच्या आवारांत एकत्र 
नोलवावं. मुलांनीं शाळा बांधल्याबद्दलह त्यांना मानाच्या फिती बहाल 
कराव्या. मुलं जर इतकं काम करू शकतात तर आपण मनांत आणल्यास 
आपण काय करूं शकणार नाही. असा जमलेल्या स्त्रीपुरुषांना सवाल: 
टाकून त्यांना चरख्याचं, हातमागाचं, सुतारलोहाराच्या कारखान्यांचे 
संघटित शक्तीनं स्वाबलंबनाच्या जोरावर उत्पन्न होणारं सामथ्ये पटवून 
श्याब. आपले राष्टीय नेते आपल्या पाठीशीं आहेत, आपल्या सुखाकरिती 


ऑआंदशे शाळा २८? 
ते अविश्रांत भ्रम घेताहेत हे पाहून खेड्यांतील प्रत्येक व्यक्तीला संघटनेचं 
नी स्वार्थत्यागाचं महत्तव आपोआप पटूं लागेल, 

शाळेची इमारत तबार झाल्यानंतर शाळेच्या आसपास एक विहीर 
सतोदण्याचं काम हातीं घ्याव. गावांतील प्रौढांनी जातांयेतां चार चार 
कुदळी मारायचं ठरवलं तर महिनापंधरा दिवसांत विहीर खोदून होईल. . 
खेडेगावांत पाण्याच्या विहिरी खोदणं, एकाद्या देवळाचा जीणोद्धार करणं,. 
गावांत एकादी धर्मशाळा बांधणं अशा गोष्टी संघटनेच्या जोरावर कर- 
ण्याची जुनी प्रथा आहे. फक्त शाळा म्हटली कीं सरकारी संत्रंध अशी जी' 
विचारसरणी बनली आहे ती बदलली कीं शाळेची विहीर व्हायला वेळ 
लागणार नाहीं, विह्दीर बांधवून काढण्यांत मुलांची मदत घ्यावी म्हणजे: 
त्यांना आपोआपच बांधकामाचे शिक्षण मिळेळ, विहिरीचा उपयोग. 
मुख्यतः झाळेच्या आसपास विद्याथ्यांनी तयार केलेल्या पिक्रांच्या 
वाफ्यांना पाणी देण्याकरितां करावा. शिशक्षकांनीं विद्याथ्यांना पिकांची. 
माहिती द्यावी, कुळवण, खुरपण, नांगरण ह्यांची संपूर्ण माहिती देत देत 
पिकं वाढीला लागतील, विद्याथ्यांनी घरचीं कामं सांभाळून आपापल्या. 
वाफ्यांवर देखरेख करावी, पिकावर कीड पडल्यास काय करावं लागतं, 
आलेले धान्य कसं मापायचे, कोणत्या दरानं विकायचं ह्याकरिता जरूर 
असणाऱ्या हिदोबांची आणि नोंदी करण्याकरितां भाषेची जरुरी ह्या 
विद्यार्थ्यांना पटवून दिल्यावर त्यांना गणित, भाषा, हिशेब हे विषय 
जरुरीपुरंते शिकविण्याचा सराव शिक्षकांनी ठेविल्यास आपल्याला आवशयक . 
असलेल्या ह्या विषयांचा मल आनंदानं, स्वेच्छेने नी उत्साहाने 
अभ्यास करू लागतील. विद्यार्थ्यांना शेतीची, पिकांची, भाजीपाल्याची 
नी फळफळावळांची माहिती दिल्यानंतर विणकलेची माहिती देणं आवश्यक 
आहे, कापसाच्या बाफ्यांतील कापूस वेचल्यानंतर त्यांतील सरकी काढणं, . 
तो पिंजणं, त्याचे पेळू तयार करणं, मग चरख्यावर सूत कातणं ह्याचं 
शिक्षण विद्याथ्यीना पिकं काढल्यानंतरच्या व दुसऱ्या वर्षीच्या जमीन 
मशागतीपूर्बीच्या काळांत दिलं जावं. ताणे तयार करणं, पाजणी. करणं 
कांड्या भरणं वगेरे कामं विश्वेषतः शाळांतील. मुलींना शिकवावी. त्याच- 
प्रमाणे स्वयंपाकपाण्यासारख्या ग्रइकृत्यांचं मुलींना शिक्षण. देणं सुद्धा 


म्हट समाजमनाचा ध्येयतारा 


"ज्खावघड जाणार नाहीं. बिद्याथ्यीनीं उत्पन्न केलेल्या घान्याचा उपयोग 
करून विद्यार्थिनींनी स्वयंपाक करावा आणि मधून मधून «वनभोजनाचे 
कार्यक्रम आंखून त्या वेळीं स्वतःच्या श्रमाच्या दुनभोजनांतु जी आत्मीयता 
येईल तिचा विद्यार्थीविद्यार्थिनींनीं प्रत्यक्ष अनुभव पाहण्यासारखा आहे. 


आपल्या खेड्यांतील सवे व्यक्तींना पुरेल इतक अन्न नी वस्त्र ह्यांचे 
उत्पादन आपल्या खेड्यांत होत नसेळ तर आपलं खेडं स्वयंपूर्ण करण्या- 
करितां काय केले पाहिज ह्याचे उत्तर विद्यार्थ्यांकडूनच काढून घ्यावं, 
आणि मग सवानीं संघटित शोती केल्यास आज खेडेगांवांतील कांहीं लोक 
जास्त सघन ब इतर वाजवीपेक्षा जास्त निर्धन अशी जी बिषमता दिसून 
येते ती नाहींशी केळी पाहिज आणि आपल्या खेड्यांत लागणारं अभवस्त्र 
आपल्याच खेड्यांत उत्पन्न होण्याकरितां जरूर त्या ठिकाणीं विहीर खोदणं, 
ओढे अडविणं, नद्यांना बंधारे घालणं ह्यांची आवश्‍यकता विद्याथ्यांना व 
स्यांच्याचवरोवर खेडुतांना पटवून द्यावी, ही कल्पना पटल्यास ह्या 
गोष्टी ताबडतोब करण्याचा ते कसोशीनं प्रयत्न करतील, विहिरी कोणाच्या 
जमिनींत खोदायच्या ह्याचा विचारच करण्याचं कारण नाहीं. ह्या विहि- 
रींचा उपयोग कोणत्याहि जमिनींना झाला तरी उत्पन्न होणाऱ्या धान्याचा 
आमवासीयांना सारखाच फायदा मिळणार आहे. ह्या संघटनेच्या मनो- 
वृत्तीनं सारे तंटे नाहींसे होतील, सारे विरोध वितळून जातील आणि 
आपोआप समाजाच्या स्वार्थी विचारसरणींत फरक पडूं लागेल, 


ह्या शाळांवूनच विद्यार्थ्यांना छोटे छोटे माग, नांगर, 'वरखे वंरेरे 
जीवनोपयोगी यंत्र तयार करण्याचे शिक्षण दिल्यास त्यांना साऱ्या 
आवश्यक गोष्टींची कल्पना येईल, सुतारी काम करतांना वतुळ काढणं, 
त्रिकोन-चोकोन तयार करणं वगेरे जरूर असलेल्या भूमितीची कल्पना 
देण, त्याचप्रमाणं सूत रंगविण्याकरितां उपयोगांत आणल्या जाणाऱ्या 
सप्तायनांची माहिती असणं आवश्‍यक असल्याने रसायनशास्त्राच्या सूळ- 
भूत शानाची बिद्याथ्यीना नरूरी पटवून देणं, अश्या तऱ्हेनं जशूर छागेळ 
स्वा त्या वेळीं त्या त्या विषयांचा भम्यास ध्रुरू केल्यानं विद्यार्थी आंषो- 


आपलं प्रृतिस्वात्य्य राखण्याकरिता आपल्या खेकर्षांत स्वच्छता राखणं 
ज्जरूर आहे, सांडपाण्याची व्यवस्था, केरक'वरा टाकण्याची व्यवस्था, 
बहिरदिशेची कुवस्था ह्या नियमांचं उत्तम तऱ्हॅनं पालन _ करण्यांत खेडे- 
-गांबांशीठ लोकांचं हित आहे असं पटवून दिल्यास सारा खेडेगांवी समाज 
अधिक व्यवस्थित, अधिक टापटिपीचा आणि अधिक स्वच्छताप्रिय 
बनेल, खेड्याचं वातावरण आनंदी बनेळ, आपणच आपल्या खेक्याची 
सुधारणा करीत आहोंत असं पाहून प्रत्येक व्यक्तीला समाधान होईळ, 
आणि आपल्या खेड्याची अधिकाधिक सुधारणा करण्याकरितां सारे 
'बिद्यार्थी तळमळीनं प्रयत्न करूं लागतीळ, एकदां विश्वास आला, कीं 
बाटतील ते शरीरकष्ट करायला सांगा, वाटेल तितका अभ्यास द्या, वाट- 
-तीळ तितके नियम घाला. सारीं बालमनं प्रत्येक गोष्ट एकनिष्ठेनं 
'करीत राहतील, 

मुल नी मुली, शिक्षक शाळेत येण्याची उत्सुकतेनं बाट पहात बसतील, 
'एकाग्र मनानं आपल्याला नेमून दिलेला अभ्यास करायला लागतीळ, 
अशा वेळीं शिक्षकांनी हलकेच पाश्चिमात्यांचे अनुकरण करण्यानं आपले 
कस नुकसान झालं आहे ह्याची विद्यार्थ्याना माहिती सांगावी, पाश्चिमात्य 
'विचारसरणीनं मनुष्य दुर्बेलांवर अतिक्रमण करायला तयार होतो हें विद्या- 
थ्यीना समजावून द्यावं. आपल्या खेड्यांतील समाजाला स्वयंपूर्ण करण्याचा 
आपण प्रयत्न करतो आहोंत तो दुसऱ्यावर आक्रमण करण्याकरितां नसून 
आपल्याचप्रमाणं इतर राष्ट्ांतीळ समाज स्वयंपूर्ण बनून अखिल 
'मानवीसमाजानं सुखासमाधानानं नांदावं म्हणून. स्वयंपूर्णतेच्या तत्त्व- 
शानाच्या अनुरोधाने आपण आपल्याला पुरेल इतकंच उत्पादन केल्यास 
आपल्याला परक्या लोकांवर आक्रमण करण्याची जरुरीच भासणार नाहीं. 
-यांत्रिक उत्पादन मयोदेजाहेर गेल्यास त्या'चा दुष्परिणाम कसा होतो हँ 
"नुकत्याच झालेल्या लढाईवरून स्पष्ट करून सांगावं. आपल्याळा समान 
'सुस्थी करायचा असेल तर आधीं आपण स्वयंपूर्ण, निर्मळ नी सामथ्येवान्‌ 
अनल पाहिजे, आपण अनत्याचारी अहिंसेचा मागे पत्करतो तो आपर्स्यंत 
आमर्थ्ये नाहीं म्हणून नसून, आपल्यात सामथ्ये अवून तुडां त्या 
“छासथ्यांचा इरुपयोग कसयचा नाहीं ईं तच्ष आपस्याठा परळं आहे 


२८४ समाजमनाचा ध्येयतारा 


म्हणून, ही विचारसरणी मुलांना पटवून देतांना त्यांना इतिहासाचे 
महत्त्व सांगावं. गतकालांतील गोष्टींचा समाजावर कसकसा परिणाम 
झाला ह्या माहितीलाचं इतिहास म्हणतात." शिवानीनं अफजुल- 
खानाला केव्हां मारलं, पानिपतची लढाई कोणत्या सालीं झाली* द्यांची 
तारीखवार जंत्री लक्षांत ठेवणे ह्या इतिहासाची जरुरी नसून समाजांत 
वेगवेगळ्या वेळीं कसकसे फरक पडत गेले, समाजांत अशा तऱ्हेचे फरक 
घडवून आणणारे त्या वेळचे नेते कोणकोण होते, त्यांनीं, समाजापुढे 
कोणती विचारसरणी मांडली ह्याचा अभ्यास करून आज आपल्याला 
समाजाची संघटना कोणत्या तत्त्वावर करावी लागणार आहे हं ठर- 
विण्याकरितां गतकाळाच्या इतिहासाची जरुरी आहे. 


दलींच्या शिक्षणक्रमांतील जवळ जबळ सगळे विषय आपण आतां- 
पर्येत हाताळले. ह्या विषयांचा अभ्यास करून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत 
कसेबसे दोकडा पसतीस गुण मिळवून उत्तीण होणं हें आपले ध्येय नसून 
आपल्या रोजच्या व्यवहारांत सुखी होण्याकरितां, आपल्या बरो- 
बरीच्या समाजाचं सुख साधण्याकरिता, आपण निरोगीपणानं दभर 
वर्षे जगण्याकरितां वरीळ विषयांचा अभ्यास करणं हं आपलं ध्येय 
आहे. व्यवहाराचे नियम, आचाराचे नियम, समाजहिताचे नियम 
आपल्या लक्षांत रहावेत म्हणून आपल्या मनाचं सामथ्ये वाढविण्याकरिता 
सुद्धां ह्या विषयांचा अभ्यास उपयोगीं पडतो. जसजशी अभ्यासाची गोडी 
अधिक लागेळ तसतशी मनाची प्रगति अधिकाधिक होत जाईल. ह्या 
मनाच्या सामथ्योवर मनाची एकाग्रता साधतां साधतां मन निश्चळ: 
करून आत्यंतिक सुख मिळविणं हेंहि आपलं ध्येय आहे. अद्या साऱ्या 
गोष्टी बालमनाला धीरे धीरे पटवून दिल्यास शरीर व मन ह्या दोहॉच 
सामर्थ्य वाढविण्याचा बालमनं जिवापाड प्रयत्न करूं लागतील, 


फक्त मनाचं नी शरीराचं सामर्थ्य वाढविण्यानं बालमनविकासाची 
पूर्तता होत नाहीं. ह्या सामर्थ्यांचा सदुपयोग करितां यावा म्हणून शीळ 
बनविणं ही त्यानंतरची महत्त्वाची गोष्ट आहे. शक्‍य तों मनांत पापी 
विचारांना थारा न देणं ह्याला समाजांत प्राधान्य आलं पाहिजे. मनाची 


आद्शे शाळा रट५ 


झक्ति वाढली नाहीं तरी हरकत नाहीं, शरीर सामर्थ्यवान नसेल तरी 
पवो नाहीं, पण शील जर भ्रष्ट असेल तर माणसाठा माणूस म्हणतां येत 
नाहीं. मलांच्या चारितर्याबददळ शिक्षकांनी नेहमीं जागरूक असलं पाहि 

मोख्यांची चरित्रं सदोदित बालमनांच्यापुढ ठेविलीं पाहिजित. ज्यांच 
ववारिञ्य निष्कलंक होतं अश्याच लोकांना समाजांत आजवर मानाचे . 
स्थान मिळालं आहे. विद्यार्थीदर्शेतच मुख्यतः बालमनावर वाईट परिणाम 
होण्याचा संभव अधिक असतो, म्हणून ज्या ज्या वेळीं आपल्या टापूत 
नेत्यांचे दोरे निघतात त्या त्या वेळीं सकाळच्या प्रार्थनेच्या वेळीं गां्बा- 
सील प्रौढांना एकत्र जमवन, आपल्याला पुढील पिदींतून राष्टाचे खरे- 
खुरे आधारस्तंभ तयार करायचे असतील तर त्यांच्या हिताकरिता आपण 
आपसांतील दुष्टमाव, आपसांतील द्वेष, आपसांतील अनीति बालमनापुढं 
चव्हाट्यावर न येऊ देण्याची ह्यांना नेत्यांच्याकडून पुनः पुनः शिकवण 
दिली गेली पाहिजे, 


प्रातःकालीं थंड पाण्यानं स्नान केल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्यांने लंगोट 
कसन व्यायाम करावा. आसनांवर भर द्यावा, निर्मळ मनानं सर्योपासना 
करावी. आपल्या जीवनांत सर्यापासनेला अद्वितीय प्राधान्य आहे. साऱ्या 
जीवसृष्टींतील जीवनाचा साठा सूये आहे. सर्य आपल्या शरीराला तेज 
देणारा तेजोगोळ आहे. शरीरांतील दोष नाहींसे करण्याचं सामथ्य सयो. 
तच आहे. आपल्या बुद्धीला प्रखर करण्याचं सामर्थ्य त्याचंच आहे 
सूर्याच्या तेजानेच अन्नधान्य पिकतं. सूर्याच्या तेजानंच फळांत अमृततुल्य 
रस उत्पन्न होतो. सर्याच्या किरणांनी पवित्र झालेल्या पाण्यांत विजेचे नव- 
चैतन्य सांठविळेळं असतं, मानवजात प्रथ्बीतलावर उत्पन्न होण्याच्या फार 
पूर्वीच्या कालापासून सूर्य अस्तित्वांत असून सूयीचं तेज एथ्बीला मिळत 
राहीपर्यंत मानवजात पृथ्वीवर बावरणार आहे असं आजच्या शाखशांचे 
शोघ आपल्याला सांगताहेत. ह्या सवसामर्थ्येवान्‌ सयाच्या तेजानं आपल्या 
जुद्धीला चालना मिळावी अशी प्रत्येक मानवाने आराधना केल्यास ह्या 
आत्मिक उन्नतीच्या तेजद आराधनेनं मानवजात पावन होईल, ह्या. 


सूयीच्या आराधनेने अशक्त लोक सशक्त होतील, बुद्धीला चालना मिळेळ,. 


फॉपी बिचार गाडले जातील, प्रत्येक व्यक्ति सूयाच्या तेजानं शळाळूं लागेल: 
आणि प्रत्येकाचं चारित्र्य सूर्याप्रमाणंच निष्कलंक होईल, 


मंत्रांत सामर्थ्य असणं अशक्य आहे, मंत्र हें थोतांड लाहे, मंत्रावर 
अंधश्रद्धा ठेवल्याने आर्याोबतातील मानवजातीचे अपरिमित नुकसान 
झालं आहे अज्ञा अविश्वासाची लाट आज मानवीसमाजाला प्रचंड' 
हेलकावे देत आहे. ह्या अविश्वासाच्या कालांत मंत्रांवर विश्वास ठेवणं 
आजच्या शास्त्रीय मनाला न परण्यासारखं आहे. पण मंत्रांत सामर्थ्य 
आहे ह्याचा अर्थ मानवीमनांत सामथ्ये सामावलेळ आहे असा घेतल्यास 
अंघविश्वास ताबडतोब नाहींसा होईल, आपण जगांत वावरत अस- 
तांना मन वायुवेगाने धावत असतं, ह्याकरिता मन एकाच ध्येया- 
वर खिळवून ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास मनाचा स्वैरपणा कमी 
कमी होत जाईल आणि हें काम सूर्याराधनेच्या मंत्राने साघायचं 
आहे. ह्या एकाम्रतेच्या कल्पनेनं प्राचीन काळीं मंत्राला मोठेपणा दिला 
गेला, कालांतरानं ही मूलभूत विचारसरणी नाहींशी होऊन मंत्रालाच 
महत्व आल्यानं मंत्राभोंवतीं अंधविश्वासाचं एक वलय आलं. मानवी 
मनांतूनच हें अंधकाराचं वलय वाढीला लागलं असल्यानं हें अज्ञानाचं 
आवरण आपणच आपल्या शास्त्रीय विचारसरणीनं नाहींसं केल्यास 
मंत्रांत पूर्वीचं सामथ्ये खास येईल. हा सूयोराधनेचा मंत्र कोणी जपावा, 
कोणी जपू नये ह्यासंबंधींचे निवेध बुद्धिवाद्यांच्या स्वार्थी बिचारसरणीं- 
तूनच बाहेर पडळे असल्यानं ह्या मंत्राचं सामर्थ्य आणखी कमी झालं. 
वेळींअवेळीं वाढीला लागलेले द्वे अन्याय्य निर्बध नाहींसे करून, बालमनांत 
शुद्ध तेजाचा विकास करण्याकरितां, मनांत येणाऱ्या भल्याबुऱ्या विचारांना 
आळा घालण्याकरिता, रिकाम्या मनांत सैतानाचा संचार होऊं नये 
म्हणून, मनांत सतत्त सूर्याचं तेज साठविण्याचा प्रयत्न केल्यास मानवी. 
मंनाची खात्नीनं उनति होईल. 


' हा मंत्र जपण्याचा हक्क प्रत्येकाचा आहे. कोणत्याहि जातीचा, कोण 
त्याहि वयाचा, कोणत्याहि धर्मांचा मनुष्य ञ्याप्रमाणं सूर्यप्रकाशाचा संपूर्ण 
म्हळक आहे, त्याचप्रमाणं एकजात आबालदृद्धांचा ह्या मंत्रावर पूर्ण हक 


1 
ऑशी 2० ३०८. शी य... १ श्ट्लाः झ- ग व 


आहे. प्रथम कांहीं दिवस, मिन्नघर्मीय संस्कारांच्या वावटळीने वाहव- 
लेल्या मानवीसमाजांत ही सूर्योपासना अमान्य होण्याचा संभब आहें 
अशा ठिकाणीं फक्त मंत्रुचं सामर्थ्य समाजाला फटवून देऊन वागखेड्याच्या 
वर्णनांदु सांगितलेल्या प्रार्थनेसारखी मानवीसमाजाची सुस्थिति साधणारी 
कोणतीहि एकादी सर्वसंमत प्रार्थना, सवघर्मीय लोकाम्रणींनीं तयार करून 
तिप्चा सतत जप करण्याचं महत्त्व बालमनाला नी प्रौढमनाला पटंवून द्याव. 
मंत्र महत्वाचा नसून समाजहित महत्त्वाचं आहे ह्या विचारसरणीने 
प्रार्थनेचे महृत्व फिरून समाजाला आणि विशेषतः बालतमाजाला पटवून 
दिल्यात पुढील पिढीचं चारित्र्य खात्रीनं उज्ज्वळ बनेल 

बालमनांचं शिक्षण मुख्यतः मन, रारीर नी चारित्य ह्या तीन गोष्टीं- 
बर आधारलेलं असावं, मानवीजीवनाचीं हीं तीन दाटनं आदर करणं 
हेंच शिक्षणा'चं खरंखुरं ध्येय. आज जिकडं तिकडं परीक्षा, अभ्यास, 
परीक्षक, पास होणं, नापास होणं ह्या बालमनविकासांतील अत्यंत गौण 
गोष्टींना प्राधान्य आल्यानं परीक्षकांचा तांडाच्या तांडा प्रश्नपत्रिकांचे 
सुरे पाजळून बालमनांची बेसुमार कत्तल करण्याकरितां सेरावेरा धावत 
सुटलेला आपल्याला दिसतो आहे. परीक्षांचे उच्चाटन करा असं म्हणतांच 
ह्या परीक्षकांच्या अंगावर काटा येतो. कारण परीक्षांच्या अभावीं त्यांना 
विश्वविद्यालयांकडून मिळणारा जादा मलिदा ताबडतोब बंद होणार 
आहे, शिक्षकांना आणखी बाटेळ तितका पेसा द्या, आमची तक्रार 
नाहीं. पण त्या पैशाचा उपयोग बालमनांची कत्तळ करण्याकडंच केळा 
जाणार असेल तर हे कत्तलखाने ताबडतोब बंद करा. ह्या परीक्षा- 
चालकांना, ह्या विश्वविद्यालयांना असा रोखठोक सवाल करा कीं आपण 
चालविलेल्या ह्या परीक्षासत्तांतेन झशीरसलामत बाहेर पडणाऱ्या किती. 
विद्यार्थ्याच्या मनांत आपण आत्मविश्वास निर्माण करू शकतो, किती 
विंद्याथ्यीना आपण बेडर, धाडसी नी त्यागी बनवूं हकतो, किती विद्यार्थ्योचं 
सामर्थ्य कसाला लागण्याइतकं निदोंष बनवं शकतो ! ह्याची आत्मपरीक्षा 
कुणी केली आहे कां? जास्त पैसा कसा मिळवावा ह्या धोरणाने 





रीक्षणाथीं 2 


मोकाचा काळा बाजार करणाऱ्या ह्या परीक्षकांना ही आत्मनिरीक्षिर 
बुद्धि कशी सुचणार ! प्रत्यक्ष परीक्षकांची मने तरी कुठं तयार आईक १. 





सॅटट. समाजमनाचा घ्येयतारा 


'परीक्षकांचं शरीर तरी आदश कुठं असतं ! परीक्षकांना आपल्या 
म्वारित्र्याबद्दळ तरी निर्वाळा कुठं देतां येतो ! अनावश्यक विषयांच्या 
अभ्यासाने भारावलेले, झतिमानसिक भ्रमाने खंगलेले, 'चोरिञ्याची 
किंचित सुद्धां जाणीव नसलेले हे शिक्षक, हे पगारी परीक्षक, प्रत्येक उत्तर- 
पत्निकेमागे मिळणाऱ्या रुपया दोन रुपयांच्या आशिने रातोरात जागन 
फत्तराच्या अंतःकरणाने बालमनावर नापासाचा म्हणजे नालायखीचा 
शिक्का मारीत सटतात. हे पासनापासाचे शिक्केदार आयुष्यांत आज- 
कालच्या परीक्षांतेने नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षां कितीतरी पटीने 
-स्वतः नालायक भसतात 


गुरुपत्नीनं आज्ञा करतांच मुसळघार पाऊस पडत असतांना रानांत 
जाऊन लाकडं गोळा करून आणणाऱ्या रामक्ृष्णांसारख्या विद्यार्थ्यांची 
आज्ञापालनाची कळकळ ही खरी परीक्षा ! बापाकडून वचनभंग होऊं 
नये म्हणून ऐन राज्याभिषेकाच्या वेळीं राज्योप भोगांचा त्याग करून 
बारा बर्षे वनवास भोगण्याला हंसतमुखानं तयार होणाऱ्या प्रभु रामचंद्राचा 
त्यागाचा कडेलोट द्दी खरी परीक्षा! शिवब्राच्या केसालासुद्धां धक्का लागतां 
कामा_नंये ह्या एका'च ध्येयानं प्रेरित होऊन आपल्या शरीराची चाळण 
झाली असतांना, शरीरांतून रक्ताच्या धारा ओघळत असतांना, सुटकेची 
त्तोफ ऐकू येईपर्यंत स्वतःच्या जिवाशिवा'ची ताटातूट न होऊं देतां खिंड 
अडवून घरणाऱ्या बाजीप्रभूचं मरणाला देखील “ थांब ' असा पुकारा 
देणारं सामथ्ये ही खरी परीक्षा ! अश्या दीकडो, हजारो, लाखों आदी 
विभूती निर्माण करणाऱ्या शाळांची पेदास करण्याऐवजीं स्वार्थाकरितां 
बालमनांचे कत्तलखाने उभारणाऱ्या पाषाणह्दयी परीक्षकांनो, तुम्हाला 
दुरूनच प्रणाम असो ! 


प्रश्नपत्रिकांतील प्रश्नांची लेखी अगर तोंडी उत्तरं देऊन परीक्षा पास 
होण्याची आम्हाला जरुरी नसून आयुष्यांतील यशाच्या परीक्षेत आम्हाला 
पास व्हायचं आहे, मानवजातीला सखी करण्याच्या तत्त्वांचा अभ्यास करून 
आम्हाला आमच्या प्रयत्नांत यध मिळवन ध्येयनिष्ठेच्या परीक्षेत उत्तीणे 
उद्दायचे आहे. जगांतील प्रत्येक व्यक्तीला जास्तींत जास्त सखी करण्याचा 





श्ट्पू 
शय करणाऱ्या त्वयंपूर्णतेच्या परीक्षेत आम्हा साऱ्यांना. धमर टके गांग 
ळा. औ | प्रथमभेणींत यायचं आहे. गुरुजी, प्राध्यापक, परीक्षकंमडाशंय, 








ुळगुदेदेवं, आम्हाला शाळांतून असं शिक्षण द्या की ज्याच्या योगाने आमची 
संघटना होईल, आम्हाला असे प्रश्न विचारा कीं, ज्या प्रश्नांची उ्तेरे 
आमच्या रोजच्या वागणुकींतन तुम्हाला आपोआप मिळतीळ, आम्हाला अशी 
उत्तरपत्रिका लिहायला लावा कीं ज्या लिहितांना पासनापास, कमी गुण 
जास्त गुण हा भेद राहणार नाहीं. इतकंच नव्हे तर परीक्षक आणि 
'परीक्ष्य हे दोघं एकजीब होऊन जातील 
मन, रारीर नी चारित्र्य ह्यांच्या आध्यात्मिक उठावंणीने परचक्रांचं 
आक्रमण कसं थांबवितां येईल असा एक प्रश्न नेइमींच विचारला जातो. 
आध्यात्मिक उन्नतीचा अर्थ आधिभौतिक उन्नतीचा ऱ्हास असा नसून 
आंघिभोतिकतेचा निरपेक्ष उत्कषं म्हणजेच आध्यात्मिकता. ह्या बालमन- 
विकासांत अध्यात्माला जितकं महत्त्व आहे तितकंच महत्व आघि- 
भौतिकतेला पण आहे. शिक्षणांत आध्यात्मिकतेला महत्त्व नसेल तंर 
आधिभौतिकतेचा धुमाकूळ माजेल, शिक्षणांत आधिभौतिक सामर्थ्याला 
स्थान नसेल तर ह्या आध्यात्मिक मनोवृत्तीच्या समाजावर आधिमौतिकता 
वाद्यांचा जुळूम होईल. ह्या दोन्ही गोष्टी टाळण्याकरिता आध्यात्मिकता नी 
आधघिभौतिकता ह्यांचे समबळ मिश्रण करणं जरूर आहे, अखिरळ मानब- 
जातीची उन्नति आध्यात्मिकतेच्या पायावर'च स्थिरावू दाकेल, पण ह्या. 
आपल्या भ्रष्ठ प्रयत्नांत आपण असतांना आधिभौतिकतावाद्यांची शक्ति 
आपल्याविरुद्ध उपयोगांत आणण्याची कल्पनासद्धां त्यांच्या डोक्यांत येऊ 
नवे इतकी आधिभौतिक शक्ति आपणांत असणं जरूर आहे. आपल्या ह्या 
झाळांतून विद्यार्थ्यींना शिस्तीचे महत्त्व पटवून दिल्यानंतर सरवोना लष्करी 
शिक्षण देणं सहजसाध्य आहे. क॑वाइतीचे शिक्षण पूर्ण व्हायला एक 
महिंना सुद्धां ळागत नाहीं. खरे लष्करी शिक्षण 'लेफ्ट राइट'मर्घ्ये नाही. 
थाणबुड्यांतून 'शैजच्या जहाजावर टॉपेंडो मारणं ह्याला लष्करी कला 
म्हणेत नाहींत. विमानांतून शत्रवर बॉम्बकेक करायला मोठ्या शाखशाची 
'क्षरुरी नसते. खरं लष्करी शिक्षण तत्याकरितां छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या 
झळंण्याच्या येयोत आणि सत्पक्षाचं संरक्षण करण्याकरितां निश्चळ मंनार्ने 


शि... 





१९७ -् 


बंदुकीचा घोडा ओोदण्यांत आहे. आधिमौतिक शक्तीचा कमींत. कमी 
आणि माणुसकीचा जात्तींत. जास्त उपयोग करण्यांतच खर लष्करी 
सामर्थ्य आहे. मागल्या बाजूनं चोरपावलांनी धावत येऊन गाफील. नी 
निःशस्त्र माणसावर वार करण्याला मनाचं सार्मथ्ये लाशत नाहीं. पण 
शत्रूला त्याची चूक समजावून देऊन त्याच्या पाशवी वृत्तीला निरनिराळ्या 
समशोत्याच्या मागौनीं आळा घालण्याचा प्रयत्न करून सद्धां कांहींहि 
उपयोग होत नाहीं असं स्पष्ट दिसन आल्यानंतर मनाच्या संयमानं 
शत्रवर कमींत कमी जोराचा प्रहार करून आपल्या सामध्यांची 
त्याला चुणूक दाखवून त्याच्या पाशबी दशाक्तीवर दडपण आणणं हेंच खरं 
लष्करी शिक्षण, हं ध्येय आध्यात्मिकतेंतूनच साघतां येतं. मेलास तर 
तुझा देह पवित्र कारणीं लागेळ आणि जगलास तर तुझ्या हातून 
समाजाचं हित'च होईल, आणि म्हणून ऊठ, आगि कार्याला लाग; हीच 
खरी आध्यात्मिक विचारसरणी मानवी मनाला खरं लष्करी शिक्षण देऊं 
ठाकते. म्हणून मन, शरीर नी चारिव्य ह्यांच्या अधिष्ठानावर तावून 
सलाखून बाहेर पडलेलीं बाळमनं प्रत्यक्ष कळिकाळाशीं सद्धां बेडर दृत्तीनं 
झुंज देऊं शकतील, त्यांच्या हातून अन्याय दोणार नाहीं, त्या'चप्रमाणं ते 
अन्याय एक क्षणभर सुद्धां सहन करणार नाहींत. निष्पाप आणि निर्मळ 
रक्ताने त्यांचे हात कल्पांतींदि रंगणार नाहींत, त्याचप्रमाणं पापी विचा- 
रांनीं ज्यांच्या शरीरांतील रक्त काळे पडलं आहे अशा कृष्णकारस्थानी 
पशूंच्या हृदयाचा ठाव घ्यायला हीं बालमनें अधीर होतील, जोपर्यंत 
आपल्या बांटेला कुणीहि जात नाहींत तोपर्यंत समुद्राप्रमाणं शांत नी 
निश्नळ राहणारी हीं मने समाजांत थोडा जरी अन्याय दिसला तरी त्या 
अन्यायाचा , प्रतिकार करण्याकरितां खवळलेल्या समुद्राप्रमाण केव्हां 
अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करतील ह्याचा नेम राहणार नाहीं. 

प्रदाथविज्ञानशासत्रांत आजहि आपल्या आर्यावतांतील लोक पाश्नात्य 
राष्टांच्या बरोबरीनं बाबरताहेत, कारखानदारीच्या बाबतींत . आपण 
इतर राष्टांच्या मानाने बरेच मागासलेले असलो तरी त्याचं. कारण 
आपल्याला कारखानदारीचे ज्ञान नाहीं म्हणून नव्हे, तर गुलामगिरीच्या 
काळांत आपल्या कारखानदारीला बाव मिळाला नाहीं म्हणून, रोजच्या 








कारखाने तयार ठेवणं, संशोधन करीत राहणं, आधिमौतिक. शास्त्रांत 
सतत प्रगतिपथावर राहणं झा गोष्टींची आपल्याछ़ा जरुरी आहें. चरळ. 
मार नी. वाकडी मागे दौन्ही बाबतींत आपण सव्यसाची असायला 
पाहिज. एवदं तत्त्व नजरेपुढे ठेवून आपण बालमनांची प्रगति. करीव 
राहिल्यास आपलं मानवी समाजसुखाचं ध्येय गांठायला आपल्याला फार 
दिवस लागणार नाहींत 

एवढ्याकरितां शक्‍य त्या मागोनीं आर्याबतांतील खेड्यांतील, शहरां- 
तील, असतील त्या बालळमनांची एकाच वेळीं उठावणी करणे हई. आपल्या 
राष्टीय सरकारचं आद्यकर्तव्य झालं पाहिजे. बालमनांना शिक्षण. देणं 
सोपं आहे. शिक्षण घेण्याचं काम बालमनंच उत्तम तऱ्हेनं करू शकतात. 
अगदीं साध्या गोष्टींचा अभ्यास करतां करतां बालमनांत विश्वास :उत्पन्न 
होतो. आत्मविश्वास नी अभ्यास भूमितिश्रेढीने वाढत जाऊन आत्म- 
विश्वासाची, आधिभौतिक सामर्थ्यांची नी निष्कलंक 'चारिन्याची आघाडी 
हां हां म्हणतां उभी राहते. ह्या मांडलेल्या कल्पना शार्ञद्ध नाहींत, 
ह्यांत प्रत्यक्ष बेरीजवजाबाकीच्या आधारानं काढलेलं अचूक उत्तर सापडत 
नाहीं, असं होणं शक्‍य नाहीं, इलींच्या विद्यार्थ्यात कांहींच अर्थ नाहीं, 
विचार मांडणं सोपं आहे, पण प्रत्यक्ष प्रयोग करणं अद्यक्य आहे अश्या 
नाना इंका घेतल्या जातील, अडचणी प्रचंड प्रमाणावर येतील, : पण 
कोणतंहि विश्वव्यापी काम कराय'चं म्हणजे अडचणी ह्या यायच्याच. 
आधीं सुरवात करूं् या. जरूर त्या ठिकाणीं नेत्यांची मदत मिळेलच 
नाहीं मिळाली तरी ज्या ज्या शिक्षकांना ही विचारसरणी पटेल. त्यांनी 
त्यांनी कामाला लागावं. यश ठरलेलं आहे 

आज संघांत नी दलांत . बालमनंच बालमने तयार करण्याचं कार्य 
अइमहमिकेने करीत आहित. खेड्यांत सुद्धां शाळांतून असतील त्या शिक्ष 
कानीं विद्याथ्यीच्याच साहाय्याने विद्याथ्यांची उन्नति करण्याच्या मार्गाला 
छासावे, गटनायक तयार करण्याकरितां आधीं पांचच विद्यार्थी हाताशी 
ब्रावेत, त्यांचीं मनं तयार. झाल्यावर तीं मुळंच इतर मुलांना आपल्याकडं 

झाकर्षून, घेतील... पांचाचे. पन्नास नी पन्नासाचे पांचक्ष झाळे की एक 






१९ । आदी शिक्षक 


आपल्या राष्टीय नेत्यांनी मनांत आणल्यासच ह्या गोष्टी सहज होतील 
ताबडतोब होतील, आपल्या प्रांताचे मख्य प्रधान, गह्दमंत्रि, उद्योगमंत्रि 
ह्यांनी मिळालेल्या बहुमानाच्या जागा सोडायच्या नी करायचं काय, तर 
खेड्यापाड्यांतून दौरे काढून खेड्यांतील बाळमनं तयार करण्याच्या 
बाबतींत खेड्यांतील शिक्षकांना मदत करायची | आर्यावतोतील ह्या बुद्धि- 
वीरांचा उपयोग समाजहिताकरितां करण्याकरितां त्यांना मंजिपद्‌ दिलीं असून 
त्यांनी आपलीं मंत्रिपद सोडून समाजाच्या अगदीं तळच्या थरांत मिसळायचं. 
आज सत्ता हातीं घेतल्यापासून हे पुढारी अठरा अठरा, वीस वीस 
तास जिवाचे रान करीत असून सुद्धां राष्ट्रांत शांतता नांदत 
नाहीं, राष्टांतळा काळा बाजार कमी होत नाहीं, खून, छटाळूट, जाळ- 
पोळ वगेरे अमानुष प्रकारांना आळा बसत नाहीं. ह्या बुद्धिवादी नेत्यांनी 
ह्या जागा सोडल्या तर काय अनवस्थाप्रसंग येईल ह्याची कल्पना स॒डां 
करवत नाहीं. बालमनाच्या शिकबणुकीला इतकं अवास्तव महत्त्व देण्या- 
पेक्षां बाठमनबिकास आहे त्याच स्थितींत सोडून ह्या. नेत्यांनी आपापलीं 
कामं 'वाळू ठेविलीं तर आपोआप थोड्याच दिवसांत सारं वातावरण 
निवळेळ आणि समाज उन्नतीच्या मार्गाकडं वळेळ, असं मानणारा 
एक वगग आज समाजांत आहे. पण ह्या बिचारतरणीमुळे आपण 
पाश्चिमात्य विचारसरणीमा्गंच धांवत राहणार आहोंत, आपल्याढा 
पाभ्मात्यांच्यापेक्षां फारच वेगळ्या पद्धतीने समाजाची सर्वोगीण उन्नति 
साघायची असल्याने आपल्याला वेगळ्या मार्गाचाच अवलंब करावा 
छागेळ, राष्टांत जविष्णु वृत्तीचा पुरस्कार करून आपल्या शाष्टाचं 
अर्चेस्थ दुखऱ्या राष्टांतील मानवजातीवर प्रस्थापित करायचं असेळ तर 
राध्दांतीळ बुद्धिवा्यांच्या हातीं सत्ता द्यावी छागते; पण समाजांत वर्षिष्णु- 
शवेसि निमाण करून अलिळ मानंधबातीवर दुखासमाघानाचा वर्षाव 





श्र्‌्बः 


करायचा असेळ तर वैदिकपरपरेतीळ सलागारांची भूमिका, गुरूची भूमिका 
साऱ्या बुदिवाद्यांनीं घेणे जरूर आहे 

शिवाय आपुल्या राष्द्ैैयं नेत्यांना त्याग करणेहि कठीण नाही. आज- 
खर आल्या नेत्यांनी उदंड त्याग केळे आहेत. दारीं आठेल्या लकमीला 
त्यांनीं परतवून लाविली. घरादारावर नी कौरडुबिक सुखावर तुळशीपत्र 
ठेविळ. महात्माजींच्या एका शब्दावर लाठीमार सहन केला, कारावास 
मोगला, वेळीं प्राणांची खैरात करण्यालाहि मार्य पाहिलं नाहीं. अधिकार 
ही दों दिवसाची सावली आहे ई पूर्णपर्ण जाणून असल्यानं आपले नेते 
अधिकारत्यागाला तयार होणार नाहींत अशी भीति बाळगण्याचे कारण 
नाहीं. शिबाय आपल्या नेत्यांच्या नेत्याने, स्वयंपूर्णतावादाच्या प्रणे- 
त्याने, केलेल्या त्यागा'ची उज्ज्बल ज्योत त्यांच्यापुढे तेवत असतांना ते 
अधिकारत्यागाला तयार होणार नाहींत ईं शक्‍य'च नाहीं. तिसरी गोष्ट 
म्हणजे हा अधिकारत्यागच होत नाहीं. आपल्या हातीं आलेला अधिकार 
आपल्या अनुयायांना देऊन आपण नवीन विक्रम करायला पुढं जाणं हं 
अधिकार हातीं घेऊन स्वस्थ बसण्यापेक्षां अधिक महत्त्वाचं आहे. जेता. 
क्षण बिंकायला निघाला म्हणजे तो जिंकलेल्या देशाची सत्ता दुय्यम अधि- 
काऱ्याच्या स्वाधीन करून फिरून पुढं जाऊन अधिक विक्रम करण्याच्या. 
प्रयत्नांत असतो. त्याचप्रमाणं ह्या सत्ता धाऱ्यांनीं आज सत्तात्याग केल्यास 
ते पुढला विक्रम करण्याकरितां : आगे बढो! व्व निज्ञाण हातीं. घेऊन 
पुढं पुढं, आणखी पुदंच जाणार आहेत. अखेरची आणि सर्वोत अधिक 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणने ह्या अघिकारत्यागानं त्यांच अघिकारीपद जात असंळं 
वरी अधिकाऱ्यांचे अधिकारी बनण्याचा मोठेपणा त्यांना मिळणार ...अस- 
ल्यानं ते अधिकाऱ्यांचेहि अधिकारी होणार आहेत 

हृ. सगळं जरी खरं असलं तरी हे अधिकारी आयोवतोतील गुळामी. 
अूत्तीतच लहानाचे मोठे. झाळे आहेत. . त्यांनी. पाश्चिमात्य . संस्कृतीचा 
नुसता. अभ्यासच केला नसून ते त्या सेस्कतीचे मनानं नी. अभ्यासानं 
कहे गुलाम बनले आहेत, यांत्रिक सुघारणांनी देशात अस्वस्थता माजते श्राची 
उदाहरगं प्रत्यक्ष त्यांच्या नजरेसमोर असतांना सुडा यांत्रिक दुघोरभांचा 
'फीडपेणा त्यांना अद्याप पूर्णपर्ण पटळेळा नाहीं. लोकुाद्ी टाकाऊ आहे, मांड- 





६५६ समाजसताचा: घ्येयतारा 


घळझयाडी समाजांतील वर्गकलहाचं आदिकारण आदे, राष्ट्वादाच्या विचार- 
सरणीनं राष्टंच्या राष्ट घुळीला मिळतात. हे सारे अनर्थ्‌ त्यांना स्पष्ट 
दिसत असून सुद्धां रब्वासतांतील समाजवादाची प्वमक अद्याप त्यांच्या 
डोळ्यांना दिपवीत आहे. शेवटीं सार आयुष्य राष्ट्सेवेकरिंतां खर्ची टाकता 
टाकवां मर्ध्येच मिळालेल्या ह्या विश्रांतीचा त्यांना मोद होणे मानबी मनो 

घर्माला सोडन नाहीं. सहारा वाळवंटांतून वणवण करीत फिरत असतांना 
सर्ध्येंच एकादी हिरवळ आढळली तर झालेल्या श्रमांचे निराकरण 
करण्याकरिता थोडा वेळ विश्रांति घ्यावी असं वाटणं अस्वाभाविक नाहीं.. 


-बेदकाळापासून आतांपर्यंत बालमनांची जबाबदारी शिक्षकांनींच घेतली 
आहे. यापुढं सुद्धां बाढडमनांची उठावणी करण्याचं काम शिक्षकांनाच 
करावं लागणार आहि. फार प्राचीन काळापासून शिक्षक दारिद्यांतच 
रहात आलेले आहेत. प्राचीनकालच्या त्यांच्या दारिययाबईल, त्यांच्या 
भिक्षाृत्तीबद्दल, त्यांच्या निहेतुक कार्याबद्दल समाज त्यांच्याशीं सदैव 
कृतश रहात असे. पण ज्या वेळीं शिक्षक वेतन घेऊ लागले, शाळांतून 
मिळणाऱ्या पगारावर नजर ठेवून काम करूं लागले त्या वेळीं आपल्या 
दारिद्याबद्दल त्यांना कमीपणा वाटूं लागला आणि इथूनच त्यांच्यांत एक. 
प्रकारचा न्यूनगंड उत्पन्न झाळा. पण यापुढं स्वयंपूर्ण राष्ट्राची उठावणी 
करण्याकरितां इः्डींचे आपले बुद्धिवादी नेते नाराज असतील तर रिक्षकांनीं 
फिरून आपळं बालमनविकासाचं गोत्रवत आपल्या हातीं घेतलं पाहिजे. 


आदर्श हिंदुस्थानांतील स्वयंपूर्ण बागखेड्याचा नागरिक आपल्याला 
तयार करायचां आहे आणि तो फक्त दहा वर्षातच, हें ध्येय डोळ्यापुढं, 
आणल्यानंतर ह्या भावी आदर्श नागरिकापुढे शिक्षक म्हणून आपल्याला 
वावरायचं असल्यानं आपले गुरुजी स्वयंपूणे आहेत असा बाल्मनाखा 
विश्वास वाटला पाहिजे. शिक्षकाचा देनंदिन आचार निदोंष असावा, 
रोज पहाटे उठून नित्यक्रम आटोपून शिक्षकानं स्वतः . नियमित व्यायाम 
ध्यावा, स्वतःच्या मानसिक साम्थ्यांच्या जोरावर आपल्याळा साऱ्या बालः 
मनांना आपल्याकडं आकर्षून घ्यायचं असस्यानं रोन समाजसंषटनेच्या 
'भंद्रानं आपलं मन पवित्र क्रण्याचा शिक्षकाने प्रयत्न करणं जरूर आहे. 








स्तानानंतर व्यायाम करीत असतांना मनू 'एकाम़ करण्याचा की बा... अभ्य अ 
केल्यास शिक्षकाचा आत्मविश्वा्त दिवसेंदिवस वाढतच आईळ,. 
पोषणाला नरूर इतकाच साघा पण सात्विक आहार घेतल्यानं शिक्षकाच्या 
मानसिक नी शारीरिक शक्ती आपोआप विकास पावतील, .दिक्षकाचं. 
आचरण इतकं पवित्र पाहिजे कीं गांवांतील कोणत्याहि खीपुरुषाला' 
त्याच्याबद्दल विश्वास वाटला पाहिजे. स्वयंपूर्ण खेड्यांत जरूर असलेल्या 
अन्नवस्त्राच्या उत्पादनाला लागणारी सारी माहिती शिक्षकाला असणं 
जरूर आहे, विद्याथ्योना शिक्षण देत असतांना कांदी विषयांची आपली 
माहिती अपुरी असली तर त्या त्या विषयाची माहिती अभ्यासानं वाढ-. 
विण्याचा प्रयत्न शिक्षकांनी केला पाहिजे. आसपासच्या खेड्यांत काम 
करणाऱ्या शिक्षकांच्याबरोवर विचारविनिमय करून आपल्या अडचणी: 
त्यांच्यापुढे मांडून व त्यांच्या अडचणींचा आपण विचार करून सहकार्याने 
आपापल्या खेड्यांतील बालमनं स्वयंपूणे करण्याचं काम ह्या शिक्षकांचे 
आहे, द्रव्यसंचय करणं हे आपलं ध्येय नसन शान मिळविणं आणि ते 

विद्यार्थ्यांना देणं हा एकच प्रयत्न शिक्षकांनी सतत केला पाहिजे 

निरनिराळ्या पुस्तकी विषयांचा अभ्यास करणं हें जसं शिक्षकाचं आव 
इयक अंग आहे, त्याचप्रमाणं कुस्तीचे डाव, लाठीबोथाटीचे हात, लष्करी 
कवाईत, नेम मारणं वगेरे गोष्टींत सुद्धां शिक्षकाने तरबेज असणं लरूर 
आहि. थोडक्यांत सांगायचं म्हणजे समाजांतील एक स्वयंपूर्ण व्यक्ति 
तयार करण्यास आवश्‍यक असलेली सारी सामुग्री ( शिक्षणाची व्याख्या, 
१० मा[च १९०० चें सेल्जी साहेब यांचिं भाषण ) ह्या बागखेड्यांतीक 
उद्यांच्या शिक्षकाजवळ जय्यत पाहिजे, सवे धर्माचं ध्येय ससाजपारणा 
हेंच असल्यानं घमीतील आचारविचारांच्या अभ्यासाने स्वयंपूर्ण होऊच 
त्य़ा त्या प्रसंगाला योग्य अशा नीवितत्त्वांची शिकवण शिक्षकानं स्वव$* 
जवळ. सतत लयार्‌ ठेवावी. धर्मात सांनितळेठा आचार. व्यास्यानांदून 
विदार्य्योपुढं मांडत राहण्यापेक्षा व्वतःच्या आचरणावर शिक्षकांचा. मर 
मंहहा पाहित्े, 

शिक्षकांचा पोषाख लाघा . असावा, आपल्या .बरागलेब्यांतीळ यह; 

कतेदगारीवर :झापत्या सेडग्ांत जे कापड तयार करक 





शक्य असेल तेच कापड आणि ते सुद्धा अगदीं जरुरीपुरतं शिक्षकानं. 
खापरळं पाहिजे. जे मिळेळ त्यावर उदरनिर्वाह करावा. समाज उद्यांची 
काळजी घेतो झ्या त्रीदवाक्याच्या जोरावर खेडथांत आपल्या भरमाच्या 
अन्नवस्रावरच आपला निवाह व्हायला पाहिजे ही शिकवण *बाल- 
-मनाला यशस्वी रीतीनं पटवून देण्याकरितां शिक्षकांनी स्वतः स्वयंतुष्ट 
-असल पाहिजे, अन्नवसञाच्या बाबतींत जे धोरण तेंच धोरण इतर 
बाबतींतहि शिक्षकांनी पाळणं आवदयक आहे. आपल्या खेड्यांत रॉके- 
'छच्या खाणी नसतील तर खेड्यांतून वीजयोजना अमलांत येईपर्यंत 
“गोड तेळ दिव्याकरितां वापरणं जरूर आहे. यंत्रावर अवलंबून पराब- 
'छंब्नी होण्यापेक्षा शक्‍य तो यंत्र टाळून स्वावलंबी होणं अधिक परवडेल. 
गूळ होत नसेल तर गूळ तयार करावा, मीठ तयार करावं, काढ्याच्या 
पेट्या आज आपल्याला तयार करतां येत नसतीळ तर "चकमक वापरावी 
किंबा विश्रामामध्ये कायम अमिद्ोत्र चाढबाब., ज्यांना विस्तव पाहिजे 
असेल त्यांनीं त्या अमिहोत्रांत लाकूड टाकून ,विस्तव न्यावा. अद्या 
तऱ्हेच्या कांहीं जुन्या परंपरांचे पुनरुजीवन आणि त्याच वेळीं कांदीं नव्या 
"गोष्टींची प्राणप्रतिष्ठा शिक्षकांनीं केल्यास खेडीं स्वयंपूर्ण होण्यास कितीसा 
वेळ लागणार आहे? खेड्यांतील नागरिकांच्या साऱ्या गरजा खेड्यांतूनच 
भागविल्या पाहिजेत ही स्वयंपूर्णता आर्यावताचं ध्येय असल्यानं यांजिक 
-सुधारगेपेक्षां मानवी कलेकडं अधिक लक्ष पुरविण्याकडं शिक्षकाचा रोख 
असला पाहिजे, चह्ा आपल्या खेड्यांत होत नाही, शिवण्याचं यंत्र. 
- आपल्या खेड्यांत होत नाहीं, लोखंडी नांगर आपल्याला तयार करतां 
येव नाहीं, त्याअथी ह्या वस्तु वापरल्याने आपल्या स्वयंपूर्णेतेला बाघ. 
येणार आहे अशी हुरहुर बाळमनांना सतत लागली पाहिजे. स्वदेशीचा 
'गप्रसार आणि परदेशी मालावर बहिष्कार ह्या राष्टीय सभेच्या एकेकाळच्या. 
चोषघर्णेत मुळांत स्वयंपूर्णते'ची कल्पना होती आणि त्या तत्वावरच आजच्या 
स्ेडेगांवांतील बाळमनांची उभारणी करण्याचा प्रयत्न ऑफावक आहे. 
'परंदेशी माळावर नंदिष्कार पुकारणं हे आपलं घोरग नून सापडे हव 
-स्वयंपूर्ण बनविर्ण हा आपला उद्देश आहे ह्या तत्वांचा प्रचार करणारे 















विश ठु 20“ र धे शिंक ४३६" » 7 


,कोक्षक स्वयतृष्ट, स्वयंपूर्ण आणि स्वगंशातिंत होऊन कायीला लायल्यांवर 
आलमंनांच उठावणी हां हां म्हणतां होईल 
शिक्षकानं,'चोवीस क्षास समाजसेवेंत गुंगले पाहिजे. आज ऐक, उदया 
दुसरी, परवां तिसरी अशा नव्या नव्या कल्पनांचा अभ्यास करीत आपले. 
खेडं पायरीपायरीनं स्वयंपूर्ण करण्याच्या बाबतींत शिक्षकानंच मन धोतर. 
पाहिजे. आपली शिकवण विद्यार्थ्यीना पटवून देण्यांत आपला रोजचा 
किती वेळ जातो ह्याचा विचार सुद्धां मनांत येणार नाहीं, इतका शिक्षक 
आपल्या कार्याशी समरस झाला पाहिजे, गांबांतील प्रत्येक मुळगी आणि. 
प्रत्येक मुलगा आदर्श नागरिक बनण्याच्या मार्गीत आहे. किंबा नाही 
ह्याचं सूक्ष्म निरीक्षण सतत करीत राहणं ईं शिक्षकाचं कतंव्य आहे. एकाया 
मुलाच्या चेहऱ्यावरचा सतेजपणा कमी होऊं लागला कीं प्रेमानं त्या मुलाच्या 
अंतरंगांत प्रवेश करून त्याच्या मानसिक अगर शारीरिक व्याधीच 
निमूलन करण्याचा शिक्षकाने कसून प्रयत्न केला पाहिजे. मुलाचा अगर 
मुलीचा अधःपात पाहून मन कष्टी व्हावे. असाध्य रोगाला बळी पडलेल्या 
एकाद्या मुलाकडे नजर जातांच शिक्षकाचे हृदय कळवळलं पाहिजे 
पाझरळं पाहिजे, त्याच्या डोळ्यावाटे आपोआप अभ्र ओघळले 
पाहिजेत. त्या दुर्देवी मुलाला धीर देऊन त्याच्या बेदना त्याला सुसह्य होतीळ 
असा जिव्हाळ्याचा उपदेश शिक्षकाच्या मुखाबाटे अमृतवर्षांवाप्रमाणे 
सतत त्या बालमनावर ठिपकत राहिला पाहिजे, आपल्याला महिन्याच्या महि- 
न्याठा पगार मिळतो आहे म्हणून हे काम आपण नाइलाजानं करीत राहिले 
पाहिजे ही कल्पना नाहींशी होऊन बालमनांची उठावणी करतांना आपला जीष 
बगविण जरूर आहे, म्हणूनच आपण हा पगार घेतो अशा करपनेनं शिक्षक. 
आपल्या आध्यात्मिक अधिष्ठानावर स्थिरावला पाहिजे. मुख्याध्यापकार्थ्या 
भीतीनं कामं करणं वेगळं आणि अंतःस्फर्तीनं स्वतःला ' समाजसेवेळां 
वाहून घेणं वेगळं |! शाळातपासनिसांना मुलांची हजेरी फुगवून दाखवून . 
कागदोपत्री पुरावा तयार करण्यापेक्षा आपल्यासमोरील प्रत्येक विदयाथ्योच्या- 
चेहऱ्यावरून आगि शिक्षकाच्या चेहऱ्यावर उमटलेल्या आत्मे- 
विश्वासाच्या प्रतिब्िधावरू्न शाळातपासनिसांना अ खोली शिक्षकाच्या कामाची, मा बी, 

















३२९ समभाजमना य ध्येयतारा 


की 


पाहिजे. आपल्यावरील अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांत यशस्वी . रीतीनं घूळ 
टाकण्यापेक्षा त्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घाढून त्यांनाह्रि आपल्या- 
सारखे कर्तव्यक्षम बनविणं हँ खऱ्या शिक्षकाचं काम आहे. अश्या तऱ्हेनं 
शिक्षक स्वयंशासित झाला पाहिजे 

शिक्षक ध्वेयनिष्ठ व्हायला शिक्षकमनाची उभारणी अध्यात्माच्या बळ- 
कट पायावर व्हावी लागते. तेवढ्याकरिता| आचारविचारांच्या इतर 
योष्टींबरोबरच मनांत आत्मविश्वास निर्माण होण्याकरितां शिक्षकाने मनाची 
एकतानता साधण्याचा अभ्यास करणे जरूर आहे. हा अभ्यास करून 
जागेपणी मन निश्चल ठेवून मनाला स्थिरपणा आणणं हीच श्ञानाची 
प्ररिसीमा आहे. ऐहिक सखोपभोगाबद्दल आशा वाटणं, धनसंचयाबद्दळ 
अनिवार हाव असणं, सदसाद्विवेकबुद्धीची गळचेपी करून जगांतीळ 
खोट्या मोठेपणाच्या मारग लागणं ह्या मनोद्त्तीचं प्राबल्य म्हणजेच 
मनाच्या स्वैरपणाला पूर्ण वाव देऊन आधिभौतिकतेचा जयजयकार करणे 
आहे. साखरेची गोडीच जोपर्यंत कळलेली नसते तोपयंतच मूल दुधाच्या 
गोडींत संतुष्ट असतं, पण साखरेच्या गोडीचा अनुभव येतांच सतत: 
साखरेच्या गोडीबद्दळ बालमनाला ज्याप्रमाणे आत्मीयता वाटते त्याच- 
प्रमाणे शञानाची परिसीमा गांठण्याची गोडी मानवीमनांत निर्माण होतांच 
इतर सगळ्या आधिभौतिक गोष्टींबद्दद मन निरुत्साह होतं. म्हणून शिक्ष- 
कांनी आध्यात्मिक उन्नतीचे थ्येय सतत आपल्या डोळ्यापुढे ठेवणे 
दरूर आहे. 

रोज स्नानानंतर शिक्षकांनी आसन घाठून कांडी वेळ मन त्थिर 
करण्याचा प्रयत्न केल्यास ह्यांतच त्यांना गोडी वाटूं लागेळ, डोळे मिटन 
स्वस्थ बसणं जर शक्य होत नसेल तर कांहीं दिवस आपल्या नजरेसमोर 
वितीबर एकादा काळा ठिपका ठेवून त्याकडं पहात रहावं किंवा सयो 
दूयाच्या वेळीं सूर्याकडं पहात बसण्यासारलवी लागा आपल्या राहत्या 
घरांत अगर जवळपास असल्यास सूर्याकडं थोडा वेळ निश्रळ नजरेनं 
_ प्रहरात रहावं. कांहीं वेळ असं पहात राहिल्यानेतर डोळे मिटावे, डो 
मिट्वांच.. आपल्या मिटलेल्या डोळ्यासमोर निळा, हिरवा, . काळा]. 

कोंबडा, अले. निरनिखळे रंग येतात ब्र. जातात. विळा. संथ वाकड 











सांबडा रंग येतो, तोंजडां जाऊन पिवळा येती ब हे रंग पहाल अर्स- 
सांना मन त्या काल्पनिक रंगांतच रमंतं. पुढं पुढे हे रंग नेंब्रेपुढ 
स्थिर करण्याचा प्रयक्ञ करावा. अमुक शकच रंग, विशेषतः सर्वे 
सप्तदुंगांचे ज्यांत मिश्रण आहे असा पांढरा रंग आपल्यासंमोर स्थिर 
करण्याचा प्रयत्न करावा. कांहीं दिवसांच्या अभ्यासानं आपलं मन पांढऱ्या 





"६ ४७११, 


त्यानंतर चंद्रसर्यतारऱ्यांसुद्धां सारे विश्व व्यापून राहण्याइतका मोठा 
करावा. अभ्यासानं हेंद्वि साध्य होईल. आपणासद्धां सारे विश्व ह्या शुभ्ररंगांत 
सामावलं गेलं म्हणज आपण कांहींतरी पाहतो आहोंत ही कल्पनासदां नाहींशी 
डोऊन रंग नाहीं, रूप नाही, पाहणारा नाहीं अशी मंनाची निर्विकार 
स्थिति होईल. थोडक्यांत सांगायचं म्हणजे जागेपणीं पूर्ण शांतते'चा 
आनंद आपल्याला मिळेळ, आपल्या आसपास'चा कोणताहि आवाज 
आपल्याला ऐकूं येणार नाहीं. आपण मांडी घाळून बसलो आहोत हॅ. 
सुद्धां आपण विसरून जाऊं, हृलकें हळके॑ं आपण भानावर येऊं लागल्या- 
बर पुन्हां साऱ्या गोष्टींची आपल्याला जाणीव होईल, हीच समाधि 
वहाचव स्वात्मानुभब, हेंच अध्यात्म 


हें फार अवघड आहे, गुरुकुपेशिवाय हें साधणं शक्‍य नाहीं, नाम- 
मंत्राच्या जपाने हे साधणं शक्‍य आहे, बंगेरे ज्या गोष्टी सांगितल्या 
जातात त्या गोष्टी फक्त प्रारंभी विश्वास बसावा म्हणूनच सांगितस्यो 
शातात. एकदां आत्मविश्वास वाटं लागला म्हणजे मन भापोआप स्थिर 
होऊं लागेल. एकादे दिवशीं क्षणभरच जरी भन स्थिर झालं तरी क्षा 
इ्थिर मनाच्या अवस्थेत जो आनंद होईल त्याच्यापदं जगांतील इतर. 
सगळी सुखं तुच्छ वाटू लागतील, प्रत्येक व्यक्ति ते सुख जास्तींत जोस्त 
वेळ अनुमवण्याचा सतत प्रयत्न करीत राहील, परमेश्वराची पूजा करणे, 
'मामसंकीर्तन करणं, मोठमोठ्या व्यक्तींची चरित्रं डोळ्यापुदं ठेवून आपण 
त्यांच्याप्रमाणे शेण्याचा प्रयतन करणं ह्या साऱ्या आंचारविशेषाचे 
अरकच ध्येय आहे. मामेवजातीला ह्या. एकाग्रतेच्या अवीट आनंदाची 








हर समाजमनाश्रा थ्वेयतारा 


'शोडी वाढ लागल्यावर मानवीमनांत. प्रतीत हेणारं सामर्थ्य मानवचातीळा 
खात्रीनं सुखवीळ, | 
_ ह वर्णन ठिहिण्याला जितका वेळ लागला, किंवा हा भाग वाचायळा 
जितका वेळ लागेल, त्या मानाने ही ज्ञानाची परिसीमा गांठायळा फार 
अधिक वेळ लागेल हें खरं ! पण प्रयतल्लाला सुरवात केल्यापासनच? मन 
आनंदी झाल्यानं आपोआपच अभ्यासाची 'वटक लागेळ आणि दिक्षक- 
मनांतील आध्यात्मिक सामथ्ये वाढू लागेल, आपल्या सात्विक तेजानं नी 
आत्मविश्वासानं प्रत्येक व्यक्तीवर आपल्या विचारसरणीची छाप पाडता 
येईल आणि समाजमनांत जरूर ती सुधारगा घडवून आणणं सहजसाध्य 
होईल. हे. साधण्याकरितां रानावनांत जाऊन तपश्चर्या करण्याची जरुरी 
नाहीं, योगसाधनांची पण आवश्यकता नाहीं, हे या विसाव्या शतकांतील 
स्वयंपूर्णताप्रणेत्यांच्या उदाहरणावरून पटण्यासारखं आहे. . | 
असे क्तंजगार शिक्षक खेड्यांतील बालमनांची खात्रीनं उठावणी करूं 
शकतील, आज खेड्यांत असलेले कांहीं प्रौढ भांडबलवाले आहेत, कांहीं 
बडे जमीनदार आहेत, कांहीं अधिकारी आहेत आणि कांहीं कामकरी 
आहेत. ह्या सर्वाची मुलं ह्या नवीन शाळांतून शिक्षण घेणारच. ह्या बाल- 
मनांना मन आणि शारीर सामर्थ्यवान करण्या'चं शिक्षण दिल्यास ह्यांच्यां- 
तीळ विषमता नाहींशी होऊन आपोआप बंधुभाव वाढूं लागेळ, आपले 
खेडं स्वयंपूर्णे करायचं, खेड्यांतील कोणत्याहि व्यक्तीला कज्नाचीहि दघात 
पह द्यायची नाहीं ह्या ध्येयानं हीं बालमनं प्रेरित होतील, ही समतेची नी 
विश्वबंधुत्वाची इमारत पुरी होण्यास कालावधि लागेळ ई खरं असलं, 
तरी ही पायाशुद्ध इमारत चिरकाल टिकेल ह्यांत हका नाहीं. शिक्षकांनी 
कोणतीहि अधिकाराची जागा न घेतां फक्त निःपक्षपाती सलळागयाराचं काम 
करावे, खेडं स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं, खेड्यांतील बाळ्मनांचा पूणे 
विकास करण्याच्या दृष्टीनं अगर पंचवीस, पन्नास अगर शंभर खड्यांचे 
जे गट होतील त्या गटांत हलकें हलकें कोणत्या सुधारणा घडवून आणा- 
र्‍यच्या ह्या. दृष्टीनं ह्या खेक्यांतील शिक्षकांनी आपापल्या. सेढ्यापुरता वैय- 
किक सक अथवा गटयोजनेच्या हष्टीनं योग्य तो सामुदायिक हिताचा 
सला वेळोबेळीं खेड्यांतील निवडून दिळेल्या प्रतिनिधींना द्यावा 


लावती हीन व 
डं “र क. शलकक टू 
2.०१ री र 
क्‌ भू व व्यि 


ह्या. पंचवीस. खेक्यांच्या केंत्रंत: सुरवातीला - कोगल्या गोडीं'चं तत्प! 
स्वयंपूर्ण गटांच्या इष्टीनं. आवश्‍यक आहे झाचा विचार. खेळ्यांतीळ 
निर्घीच्या बरोबरच शिक्षकांनींहि करणं जरूर. आहे. अनन, वलन, भत 
वरेरेंचं उत्पादन खेड्यप्रिच होणं जरूर असलं तरी टांचण्या, सुग्रा, कंगवे, 
कागदी शिवण्याचीं यंत्रं, टाक, रंग, सीमेंट, लोखंडी तुळ्या, सळ्या, पत्रे. 
वगेरे कित्येक जीवनोपयोगी वस्तंची पेदास ह्या, केंद्रांच्या ठिकाणीं. करणं 
जरूर आहे. विजेचे दिवे, नळ, सायकली, मोटरी, विमानं _ अश्या 
गोष्टी सुद्धां खेड्यांतील लोकांना पुरविणे अरूर वाढू लागेल, आहु- 
निक सुखसोयी कमी करून हिंदुस्थानांतील स्वयंपूर्ण लोकांनीं सतत 
दारिद्यांतच रहावं ईं ध्येय कोणाचंच नाहीं. आधिभौतिक शास्रांत 
जितकी कमाल प्रगति होणं शक्‍य आहे तितकी प्रगति हिंदुस्थानांत हेणं 
आवदयक आहे. पण ह्या प्रगतीच्या योगानं. राष्टांतीलठ मानवजात 
यंत्रावलंबी होत असेल, माणसं यंत्राधीन होऊन माणुसकीला पारखीं होत 
असतील, तर मात्र क्रिमान प्रगतीवर संतुष्ट राहून निसमाच्या सहवासांत 
वावरणंच हिताचं आहे 

सवे सघारणा हलके इलळके घडून येणार आहेत. बागखेड्याच्या सांप- 
त्तिक स्थितीला ज्या गोष्टी ज्या प्रमाणांत परवडत जातील त्या प्रमाणांत 
नव्या नव्या सुधारणांची आखणी करतां येईल, पण हं उत्पादन राक्षसी 
होऊं नये, स्वयंपूर्णता ईं ह्या सुधारणांचे ध्येय असावं, परचक्रापासून 
आपापल्या देशाचं संरक्षभ करण्यापुरती युद्धसामुम्री तयार ठेवणं हैं घोरण 
ह्या सलागारांचे असाव. ह्या पंचबीस खेड्यांच्या गटाच्या हिताच्या दृष्टीनं 
ज्या वस्तूंचं उत्पादन करणं अत्यंत आवद्यक असेल त्याच वस्वूंचं 
उत्पादन ह्या केंद्रांत प्रथम हातीं घ्यावं. पत्र्यांच्या ऐवजीं. कोळांचा 
उपयोग करावा. लोखंडी बीम्सच्या ऐवजीं लाकडी बांधकार्मावच' 
वरी स्वयंपूर्णता आहे. बाळमनविकासाच्या . दृष्टीनं पुस्तकांची अधिक 
अधिक जरुरी वाटल्यास पुस्तके छापावीं; पण ह सुद्धा तूत शक्‍य भसळ. 
-वर.. प्रत्येक खेड्यांतील छापखाने शिळाछापाचे असावेत. . पूर्वीच्या 
काळच्या कांडी दिक्षकांचा बोरूच्या लेखण्या वापरण्यासंबंधीं . कटाध्व 
असे, आपल्याला ही ठेखणी रानटी वाटत.असळी तरी तीमध्ये स्वयंपूर्ण 








अलेड्याचं मूलतत्त्व शोमर टक्कघांनीं पूर्ण होत असतं, मोठं अक्षर काढायचं 
झाल्यास टाक तोडा, बारीक अक्षराकरितां बाजू खरडा, टोक ,मोडर पुन्हां 
योक करा, आणि निसर्गरिमिंत धरित्रीयंत्रांतून बोरू पीक काढा, झांत 
स्वावलंबन आहे, सोय आहे, समृद्धि आहे, हिरड्याची अगर ज्वारी जाळून 
त्यांत डिंक, हिराकस बंगेरे पदाथ घाळून काळी शाई करण्याच्या गांवठी 
'पद्धतीमध्य सुडां शिक्षकांचे स्वयपूणतेचे घ्येय पूणीशानं साघलं जात असे 
थोडक्यांत सांगाय'चे म्हणजे खेड्याच्या स्वयंपूर्णतेकरितां हलींच्या विसाव्या 
शतकाच्या थोडे मार्ग जाऊन सुद्धां केंद्राच्या ठिकाणीं किमान मालाचे 
यांत्रिक उत्पादन आखण्याची जबानदारी शिक्षकांचीच आहे. याहि दृष्टीनं 
"आपल्या ह्या बागखेड्यांत शिक्षकाचं स्थान महृत्त्वाचंच राहील, 

अशा तऱ्हेनं शिक्षक आपल्या उपयोगीं पडत. आहे, आपल्या खेडर्थां- 
*तीळ बालमनांची जोपासना करण्याचं तरत त्याने अविश्नांतपर्णे चालविले 
आहे, खेड्याच्या स्वयंपूर्णतेच्या धोरणाने तो सतत विचार करीत आहे 
आणि इकडं हा विचार करीत असतांनाच खेड्यांतील उत्पादन बाढविण, 
स्ेड्यांतील समाजाची संघटना करणं, खेड्यांतील विषमता नाहींशी करणे 
ह्या समाजहितवादी प्रयत्नांत शिक्षक चोबीस तास रंगून गेला आहे ईं दिसून 
येतांच त्या शिक्षकाबद्दल आदर, अभिमान नी पूज्यमाब साऱ्या खेड्यांतील 
समाजमनांत दिस. लागेल, प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षकाबद्दह आपलेपणा 
वाटेल आणि आपणा सवोच्यापेध्तांहि शिक्षकाला अधिक सुखसोयी 
'मिळाव्या, त्याच्या कुटुंबाची काळजी त्याला कॅरावी लागू नये, म्हणून 
समाज सतत झटत राहील. असे निव्येसनी, निःस्वार्थी आणि निःपक्ष- 
'ांती शिक्षक प्रत्येक बागखेड्यांतून कामाला लागल्यानंच आदश हिंदु 
श्यानचं सवेभ्रेष्ठ ध्येय जे अखिल मानवजातीचे आत्यंतिक सुख, तै 
साधं नाणांर आहे 

आपल्या अधिकाराच्या जागा सोडून ह्या स्वयेपूर्ण खेड्यांच्या उठॉ- 
यणीला नेत्यांनी आपल्याला वांहून घेणं दहा उत्तम पक्ष, नेत्यांच्या उठां- 
वणीनं समाज बालमनविकासावर आपलं सामथ्ये एकवटायला तयार 
झोंईक आणि ही उठावणी ताबडतोब होईल. पण इ. अगदींच अशक्य 
असेलं, असलेली धंडी फिरून विसकंटंण राष्टहिताच्या दृष्टीनं घातक 


आदशे शिक्षक श्ठ्ण्‌ 


रत असेळ, महात्माजींना मुदा ही विचारसरणी अन्यवहार्य षाटली भरेळ 
तर नेत्यांनी अधिकाराच्या जागीं अधिष्ठित राहूनच ही बालमनांची उठावणी 
करण्याचे काम राष्टीय सर्भेतीळ इतर त्यागवीरांच्याकडं सोपवादं, आपलं 
शक्तिसर्वस्व बाळेमनांच्या उन्नततीवरच केंद्रित करण्याचे आश्वासन देऊन 
गाष्टीय*सभॅतीळ कार्यकत्योना बाळमनविकास साधण्याकरितां 
पाठवायला ताबडतोब सुरवात करावी, बागखेड्यांच्या उत्कर्षाकडं राष्टीय 
समेचं लक्ष आहे, राष्टीय सभेचे नेते मधूनमधून आपल्या खेड्यांना 
भेटी देतात असं दिसतांच बालमनांची उठावणी अधिक जलद शेईल 
झाहि गोष्टी राष्टीय सभेकडून झाल्या नाहींत तर ही स्वयंपूर्ण खेड्यांची 
कल्पना आहेत त्या शिक्षकांनी वाढीला लावाबी, खेड्याबरोबरच शहरां- 
तूनसद्धां, ज्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना, ज्या दुय्यम शाळांतील 
शिक्षकांना, ज्या विद्याल्यांतील प्राध्यापकांना ही विचारसरणी पटेल त्यांनीं 
त्यांनी, आहि त्या परिस्थितींतच बालमनावर आध्यात्मिक विचारसरणीचा 
ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न करणं जरूर आहे. एका शिक्षकाला जरी ही 
विचारसरणी पटली तरी त्या शिक्षकाने एकदम कार्याला लागावं. विद्या- 
थ्योचीं मनं आजकाल क्रमिक अभ्यासक्रमापेक्षां नीति, थ्येय, समाज- 
धारणा ह्यांच्या अभ्यासाळा इपापलेलीं आहेत. त्यांना गुरुजनांना वंदन करा- 
यला सांगितल्यास ते त्यांना आदराने नमस्कार करतात, त्यांना आईला 
नित्यनेमानं उठल्याभअरोबर नमस्कार करणे आपलं कतब्य आहे ही 
गोष्ट पटवून दिल्यास ही. बालळमनं आईला नमस्कार करतात. 
आपल्या मनांतील हीन वर्ततींचा त्याय करणं जरूर आहे. ही शिकवण 
त्यांना दिल्यास. आपल्या मनांतीळ सद्भावना जायत करण्याचा हीं 
बालमनं अंतःकरणपूब्रैक प्रयत्न करितात, आपल्या मनाची एकाग्रता 
साधण्याकरितां दिवसांतून एकदोन मिनिटे स्वस्थ बसण्याचा प्रयत्न करा 
असं सांगितल्यास मनोभावाने तीहि गोष्ट करायला तीं तयार होतात असा' 
 अनुमब आहे. .शिक्षकांतीं दी बालमनं आपल्याकडं आकर्षून घेण्याचा 
 अयल केला पाहिज, ब्यांना आध्यात्मिकतेच्या यौथऱ्याबर नेऊन उमं 
करण्याचं काम नेते करीत नसतील, समाज करीत नसेळ तर शिक्षकांनी 
पुढे झालं पाहिजे, बाळपनविकासाची पाऊळवाट पडण्याचा अवकाश, 
२०. 


"३८६ समाजमनाचा ग्येयतारा 


सॅमॉर्ज आणि समाजाचे नेते शिक्षकांच्या पावलावर पाऊल टाकून काँके 
करूं लागतील' न 

ह्याकरितां जरूर तीथ्मनाची तथारी दिक्षकांनीं स्वंतः केली पाहिजे 
आपल्या मुख्याच्यापक्रांची मोठ्या नम्नतेनं परवानंगी घेऊन ,शाळेच्या 
वेळीत अगर शाळेच्या वेळाबाहेर आपल्या शाळेतील विद्याथ्यांचा आपला 
रोज संग्रेध येईल असा वैगळा कार्यक्रम शिक्षकांनी आंखला पाहिजे. त्वांच्या 
मनातील सुप्त शक्ति जागत करण्याचा मानसिक प्रयत्न शिक्षकांनींच केला 
पाहिजे, मनाची एकाम्रता साघतां येऊ छागली कीं त्यांना रोजचा अम्याॉंस 
अधिक चांगल्या तऱ्हेनं करितां येऊ ठागेल, शिक्षकांच्या सांगण्यावर 
विद्यार्थ्यांची श्रद्धा बसेल आणि ह्या श्रद्धेच्या जोरावर विद्यार्थी भनानं 
शीर, शरीरानं बीर नी 'वारित्र्यानं खंबीर बनतील, . शिक्षकांचे प्रयत्न 
 थशस्वी होऊं लागले कीं मुख्याध्यापकांना आश्चर्य बांटेळ, तपासनिसांना 
ह्या नव्या मानसिक तंत्राची सत्यता पटेल, शारीर जिंकण्यापेक्षां मंन 
जिंकण्यानं स्वयंपूर्ण हिंदुस्थानची उठावणी होईल असा ह्या प्रयोगानं 
नेत्यांना सुद्धां विश्वास वाट लागेल आणि मग आज शाळांची 
शिक्षकांची आणि त्यामुळं विद्याथ्यांची जी आबाळ होत आहे ती नाहीशी 
होऊन शिक्षक ही व्यक्ति समाजांत आज ज्या हीनदीन त्थितीला पौहोंचली 
आहे त्या शिंक्षकाचं महत्त्व वाढेल, शिक्षकाला सत्थितींत ठेवण्याचा 
 छरकार आपोआप प्रयत्न करूं लागेल आणि आज शिक्षकानं समार्जातील 
आपले गमावलेले स्थान त्याला पुन्हा गौरवॉनं परंत मिळेल र. 

हे काम शिक्षकांचे संघ स्थापून होणार नाहीं. फक्त अंतःस्फूर्तीनं 
शिक्षक जर कामाला लागले तर हां हां म्हणतां लहानमोठ्या शाळोतूंन 
शिस्त, संघटना, साम्ये ह्यांची जोरदार आघाडी आस्तित्वात येऊन 
'अखिळ मानवजातीचे आ.त्येतिक सख साधण्याचं महात्मार्जीच स्वस 
खरे ठरेल, एवढथाचकरितां शिक्षकाने कसं वागावं, शिक्षक कसा असावी, 
शेक्षकांनीं आपल्या मना'ची परिपूर्ण तयारी कशी करावी ह्याचा उद्दापोह 
“केला. असे आदर्श शिक्षक राष्टांत ' तयार झाल्यावर आदश राष्टांची 
उभारणी करायला कितीसा वेळ लागणार? 

किनखअ 


्य्ड 


० : आददी रट 


शिक्षकांनी बालमनांची उठावणी केली म्हणजे शाळांतून एकदम 
वैगळं दृश्य दिस. लागेल. विद्यार्थ्यांना शाळेत बा असं सांगण्याची जरीचे 
पडणार नाही. आपले शिक्षक आपल्याला आपल्या हिताचंच' शिक्षण 
देतात, आपल्याला ज्ञान देण्याकरितां, आपलीं मनं पवित्र बनविण्याकरिता 
आपल्याला उत्तम नागरिक बनविण्याकरितां आपले शिक्षक कायावांचां- 
मनानं झटताहेत, शिक्षक आपले आदश आहेत अशी खात्री पटल्याने 
शिक्षकांनद्दळ त्यांना आपुलकी वाटेल, शिक्षकाप्रमाणंच त्यांच्या ऑई 
'बापांवद्दळ देखील त्यांच्या मनांत पज्यभाव उत्पन्न होईल, आईबार्पांची आश! 
पाळणं हा विद्राथ्यींचा घर्म होईल. त्यांच्याशीं गोड' बोलणं, त्यांना 
त्यांच्या कामांत मदत करणं, त्यांना उलट उत्तरे न देणं अक्षी 
शिकवण शाळित मिळाल्याने आईबापांना सुद्धा आपल्या मुलांच्या सुघारत्या 
वागंणुकीनबद्दळ अभिमान वाटूं लागेल, परीक्षा हे साध्य नसून साधन आहे 
हझ्याची कल्पना आल्यानं आपला अभ्यास चोख करण्याकडं विद्याथ्या'चं ल॑क्ष 
लागेल, झाळा म्हणजे एक केदखाना आहे. ही विद्याथ्यांची कल्पना 
नाहींशी होऊन आपल्याला उत्तम नागरिक बनायचं असेल, आपल्या 
समाजाचे आपल्याला हित करायचं असेल, आपल खेडं स्वयंपर्ण करां- 
यचं असेळ तर आपण सववानीं नित्यनेमानं शाळेत लाणं आवशयक आहे 
ही.जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये उत्पन्न होईल. छझाळेत नेमळेळे सव विषय 
एकाच समाजधमोीच वेगवेगळे भाग आहेत; आणि ह्यांच्या अभ्पासानं 
अआपळं मन सामथ्यंवान. झाल्यावर आपल्याळा समाजाची सेवा करण्याचं 
घेगळं शिक्षण घेण्याची जरूरी नाहीं ह्या खात्रीनं प्रत्येक बालमनाला 
अभ्यासाची गोडी लागेल. . 

झुतार, लोहार, घोनी, न्हाबी, रोतकरी, शिक्षक, राखणदार, विणकर 
कंमार बगेरे समाजांत रूढ झालेल्या जाती अत्मावर. अवलंबून नवते 
थेद्याभर अवलंबून आहेत. . आपणं सारीं मागस घकांच . परमेश्वराची 


३०८ समाजमनाचा ध्येयतारा 


खेकरं आहोंत. आपल्याला लागणारी प्रत्येक वस्तु आपणच तयांर करा- 
यची असं ठरविल्यास ते फार, अवघड जाईल म्हणून ज्यानं त्यानं 
आपल्याला जी गोष्ट साधेल तीच गोष्ट संघटित सामर्थ्यांवर केल्यास 
भ्रमवि मागणी होऊन प्रत्येक काम कलापूर्ण होई, कुटुंपांत ज्याप्रमाणं 
.आईबाप, 'चुलता चुलती ह्यांच्यांत भमविमागणी होऊन कुडुंबांतीळ सवे 
. कामं चोख रीतीनं होतात त्याचप्रमाणं श्रमविभागणीच्या तत्त्वावर निर- 
निराळीं कामं करणारे समाजघटक कलानंदांत रंगून जाऊन आपापल्या 
स्वेड्यांतील समाज सतत पुढंच नेत राहतील, श्रमविभागणीचे तत्त्वशञान 
सर्वच विद्याथ्यांना पटल्यानं प्रत्येक विद्यार्थी हरएक काम करायला 
अहमदमिकेनं पुढं येईल. आणि त्यापैकीं ज्या विद्यार्थ्याला एकादं काम 
अधिक आवबडं लागेल तो विद्यार्थी त्या कळेंत अधिक प्रावीण्य मिळवून 
समाजांत विशिष्ट काम कलापूर्णतेनं करूं लागेळ, अमुक धंदा भ्रष्ट आहे, 
असक काम करणाऱ्याला अधिक महत्त्व आहे, अधिक अवधड काम 
करणारा समाजघटक अधिक महत्त्वाचा आहे असा थोडाबहुत फरक जरी 
समाजांत शिलूक राहिला तरी आपल्याला साधेल ते काम मन छावून 
करीत राहिल्यास समाज आपल्याकडं आद्रानंच पहात राहील अशी 
स्वाश्नी वाटल्याने बालसमाजांतील उच्चनीचभाव नाहींसे होऊन सारा 
समाज एकदिलानं नी स्नेहभावाने वागू लागेळ, आपल्यापेक्षा बुडीनं 
कमी असतील त्यांच्याबद्दल आपलेपणा वाटेल, बुद्धीनं आपल्या बरोबरीचे 
असतील त्यांच्याबद्दल प्रेम बाटेळ आणि बुद्धीने आपल्यापेक्षा भे्ठ अस- 
तील त्यांच्याबद्दल आदर वाटेल 


विद्यार्थीददोच्या कालांत विद्यार्थी आपलं मानसिक सामर्थ्य बाढ- 
'बिण्याचा सतत प्रयत्न करील, मन निश्चळ करण्याच्या अभ्यासान मनाची 
एकाम्रता वाढू लागेळ, कोणत्याहि विषयाचा अभ्यास करतांना, कोणतेहि 
काम करीत असतांना, गुरुमुखांतून कोणताहि उपदेश ऐकत असतांना 
मन अधिकाधिक एकाग्र होत गेल्यानं आपल्या मनांत आंतूनच कांहीं तरी 
नवं चैतन्य उत्पन्न होत आहे असं बालमनाला सतत वाटत राहीळ 
'हृ उत्पन होणारे आंतरिक सामथ्ये असंच वाढीला लावलं तर ह्यां 
'खसामर्थ्योतन प्रबळ मने निमाण होतीळ असं गुरुजींचे सांगणं असल्याने 


आद्रक राष्ट' इष्ट 


प्रत्येके बालमन . आपलं मानसिक सामथ्ये वाढविण्याच्या प्रयत्नांत 
कोणत्याहि तप्देनं कसर करणार नाहीं. अखिल मानवजातीचे आत्येतिक 
झुख साघणं हे आजच्या" आर्यावतातील समाजाचं ध्येय आहे आणि ह 
ध्येय सैथण्याकरितां आपलं खेडं स्वयंपूर्ण करणं जरूर आहे ही शिकवण 
पटल्यानंतर आपल्या खेड्याचे सामर्थ्य वाढविण्युकरितां प्रत्येक बालमन 
आपल्या मनाचं सामथ्ये वाढविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत राहील, 
मार्यात येणाऱ्या अड चणींनद्दळ मोकळ्या मनानं गुरुजींना शका विचा- 
रून योग्य मागगीने बालमनं प्रगति करीत राहतील, 


_ योग्य आहार, योग्य विहार आणि योग्य व्यायाम यांच्या जोडीला 
मनाचा खंबीरपणा आल्यावर प्रत्येक विद्यार्थी दिवर्सेदिवस आत्म- 
विश्वासाच्या जोरावर सतेज दिसे लागेल. खेड्यांतील प्रत्येक विद्याथ्यांकडं 
आणि विद्यार्थिनीकडं पाहतांच आपल्या मनाचं समाधान होईल. डोळ्यांत 
बुद्धीची चमक, चेहऱ्यावर आत्मविश्वासाचं हास्य, आकृतींत व्यायामाचा 
डोलदारपणा अशा सद्गुणांचे प्रतीक अशीच प्रत्येक बाल्व्यक्ति दिसू 
लागल्यानं कोण श्रेष्ठ नी कोण कनिष्ठ ईं ठरविणं सद्धा जड जाऊं 
लागेल, विद्यार्थी कौशल्याने दंडा पेळलतो आहे, तर विद्यार्थिनी 
सफाईदार जम्मियांचे हात करूं दाकते आहे. स्वयंपू्ण बागखेड्यांत 
जरूर असलेल्या प्रत्यक धंद्यांत विद्यार्थी प्रवीण आहे, तर स्वादिष्ट नी 
रुचकर पदार्थ तयार करण्यांत प्रत्येक विद्यार्थिनी पटाईत आहे. नेमस्त 
व्यायामाने विद्याथ्यांच्या हारीरसौष्ठवांत उठावदारपणा दिसतो आहे, 
तर प्रत्येक विद्यार्थिनीची रेखीव आणि सुदृढ आकृति तिच्या नैसर्गिक 
सौंदर्यात मर टाकते आहे. प्रत्यक विद्यार्थी मैदानी खेळांत तरनेज आहे 

तर आयुष्यांतील प्रत्येक स्रीसळम जबाजदारी होसेनं पार पाडण्या'ची 
तयारी प्रत्यक विद्यार्थिनींत दिसून येते आहे. 


कवर कसन विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी कबाइतीच्या मेंदानांयरं 
कवाइतीकरितां उभे राहिले कीं कवाईत पाहतांना पाहणाराला असं वाटावे 
कॉ दोघंहि रणमेदानावर तुल्यबलानं शत्रूशी एकदिळानं आणि एकध्येयारने का ही | 
प्रेरित झेऊन निकरानं छुंज द्यायळा लायल आहेत; सुखी तंसारा'ची मोडणी 





३११ _ खमाजमन्यच्ा च्येयतारा 


करायची वेळ आढी की आपापली जनाबदारी इसतमुखानं नी त्िठाढू 
वृत्तीनं पार पाडणं प्रत्येकाला सहजसाध्य वाटेळ, निसयकोषाने आपल्या 
बागखेक्यावर एकादं संक£ ओढदवल्यास प्रत्येक बालमन, समतोल वृ्चीने 
आलेल्या संकटाला तोंड देण्याला घेयानं तयार होईल, काबाडकष्टांच्े जरुरी 
असेल तर प्रत्येक व्यक्ति आपल्या शरीरसुखाकडं न पाहतां कष्टाळा तयार 
झेइईल, प्राणांची खेरात करायची जरुरी असेल तर प्रत्येक बाळमन दृसत- 
मुखाने नी अइमहमिकेने समाजदिताकरितां आपल्या प्राणावर पाणी 
सोडायला तयार होईल, निसर्गाचा कोप झाल्यावेळीं आपल्या हातीं 
कोणतीच गोष्ट नसल्यास ह्यांत आणि स्थिर मनानं एकाग्रता साधून, 
आरडाओरडा, पळापळ, भेकडपणा अश्या कमकुवतपणाच्या कोणत्याहि 
गोष्टींचा देखावा न करतां आल्या संकटाकडं प्रत्येक बरालमन हसतमुखाने 
पहात राहील, जगांत जास्तींत जास्त काळ निरोगीपणानं आपल्याला 
निष्कळॅक जीवन कसं जगतां येईल हेच ह्या बालमनांचे सतत ध्येय राहील, 
उच्च विचारसरणीच्या जोरावर खोटं बोलणं, चोरी करणं ह्या असत्मवृत्तींना 
झापोआप आळा पडेल, खोटं बोलण्याचा आपल्या मनावर अनिष्ट 
परिणाम होतो, चोरी करतांना मन भेदरलेलं असतं, हिंसा करणाऱ्या 
माणसाचे मन डागळलेलं असतं, ह्याचा प्रत्यही अनुभव येत असल्याने 
मन पवित्र ठेवण्याकरितां द्दी बालमनं ह्या असत्यद्त्तीपासून आपले मन 
संतत दूर ठेवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न करीत राहतील. ह्या बालमनांच्या 
उठावणीला आध्यासमिकतेचा पाया असल्यानं त्यांच्या गढूळळेल्या मनः 

प्रंवत्ती अभ्यासाने निर्मळ बनत जातील. स्वार्थी मनोवृत्तींना गाडून त्यागाचं 
निशाण हातीं घेतल्यानं आपल्या मनाला आनंद होतो ह्याचा अनुभव 
आल्यानं समाजाकरितां सतत त्याग करण्यांतच आपल्या व्यक्तिमत्वाची 
आदश उठावणी होईल असंच ह्या बालमनाला सतत वाटत राडवीले. 
राग आला असतां मनुष्याची मानवता नाहींशी होऊन मनुष्य कोंहीं 
काळ पड बनतो ई प्रत्यक्ष शय दिख्त असल्यानं शक्य तों न रासावणं 
आणि चुकून एकादा वेळीं राय आळाच तर त्यावेळीं पशुहत्ति टाळण्या- 
करितां आपल्या. मनावर विजय मिळबिण्याच्या प्रयत्नांतच. हलके इल्क्कॅ 
आळमताळा उल्हाठ वाटू. ढागेठ, झा मनोदिजयाच्या पय्नलांत . जसत 


श्वृध्दू क तू ६. ८. * 
र ष्य र 
झक त ५ शर 
7 १ । जद. कट न ..11 331 किं 

ऱि ह: । -च्यर ह] 


सधिकाधिक यक्ष मिळत जाहल त्या. त्या प्रमाणांत बालमुतांव: अधिका” 
धिक स्थेब न्परिमोण होईल, 


समाजांतील ळ्मनीतीबशल नी अन्यायाबद्दल हमी बालमनाला जितका 
'तिटकारड येईल तितकंच हें बालमन देवी आघातानं विव्हळ झालिल्या 
समाजांतील दुदेंबी व्यक्तींबद्दल हळूहळू लागेल ह ब्रह्मचर्य हेंच जीवन ' 
ही शिक्षकाची सतत शिकवणूक असल्यानं विद्यार्थीदर्शेत जरहझ्मच्ये पाळ- 
ण्याचा प्रयत्न करण आगि त्यांत यशस्वी होणं हेंच बालमनांचे ध्येय 
*राहील. यामुळं आजकालच्या जगांतील विषयोपभोगाच्या अविरेकारा 
आळा बसून तारुण्यसुलळम विषयवासनेवर संयम राखला जाईल 
मानवजातींतीळ स्त्रीपुर्ध हे जे निसर्गनार्मीत दोन विभाग यांचे 
“परस्परांचे नैसर्गिक आकषण पावित्र्याच्या आणि सप्रजाजननाच्या 
पायावर त्थिर होऊन विषयथोपभोगांच्या अनिभध सेबनाला आळा बसून 
त्यांत अतिमानवता निर्माण होईल, पशुद्त्तींत विषयोपभोगावर जो संयम 
राखला जातो त्याहिपेक्षां अधिक संयम उद्यांच्या ह्या आदर्श मानबजातींव 
स्वात्नीनं राखला जाईल, ह्यामुळे हा नवा समाज अधिक पवित्र, अधिक 
निरोगी आणि अधिक कार्यक्षम होईल. 


चांगळी बाजू रंगवतांना समाजमनाला वाईट बाजूच नाहीं असा 
झाभमास होण्याचा संभव आहे. समाजमनांत सत्यवत्ति आणि अस्सवसि 
वह्यांचे एकजीव झालेलं मिश्रण जगाच्या सुरवातीपासून आतोपर्यंत 
अस्तित्वांत आहे. हें मिश्रण जसं वेगळे करतां येत नादी त्याचप्रमाणं ह्या 
दोन्डी प्रद्त्ती आजवर तुल्यजलानं जगांत बावरताहेत. सतवृ्तींची 
नेसुमार वाढ झाल्याने जसा समाजांतील समाजपणा नाहींसा होईल 
त्याचप्रमाणं असत्पवृत्तींची बेसुमार वाढ झाल्यानं सुद्धां तेंच होईल 
उवक्तींच्या आयुष्यांत सुखदुःख समतोल असेल तरच आयुष्य सुसह्य 
होत असतं. सुखाचा अतिरेक झाल्यानं आयुष्याचा वीट येईल आर्णि 
ऱ्युः्याचा अतिरेक शाल्यांनं जीवन असहा होईल,  त्याचप्रमागं कोण- 
ऱत्माहि प्रइत्तीचा अठ्रिक ससारज्रांत . रिकूच शकत नाहीं, : पाणी नेहमी 
मली प्रातळी अगाचित- राखश्यानया अपलल;करते, त्याच . तत्त्वाचर' हुक: 


श्र्र समाजमनाचा घ्येवतारा 


दोन परस्परविरुद्ध प्रदत्ती समार्जात संमपातळीवरच असतात. म्हणून 
अशा तऱ्हेच्या आदर्श शाळा अस्तित्वांत आल्यावर सुद्धां मत््नवजातींतील 
असत्मकृत्तींचा संपूर्ण नाळ होणं असंभाव्य आहे» पण असृत्परदृत्ती डोकावू 
छागतांच त्यांना आळा घालणं, बालमनांवर शिकबणुकीचे सतत हााघातः 
करीत राहून, कधीं धाकानं, कधीं प्रेमानं, कधीं मानसिक सामर्थ्यानं, कधीं. 
देहदण्डानं ह्या असत्मरबृत्तींवर सत्मवृत्तींचा मारा करीत राहिल्यानं ह्या दोन. 
तुल्यबल प्रवृत्तींच्या संघषीत समाजमनाचा काटा सत्मवुत्तींच्या बाजूला; 
झुकता ठेवल्यास समाज सुखी होईल. 


असो. बालमनविकासाचे प्रयोग आज पाश्चात्य शिक्षणपद्धतींत चालूच 
आहेत. समाजांतील बाइईंटांतळे वाईंट बालमनांचे नमुने एकत्र करून 
त्यांच्यावर चांगुलपणाचे, सत्पत्रत्तींचे मानसिक आघात सतत करीत 
राहिल्यास त्यांच्यांत सुधारणा घडवून आणतां येते असं प्रयोगांनी सिद्ध 
झालं आहे, पण हीं जीं मानसिक आंदोलनं यशस्वी होतात, ह्या आंदो- 
लनांतून असत्मबृत्तींवर सत्परकत्तींचा विजय होत असलेला जरी दृष्टोत्पत्तीस 
येतो तरी ह्या पाश्चिमात्यांच्या प्रयोगशाळांतून तयार होणारी 
बाळमने राष्टरीयत्वाच्या कल्पनेपर्येतच जाऊन स्थिर होतात. निरनिराळे 
पाश्चिमात्य शेक्षणिक प्रयोग एका विशिष्ट मर्यादेपर्थंत यहस्वी होतः 
असले तरी ह्या साऱ्या प्रयोगांत प्रत्ययाला येणाऱ्या मानसिक सुधारणे- 
बरोघर शानाच्या परिसीमेची आध्यात्मिकता नजरेपुढं ध्येय म्हणून ठेविली; 
ज्ञात नसल्यानं ज्ञे प्रयोग व्हावेत तितके यदास्वी होत नाहींत ते प्रयोग 
आपल्या ह्या आदद्द शाळांतून यशस्वी होणार आहेत. धमेशिक्षणः 
किंवा नीतिशिक्षण ह्यांच्या परीक्षा कशा घ्यावा ह्या विचारानं हतबुद्धा 
झालेले पाश्चिमात्य शिक्षणतज्ज्ञ ज्या ठिकाणीं हात टेकतात तिथूनच: 
आपल्या झा एकराष्टीयत्वाचं शिक्षण देणाऱ्या शाळांच्या प्रयोगाला: 
म्रारंम होतो. 


“् आयुष्य हीच बाळूमनांची खरीखुरी परीक्षा असून ह्या परीक्षेत उत्तीर्ण 
कोण इ ध्येव्च फक्त बालमनांच्या पुढं ठेविल्यास समाजाच्या आत्यतिकः 
सुखाकरितां शटणाऱ्या ब[लमनांची . परीक्षा त्यांच्या जगांतील यशस्वी 


6 (१. 0" णक 
:शाद्यो ० वी र श्ष्छ रवि ०५ ८ 
"देशे त्ड 


जीवनांतय आपोआप घेतली जाईल, ह्या शाळांतून शिकून बाहेर पडलेली 
बाळमनं स्नाजांत प्रौढपणानं वावरू लागलीं कीं त्यांचा वैयाक्तिक स्वार्थ 
नाहींसा झालेठा आपल्ह्याला दिसून येईल. मन, शरीर नी चारित्य 
यांच्या, सुसंवादी बांधणीवर अधिष्ठित झालेलीं ही बालमनं आपले 
बागखेडे हेंच आपलं कुटुंब आणि हें स्वयंपूर्ण करण॑ हच 
आपले ध्येय ह्या झुद्ध विचाराने कामाला हागतीरळ, त्यामुळं व्यक्ति 
व्यक्तींचा स्वार्थ माग पडून त्या ठिकाणी बागखेड्यांतील समाजाचा 
स्वार्थ ह्वा हष्टिकोन पुढं येहेल, आपल्या खेड्यांतील प्रत्येक व्यक्तीला 
भरपूर आणि सात्त्विक अन्न मिळावं, आपल्या खेड्यांतील प्रत्येक व्यक्तीला 
वस्राची उणीव भासू नये, आपल्या खेड्यांतील परावलंबी व्यक्तींच्या 
अन्नवस्त्राची सोय करणं आपलंच कर्तव्य आहे आणि प्रत्येक कार्यक्षम 
समाजघटकाला त्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणं काम देण्याची जबाबदारी 
आपलीच आहे हा ध्येयतारा सतत समाजापुढं राहील. 


आपलं खेडं त्वयंपूर्ण करणं ईं साध्य नसून साधन आहे ही शिकवणूक 
ह्या बालमनांना मिळालेली असल्यानें आपलं खेडं स्वयंपूर्ण झालं म्हणजे 
आपला कार्यमाग झाला असं घोरण न ठेवतां साऱ्या जगांतील मानव- 
जातींत एककुडुबाची भावना निर्माण करण्याकरितां आपल्याला प्रयत्न" 
करायचा आहे, ह्या कल्पनेने खेड्यांतील ज्ञाते आणि नेते विचारविनिमय 
करतील, म्हणजे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतर एक खेडं हे कार्यक्षेत्र: 
राहणार नसून पंचवीस खेड्यांचा एक गट म्हणजे एक कुटुंब ही मावंना 
वाढीला लागेल, अशाच तऱ्हेनं एककुडुंबाची भावना वाढतां वाढता 
सारी मानवजात एक आहे आणि जगाच्या पाठीवरील ईं कुटुंब स्वयंपूर्ण 
करणं हे मानवतेचे निश्चित घ्येय आहे अश्या प्रभावी तत्त्वावर सारी 
मानवजात अधिष्ठित शाली म्हणजे मानवतेला पूर्णत्व येणार आहे. 

हाच्या उलट एका खेड्यांत अनवस्राचं उत्पादन वाजवीपेक्षा जास्त 
होत असेल तर आपलं जादा उत्पन्न शेजारच्या खेळ्यांतील मानवजातीवर 
शुल्माने लादण्यापेक्षां आपलं उत्पादन आपल्या सेख्यापुरतंच - मर्यादित 


'श्यानं.आपल्या खेड्यांदीळ रहिवासी इतरांपेक्षां अधिक सुखी होतील 
खरी खरं असलं तदी त्यामुळे इतरांवर आक्रमण करण्याची इडुछा झोणार. 
नाहीं. अशा वेळीं शेजारच्या खेड्यांतील मानवजातीला आपली. मदत: 
आाहिबे.असेळ तर मानवजातीचे आत्यंतिक सुख झा एकाच ध्येयानं: 
आपलीं मने प्रेरित असल्याने त्यांतील कांहीं कुटुंबांना आपल्या 
सामील करून घेणें अगर लांना देवाणघेबाणीचे तत्त्व मान्य असल्यास. 
त्या तत्त्वावर ह्या दोन खेड्यांचा एकजीव साघणे हिताचं होईळ, 
स्हणजे ह्या नव्या श्िक्षणांतून जुलमाच्या आक्रमणाऐवजीं प्रेमाची 
'ब्िभागणी वाढीला लागेल, 

कोणत्याहि समाजघटकाला जमेल ते काम करण्याची मभा असल्यानं 
जातीजातींचे वैशिष्ट्य कांही काळानं आपोआपच नाहींसं होईल 
ज्ञातीनं माणूस आणि धंद्यानं शेतकरी अश्या समाजरचनेत वैमनस्याला 
वावच राहणार नाहीं, बाप धंद्यानं दातकरी असला तरी मुलगा धेद्यानं 
शता होईल. अश्या विकसितबृत्तीनं सारी मानवजात एक होऊं लागली 
म्हजे विवाहसंअंधांत सद्धा संकुचितपणा राहणार नाहीं. आज समाजांतील 
तिंरनिराळ्या थरांतील लोकांच्या राहणींतच फरक असल्याने रोटीबेटी- 
व्यवद्दाराला जो संकुचितपणा आलिला आहे तो नाहींसा होऊन 
“समाजाचे सारे व्यबद्दार समपावळीवरून होऊ लागतील, प्रत्येक 
चागरखेड्यांतील लोक एकाच दजीचे मानव आहेत ह्या मताचा पुरस्कार 
झाल्यानं भ्रष्टकनिष्ठमांवाला जागाच राहणार नाहीं. मी समाजाकरितां 
आगि समाज माझ्याकरितां ही आत्मीयतेची भावना अस्बिळ मानवी- 
समाजांत तुख, शांति नी आनंद ह्यांचा सकाळ करून सोडील, ओज 
खसाजांत कुणी शक्तीचा भक्त आहे, कुणी बद्धींचा भक्त आहे, कुणी 

चंभाचा दास आहे, तर कुणी द्रव्याला महत्त्व देतो; त्या'चप्रमाणं निर 
'निराळ्या 'चर्ममतांच्या अनुयार्यांमर्ध्य सुद्धां धमझर्तातील फरक हा फक्त 
शवेयबादांतळाच फरक आहि ही कल्पना रूद झेऊन ख्वे घर्मीचे अनुचायी 
सुद्धां आपल्या धर्ममतांचा कडबेपणा 'बिसरून एका मानवी समाजभरमोत 
विलीन होतील, घ्रमभेदाममागच बसेकलडाळा सुद्धां ह्या समाजांत वाब 
सहणार नाहीं, बुदिवादयांचा शप, सामथ्येवाय़ांचे सामग्ये, सांडवळ: 


दारांची. संप्ति आणि कामकऱ्यांचे भम. हे वेगवेगळे व्तासंमदाय नखत 
अस्बिळ मानक्ञजातीच्या सखाकरितां समाजानं केळेली ही भ्रमविमागणी ह 
"ह तत्त्व क्षा वाळमनावर, ठसवलं गेलं असल्याने, आजकाल अक्राळबिक्राळं 
स्वरूप धारण करून बसलेले हे सारे प्रश्न अगदीं सलभंतनं सटतील, 
ह्या नव्या तत्त्व्शञानाचा उगम आार्यावतीतीलळ एका मानवी मनात 
-झाळेळा आहे. नदी ज्याप्रमाणें उगमस्थानी अगदीं थंभार्थेबानं शिरपत 
असते त्याचप्रमाणे ही विचारसरणी अद्याप अस्पष्ट आहे. पण झा 
नदीला इतर पोषक प्रवाह मिळाले म्हणजे तो प्रवाह सामर्थ्यवान हेतो 
त्याचप्रमाणं एका अंतःकरणांत स्फर्त झालेल्या ह्या प्रवाहांत इतर मानवी 
मनांच्या पोषक प्रवाहांची भर पडल्यास त्यांतहि सामर्थ्य निर्माण झाल्या- 
बांचून राहणार नाहीं. आर्यावतांतील आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी ह्या विचार 
प्रणालीचे सामंथ्ये जगाच्या अनुभवाला आणून देण्याचा एकनिष्ठ प्रयत्न 
केला पाह्जि, ही नवी मानवसंघटना दिंदुस्थानांत प्रभावी ठरल्यावर एथ्वी- 
-बरील अखिल मानवीसमाज ह्या तत्त्ववतानावर आपोआप अधिष्ठित होईल, 
आध्यात्मिक नी आधिभौतिक विचारसरणींचा हा सुरेख संगम आहे' 
स्वयंपूर्णता इं आध्याजमिकतेचं प्रतीक आहे, त्याचप्रमाणं समाबांतीळ 
शारीरिक सामथ्ये ईं आधिभोतिकतेचे प्रतीक आहे. हा एक मानसिक 
अँटम बॉब आहे. जग जिंकायचं सामथ्ये ह्यांत आहे, पण अकारण नाश 
करण्या'ची ह्यांत अंधुक सुद्धां कल्पना नाहीं. परचक्र आलं'च तर प्रत्येक स्वडं- 
'पूर्ण खेड्यांतून तयार असलेल्या दोभर शंभर वीरांची एकूण सात कोरीची 
-अमेद्य आघाडी सामन्याला उभी राहील. प्रत्येक पंचवीस केंद्रांचे एक मुर्ल्य 
केंद्र ह्याप्रमाणं सुसार एकद्जार कारखानी केंद्रांतून व तीसहजार दुय्यम केंक्रॉ 
“तून स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या घचावाकरितां लागणारी विपुळ यांत्रिक सामुग्री 
“सहज लीलेनं उभारतां येईल.स्वयंपूर्ण हिंदुस्थानांतील ह्या आधि मोतिक आणा 
डीचे अधिष्ठान आध्यात्मिकता हे असल्यानं परचक्राचं परावतन एटबडं 
एक'च ध्येय ही आघाडी साध्य करील, ई परावतंन यरस्त्री झाल्यात 
जे आक्रमण होईळ ते आधिमौतिक नसून. आध्यात्मिक असेल, अलिछ- 
मानवजात एक आहे. आपण सारे एक होऊन मानवीसमाजाचं सुख 
-साधण्याचाच एकदिलानं प्रस्न करू या, तुम्ही आमच्यावर आक्रमग 


१६ समाजमनाचा घ्येक्दारा 


करू शकत नाहीं हे आम्हीं तिद्ध केळं आहे. तुमच्यावर आक्रमण 
करून तुम्हाला गुलामगिरीत डांबण्याची आमची इच्छा नाही, कारण 
ते मानवतेचं थ्येय नाहीं, तुम्ही आम्ही सारे प्लानव फपूक असल्यानं 
आमच्याकडून तुम्हाला अगर तुमच्याकडून आम्हाला ज्या ज्या गोष्टींची 
अपेक्षा असेल त्या त्या गोष्टींबद्दल विचारविनिमय करून सारे सुखी 
होण्याच्या प्रयत्नाला लौगू या. स्नेह्यचा हात शुद्ध अंतःकरणाने, 
आम्ही तुमच्यापु्ढ केला आहे अशी मानवतेची हांक आपण सामर्थ्यवान 
झाल्यावर जगांतील अलिल मानवतेला दिल्यास त्या प्रेमाच्या हाकेला 
ब्रागतिक मानवजातीकडून प्रेमाचेच प्रत्युत्तर येईल, हिंदुस्थान, चीन 
वंगेरेसारख्या मोठ्या राष्टांनाच ही गोष्ट शक्‍य आहे असं नसून परथ्बी- 
वरील साऱ्या छोट्या राष्ट्ंना सुद्धां ह्या स्वयंपूर्णतेचा मंत्र नवचेतन्यच 
देईळ., प्रबळ राष्टांशीं छुज देतांना शरीरसाम्थ्य अपुरे पडत असलं तरी 
स्वयंपूर्ण राष्टांतीह असहकाराचं मानसिक सामर्थ्य अलिल्जागतिक 
यांत्रिक सामर्थ्यांपुदं यशस्वी रीतीने टिकाव धरूं शकतं हा निःरस्त्र 
आर्योवतांचा ताजा अनुभव आहे. ह्या सामथ्यांच्या जोरावर जगांतील 
सारीं छोटीं मोटी राष्ट प्रबळ बनतील, आणि मग -- 

साऱ्या मानवीसमा्जांत आपुलकीचे, प्रेममावाचे आणि समतेचे. 
प्रवाह वाहू लागतील, राष्टाराष्ट्रांतील भेदभाव नाहींसे होतील, समाज- 
सुखाला पूरक एवदीच यांत्रिक सुधारणा जगाच्या पाठीवर शिलूक 
राहील, साऱ्या राष्ट्ांतील साऱ्या विद्याल्यांतून मानव्याचे पाठ दिले 
खातील, प्रत्येक व्यक्तीला आध्यात्मिकतेचं नी आधिभौतिकतेचं शिक्षण 
मिळत गेल्यानं सारा समाज प्रवत्तिनिवृत्तीच्या झोल्यावर सुखानं झोके 
घेत राहील, पथ्वीवरील मानबीसमाजाच्या अडचणी एकदिलानं आणि 
आत्मीयतेनं निवारण केल्या जातील, वेगवेगळ्या सत्तावादांचं समूळ 
उद्याटन होऊन समाजाकरितां समाज ही एकच घोषणा साऱ्या प्रथ्वीवर 
निनादत राहील, | 

हाच समाजमनाचा ध्येयतारा ? 


अवयशण्यवळळ शे गममयाक 


महाराष्ट ग्रंथ भांडार, कोल्हांपूर 


“ण! प्रकाशन :-- 
गो, रा. चोळकर ना. वि, गुगानी 
: य शी १-० | १८ रसणप्रस्थानत्रयी १-४ 
किड ळ, देवधर व. भरी, रा. पोतनीस 
सौ. मालतीबाई दांडेकर १९ महागाई कां! इद 
४३ कथामाढती पलक. राका काभेककर 
४ प्रतिमा २-० । २० लीबनसंस्छाते १-२ 
५ बिशुत्रेखा १-१२ आयु. सी. शेख 
६ भसातृमंदीर २-८ | २९१ पाकिस्तानची छाया २-८ 
१ तेजस्विनी ५--० शांतिलाल रा, मंडारी 
८ अभोळ आहेर ३-४ । ९९ तोंडचा घास १-२ 
९ डद्यांची कन्या ३-० माधवराव बागल ति 
१० कृष्ण रजनी ५-० | २३ कळा आणि कलावंत ३-० 
वि. न. सहसखबुद्धे भाग २ रा 
मीमांसा १-४ एम. 
११ क्त गी बि. अ. कुलकर्णी, एम्‌, ए. 
१२ दुदिता (काव्य) ९-० । २४ मराठी काव्यसमीक्षा ६-० 
व्यं. रा, खंडाळीकर यदुनाथ थत्ते | 
१४३ आघाडीवर २-० जीवंतधाी 
गणपतराव बोडस ३ आवन शश 
१४ झांशीची राणी १-८ | सेप्पासाहेब पटवधन 
दादासाहेब मावळंकर २६ सेबाधमे दुंडळे द्य 
आ. वरी कर __ ।२७काळेमाक्ते ष | 
१६ इच्छा ३-० याचें काये ९-० 
कुमारी प्रेमा कंट$ ना, ल, व्हटकर 
१७ अभियान ३-० ' २८ अपराधी श्--ठ 





२९ विद्या्थ्यांडी दितगूज २-९ . १८ जोहार (मराठी) ९-८ 


३० स्त्रियांशी हितगूज ८ १९ ” (हिंदी) 

पं. अवाहरढाळ नेहरू ग. आ. लाड 
११.आठहदान १-८ | ४० प्रांभराज्य २-७ 
श्र ता ् डले ३-८. रतन कुमारअंप्पा 
३ नलव ४-2 ' ४९ पुंजीबाद, समाजवाद 

कीं म्रामवाद ५-९ 

__ टॉलस्टाय 
६३४ सेतान २-० के, रा, पालकर 

डॉ. अष्टपुत्रे ४२ शाळा ब शारीरिक 
३५ चारुभित्रा २-४) शिक्षण २-» 

सलिल जित्रान मो, स. श्रीखडे' 
३६ भानषतेचे राखणदार २-८ ! ४३ हिंदी आमीण जीवनाचा 
३७ सलमा . २१-८। प्रभ ७-८ 

आमच सण 

१ गुडी पाडवा ०-८ | ७ सोन्याचा दसरा ०-५ 
२ वसंत गोरी ०-४ | ८ तिळगूळ घ्या 
$& संती सावित्री ०--१० गोड बोळा ०-५ 
४ नागपंचमी ०-६ । ९ महाशिषरात्र ०-५ 
ष्‌ हरितालिका ी ०-८ | १० होळी ०-५ 
६ मंगळमूति ९-८ | ११ नाताळ न्-्ट 
१ भासचे गांधीजी ०-८ | ५ पुण्यस्होका कस्तुरबा ०-१० 
९ फुढराणी ०-५ | ६ पहिछें पाऊळ ०-५ 
३ शुळावकळी __ ०-५ ७ माझें पुस्तक ०-८ 


७. खाया अथवा बाबमुविका 0७: ०-७ | ८ सृष्टीचा संदेश ०-१९ 
क्या कक 


' समाजभनाचा 'ध्येयतारा ' या पकतकील 
वाचकांचा अभिप्राय 


वश्चकाचे श्सुपू्ण ना णि ततवता त 


कट. यडीकटलयकपर*“.आाकी जाया जाह -.2 4-6 आा्जय प “७ कुळ ७. 4 तडचाहणची७ तेच शीक ळक. “र काचा) ? पज! कआ0 लौ य “७० 2. ७. हळ क शका तयी 


ट्ट स्टाफ पटटा 





